वर्षे ८ चं ] ऑगस्ट १९५५ | अंक १९ वा 


विज्ञानाचे आधुनिक समाजावरील परिणाम , प्रा, ना, अ, मावळंकर 
भारतांतील कम्युनिस्ट व इतर मार्क्सवादी पक्ष. त. ती. लक्ष्मणद्यास््री जोशी 


हातमागांचें वैरिष्ट्या  . , , . श्री, श्री, रा. टिकेकर 
अमेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओनिळ (२) . प्रा, व. म. परांजपे 
विश्वकवि र्वीन्द्रनाथ ठाकूर भ् दृ , श्री. गं. दे. खानोलकर 
: विवेकसिंधू चा कालनिर्णय : १ : , ह प्रा, सुरेश्ष डोळके 
कुंपणाच्या पळीकडे-! . री री ड प्रा. माधव मनोहर 
धर्म क्रान्तिकारक कीं क्रान्तिविरोधी ?_. . द प्रा, अ. मि. शहा 
तिलकयशो5र्णवः र्र डॉ, गा, श्री, अणे 


-कविता, पुस्तक-परामशे - 


वार्पिक वर्गणी ९ २. ] [ किरकोळ अंक १ रु, 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत क्‌त द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' 1 खरलवड 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


अनुक्रमणिका 


: जवभारत 


€३ 


[नाथ 


-- विनंति - 


* नवभारत ? मासतिकाप्रीत्यभ येत्या डिसंत्रर १९५५ 
अखेरपर्यंत किमान पन्नास हजार रुपयांचा निधि गोळा 
करण्याचा संकल्प व त्याकरितां एक विनंतिपत्रक 
* नवभारता"च्या गेल्या जानेवारी व फेक्रवारी 


१९५५ च्या अंक्रांतून प्रसिद्ध झालेच आहे. 
त्या विनंतिपत्रकांखाळीं सुमारें ७५ वर सह्या 


असून, सह्या करणारांमध्य डॉ. घों. के. कर्वे, डॉ. मु. 
रा. जवकर, श्री. सा. श्री. अणे, श्री. वा. गं, खेर, 
श्री. ना. म. जोशी, श्री, स, का, पाटील, प्रा. ध. रा. 
गाडगीळ, श्री, केशवराव जेवे, श्री. भाऊसाहेत्र हिरे, 
न्या, मू. वा, रा. पुराणिक, श्री, दिगंतरराव ब्रिन्ु, श्री. 
माधवराव वा!गल, श्री, दा. वि. गोखळे, श्री. ग त्ये. 
माडखोलकर, आचार्य प्र के. अत्रे, प्रा, शे. वा. 
दांडेकर, श्री. वि. स, खांडेकर, संत तुकडोजीमहाराज, 
श्री. ना. ग. गोरे इत्यादि महाराष््रांती७ळ निरनिराळ्या 
भागांतील निरनिर'ळ्या क्षेत्रांत काथ करणारे थोर लोक 
आहेत. 


* नवभारत * नि'चीस सर्वांनी आपल्या राकक्‍त्यनुरूप 
सढळपणे साहाय्य करावे, दाकय तों प्रत्येकी निदान 
दांभर ख्पबे देऊन या निधीस साहाय्य च्वावे अशी 
विनंति वर उल्लेखिलेर्‌ ! विनंतिपत्रकरांत केटी आहे. 
१०० रु. देणगी देणारांस * नवभारत? 
नष मिळत जाईळ. या विनंतिपत्रक्राळा मान देऊन 
सवानी “ नवभारत ? निश्रीस साहार्य़ करावें अशी 
आमची सर्वांना प्राथना आहे. न 


म!सिक दहा 


। भे नवभारत ? निधीला देणगी देणाऱ्यांची नांधें द्र 
अंकांतून कृतज्तापूर्वक दिलीं जातील, । 

व नवभारता'च्या गेल्या ग्हणजे जुड १९८५ 
च्या अंकांत त्या वेळपर्यंत मिळालेल्या देणग्यांची 


पाहाच ब देणगीदारांची नांवे दिटींच आहेत. त्यानंतर 


अनुक्रमणिका 


आतांपर्यंत ज्यांनीं देणग्या पाठविल्या त्यांचे आम्ही 


आभारी आहांत. त्यांचीं नांवें व रकमा खालीं 
दिल्या आहेत! 

स 
श्री. वी. जी गाढे ( हेदरावाद ) १०० 


श्री. विनायकराव वामनराव डोईफोडे (नांदेड) १०० 


श्री. उ. रा. बोगावत ( अहमदनगर ) १०० 
श्री. विनायकराव कोरटकर ( हैदराबाद ) १०० 
श्री. मु रा. दामळे ( मुंबई ) फ्ढ 
श्री. अ? ( नासिक ) २ 
प्रा, द, रा, वेन्हे ( सोलापूर ) १० 
मागील महिन!अखेर जमा झाळेळी रकम  ३०दट 


एूण २८ 
__ नवभारत ' नितरि जमविण्याकरितां पुढोल समिति 
नेमली आहे : त, ती. लक्ष्मणशास्त्री जोशी ( अध्यक्ष), 
स्था. मू. भवानीरांकर नियोगी, श्री, देवकीनंदन 


नारायण, आचार्य स. ज. भागवत, श्री. वाघुराव 
जगताप, स्वामी रामानंदतीथ, प्रा, गोवधन पारीन्त, 


पा. म. अ. चान्सरकर, श्री, वि. म. बेडेकर (ग्वजिन- 
दार 27 श्री. कृ ना. फडके ( कार्यवाह ), भो. मा. 
प, मंगुडकर ( कार्यवाह ), 

* नवभारत ' निघि-समितीचे कार्यालय “० 
* नवभारत ' मासिक, ९०६ शिवाजीनगर, पुणं ४ 
येथे आहे. देणग्या * खजिनदार, ' नवभारत ? निधि- 
समिति, ९०६ शिवाजीनगर, पुणे ४?” या पत्त्यावर 
पाठवाव्या अशी विनंति आहे. 


लक्ष्मणशास्त्री जोशी (अध्यक्ष) 
छू. ना. फडके 
मा. प. संडुडकर 


र | झं | 4 ९ ५ 


पण ४ त कार्यवाह 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५ प त्र र 
चा ्स्ञ ._.24* 
त्रे द्र. 
सली ७ ो% 
री & अमृतमहोत्सवी 
८ “रे: 
अप. 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाठेच्या विश्वस्तमंडळाचें मासिक 


वर्षे आठवे ऑगस्ट 
अंक अकरावा (0 १५५५ 


ढ 1 ० 
संचालक : श्री, शंकरराव देव 
संपादक-मंडळ 
आचार्य शे. द्‌. जावडेकर-आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-ग्रा, गोवर्धन पारीख 
प्रा, वि. म. बेडेकर का. संपादक 


कडक वव ययाा्काव्काकनाक्काककाककयनल्यम्तकाशागा्कशन्लककन्ताकाकानल्जन्ककन 000" ककककककककककककककककककककान 


विज्ञानाचे आधुनिक ससाजावरीळ परिणाम प्रा, ना, अ, मावळंकर १-६ 
खेळ ! श्री, प्रद्ुम्म टंकसाली नि 
“ विवेकसिधू”चा कालनिर्णय : १ : प्रा, सुरेश म. डोळके ७-१ड 
अमेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओनिळ (२) प्रा, व. म. परांजपे १५-२२ 
हातमागांचें वेशिष्ट्य श्री. श्री, रा, टिकेकर २३-३० 
आकाशाच्या मनांतलळें ! श्री, गणेश कुडे ३० 
कुंपणाच्या पळीकडे -! प्रा. माधव मनोहर ३१-३८ 
धर्म-क्रान्तिकारक कीं क्रान्तिविरोधी ? प्रा, अ, मि, शहा ३९-४२ 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकर श्री. गं. दे, खानोलकर ४३-४७ 
वैराग्य रवीन्द्रनाथ ठाकूर ४७ 
दुलेभ जन्म रवीन्द्रनाथ ठाकूर ४७ 
तिलकयशो5र्णव: | | डॉ, मा. श्री, अणे ड्ट 
भारतांतील कम्युनिस्ट व इतर मार्क्सवादी पक्ष त, ती, ल%्मणद्ास्त्री जोशी ४९-५६ 


शा र 
पुस्तक-परामशो श्री, दि, के. वेडेकर, प्रा. प, वि. पटवर्धन, श्री. ग. व' तगारे, "५७-६४ 
श्री, वि. अ. पटवर्धन 
पत्रव्यवहार श्री, श्री. रा, टिकेकर दड 
* नवभारत ? निधि : विनंति (वेष्टन प.) 


ककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककय 


विस 
पाकला तके नाना ट्ट ट्ट -“///---५८--/८८///-> 


0011000001 ख्केकन्यलतन्व्हध्कभनमन्हन्यकन्ककान्यनन्ककाकनकन्यी 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु, ५ अंकास रु. १ 
हें मासिक श्री. म. दवा. साठे यांनीं दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथें छापून प्रा, वि. म. बेडेकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाठेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें, 

पत्रव्यबहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कायेकारी संपादक, 'नवभारत? मासिक, 
९०६ शिबाजी' नगर, पुणें ४ 
९ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, “ नवभारत ! भासिक, 
€/ प्राज्ञ प्रेस बाई ( र. सातारा ) 


> 
ल क. ग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे हि... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


नवभारत! मासिक, ऑनस्ट १९५५ 
-ऱलेखक-परिचय-- 


[ खालीं दिलेल्या लेखकांशिवाय या अंकांतीळ इतर लेखकांचा परिचय या वर्षीं यापूर्वी त्यांचे लेव आले 
त्या वेळीं दिला आहे -- कां, सं. ] 

श्री प्रदयुत्न टंकसाळी ( मुधोळ )-- एक उदयोन्मुख लेखक, 

प्रा, सुरेश म, डोळके --- नागपूर मह्याविद्यालयांत मराठीचे प्राध्यापक, 

प्रा, माधव मनोहर -- मुंबई येथील नाथीभाई ठाकरसी महाविद्यालयांत मराठीचे प्राध्यापक, 

प्रा. अ. मि. शाहा --- पुणें येथील फर्ग्युसन कॉलेजांत व पुणें विधापीठांत गणिताचे प्राध्यापक, 


श्री. वि. अ. पटबधेन -- पुणें येथील आर्यभूपण मुद्रणाल्याचे ब्यवस्थापक,  सेख्थानी लोकशाहीचा लढा ? 
या पुस्तकाचें संपादन त्यांनीं केलें असून त्यांतील कांहीं भागहि लिहिला, आहे. 


% मानवाच्या व मानवसंस्कृतीच्या विकासास व उन्नतीस पोषक होईल अशा 
प्रकारें महाराष्ट्रीय जीवनाचा व संस्कृतीचा विकास करणें, हें या मासिकाचें 


थ्येय व उद्दिष्ट आहे. 
% या मासिकांत येणाऱ्या लेखांत कोणत्याहि विशिष्ट मताचा, वादाचा, पक्षाचा 


किंवा पंथाचा प्रचार करण्याचा हेतु नाहीं, 


४ मासिकांत प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक लिखाणांत सत्यनिष्ठा, संयम आणि 


सहिष्णुता असतीळ अशी काळजी घेतली जाईल, 


> 
>. क. ग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


* सेट डर, अक 
अ पू. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


अनुक्रमणिका 


विज्ञानाचे आधुनिक 
सु 

आपलें युग हें विज्ञानाचे युग आहे. * चिंतेचें युग ? 
किंवा  विफलतेचें युग ? म्हणूनहि तें संत्रोधिळें जातें. 
परंतु हीं सर्व अभिधान आजच्या काळच्या विज्ञानवाद- 
जन्य ( 3012111810 ) स्वरूपांतून जन्माला आलेली 
आहेत. आपल्या सर्व समस्या आणि चिंता यांचें मूळ 
आधुनिक विज्ञानाचा प्रारंभ आणि विकास यांमध्ये 
आहे. 

बेकनच्या काळापासून विज्ञान सतत आगेकूच करीत 
आलें आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून आजचा मानव 
निसर्गावर आपली अधिसत्ता गाजबीत आहे. विशा- 
नाची ही प्रगति ओद्योगिक क्षेत्रालाहि लागूं केल्यामुळें 
लोकांचें भौतिक जीवनमान उंचावले आहे. या पूर्वीच्या 
कोणर्‍्याहि कालखंडापेक्षां आजची जगाची लोकसंख्या 
मोठी आहे आणि लोकांचे आजचें जीवनमानहि उच्च- 
तर आहे. परंतु निसर्गामध्ये बदल घडवून आणीत अस- 
तांना मनुष्य आपल्या स्वतःमध्ये देखील परिवर्तन करीत 
असतो अर्से म्हणतात ते खरें आहे. निसर्गाशी नवे 
संत्रंध निमाण करीत असतांना माणसें आपापसांतीळ 
परस्परसंबंधहि बदलीत असतात. हा परस्पर-संबंधांतील 
दळ मात्र न कळत होत असतो. निसर्गातील गूढे 
उकलण्याच्या कामामध्ये मनुष्य आतांपर्यंत इतका 
गढून गेला होता कीं त्यामुळें त्याला बदललेल्या सामाजिक 
संजंघांचा अभ्यास करायला वेळहि मिळाला. नाहीं 
आणि तेवढी इच्छाहि राहिली नाहीं. 
आधुनिक समाजाचा उद्य 

मध्ययुगामधून आजच्या युगामध्ये झालेल्या संक्रमणा- 

ची कथा आतांपर्यंत अनेकांनीं अनेक वेळां सांगितली 
आहे. प्रा. लास्की यांनीं ' "112 10182 ०1 1]110- 
ए6$॥ 1108181181 या ग्रंथामध्ये याचें विवरण 
केळें आहे. मध्ययुगीन समाज हा बहुतांशीं एकसंध 
आणि स्थितिशीळ होता. परलोक आणि पुनर्जन्म 
या कल्पनांचा त्याच्यावर पयडा होता. चालीरीती, 
रूढी, धर्मसंस्थेने धातळेळे विधिनिषेध यांचच प्राबल्य 
जीवनाच्या सवे क्षेत्रांत त्या काळांत माजले होतें. व्यक्ति- 
व्यक्तीमधील संबंध त्यांच्या सामाजिक दर्जावरून टर- 
विळे जात होते. समाजव्यवस्थेमध्ये प्रत्येकाचे कार्यक्षेत्र 
निश्चित केळें गेळें होते. जो सामाजिक दर्जा ज्याला 


न, भा, १ 


अनुक्रमणिका 


प्रा, ना, अ. मावळंकर 


समाजावरील परिणाम 


जन्मतःच प्रात झाला असेल तेथेंच त्यार्ने रहाणें भाग 
होतें. वर चढून जायला समाजाने शिडी ठेवलीच 
नव्हती. माणसाच्या बारश्यापासून बाराव्यापर्यंत जीवनां- 
तील सव महत्त्वपूरणे प्रसंग रूढ धार्मिक विधिनिषेधांनीं 
बद्ध झाले होते. 

या शाब्दप्रामाण्यवादी पद्धतीचा उच्छेद होऊनच 
आधुनिक समाजव्यवस्थेस प्रारंभ झाला. युरोपमधील 
धर्मसंस्थेचा तेराव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत ऱ्हास होत 
गेला व त्यानंतर जी नवजीवनाची व धर्मसुधारणेची 
चळवळ बहरून आली त्यामुळें खऱ्या बौद्धिक क्रांतीस 
प्रारंभ झाला. मानवतावाद्यांनीं नवी जीवनदृष्टि प्रति- 
पादली, मानवाला जीवनांतील नव्या आनंदाचा साक्षा- 
त्कार झाला, हें जग देखील चांगलें आणि जगण्यास 
योग्य आहे याचा प्रत्यय आला. बुद्धिवादी चिकित्सेची 
वृत्ति सगळीकडे बळावू लागली. जुन्या जीवनमूल्यां- 
बद्दल माणसें सारक बनलीं. विचारवंत प्रत्येक गोष्ट 
बुद्धिप्रामाण्यवादाच्या निकषावर घासून पाहूं लागले. 

या जिज्ञासु, तळमळीच्या व खळबळीच्या प्रत्तींतून- 
च आधुनिक विज्ञान आणि तत्त्वज्ञान यांचा जन्म झाला. 
त्यामुळें दोन शतकांच्या आंतच जुनी दाब्दप्रामाण्यवादी, 
परंपरागत, पुराणप्रिय समाजव्यवस्था अस्तंगत झाली 
व नवा गतिमान, आक्रमणशील समाज उदयाला 
आला. या नव्या समाजानें आपल्या व्घिष्णु सामर्थ्या- 
च्या जोरावर सदेव नवे नवे प्रयोग आरंभले. 
व्यक्तीची बंधसुक्तता 

वैज्ञानिक प्रगतीचा आधुनिक समाजावरील परिणाम 
सूत्ररूपाने सांगायचा झाल्यास तो “ व्यक्ति बंधमुक्त 
झाली? या दशाब्दांत सांगतां येईल, नव्या जगाचा ( अमे- 
रिकेचा) शोध व औद्योगिक क्रांति यांमुळे उत्पादनक्षमता 
व दळणवळण हीं अमर्याद प्रमाणावर शक्‍य झालीं. व या 
दाक्‍्यतेमुळें धर्मातीत, धर्मनिरपेक्ष, ऐहिकप्रधान जीवन- 
दृष्टि येणें अपरिहार्य झालें. जीवनापुरतें किमान उत्पादन 
करण्याची जुनी पद्धति टाकून देऊन ती ऐबजीं अमर्याद 
उत्पादन काढण्याची प्रथा अवलंबिल्यावांचून या नव्या 
संधीचा पूरणीद्ानें फायदा घेतां येण्यासारखा नव्हता. हें 
उत्पादन बाजारपेठेत येणें आवदयकच होतें. या व्यापारी 
भरभराटीच्या आड धमसंस्था येऊं म्हणेळ तर तिचि 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


डू ._) 
५ ९ ऱ्् ४ गी 
6 गव्णात > क 
क, > थ्क्ट कने 
08नवभारत 7 
ष्य । ७५ |, ३०१९ 


७ अमृतमहोत्सवी होत्सवी /$ 
०९4 च होत्सवा/->१७ 


आला; 


डे. स्ट 


क ४ क 
.॥ रट १ है 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कोण चाळू देणार १ उलट, आपल्या या उद्योगधंद्यांत व 
व्यापारांत यश येत आहे, व भरभराट होत आहे याचा 
अर्थ इंश्वराला हे सर्व मार्ग मान्य आहेत असा होऊं 
लागला, धर्म ही परमेश्वर आणि भक्त यांच्यांमधील 
ख्थाजगी बाब टरली. त्यामुळें व्यक्ति हौ धर्मसंस्थेच्या 
बंधनांपलीकडे जाऊन स्वतःचें सुस साधण्यास सर्वस्वी 
मुक्त झाली होती. 
उद्योगधंद्यांतील झपाट्याने झालेली अनन्यसाधारण 
प्रगति ही खाजगी भांडवलदारांच्या साहसप्रिय प्रवृत्ती- 
मुळें घडून आली. त्यामुळें व्यापार-उदीम आणि 
उद्योगधंदे नियंत्रित करणारे मध्ययुगीन विघिनियम 
त्याज्य ठरे होते. छोट्याछोट्या महाजनसंघां- 
( ठणं1त5 )चं युग संपुष्टांत आलें होतें. पुढें प्रगति 
व्हावयाची असेल, तर त्याकरितां ' मुक्त स्पचा* असणें 
आवश्‍यक होऊन बसलें, 
सवे सत्ता धर्मसंस्थेकडून राज्यसंस्थेकडे गेली 
खरी. पण भांडवलदारवर्गाच्या उदयामुळें राज्यसंस्थेच्या 
क्षेत्राला फार मर्यादा पडली. अठराव्या शतकांतील 
आशावादी विचारांचे अडेॅम स्मिथने मोठें वैशिष्टयपूर्ण 
वर्णन केळें आहे. तो म्हणतो : “व्यक्तीला आपल्या हित- 
रक्षणाचे जास्तींत जास्त स्वातंञय देण्यानेच समाजहित 
आपोआप साधलळें जाणार आहे. कमींत कमी सत्ता 
गाजविणारे सरकार हेंच सवौत्कृष्ट सरकार होय.” मध्य- 
युगीन काळांत व्यक्तीचे जीवन हुकुमशाहीच्या 
चौकटींत जखडून पडलें होतें. पण वैज्ञानिक प्रगतीमुळे 
धर्मविचार? व्यापार-उद्योग, राजकारण, सामाजिक 
जीवन यांमध्ये जसजसं परिवतैन घडून येऊं लागलें 
तसतक्षीं ही मध्ययुगीन समाजव्यवस्था नष्ट होऊं 
लागली. 
आधुनिक अस्थिर जीबनांतीळ एकाकीपणा 
परंतु या प्रश्नाची दुसरीहि बाजू आपण विचारांत 
घेतली पाहिजे. मध्ययुगीन चौकटींतून मुक्त होऊन 
माणसाने स्वातंत्र्य मिळविळें खरे परंतु ते केवळ नव्या 
धन्याची गुलामगिरी पत्करण्यासाठींच ! कधीकधी 
शुलामगिरींतील लाचारीचे - मानहानीचें दुःख सहन 
करण्यापेक्षा स्वातञ्यांतील जबाबदारी पेलणे जास्त कठीण 
होऊन बसते. आधुनिक समाजव्यवस्थेत विज्ञान कोणतें 
कार्य करीत आहे, हें समजावून घेण्यासाठीं व्यक्ति- 
स्वातेञ्य आणि सामाजिक प्रगति यांचें द्वंद्वात्मक विरोध- 


अनुक्रमणिका 


विकासवादी स्वरूप लक्षांत घेतलें पाहिजे, 


- राजकीय पाश्यांतून मुक्तता 


भ्र 


विज्ञानाने व्यक्तीची आध्यात्मिक, आर्थिक आणि 
केली हें खरें. परंतु 
त्याजवरोवर हेंहि सत्य आहे कीं प्रचंड, अचाट दाक्तीं- 
कडून इतस्ततः मिरकविल्या जाणाऱ्या एखाद्या अणू- 
प्रमाणें व्यक्तीची अनुकंपनीय अवस्था विज्ञानाने करून 
टाकली आहे. मध्ययुगीन समाजव्यवस्थेने मानवाचे 
स्वातंत्र्य मर्यादित केळें असलें तरी त्याचबरोबर त्या मध्य- 
युगीन समाजाने त्या व्यवस्थेतहि त्याला जन्मापासून मर- 
पर्संत सुरक्षित आणि निश्चित असें सामाजिक स्थानहि 
दिलें होतें. आपल्या सामाजिक दुर्ज्याप्रमाणें तो जांपयंत 
आपलीं कतेब्ये पार पाडीत होता तोपयत त्याच्या सर्वे 
हक्कांचीहि समाजाने त्याला हमी दिली होती. आपल्या 
सदसद्विवेकबरुद्धीप्रमाणे परमेश्वराची उपासना करण्याचें 
स्वातंत्य आजच्या मानवाला आहे, हें खरे. परंतु 
त्याचत्ररोबर हेंहि खरें कीं, कोणा गुरूच्या वा गुरु- 


बंधूच्या मार्गदरीनाच्या अभावीं. आज त्याला 
एकट्यालाच त्या परमेश्वरी शक्तीला तोंड द्यावें 


लागत आहे! आर्थिक दृष्ट्या विचार केला, तर 
आजचा मनुष्य धूतता, चतुराइ कतृत्व, साहसप्रियता 
इत्यादि गुणांच्या जोरावर लाखों रुपये कमावूं शकतो 
हे खरे. पण तो जर या कामीं फसला तर त्याचा बोल 
केवळ त्याच्याच माथीं येतो, राजकीय क्षेत्रांत आज- 
च्या माणसाला मतदानाचा हक्क असला आणि त्यामुळें 
एकापरीने आपल्या राजकीय भवितव्याचा तो शिट्प- 
कारहि मानला जात असला तरी दुसऱया परीने प्रचंड 
पक्षसंघटना आणि प्रचारयंत्रणा यांच्या भाराखालीं त्याचें 
सारें व्यक्तिमत्व चिरडळें जात असतें. आजच्या स्त्रीला 
आर्थिक स्वातंञ्य उपभोगायला मिळालें असेल, परंतु 
त्यामुळे विकळ आणि विफल झालेल्या मानवाचा शेवटचा 
आसरा जै घर किंवा क्टंब तेंच या आर्थिक स्वातंत्र्यांने 
उध्वस्त करून टाकलें आहे. त्यामुळें कुटेंबसंस्था विदीण 
झाली असून मुलाबाळांची आबाळ होत आहे, आधु- 
निक मनुष्य स्वतंत्य झाला आहे याचा अर्थ, तो 
नेतिकदृष्टया एकाकी बनला आहे, असा होऊं पहात 
आहे. 

आपल्या या आधुनिक समाजनब्यवस्थेचें प्रमख 
लक्षण गणल्या गेलेल्या या घटनेला रोपके या विचारव॑- 
ताने ' आध्यात्मिक समुदायीकरण? ( “9111108 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ग 


पु 

नवभारत र 
ब्र ७५  'छो>* 
न्य अमृतमहोत्सवी /5-»२७ 


वष ८ “ 
भ्टी खळ फे 


ही हि. 


द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाई 


विज्ञानाचे आधुनिक समाजावरीळ परिणाम 


(१01120117188101 ? ) असें म्हट्लं आहे. तो 
आपल्या '* 18 3008 (11818 0 (001 
पू ? या ग्रंथांत म्हणतोः “ गेल्या शंभर वर्षांत 
समाजाची घडी विस्कटली असून समाज म्हणजे 
निरनिराळ्या एकाकी, अलगअलग व्यक्तींचा एक विस्क- 
ळित समुदाय बनला आहे. सामाजिक कतव्ये 
करण्याच्या बाबतींत मात्र या व्यक्ती कीड मुंग्यांप्रमाणें 
एकत्र बांधल्या गेल्या असून बंदिस्त केल्या गेल्या आहेत. 
एका प्रचंड नगररूपी मुंग्यांच्या वारळांत चढाओढ 
करणाऱ्या मुग्यांची जशी सारखी प्रचंड रीघ लागावी 
त्याप्रमाणे समाज म्हणजे एक विराट्‌ वारूळच बनलें 
आहे.?? याला माणसांचा समाज म्हणणें कठिण आहे. त्यांत 
मानवी संत्रंधांतून निर्माण होणारी प्रेमाची ऊब्र नाहीं. 
सवीना एकत्र गुंफपणाऱ्या मानवी भावना, समान हेतू 
अगर कृती दिसत नाहींत. धर्मांचा आसरा, जात आणि 
छोटे उद्योगधंदे यांमुळे मिळणारा परस्परांचा बंधुभावाचा 
आघार नष्ट झाला आहे, त्यामुळें माणसें आज त्या नष्ट 
मध्ययुगीन जीवनमूल्यांसाठीं वेड्या आशेनें आसुस- 
लेली आहेत; नष्ट झालेल्या त्या रम्य भूतकाळांतील 
परंपरागत सातत्य, सुरक्षितता, निश्चितता इत्यादि गोष्टींचे 
भावडें आकर्षण माणसांना वाटत आहे. 

आजच्या आधुनिक विचारविश्वावर देखील वरील 
गोंधळाचा व विस्कळितपणाचा परिणाम झालेला दिसून 
येतो, मध्ययुगीन जीवनांत एक मूळभूत एकसूत्रीपणा 
होता. त्यामुळें त्यावेळच्या विचारविश्वांतहि एकसूत्रीपणा 
होता. त्या वेळच्या आर्थिक व राजकीय घटना यांचा 
परस्परांमधील संबंध, त्या घटनांचा धर्म, कला, नीति- 
कल्पना यांच्याशीं संबंघ- हीं सर्व लक्षांत घेतल्याशिवाय 
त्या आर्थिक व राजकीय घटनांचा अर्थ समजणे शक्‍य 
नव्हते. त्या वेळीं एखाद्या गोष्टीचें शान मिळविण्याचा 
एकमेव मार्ग म्हणजे सर्वच सामाजिक प्रक्रियेच्या 
बहुविध अंगांशीं व बाजूशीं ती गोष्ट कशी निगाडेत 
आहे, हें समजून घेणें हा होता. 
शास्त्रज्ञांपुढील पेच 

पण हा मध्ययुगीन एकसूत्रीपणा वा एकसंघपणा 
वैज्ञानिक युगांत नाहींसा झाला. नव्या मनुंतील विचार- 
वंतांनीं नव्या जीवनपद्धतीशीं ताबडतोब जुळवून घेतलें. 
निरनिराळ्या विज्ञानशाखा स्वतंत्रपणें वाढीला लागल्या, 
विचारविश्व निरनिराळ्या 'पाणीवंद? कप्प्यामध्ये विभाग- 


अनुक्रमणिका 


ल गेळें. शुद्ध (076) अर्थशास्त्र, शुद्ध मानसशास्त्र, 
शुद्ध नीतिशास्त्र, शुद्ध राज्यशास्त्र इत्यादि शुद्ध शास्त्रे 
स्वतंत्रपणे वाढूं लागलीं. विज्ञानाच्या प्रत्येक शाखेमध्ये 


त्या एकमेव शाखेतील समग्र 'ज्ञानसंपादना-(39[)8018- . 


11281011 ) च्या प्रक्रियेमुळे त्या त्या शास्त्राची 
प्रत्येकीं निःसंदायपणें झपाट्याने प्रगति झाली खरी. 
परंतु या प्रगतीसाठी आपणास जवर किंमतहि 
द्यावा लागळी आहे, हेंहि तितकेंच खरें ! 
प्र्येक विज्ञानशाखेतील विश्यारदांचा गट आपल्या 
शाखेतील ज्ञानसंपादनांत इतका मझ होऊन गेला आहे 
कीं, आपली विज्ञानशाखा ही दुसऱ्या विज्ञानद्याखेपासून 
भिन्न कशी आहे, कोणत्याहि दोन विज्ञानशाखांतीळ 
क्षेत्रे बवरोवर कोठें विभक्त होऊं लागतात हे लक्षांत 
घेण्यास आज कोणीहि तयार नाहीं. ज्ञानाच्या क्षेत्रांत 
जणूं ही 'तज्ज्ञांची बजबजपुरी? ( ' ]॥ए० 5010151/5 
18710 ?) माजली आहे ! 

यार्‍चा परिणाम मात्र असा झाला आहे कीं, जीवनांतील 
निकडीच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांपासून या तज्ज्ञांच्या 
विज्ञानशाखांचा संबंध तुटला असून त्या एकमेकांपासून 
अधिकाधिक दुरावतच आहेत. विचारसृष्टीमध्ये आणी- 
बाणींची ल्थिति आज निर्माण होण्याचें हें एक प्रमुख 
कारण आहे. आज शास्त्रज्ञांपुढें मोठा पेंच उभा राहिला 
आहे : आपल्या संशोधनामुळे युद्ध आणि त्यामुळें 
संस्कृतिविध्वंस होणार हें भविष्य दिसत असतांना देखील 
आपलें संशोधनकार्य चालूं ठेवावें काय १ “अर्थशास्त्र- 
ज्ञांच्या उपाययोजना राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य आहेत 
काय १ एकादी गोष्ट राजकीयदृष्ट्या सोयीची असेल, 
पण ती नैतिकदृष्ट्या बरोबर आहे काय ? - या प्रश्नांची 
उत्तरें देऊन या शुंगापत्तींतून सोडवील असा कोणीच 
दिसत नाहीं ! 

विज्ञानाचे अत्यंत घातक परिणाम जर कोठें दिसत 
असतील तर ते समाजदास्त्रांच्या क्षेत्रांत होत. मॅक्स 
शेळर ( ॥185 80111९1 ) यांनीं, भौतिक शास्त्रांचे 
(उपयुक्त) जान, ज्ञानाकरितां ज्ञान, आणि आध्यात्मिक 
समा'धानाकरितां ज्ञान, असे ज्ञानाचे तीन प्रकार 
कल्पिळे आहेत. यांपैकीं पहिल्या प्रकारचें भौतिक 
शास्त्रांचे उपयुक्त ज्ञान हें प्रभुत्व, सत्ता, किंबा कृती 
यासाठीं असतें. हें शान मुख्यतः साधनभूत आहे. 
त्यामुळे नव्या मूल्यांचा शोध लागण्याची शक्‍यता 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
५४४ शै र 
२. ळा 


प तो ल 
ष्य ऱ्िँ ७७५ . 803.) 
न्ट्*ट (अमृतमहोत्सवी > 

) ले य. (त 
> च्छ, वष 


क* पे, ८ ग प 
*र- 2 एता 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नसते. परंतु अस्तित्वांत असलेलीं मृल्यें चांगल्या 
प्रकारे आणि अधिकांशाने साकार करण्यासाठीं मात्र 
भौतिक शास्त्राचा निश्चित उपयोग होतो. भोतिक 
निसगांचें ज्ञान करून घेऊन त्याचें नियंत्रण करण्याच्या 
कामीं हें ज्ञान पुष्कळच यदास्वी ठरलें आहे. 
परंतु “ हें सर्व ज्ञान तरी करासाठीं १? ” 
6 ॥॥0७160280 107 ॥॥81? ” या आव्हा- 
नात्मक प्रश्नास मात्र उत्तर मिळू शकत नाहीं. 
निसर्गावर ताबा मिळविण्याच्या उद्देशाने भौतिक- 
शास्त्रीय-शान-संपादनाच्या कामामध्ये गेलीं कांहीं 
शतकें पाश्चाच्य माणूस इतका गढून गेला आहे कीं 
त्यामुळें आध्यात्मिक अनुभूति घेण्याची त्याची शक्तिच 
जणूं नष्ट झाली आहे. आधुनिक पाश्राच्य संस्कृतीची 
ही दुःखान्तिका रवींद्रनाथ टागोर यांनीं जिराफच्या 
प्रतीकाच्या साहाय्यानें चांगल्या प्रकारें व्यक्त केली आहे. 


“ नव्या समन्वयाची आवरऱयकता 

भौतिक विज्ञानार्न मिळविलेले अद्‌भुत यश आणि 
तज्जन्य प्रतिष्ठा ही डोळ्यांत भरल्यामुळें समाजशास्त्रांना 
देखील भौतिक शास्त्रांच्या पद्धती यांत्रिकपणे व अंधपणें 
लागूं करण्यांत आल्या आणि त्यामुळें साहजिकच त्याचे 
परिणाम भयावह झाले. समाजशास्त्रीय प्रश्नांच्या अभ्यास 
ना देखील निसर्गशास्त्राच्या अभ्यासाची पद्धति आंघळे- 
पणानें लागू करण्याच्या या मार्गाला हायेक (य७५%९)) 
या विचाखंतारनें 'सायंटिझम्‌? ( 'यांत्रिक विज्ञानवाद' ) 
असे ' म्हटले आहे. शास्त्र प्रथमावस्थंत असतांना 
त्याला देखील निसगौतीळ घटनांवर व दृश्यांवर मान- 
वाचा अध्यारोप करणाऱ्या भोळसट ( 81111170130110- 
7110) कल्पनाशीं दोन हात करावे लागले. लोकांना 
अमक्या घटनेबद्दल काय वाटतें याचा विचार न 
करतां, स्वतंत्रपणें निरनिराळ्या घटनांचा वस्तुनिष्ठ 
अभ्यास करूनच भोतिकशास्त्रांची प्रगति झाली. 
परंतु निसर्गशास्त्रांच्या या. अमभ्यासपद्धतींचे अंधा- 
नुकरण समाजरास्त्राच्या क्षेत्रांत झालें, वस्तुस्थिती- 
मागील आदाय आणि मूल्य हीं बाजूला टाकून वस्तु- 
स्थितीचा अभ्यास सुरूं झाला. निसर्गदास्त्रज्ञाप्रमाणे 
कांहीं समाजशास्त्रज्ञ देखील खरीं मूल्ये डावळून 
साधनांनाच अवास्तव महत्त्व देऊं लागले आहित, 
मानवी मन आणि बुद्धि यांची योजनाबद्ध वाढ 
करण्याच्या हेवूर्ने मानबी व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठीं 


छै 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत > 


निरनिराळ्या भपकेबाज योजना आंखल्या जाऊं 
लागल्या आहेत. सर्व समाजाचें नियंत्रण करून, नुकतेच 
मध्ययुगीन बंधनांतून मुक्त होऊन सैरावैरा मटकणाऱ्या 
मानवी मनाला पुन्हा शुंखलाबद्ध करण्याच्या तंत्रांतील 
अगदीं अल्किडील प्रयत्न म्हणजे फौसेस्ट सर्वाधिकार- 
शाहीचे उदाहरण होय, 

आजचे विजिगीपु विज्ञान आणि त्याच्या पद्धती 
यांनी आजच्या मानवाची अशी ही विपन्नावस्था 
झाली आहे! वैज्ञानिक शोधांचा वापर करीत असतांना, 
सर्व प्रयत्नांचे अंतिम मूल्य मानव किती स्वतंत्र व 
सुखी झाला आहे यांतच आहे. हें लक्षांत ठेवणें जरूर 
आहे. ही कसोटी जर आपण लक्षांत ठेवली व 
विज्ञानाने पालटलेल्या आजच्या भौतिक परिस्थिती- 
नुसार आपण आपल्या विचाराच्या संवयी जर बदळून 
टाकल्या तर आपणास हताश होण्याचें कारण नाहीं. 
मध्ययुगीन जीवनामध्ये एकसंधीपणा किंवा एकसूत्रीपणा 
होता पण तो वरून लादलेला होता. समाजहितासाठी 
माणसाचें व्यक्तिमत्त्व दडपून टाकून तो एकसंधीपणा 
साधला होता. पण आपल्या आजच्या समाजावर ओढव- 
लेल्या संकटांतून आपण निभावून जावें म्हणून मध्ययुगीन 
बंधनांतून मुक्त झालेला आजचा मानव पुन्हा आपले 
स्वारतञ्य गमवायला व स्वतःचे व्यक्तित्व दडपूं द्यायला 
तयार होईल अक्यी आद्या करणें वेडेपणाचे होईल, 
फॅसिझमूर्ने तशा प्रकारचा प्रतिगामी प्रयोग करून 
पाहिला आणि लज्जास्पद अपयरा त्याच्या पद्रीं आले. 

व्यक्ति आणि समाज यांना एकत्र गुंफून ,त्यांचा 
एक नवा समन्वय साधावा अशी आपली इच्छा आहे. 
विज्ञानाने आज अशी भौतिक परिस्थिति निर्माण केली 
आहे कीं जींत अशा प्रकारें व्यक्तिहित व समाजहित 
यांचा नवा समन्वय वा समतोल साधून व्यक्तिजीव- 
नाच्या साफाल्यांतच समाजजीवनाचेंहि साफल्य 
होऊं शकेल, 

विज्ञानाने स्थलकालांवर विजय मिळविला असून भिन्न 
भिन्न देशांचे एक जग बनविले आहे. प्रत्येक राष्ट्र 
तुलनात्मक दृष्ट्या स्वतंत्र व सार्वमौम आहे, ति है 
खरें आहे. परंतु आजचीं राष्ट्रें हीं परस्परावळर 
आहेत हेंहि आपणाख नाकारून चालणार नाहीं. 
शांतता आणि भरभराट ह्या अविभाज्य आहित 
हें आतां सर्वांना अधिकाधिक पटू लागलें 


ड बो 
क्स ॥ी ७५ 


८ 


«2 र अमृतमहोत्सवी, 
५ जि टू £ 


"सूळ. वष र 
*८ ४४ > 


ढ् रट $$ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विज्ञानाचे आधुनिक ससाजावरील परिणाम 


आहे. जगाच्या पाठीवर कुठेंहि दाणिय वा तंग परि- 
स्थिति असेल तर त्यामुळें सव जगाला धोका निर्माण 
होतो. कच्च्या मालासाठीं जी आज मर्यकर अहमहमिका 
चालली आहि ती पाहिली म्हणजे या कच्च्या मालाचीं 
सवे केंद्रे जगांतील मध्यवर्ती सत्तेच्या हातीं देऊन 
साधनसंपत्तीच्या ब्राबतींत साम्यवाद स्थापित करण्याची 
गरज भासते, अप्रगत राज्यांच्या विकासासाठी ज्या 
बहुविध योजना आंखल्या जात आहेत त्या ह्याचेच 
गमक होय. 

व्यक्तिहित व सर्माजहित यांच्या समन्वयाचे उद्दिष्ट 
साधण्यासाठी आपणास दोन गोष्टी करणे आवद्यक 
आहे. एक तर आपण आपल्या जुन्या विचारांची 
ऱचाकोरी बदलली पाहिजे. आणि दुसरे म्हणजे 
या परस्परावलंबी जगांत राहणाऱ्या व्यक्तीं- 
च्या नव्या वर्तनक्रमाशीं जुळतील .अशा संस्था 
निर्माण केल्या पाहिजेत. मॅनव्हाइमंने' मानवी विचारा- 
चे तीन टप्पे कल्पिले आहेत: (१) अकल्पितपणें लागलेले 
शोध. (२) परिश्रमपूर्वक केलेलें नवे संशोधन (111ए61- 
४101 ). (३) योजनात्मक विचारपद्धति (18111९0 
॥०]7111॥2). आपल्याला दुसऱ्या टप्प्यावरून तिसऱ्या 
टप्प्याकडें जावयाचें आहे. 

परस्परसंवद्ध साकल्याने जो विचार व्हावयास 
पाहिजे त्या विचारांचा अभाव हेंच आज आपणां- 
समोर “ आ वासून उभ्या असलेल्या अनेक प्रश्नांचे 
मूळ कारण आहे. एकोणिसाव्या दातकांत असं आपण 
मानीत होतों कीं मतदानपद्धतीने आपले सर्व राजकीय 
प्रश्न सुटतील, परंतु त्यामुळे राज्ययंत्रणा ही उद्योगपतीं- 
च्या खाजगी मालकी हक्काची ब्राब ठरली हें आपण 
आज पहात आहोंत. तंत्रविद्येतीळ प्रगतीमुळें आज 


१२ मॅनहाइमच्या शब्दांत, हा विचार असा 


आध्यात्मिक आणि नैतिक जाणीव किती बघिर झाली 
आहे, हें सर्वेश्रतच आहे. एक प्रश्न सुटला तर त्या 
जागीं अनेक नवे प्रश्न निर्माण होतात. परस्परसंबद्ध 
साकल्याने विचार करण्यामागील हेतु हाच कीं त्यामुळें 
विविध अंगांनीं युक्त असलेल्या समाजाचा सवोगीण 
अभ्यास आपण करावा आणि एखाद्या क्षेत्रांमध्ये वैय- 
क्तिक कृतींच्या केवळ तात्कालिक परिणामांवरच लक्ष 
केंद्रित न करतां सवे समाजावरच त्या वैयक्तिक कृतींचे 
कोणते दूरगामी परिणाम होतात याचाहि सवागीण 
विचार करून आपली तयारी ठेवावी. र 
लोकांचा नवीन व्तनक्रम लक्षांत घेऊन त्याच्याशीं 
जळणाऱ्या व त्याला योग्य वळण देणाऱ्या संस्था निमाण 
करणें अत्यंत महत्वार्चे आहे. उदारमतवादी तत्त्वज्ञान 
हे आजच्या विज्ञाननिष्ठ युगाचे एक प्रमुख लक्षण 
आहे. त्या तत्त्वज्ञानाने कांहीं मध्ययुगीन संस्था नामरोष 
केल्या खऱ्या. परंतु त्या जागीं नव्यांची मात्र निर्मिति 
त्या तत्त्वज्ञानाने केली नाहीं. कुटुंब, जात अगर छोटे 
महाजनसंघ यांचीं कामे जेव्हां राज्यसंस्था आपल्या 
शिरावर घेते, तेव्हां तिनें लोकांचा नवा वतनक्रम 
सामावून घेणाऱ्या नवीन संघटना निर्मीण करून 
त्यांच्या दारे जनता आणि राज्यसंस्था यांना 
जोडणारा एक सांधा निर्माण केला पाहिज. जाति, 
कुटुंब अगर राष्ट्रवाद यांवरील निष्ठा या समाजविरोधी 
आहेत असें म्हणून त्यांचा नुसता धिक्कार करण्यांत 
कांहीं अर्थ नाही. एका राष्ट्रांतील निरनिराळ्या लोकां- 
मध्ये जसे परस्परसंबंध प्रस्थापित होऊन संवादित्व 
निमाण होतें, त्याचप्रमाणें वेगवेगळ्या राष्ट्रांतील लोकां- 
मध्यें यथायोग्य परस्परपूरक संबंध व एकता कशीं 
निमीण करावयाची हाच खरा प्रश्न आहे. राष्ट्रनिठ्ठेच्या 


आहे । ७७ 18ए6 100" (0. 10187९ ॥॥८ 


1081101101 1011 1116880010 8४७७ ४० ॥॥८ ७01, “० ७6 १९11000812 11ए९00- 
0०१ 0 शह्याष्ट्रा8 ०णंं९08 00 ४1018 ४० ॥॥७ 0१९0619818 7९४१181100 8 त. 
1211120611 1188619 ०1 ॥॥७ 1'९19101181118 0९ए४९७॥ 001९018. ... 86 ॥18 8९001 
88४७, ॥॥७ 0७७९१1 0 110ए81 18 8 1110881 016. 11 18]008 [९1000 01 8 लं0ए81 
1100 फ्रा९'8 118 तःछे 8161060118 1 ॥12 08058 ठोछाण 8'6, उं) 007 76% 100१6] 
० ॥१०पष्टा/, 80७180818१ ७४ पिल ९0९110९018, 08 00४९१ 0 पणाला 
४७१8 ४०७७08 87 €वुण "पप, ७0 ग. छल क्ला] 1116 80078 80७ ए]30॥ 
6801) 00061 811101(871600817, 1118169 01 171 8971 101688 8100888101. ” 

क्षा क्षा 50069 ' ( ०४७ 0501 -1,0900०9 1940 ) 


अनुक्रमणिका 


ष्‌ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


ण्ज्य व (क य 
ज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क 
>” ९ | र 
क र्क १) रत्छ> ० 
नवभारत 7 
ष्ट ७५ |. 


३०१९ 
“हट अमृतमहोत्सवी (9-७ 
दा १ 
अक 


द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाई 


र्ष“ 


नवभारत 


पलीकडे जाऊन राष्ट्रातीत एकता व परस्परावलंबी जाग- 
तिक ऐक्य निर्माण करण्याचा हाच एक मार्ग होय. 
खऱ्या विवेकशील व्यक्तींचे सहकार्य 
नव्या समाजव्यवस्थेत स्पर्धापरधान भांडवलशाही 
अर्थव्यवस्थेला स्थान नाहीं हे उघड आहे. भांडवल- 
शाही अथंव्यवंस्थेनें युक्त अशा समाजामध्ये व्यक्तीची 
इच्छाशक्ति स्वतंत्र असते असं म्हटलें जातें. याचें 
कारण, लाखों लोकांच्या इच्छाशक्ती स्वतंत्रपणे 
कार्य करीत असतांना त्या सर्वाचा एकूण परिणाम 
काय असतो याची त्या व्यक्तीला जाणीव नसते. 
भांडवलद्याही बाजारपेठेमध्ये ' मागणी आणि पुरवठा ? 
यांचे संत्रंध काय आहेत हें शेतकऱ्याला कळत 
नसते. म्हणून त्याला जें वाटेल त्याचें उत्पादन करण्या- 
ला तो “ स्वतंत्र ? असतो. आपणांला संपूर्ण जान आहे 
हें ग्रहीत धरल्यावर, निवड करण्याचें स्वातंत्र्य हा एक 
केवळ आभास आहे. १९१८ सालीं आपण जे निर्णय 
घेतले, त्याचे आज होणारे परिणाम जर आपल्याला 
त्याचवेळी कळळे असते तर आपण तसेच निर्णय 
घेतळे असते कां, हा प्रश्न आपण. स्वतःलाच विचारून 
त्याचें उत्तर शोधणे मनोरंजक होईल. व्यक्तिप्रधान 
अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक व्यक्ति स्वतःच्या कामापुरती 
विवेकशील असते; आपला स्वतःचाच हेतु चांगल्या 
प्रकारे कसा साध्य करून घेतां येईल हें समजावून 
वेण्यापुरताच सर्व सामाजिक प्रक्रियेचा विचार ती 
करीत असते. आपटी आणि इतरांची कतेब्यें यांच्या- 
मध्यें संघर्ष न येऊं देतां तीं परस्परांशी संवादी व 
पूरक ठरून सवे समाजाचा व्यवहार सुरळित कसा 
चालेल याचें व्यक्तीला ज्ञान नसतें. “ व्यक्ति आपल्या 
कामापुरती वरवर विवेकशील असते. ती “ समग्र ? 
अर्थाने विवेकशील नसते. ”' याऐंवजीं परस्परावलंबी 
विचार आणि कृति यांची आवदयकता व महती 
माणसांना जर पटली तर माणसें आपला भावी इति- 
हास हेतुपूर्वक घडवू राकतील. 
जातिव्यवस्था किंवा छोटे महाजनसंघ यांतील 
यांत्रिक जडता न येऊं देतां, एकसं'ची ब्यवसायानुसारी 
(1070007081 ) अशी नवसमाजरचना आप- 


२ ॥॥ जाता णांतप्ा 18 ३२पपालीणाहीए एि०७. तप 8 0 800४109117 
५ ]॥811 & 3001617), 1४80116110 ]). 128, 


$ै 


7'9107181 ? -- 


अनुक्रमणिका 


णास करायची आहे. त्याचप्रमाणें माणसाचें व्यक्तिमत्त्व 
दडपून टाकणारा धर्माचा मध्ययुगीन आधार काढून 
टाकून त्या ठिकाणीं ' खऱ्याखुऱ्या विवेकशील ? 
(। उप80७॥॥810 7७018!) मानांव- 
च्या सहकार्याची प्रस्थापना करायची आहे. सामान्य 
माणसाची वुद्धि विकसित होऊन त्याच्या दूरदृष्टीचे 


क्षितिज वाढणे यावरच आपली भिस्त आहे. 
(२ (>. _ * | 0 
सहकार्यांधिप्ठित प्रयत्नाच्या नव्या संवयी निमाण 


करण्याच्या कामीं आपण यरास्वी ठरलों तरच व्यक्ती- 
ची नैतिक एकाकीपणाच्या चिंतेपासून मुक्तता होईल, 
आणि व्यक्तीला नवीन बंधुभावनेच्या अंतरंगांतून 
स्वणाऱ्या स्वातंत्र्यभा्वर्नतील रसाचा आसाद घेतां 
येईल. या दुसऱ्या “ नवजीवना'-(18९1816891108) 
मध्ये “भाकरी'चें प्रचलित अवास्तव महत्त्व नाहींसें 
होईल आणि स्वातंत्र्याला खऱ्या आत्माविष्काराचा अर्थ 
प्राप्त होईल 


२ 

खेळ ! 
शांत जाहलें भवतीं सारें 
आलें अंधारुनी 
कृष्ण गहन या वनीं मला मग 
हाक मारिली कुणी ? 
-' क्षितिजावर ती चमचमणारी 
असेल ती चांदणी ! 


एकटीच मी आज चाललें 
भयाण मार्गहि सारा 
स्नेह-हीन अनिकेतन मजला 
केला कुणी इषारा ? 

-7 असेल अस्फुट दूरामधला 
ऊन्मन गूढ किनारा ! 


कोणाची ही लाडिक कुजबुज ? 
असेल का हा वारा ? 
पैजण पायीं, गीत कुणाचे ? 
नव्हेच ती जल-घारा ! 
- भोळखिळें मी तुजला पुरत 
खेळ तुझा हा सारा ! 
--प्रद्युम्न टंकसाली 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


2. य 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ग 
पळस 


नवभारत र 
ष्ह् धर 


>१९ 
न्य अमृतमहोत्सवी /5-»२७ 


भ्टी ळक “क 


वी हि. 


द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाई 


प्रा, सुरेश म. डोळके 


:' विवेकसिंधू'चा कालनिर्णय १: 


सुकुंडराजांच्या स्थलाप्रमाणेंच सुकुंदराजःच्या 
कालासंबंधींहि विद्वानांत अनेक मतभेद आहेत. 
: मुकुंदराजांचा स्थळनिणेय? या नांवाची एक लेखमाला 
मी “ महाराष्र-साहित्य-पत्रिकें'त लिहिली. मुकुंदराजांनीं 
« वेण्येगंगेचा तीरी । मणोहर अंबाणगरी 
तेथ प्रगटले श्रीहरी । जगदीशवरू | ' 

वि. सिं. ( उत्तराध, ) ११-२७ 
या ओवींत उलेखिलेळे तीर हें मराठवाड्यांतील बाण- 
गंगेचे नसून नागपूर - भंडाऱ्याची सीमारेषा असलेल्या 
वेनगंगेचं होय व * मणोहर अंब्राणगरी? ही आंबे- 
जोगाई नसून “ अंभोर? होय असे मीं सप्रमाण 
दाखविळें आहे." प्रस्तुत लेखांत “ विवेकसिंधू “तीळ 
कालनिदरदीक उछेखावरून “ विवेकसिंधू "चा ब त्याच्या 
अनुषंगाने मुकुंदराजांचा कालनिणेय करावयाचा 
आहे. 

ज्या उऴेखावरून मुकुंदराजांच्या कालासंबंधीं 
विद्वानांनी अनुमाने काढलीं आहेत, तो 'विवेकसिंधू ”- 
तील उल्लेख असा -- 
८ शके अकराशत दाहोत्तेर । १११० | साधारन संवसत 
राजा सारंग'धरु । राज्य करि | 
ऐसा समयो सवोत्तमु । तेथ मुकुंद द्विजोत्तमु 
विवेकसिंधो मनोरमु । निर्मीता जाला ॥ ? 

- वि. सिं. ( उत्त. ) अ. ११. 
< विवेकसिंधू च्या सर्वे प्रतींत प्रस्तुत उळषेख आढळत 
नाहीं, 'विवेकसिंधू'चीं तीस हस्तलिखिते मळा पहावया- 
ला मिळालीं, पण त्यांपैकीं पांचच प्रतींत काय तो 
प्रस्तुत उछेख आढळला. त्यामुळे या ओव्या प्रक्षिप्त 
असाव्या की काय अशी दांका येणें स्वाभाविक आहे. 

शिवाय, मुकुंदराजांनीं स्वतःला * द्विजोक्षमु " व 
* विवेकसिंधू 'ढा “ मनोरमु ' म्हटलें यावरूनहि या 
ओव्या मुकुंद्राजांच्या हातच्या नसाव्यात, असा त्यां- 
वर आक्षेप येणें संभवनीय आहि. 
1 १, “म. सा. पत्रिका? वषे २५, अंक 
माचे १९५४ ]. 


> 


२ त्यांप 


ओव्यांची विश्वसनीयता 

“ विवेकसिंधू "च्या गदारोळानें 2 जेतपाळाला ब्रह्म- 
साक्षात्कार घडविल्यानंतर ( वि. सिं. ७-१५२.) 
“ ज्ेतपाळाचेणि प्रसंगे? जग सुखी करणारा ( वि. 
तिं. ७-१५३२ ) हा ग्रंथ स्वतःजवळ असावा 
असे अनेकांना व त्यांतहि जितपाळाला ब्रह्म- 
साक्षात्कार घडविण्याच्या इंषेंने त्याच्याकडे 
गेलेल्या पण त्याच्या बंदिवासांत पडलेल्या व मकुंद- 
राजांनीं विवेकसिंधूच्या गदारोळाने मुक्त केलेल्या 
साधुसंतांना वाटणे स्वाभाविक होतें. तो सर्वे प्रसंग 
त्यांना माहीत होता. त्यांच्यांपैकींच एकाद्यानें ही 
कालनिदरीक ओवी रचून स्वतःच्या प्रतीच्या शेवटीं 
घातळी असेळ व पुढल्या ओवींत मुकुंदराजांना 
“ द्विजोत्तमु ? ब “ विवेकसिंधू'ला ' मनोरमु म्हटलें 
असेल. म्हणजे या ओव्या स्वतः मुकुंदराजांच्या 
नसून मुकुंदराज व * विवेकसिंधु , यांची माहिती 
असलेल्या कुणातरी व्यक्तीने स्वतःच्या  विवेकसिंधू'च्या 
प्रतीच्या शोबटीं त्यांचा अंतर्भाव केला असेल, अशा 
रीतीनें सुरुवातीलाच “ विवेकसिंधू'च्या दोन प्रती 
तयार झाल्या. एक प्रस्तुत ओव्या असलेली व दुसरी, 
त्या ओव्या नसलेली. मूळ प्रतींत त्या ओव्या नसल्या- 
मुळें बहुसंख्य प्रतींत त्या आढळत नाहींत. पण 
त्याबरोबरच, दुसऱ्याहि प्रतीचे हस्तान्तर व स्थलान्तर 
झाल्यामुळें कांहीं प्रतींत त्या आढळतात. 

या विचारसरणीनुसार प्रस्तुत ओवी ' विवेकसिंधू'च्या 
कालनिणयाबाबत प्रमाण मानावयाला यक्तिंचित्‌हि 
हरकत नाहीं, या विचारसरणीचे प्रतिपादक ज्ञानेश्वरीच्या 
शेवटली “ दाके बारा शते बारोक्तरें । तैं टीका केली 
शञानेश्वरे । सच्चिदानंद बाबा आदरें । ठेखक जाला | ? 
( ज्ञाने. १८,१७९२ ). ही ओवी उद्भृत कलन 
विचारतीलः ही  कालनिद्शक ओवी ज्ञान- 
देवांच्या हातची नाहीं.  सच्चिदानंदबाबां- 
व्याहि ती हातची नाहीं असे राजवाड्यांचें म्हणणें, 


१०५; १०६ व वषे २७, अं. १०८ [ जाने. फेब्रु 


कीं एका प्रतींतून तो जसाच्या तसा वर उद्‌घृत केला आहे. “१११०' आंकडाहि मुळांत आहे. 


३ “ गदारोळ ? या शब्दाचा मी केळेला अर्थ म. सा. पत्रिका, अ..१०८, ए. १८ वर पहावा, 


४ सानेश्वरी : प्रस्तावना, ए. ६८, 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


>. धू प त वै 


1 र्क (029023 १.” 
७ नवभारत नो र 
क्त ॥ी ७५ 'चो>*५ 


नट (अमृतमहोत्सवी > 


>. वर्ष ह. < 
*९ , खळ “१ 
1.) 
ह कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तरी ती ओवी ज्ञानेश्वरीच्या कालनिर्णयाच्या बाबतींत 
आपण अविश्वसनीय मानतों का ? राजवाड्यांनींहि्‌ 
तशी ती मानठेळी नाहीं. मग ' विवेकसिंधू'च्या 
बाबतींतच, प्रस्तुत ओवी स्वतः मुकुंदराजांच्या हातची 
नाहीं म्हणून, अविश्वसनीय कां मानण्यांत यावी ? 

मला मात्र ही विचारसरणी प्रमाण मानावीशी 
वाटत नाहीं. या ओव्यांच्या अंतःस्वरूपाकडे पाहिलें 
व शारंगधर आणि जेतपाळ यांचा मुकुंदराजांशीं अस- 
लेला संबंध * बिवेकसिंधू "वरून ध्यानांत घेतला, तर 
या ओव्या मुकुंद्राजांच्याच याविषयीं संदाय रहात 
नाहीं. 

१११० हें शक मुकुंदराजांनीं “ विवेकसिंधु ? लिहि- 
ण्याचे आहे, ग्रंथस्चनेचा ' गदारोळ ? करून जैतपाळा- 
ला ब्रह्मसाक्षांकार घडविण्याचें व त्या प्रसंगाने जग 
सुखी करण्याचें नव्हे, मुकुंदराजांनीं अंभोर येथें 'विवेक- 
सेंधु? आधीं लिहिला व मग तो खेडला येथें जेत- 

. पाळाला सांगून त्याचा उद्घार केला. 

कळमेश्वर येथीळ मठांत उपल्ध झालेल्या मोडी 
कागदांतहि, 

“ पुढें हरिनाथ यानी व रघुनाथ यानी शाके 
११०८ मध्यें समाधि घेतली व नंतर शके १११० 
मध्ये विवेकसिंघु शारंगधर राजा अंबनगरील अस- 
तांना तयार झाला व पुढें जयंतपाळ राजाचा उद्धार 
करून विवेकसिंधूचा बोध केळा 
असें स्पष्ट म्हटलें आहे. 

अंभोर येथें ग्रंथसमात्षि झाल्याबरोबर त्याच्या 
शेवटीं लेखनकाल, लेखक व ग्रंथ यांचा निदेश कर- 
णाऱ्या प्रस्तुत ओव्या मुकुंदराजांनींच लिहिल्या. जेत- 
पाळाचा उद्घार करण्याला मुकुंदराज गेळे नसते तरी 
या ओव्या “ विवेकसिंधू “त राहिल्या असत्या, त्यांचा 
ब 'जेतपाळाचेनि प्रसंग? जग सुखी करण्याचा कांहींहि 
संबंध नाहीं. 

€ विवेकर्शधू ? ठिहून पूर्ण केल्याबरोबर मुरवुंदराज 
जैतपाळाला त्रहासाक्षात्कार घडविण्याकरितां खेडला 
येथे गेळे. व तेथें त्यांनीं पहिल्यांदा “ विवेकसिंधु ? 
प्रगट केळा. “ विवेकसिंधूल्ची रचना कधी आणि 


कुणाच्या राज्यांत झाली हें ती प्रगट करण्याआधी 
इतरांना माहित असण्याचे कारण नव्हतें. 

जतपाळाचा उद्धार केल्यानंतर ' विवेकसिंधू'च्या 
नकला करणारांनी जर प्रस्तुत ओव्या मुळांत समाविष्ट 
केल्या असत्या तर त्यांत जेतपाळाचा उलेख ओघानेंच 
आला असता, जेतपाळाचा प्रसंग इतका भब्य आणि 
दिव्य होता कीं त्या भव्यत्वानें आणि दिव्यत्वानें दिपून 
गेलेल्या प्रतकाराने प्रस्तुत ओव्या मुळांत समाविष्ट कर- 
तांना त्यांत जैतपाळाचा उलेख अवदय केला असता. 
तर्से न करता ज्या श्ारंगधराच्या राज्यांत ' विवेकसिंधु 
लिहिला गेला त्याचा एकट्याचा उछेख करण्यार्चे 
त्याला काय कारण होतें १- त्याच्या दृष्टीनें शारंगधरा- 
च्या राज्यापेक्षा जेतपाळाचा प्रसंग अधिक उल्लेखनीय 
होता, 

आणि शिवाय, सुकुंदराजांनीं शारंगधराच्या 
: राज्यां 'त “ विवेकसिंधु ? लिहिला हे स्वतः मुकुंदराजां- 
नीं सांगितल्याशिवाय इतरांना कळलें असेल हें संभव" 
नीय वाटत नाहीं. [ शारंगधर हा रामंदेवराव यादवा- 
सारखा बलाढ्य राजा नव्हता कीं ज्याचा उछेख 
नंतरच्या प्रतकारांनी मुद्दाम करावा. ] आणि 
मुकंद्राज हें स्वतः इतरांना कशाला सांगतील २ 
त्यांनी.ते आपल्या ग्रेथाच्या समासिळेखांत आधींच 
लिहून ठेवलें होतें 

६ द्विजोत्तमु ? व * मनोरमु ? या विदोषणांसंबंधींहि 
उलगडा केला पाहिजे. मुकुंदराजांनीं स्वत:ला ' द्विजोत्तमु 
व “ विवेक्रसिंधूरला ' मनोरमु ? म्हटळें यावरून प्रस्तुत 
ओवी मुकुंदराजांची नव्हे असें मानता येत नाहीं. 
उलट, या विदोषणांवरून ती मुकुंद्राजांचीच असें 
मानण्याला जास्त आधार आहे, 

मुकुंदराजांनीं स्वतःबद्दल गोरवाचे उद्गार * विवेक- 
सिंधू'त अनेकदां काढले आहेत.  विवेकसिंधू'तल्या जवळ 
जवळ प्रत्येक अध्यायाच्या रोवटीं मुकुंदराजांनीं स्वत *्चा 
उल्ले ' मुनि ? मुकुंदराज असा केठेला आढळतो. * 
कांहीं अध्यायांच्या दोवटीं ते स्वतःला * राजयोगी 
म्हणवितात, तर सोळाव्या अध्यायाच्या शेवटीं ' मुनि > 
आणि * राजयोगी ? या दोन्हीहि विशेषणांचा उपयोग 


८. *विवेकसिंधु? : १, ११२; २,१०५ ३,१०१; ५,११२; ६,११४; ९,७१९; ११,६२५ १२,६? 


१४,१०६, 


६ ' विवेकसिंधु ? $ ७,१४५; १७,५१९; १८,१५५. 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य _ 2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
५ करर व र 
२. ळा 


प तो भी 
साली ७५ . १९ 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी >२७ 

5 शते. री १: 

"च. वष 


(2105 शः: १ 
*९ , सा, “क 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: बिवेकसिंधू'चा कालनिर्णय : १ : 


करून त्यांनीं ल्वतःला 'सुनि सुकुंदराजु राजयोगी'. असें 
म्हटलें आहे ( १६-१२२). “मुनि? आणि 
८ राजयोगी ? यांच्या मानानें ' द्विजोत्तमु * हें विशेषण 
कांहीं विशेष नाहीं. 
हीच स्थिति 'मनोरम्‌? या विशेषणाचचीहि आहे. ज्या 

सुंकुंदराजांनीं “ विवेकसिंधृ'संबेधीं ी 
“ब्रिवेकसिंधचीं शब्दरत्नें । कंठि धरिजेतिल प्रत्न 

तरी जनकाचेनि महिमानें । छाध्यता होये ॥ 
| ( वि. सिं. ७-१५१. ) 
किंवा | 
“ ये ग्रंथीचे हेचि चातुर्य । जें रोकडें स्वानुभवसोंदय 
म्हणेन सेविंतु सुनिवये । विवेकसिंधु हा ॥ ” 

( वि, सिं. १८-१४५९ ) 
यासारखे” प्रसन्न आत्मविश्वासाचे उद्गार काढले आहेत 
त्यांनींच “ विवेकसिंधू'ला “ मनोरमु * म्हणावें हें किती 
स्वाभाविक आहे ! “रसिक मुद्रा बोलिजेल । तरी ग्रंथ- 
विस्तार होईल.” “हे मुकुंदराजांचे 'विवेकसिंधूःबद्दलचे 
उद्गारहि ' मनोरमू'च्या संदर्भात ध्यानांत घेण्यासारखे 
आहेत. 

सारांश, “ द्विजोत्तमु ? व “ मनोरमु ? या विशेषणां- 
वरून ती ओवी मुकुंदराजांच्या हातची नव्हे असें 
म्हणण्यांत यक्तिंचितहि अर्थ नाहीं. उलट, असा 
आत्मगोरवाचा उलेख मुकुंद्राजांनीं केला नसता तर 
मात्र ती ओवी मुकुंद्राजांच्या हातची नसून कुणीतरी 
मागाहून मूळांत समाविष्ट केळी असें म्हणण्याला 
जागा राहिली असती. 
या ओव्या मुकुंदराजांच्या हातच्या आहेत, तर त्या 
€ विवेकसिंधूच्या सर्व प्रतींत कां आढळत नाहींत !-- 
याचें कारण वारकरी पंथाच्या प्रसारांत व त्याही- 
पेक्षां ज्ञानदेवांना मराठीच्या आद्यकवीच्या सिंहासनावर 
बसविण्याच्या पूर्वीपासून चाळत आलिल्या हब्यासांत 
आहे असें मळा वाटते. महाराष्ट्रांत वारकरी पंथाला 
प्रगति आणि प्रतिष्ठा ज्ञानदेव-नामदेवांपासूनच प्राप्त 
झाली. मुकुंदराज व ज्ञानदेव यांच्या तत्त्वश्शानांत फरक 
७ ' विवेकसिंधु ' ५: ७,१५०; १८, १५२३. 
९ ' महाराष्ट्र-सारस्वत , आ. २ री, प. २५, 


नाहीं. म्हणून ज्ञानेश्वरीच्या लोकप्रियतेच्या महापुरांतहि 
धविवेकसिंधु' टिकाव धरूं शकला. त्याच्या प्रती होतच 
राहिल्या. पण तत्त्वज्ञानाच्या बावतींत जरी महाराष्ट्रांतल्या 
या अत्यंत प्रभावी पंथाने “ विवेकसिंधु पदरांत पाडून 
घेतला, तरी तो ज्ञानेश्वरीच्या आधीं झाला हें ज्ञानदेवां- 
ना उपास्यदैवत मानणाऱ्या या पंथाला रुचणें शक्‍य 
नव्हतें. वारकरी पंथ आणि ज्ञानदेव यांच्या अमि- 
मानानें आंधळे झालेळे अनेक विद्वान्‌ आजहि महा- 
राष्ट्रंत॑ आहेत. ज्ञानदेवांच्या कुठल्याहि क्षेत्रांतल्या 
आयद्यत्वाला धक्का लागलेला त्यांना यत्किचितूहि सहन 
होत नाहीं. ज्ञानदेवांच्या प्रभावाने व वारकरी संप्रदा- 
याच्या वैभवाने दिपून गेलेल्या तेव्हांच्या महाराष्ट्रा 
तल्या सुशिक्षित समाजाने ' विवेकसिंधू च्या प्रती 
केल्या खऱ्या.. पण, मुकुंद्राजांना आद्यत्व देण्याची 
इच्छा नसल्यामुळें प्रस्तुत ओव्या असलेला त्यांतला 
समातिळेख मात्र त्यांनी नेमका गाळला, त्यामुळे 
याच पोथ्या रूढ झाल्या व प्रस्तुत ओव्या असलेली 
एखाददुसरीच प्रत आढळूं लागली, 


“ विवेकर्सिंध तील कालानेदर्शक ओवींतील राक - 
संवत्सरांचा मेळ जुळत नाहीं ही अडचण अलीकडील 
विद्वानांप्रमाणे पूर्वाच्या प्रतकारांच्याहि डोळ्यांपुढे 
उभी राहिली असेळ आणि म्हणूनहि त्यांनीं प्रस्तुत 
समापिळेख गाळला असेल. 


मुकुंदराजांच्या परंपरेतील मठांत आढळणार्‍या व 
इतरत्र सांपडणाऱ्या “ विवेकसिंधू 'च्या प्रतींतील फरकहि 
येथे लक्ष्यांत घेतला पाहिजे, मला ज्या पांच पोथ्यांत 
प्रस्वुत काळनिदरशीक ओवी आढळली, त्या पांचहि 
प्रती सुकुंद्राजांच्या परंपरेतील मठांतल्या आहेत, 
के. भावे यांना भा. इ. सं. मंडळाच्या ग्रैथसंग्रहांतीळ 
ज्या पोथींत प्रस्त ओवी आढळली, ती पोथीहि 
नागपूर येथील तांडा पेठेंतीळ मुकुंदराजांच्या परंपरेतील 
गळघाटे यांच्या मठांतूनच भा. इ. सं. मडळांत 
नेण्यांत आठी असावी.” कै, मिंडे ,के. पांगारकर * 

८ विवेकसिंधु ' $ १८,१४८. 


१० यासंबंधींची माहिती गळघाटे यांच्या मठांतीळ लोक अजूनहि सांगतात. 
११ म. भा. व वा, इतिहास, ए. ७९, आ. १ ली. 
१२ म. वा, इतिहास, खंड १ ला, प. २९१, आ. १ ली. 


न, भा, २ 


अनुक्रमणिका 


९ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


शश 
१ माव्हट, 


नवभारत ठे” 
बह ७५ . ७4९ 
नह अमृतमहोत्सवी (9-७ 


2. 


६ वर्ष 
र्ट 2000 क प 


वी हि. 


द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


प्रा. क. पां. कुलकणी ' प्रभ्ति संशोधकांनींहि प्रस्तुत 
ओवी कै. भावे यांच्या ग्रंथांतून म्हणजेच पर्यायाने 
मुकुंदराजांच्या परंपरेतील मठांतल्या “ विवेकसिंधू- 
वरूनच उद्धृत केळी असावी असें वाटतें. 

-- महाराष्ट्रांतल्या इतर प्रांतापेक्षां विदःश[त सांपड- 
णाऱ्या ' विवेकसिंधू'च्या पोथ्यांतच प्रस्तुत ओव्या 
अधिक प्रमाणांत आढळाव्या ही घटनाहि किती 
उद्बोधक आणि सूचक आहे | 

“ विवेकसिंधू च्या फार थोड्या प्रतींत कालनिदर्शक 
समासिठेख आढळत असला तरी तो खास मुकंदराजां- 
च्या हातचा आहे व म्हणून “विवेकसिंधु 'व मुकुंदराज 
यांच्या काळनिणयाच्या बाबतींत तो प्रमाण मानला 
पाहिजे हें वरील विवेचनावरून कळून येईल. डॉ. 
भाऊ दोजी, कै. जनादन बाळाजी मोडक, के. भावे, 
के, पांगारकर प्रभ्रति महाराष्ट्रातल्या कांहीं विद्वानांनी 
मुकुंद्राज हे बाराव्या शतकाच्या अखेरीस होऊन गेले 
असे आपलें मत व्यक्त केलें आहे खरे. पणतेया 

ओव्यांच्या विश्वसनीयतेवद्दल मन साशंक ठेवून, आणि 
शके १११० मध्ये “ साधारण ? संवत्सर येत नाहीं ह 
गृहीत धरून. त्यांपैकीं पहिल्या म्हणजे “ विवेकसिंधू 
तील कालनिदर्शक ओवींच्या बिश्वसनीयंतेच्या बाबतींत 
मी आपले मत वर मांडळेंच आहे. 
मराठी पोथ्यांतील कालगणना 

आतां प्रस्तुत उछेखांतीळ शक-संवत्सरांच्या प्रश्ना- 
कडे वळावयाला हरकत नाहीं. के; भावे, कै. पांगारकर, 
डॉ. तुळपुळे  प्रभ्रति संशोधकांनीं शके १११० ला 
८ साधारण ? संवत्सर येत नाहीं, 'कीलक? येतो असें 
आपलें मत व्यक्त केळे आहे. 

कोठलाहि ग्रंथ लिहितांना तो केव्हां लिहिला गेला 
हें कळण्याकरितां तेव्हां प्रचलित असलेल्या कालगणना- 
पद्धतीनुसार ग्रंथांत कालोळेल केलेला असतो, ती काल- 
गणनापद्धति मृत झाली व प्रचलित कालगणनेशीं 


तिचा संत्रे माहीत नसला तर त्या काळाचा आपल्या- 
ला बोध तरी होत नाहीं किंवा तो कालोळेख चुकीचा 
आहे असे तरी आपण म्हणतों. कनिष्कादिकांनीं 
आपल्या नाण्यांवर कोरलेल्या कालगणनेवरून किंवा 
पुराणांतील कृतत्रेतादियुगपद्धतीवरून कनिष्कादिकांच्या 
किंवा पुराणांत सांगितलेल्या कालांचा बोध आज आप- 
ल्याला होऊं दाकत नाहीं याचें कारण हेंच आहे. गुप्त- 
काळ व चेदिकाळ यासंत्रंधींहि असेंच म्हणतां येईल, 

कालगणनेच्या अनेक पद्धती अक्तितित्वांत असल्या 
तरी मराठी मनाचा ओढा शालिवाहनदककालगणना- 
पद्धतीकडेच अधिक आहे. * विवेकसिंधू “तील कालो- 
छेख व महानुभाव पोथ्यांतील कालगणना यांच्याकडे लक्ष 
दिलें तर ज्ञानदेव व रामदेवराव यादव यांच्याहि पूर्वी- 
पासून ज्याला आज आपण शालिवाहनशक म्हणतों, त्या 
पद्धतीनुसार्च कालगणना होत असे असें दिसून येतें. 
शिवाजीमहाराजांनी राज्याभिप्रेकाच्या दिवसापासून 
म्हणजे गत शक १५९६, आनंद संवत्सर, ज्येष्ठ घु 
१३ या दिवसापासून स्वतःचा राजदाक सुरू केळी. 
पण दरबारांत जरी तो सुरूं झाला तरी सामाजिक व 
धार्मिक व्यवहारांत शालिवाहनाच्या नांवाने ओळख- 
ल्या जाणाऱ्या शतकाचेंच प्राबल्य कायम राहिलें, महा" 
राष्ट्राच्या गेल्या ७५० वर्षातीळ मराठी हसलिखितांत 
( बखरी, पत्रे, काव्ये इ, ), शिलालेखांत व तांम्रपटांत 
शालिवाहनाच्या नांवानें ओळखल्या जाणाऱ्या शकांचा" 
चच उपयोग होत आला आहे. 

शाकावरोबरच संवत्सराचाहि उल्लेख करण्यांत येतो. 
रंबत्सर या दाव्दाचा मूळ अर्थ वर्ष, पण वर्षे हा केवळ 
सामान्य अर्थ जाऊन त्याला प्रभवादि साठ वषांच्या 
चक्रांतील विशिष्ट वषे असा अर्थ प्राप्त झाला आहे. 
साठ वपीरचें चक्र मानण्याचे कारण असें की 
गुरूला मध्यमगतीनें एक राशि क्रमण्यास सूर्यसिद्धान्ता" 
प्रमाणे ३६१ दि. १ घ, ३६ पळें लागतात, या 


१३ मराठी भाषा : उद्गम व विकास; * अर्वाचीन मराठी ? प्र. २६६. 

१४ रॉयल एशिअटिक सोसायटीचे त्रैमासिक : खंड ९, 

१५ महाराष्ट्र कविचरित्र : भा. १ ला ( आजगांवकर ); पृ. ४. 

१६ “ यादवकालीन मराठी भाषा? एृ. ४; म. सा. पत्रिका, वर्ष २३, अं. ३, ए. १९; म. सा. पुरवणी, 


पृ. ८४४, 


२७ “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र ', दीक्षित, प. २७२ ते ३७९, 
१८ ७४७1100176 2.70)11980108081 561185, 13001 1, ]. 29. 


१० 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
न राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत > 


... 
५ ' ऱ्् त्रै गी 
्ळट गव्णात > 
क (१५ 2 क 
७8नवभारत (7) 
ष्य ॥ ७५" |, १९ 


नट“ टू अमृतमहोत्सवी (5 
जें ॥ (र प्चि 


ताः 


> ७ 
डे. स्ट 


ढ् रट $$ डेरी 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: विवेकसिंधू'चा कालनिर्णय : १ : 


काळालाच गुरूचा मास म्हणजे 'संवत्संर ' म्हणावयाचे. 
गुरूच्या पांच वर्षांचें एक युग कल्पिले आहे. म्हणजे 
गुरूच्या एका युगांत सुमारे ६० वषें येतात, या साठ 
वर्षांनाच ' संवत्सरे ? म्हणतात व त्यांनाच प्रभव, 
विभव इ. नांवें आहेत. 
शक व संवत्सर यांचा परस्परसंबंध 

शक व संवत्सर यांच्यांत नमेदेच्या दक्षिणेला आज 
१२ वष्नांचा फरक आहे. प्रभवादि संवत्सरे मूळ बाह 
स्पत्य मानावरून निघालीं. तरी सांप्रत नमंदेच्या 
दक्षिणेला (80ए.01९111 (089०16) संवत्सर बाहस्पत्य 
मानाऐवजीं सोरमानाचें मानतात. बारा सोर 
वषात वृहस्पतीचे अस्तोदय फक्त ११ च होत असल्या- 
मुळें तेवढ्या अवधींत एका बार्हस्पत्य संवत्सराचा क्षय 
होतो, पण सांप्रत नर्मदेच्या दक्षिणकडील संवत्सराचा 
बुहस्पतीच्या गतीशीं कांहींहि संबंध नसल्यामुळें त्यांत 
* क्षय ? संवत्सराची भानगड नाहीं. म्हणून, कोणत्याहि 
शकाचें संवत्सर काढावयाचे असलें म्हणजे त्या शका- 
च्या गतवर्षांत १२ मिळवून बेरजेस साठानें भागावें 
लागतें. 

ह्याशिवाय आणखी एक कारण वरील पद्धतीला 
दाखवितां येईल 

संवत्सर बाहुस्पत्य मानाऐवजीं सोरमानानें धरण्या- 
विषयींच्या पद्धतीचा उछेख रोमशसिद्धान्त, ब्रह्मसिद्धान्त 
व भटोत्पळटीका यांत आढळतो. | ' प्रमाथिप्रथमं 
वषे सारं कल्पस्य सर्वेदा ? ( ब्रह्मसिद्धान्त १,२७ )- 
“वकल्पाचें पहिलें वर्षे सोर मानाने 'प्रमाथी ? असतें.” 
८प्रमाथी हें षष्टिसंवत्सरचक्रांतील १३ वें संवत्सर आहे. 
म्हणून, शकाच्या अंकांत नेहमीं १२ मिळवून संवत्सर 
निघतो, 

नर्मदेच्या दक्षिणला सध्या सोरसंवत्सराचीच काल 
गणनापद्धति रूढ आहे. या पद्धतीनुसार्च दि. ब. 
पिछे यांनी इ. स ७०० ते १७९९ या कालांतील 


१९ “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र) पृ. १८९, 


८ &७॥ ताळा ॥॥0160711008 0४ 8ज्ाणयीरळयी 0 


», 1). ॥00 ४० &. 1). 1799. 


प्रत्येक शक - संवत्सराचें गणित करून ठेवलें आहे. ** 
कै. भावे यांनीं शकाचें साळ दिलें असतां संवत्सर 
चटकन्‌ काढतां यावा म्हणून जो “ अनंतपट ? तयार 


केला आहे, तोहि या पद्धतीनुसारच. 


पिछेजंत्री व * अनंतपट ? यांच्यानुसार रके १११० 
(इ. स. ११८८ ) मध्ये : कीलक ? संवत्सर येतो. 
* साधारण ? येत नाहीं. मिडे - पांगारकरादि नंतरच्या 
मराठी वाड्ययाच्या सव इतिहासकारांनी त्यानुसार 
शके १११० त ' साधारण * संवत्सर येत नाही असा 
एकमुखाने निणेय दिला आहे. 

गेल्या १२०० वषातील दाक-संबत्सरांचा मेळ 
जुळविण्याच्या बाबतींत मराठीचे सवे अभ्यासक 
सामान्यतः पिछेजंत्रीवर्च अवलंबून असतात, पिछे- 
जंत्रीनुसार शक-संवत्सरांचा मेळ जुळला नाहीं तर 
पोथींतला मूळ लेखनदाक चुकला व म्हणून त्या पोथीं- 
तील काल प्रमाण मानतां येत नाहीं असें मानण्याची 
अभ्यासकांची प्रवृत्ति दिसते. हाके १११० त पिलछे- 


, जंत्रीनुसार ' साधारण * संवत्सर येत नाहीं म्हणून तो 


कालोळेख अविश्वसनीय असें मानण्याच्या सुळाशींहि 
हीच प्रवृत्ति प्रभावी आहे. 

डो. कोलते यांनीं “चक्रधरांचा कालनिर्णय ? करतां- 
ना जीं महानुभावीय हस्तलिखिते विचारांत घेतलीं, 
त्यांपैकीं पांच पोथ्यांतीळ राक - संवत्सरांचा मेळ पिछे 
जंत्रीनुसार जुळंत नाहीं व म्हणून ते ' शास्त्रीय ” 
दृष्टीने ग्राह्य मानतां येत नाहीं असें त्यांनीं म्हटळें आहे. 
अशा शक- संवत्सरांचे मूळ पोथींतील उल्लेख, त्यांचा 
मेळ जुळत नाहीं म्हणून, त्यांनीं अनुपयोगी ठरविले 
आहेत. 


पिछे-जंत्रीनुसार शक - संबत्सरांचा मेळ न जुळणारी 
महानुभाव हस्तलिखितांतलीं आणखी कांहीं उदाहरणें 
पुढें दिलीं आहेत. _ 


010७ ( 1922 ) 


२१ &॥॥ [10181 1110110018 ', ४०, 1], ?5272 879. 
२२ ' श्रीचक्रधरचरित्र? : वि. मि. कोलते, प. २९६, 


२३ * अन्वयस्थळ? म, सा, पत्रिका ( वर्षे २५, 


अनुक्रमणिका 


अं० १०६), 


११ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९ _ 
1. चा कळु णत, त्‌ 


सळनवभारत 
बह ७५ . ७4९ 
"<< अमृतमहोत्सवी (5२७ 
“ष्ट र: 


अट ००४ "१ 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


[ शके ११८५ क्रोधनाम संवत्सरी ... ! ] 
[ शके ११८६ क्षए संवत्सरी ... ? ] 
[ शके ११८८ विभव संवत्सरी ... ? ] 
[ ११९० प्रमोद संवत्सरीं ...? ] 
[ शके ११९१ प्रजापति संवत्सरी ... ? ] 
[. शके ११९३ श्रीमुख संवत्सरी ... ' ] 
सीताबडी शिलालेखांत" शके १००८, प्रमव 
संवत्सर असा उलेख आहे पण, डौ. कीलहीर्न यांनीं 
तो चुकीचा ठरविला आहे. * 
पिछे-जंत्रीनुतार वरील उदाहरणांतील शक - संव- 
त्सरांचा मेळ जुळत नाहीं आणि तरीहि ते चुकीचे 
आहेत असें म्हणतां येणार नाहीं. उलट, हे कालोळेव 
शास्त्रीय दृष्टीनं अचूक आहेत व त्यांवरून शके १२०० 
पूर्वीच्या मराठीं हस्तलिखितांतीळ कालगणनापद्धतीच्या 
एका प्रवाहावर चांगलाच प्रकाश पडतो अस मला 
वाटते. 
1 य मानाची 
संवत्सरे ? मूळ वार्हस्पत्य मानाचीं 
प्रमवादि संवत्सरे मूळ बार्हस्पत्यमानावरून निघा- 
ल्याचा उल्लेख वर आलाच आहे. “ वृहस्पतेमैध्य- 
मराशिभोगात्संवत्सरं सांहितिका वदन्ति ** म्हणजे 
मध्यमगतीनें गुरु एका राशींत जितके दिवस राहतो, 
तेवढ्या काळाला बाहँस्पत्य संवत्सर किंवा ' संवत्सर ? 
म्हणतात. “ गुरोमध्यमराशिभोगेन बाहस्पत्यः ? 
बाहस्पत्य संवत्सरांत २३६१ दि. २ घ. ५ पळे 
असतात. परंतु सूर्याची गति गुरूवर अधिक असल्या- 
मुळें सौर वषे हें २६५ दि. १५९. ३१प. व ३० 
विपळांचें असतें." त्यामुळें ८५ सौरवर्षांत बरार्हस्पत्य 
संवत्सरांचीं ८४ वॅप्र होतात. म्हणजे बाहस्पत्यमानानें 
सुमारे ८५ वर्षांत एका संवत्सराचा लोप किंवा क्षय 
होतो. “ क्षय ? संवत्सराची ही. भानगडीची पद्धति 
नमंदेच्या दक्षिणेला बंद होऊन तिच्याऐवजीं, म्हणजे 
बाहेस्पत्य गणनेऐवजीं, चांद्रसोरवर्षांची पद्धति तेथ 
सुरूं झाली, चांद्रसोर पद्धतीचा गुरूशीं म्हणजे बारह- 


स्पत्यमानाशीं कांहींहि संबंध नाहीं. आणि म्हणूनच, 
वर “ शक आणि संवत्सर यांचा परस्पर संबंध * या 
परिच्छेदांत सांगितलेल्या, किंवा -- 
* ठकेन्द्र कालो5कयुतः 
कार्यः शून्यरसे हृतः । 
शोंष्राः संवत्सरो ज्ञेय; 
प्रमवाद्यो बुघेः क्रमात ॥ 

या “छोकांत व्यक्त झालेल्या पद्धतीनुसार शकांत 
१२ मिळवून (व ६० नें भागून शेष राहिलेल्या 
आंकड्यावरून ) त्याचा संवत्सर काढतां येतो. पिछे 
जेत्री व भावे यांचा “ अनंतपट ? सांप्रत नमैदेच्या 
दक्षिणेला रूढ असलेल्या या चांद्रसोर पद्धतीवरच 
आधारलेला आहे. 

प्रचलित पद्धतीपूर्वी नमेदेच्या दक्षिणेला, नर्मदेच्या 
उत्तरेप्रमाणेंच, वास्तव बाहूस्पत्य कालगणनापद्धति 
चाळूं होती. बाहस्पत्यमानानें सुमारें ८५ वर्षांत एका 
संवत्सराचा क्षय ? होत असल्यामुळे शकांत नेहमीं 
सारखाच आंकडा मिळवून बाहस्पत्य संवत्सर निघत 
नाहीं. “ शके ७४३ पूर्वा १२ हून कमी मिळवावया- 
चे असत. शके ७४३ पासून ८२७ पर्यंत** की 
मिळवून संवत्सर निघे. दर ८५ वषींनी एकेक 
अंक वाढावयाचा. म्हणजे १३, १४ इत्यादि 
मिळवावयाचे. ?** 
कांहीं उदाहरणें 

या पद्धतीनुसार शके ४८८ पयेतचा संवत्सर काढा" 
वयाचा असल्यास शकांत ८ मिळवावे लागतात, 
* स्वस्तिश्रीनरपसूर्यसू नुजशाके याते द्विवेदांवर - (२०४२) 
त्रेर्मानाव्दमिते व्वनेहसि जये वर्षे वसंतादिके । 
चेत्रे श्वेतदेळे शुभे वसुतिथावादित्यदासादभूत्‌ 
वेदांगे निपुणो वराहमिहिरो विप्रो रवे राशिमिः ॥ , 

वन्य) कुतूहलमंजरी 

या -छोकांतीळ संवत्सर कोणत्याहि पद्धतीनें गणिताशी 
मिळत नाहीं; यावरून हा “छोक विश्वसनीय नाहीं 


२४ हळ ४०180 (08 0. 0, & 3681. - ताका], 020 8. 


२५ ॥1४"१॥18 1110, ०], गग], ]. 304, 


२६ ' निर्णयसिंधु ! ९. 


२७ ' भारतीय ज्योतिःशास्त्र ', दीक्षित, प्र. १८९, 
२८ 1३०0817 86७611 यांनींहि हा काळ श. ८२७ पर्यंतच मानला आहे. * [ताळ 0070 


ड्ल 


अनुक्रमणिका 


7001087 ', ४127901119 11010, ४५०]. 17, 
येई. २९ “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र ) पु, १८ 


र 166 व 0. 340 वरील जंत्रीवरूनहि हेंच दिसत 


१ऱ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१ /' र 2 त्र र 


क्ट 2. कक 


प तो श्‌ 
साली ७५ . 0१९ 
& अमृतमहोत्सवी होत्सवी /$ 
*्ट< क यू व ह चढ 
(30 ८3 प 
*रा सता”. क 


ह. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विवेकसिंधू*चा कालनिर्णय : १ : 


असें भारतीव ज्योतिःशास्त्रकते दीक्षित म्हणतात. 
पण वरील पद्धतीनें यांतील शकसंवत्सरांचा मेळ 
जुळतो. तो असा : “ कुतूहलमंजरीं तल्या माहिती- 
नुसार वराहमिहिराचा जन्मरक [३०४२-३६ 
९ राशिमिः > ३ राशी > २३६ वष्रे ) - २५६६ 
( ' ज्योतिविंदाभरणां'तील कलिगतवर्षे ) -] ४४० 
येतो. व बार्हस्पत्यगणनेनुसार शके ४४० ला [ ४४०-- 
८२४४८--६०, शेष २८२ जय ] प्रस्तुत 'छोकांत 
सांगितलेला “ जय ? संवत्सर येतो. 
राष्ट्रकूर राजा गोविंद तिसरा याच्या एका 
ताम्नपटांत ' शक वर्ष ७२६, सुभानु संवत्सर, वैश्याख 
' मास, घुळपक्ष, पंचमी, वृहस्पतीवार . ..' असा उलेख 
आहे. सांप्रतच्या दक्षिणकडील पद्धतीप्रमाणे शके 
७२६ त तारण संवत्सर येतो, सुभानु येत नाहीं. 


(उ 


पण, वर दिलेल्या पद्धतीनुसार मात्र शके ७२६ मध्ये. 


[७२६--११२-७३७-- ६०, शेष १७] 'सुमानु? 
संवत्सर बरोबर येतो, 

राष्ट्रकूटवंश्ीय कृष्ण पहिला याच्या तळेगांव 
( ढमढेरे; जि. पुरणे ) ताम्रपटांत ' शके ६९० एवंग 
संवत्सर ...? असा उल्लेव आहे. 2२ 

वरील पद्धतीने शके ६९० मध्ये [ ६९०-- ११२ 
७०६५-६०, शोष ४१२] ' एवेग? संवत्सर येतो. 

देवळी येथील ताम्रपटांत * ( जि. वर्धा ) 
“ शके ८६२, शर्वरी संवत्सर, वेश्याख कृष्ण ५ असा 
कालोळेस आहे. उत्तरेकडील कालगणनेप्रमाणे शके 
८६२ ( गत ) मध्यें “ शवरी ? संवत्सर येतो. * ८६२ 
हें वतमानवर्ष धरून मेळ जुळत नाहीं. त्यानुसार शके 
८६२ ( वतमान ) मध्ये [८६२-- १३ > ८७५ -- 


२० “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र ', प्र. २१३ बरील तळटीप. 


६० शेष ३५] ' एव? संवत्सर येईल. पण, 
वैशाख ० ५ ही तिथि पूर्णिमान्त मानानें गत शक 
८६२ मध्ये येत असल्यामुळें तेव्हां [ ८६१ -- १३२ > 
८७४ --६०, रोष 5३४२] ' दावरी ' संवत्सर 
बरोबर येतो. 
सीतावडीं दिलालेखाचीहि गोष्ट अशीच 
त्यांत शके १००८ ' प्रभव ? संवत्सर “** ' असा 
कालळोलेख आहे. ' गतराक ? लेखनाच्या पद्धतीनुसार 
शके १००८ ( गत ) मध्यें * प्रभव ? संवत्सर बरोबर 
येतो. १००८ हें वतेमानवर्ष धरून मेळ बसत नाहीं. 
डो. कीलहांने यांना या दिलालेखांतला कालोल्लेस्व 
बरोबर वाटत नाहीं. पण, वरील पद्धतीनुसार तो 
बरोवर असल्याचें आढळून येतें. [ १००७ -- १४२ 
१०२१-५-६०, शोष १: प्रमव ? ]. 
मधुरान्तकदेवाच्या राजापूर ताम्रपटांत ' शके 
९८७, पराभव संवत्सर, कार्तिक शुक्‍ल... ? 
असा उछेख आहे. ?€ उत्तरेकडील कालगणनेप्रमाणें 
शके ९८७ मध्ये ( गत ) “ पराभव ? संवत्सर येतो. 
वर दिलेल्या पद्धतीनुसारहि शके ९८७ (गत ) 
मध्ये [९८६-- १४- १०००-६०. रोष >४०२- ] 
< पराभव ? संवत्सर बरोबर येईल, 
“के अकराशे दाहोत्तर। साधारण संवत्सरू-' 
या पद्धतीनुसार, के १११० मध्यें  बाहेस्पत्य ? 
संवत्सर येण्याकरिता, १११० त १६ मिळवावे लागतील. 
पण, शके १११० त १६ मिळवूनहि, बार्हस्पत्यगणने- 


नुसार “ साधारण ? संबत्सर येत नाहीं, “ परिधावी ? 
संवत्सर येतो. व्य 
शके १११० त “ साधारण ? संवत्सर येण्याक 


३१ डॉ. के. ल, दसरी. 


२२ ताळा १108४ 130०000], 0. 126. 
२२ ' ताळा) १गतृपछाए' ४०. शाहा; उछए81'ए 1918; ?. 271. 
३४ राष्ट्रकूट राजा - कृष्ण तिसरा याचा ताम्रपट, 1150110018 101 (0, 0, हयात ऐल, 


229, 


२५ ' ॥॥1४7'80115 111१106? ४०. 17, 0. 60. 


३६ उिळाधाता डा्ाल्यापडलकपीणा 0. ७ हगा2 ० याचक १0७ शा, 
गण80०18 ग 118 0. 9. छत 136187, पाळ], 0. 3, 


२७ ' ॥॥७४7901119 [तां ) एल. शा, 1782 804. 
३८ । [1500018 ण ॥७ 6. 0. छा ठिटाछा', पागकाळा; 0. 163. 


यांत पहावी, 


अनुक्रमणिका 


३९ ' गंतवर्ध आणि वत॑मानवर्ष ? यांच्या बद्दलची माहिती “ भारतीय ज्योतिःशास्त्र , ए. ३७१-३७२ 


१३ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
._) 
५. १," च र्त ज्र 
% पणात, 
क कळु १'2)// १. > 


) ह पाल न । 
*सा्घे ७५ खो>** 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी >७ 

५ १३ टू डि 
"पक्के, वर्ष कट ७ 
*₹ ८ एता, 
् 2 0७ ४ 
ह कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


शकांत १४ मिळवावे लागतात, रके -- १११० -- 
९४ > ११२४ -- ६०, रोप ४४ > ' साधारण? 
संवत्सर, क्षय ? सपत्सराच्या पद्धतीनुसार १११० त 
१६ मिळवावे लागतात, पण तरीहि १११० मध्ये १६ 
न मिळवतां १४ मिळविण्याची उपपत्ति माझ्या मतें 
पुढीलप्रमाणे आहे : 

शके ७४३ पासून ८२७ पयत १२ मिळवून 
संवत्सर ७४३ पूर्वी दर ८५ वघीनीं एकेक अंक कमी 
करावयाचा. व ७४३ नंतर दर ८५ वषांनी एकेक 
अंक वाढवावया. ८ या दोन्हीहि प्रकारचीं उदाहरणें 
वर दिलीं आहेत. ) ४** 

१४ मिळवतां येईपर्यंत [ श. ८२७ ला दोन्ही 
पद्धतीप्रमाणे “ रक्ताक्ष ? संवत्सर आहे असं मानलें तर 
( ८२८--८५ > ९१३) राके ९१२ पर्यंतचे 
संवत्सर काढावयाचें असल्यास दाकाच्या संख्येत १३ 
मिळवावे लागतील, व ( ९१३4-८५ > ) ९९८ 
पयत १४ मिळवावे लागतील, या पद्धतीने रके ९९८ 
ला चांद्रसोर मानानें “ राक्षस ' व वास्तव बाहेस्पत्य- 
मानानें “ पिंगळ ? संवत्सर राहील. म्हणज, दोन्ही 
पद्धतींत २ संवत्सरांचा फरक राहील. ] म्हणजे 
ठाके ९९८ पर्यंत बार्हस्पत्य मानाची कालगणनापद्धंति 
नमंदेच्या दक्षिणेटाहि चाळूं होती. ९९८ पासून १०८३ 
पर्यंत आणखी एक अंक वाढवावयाल् पाहिजे होता. 
शके १०८२ पासून ११६८ पयत आणखी एक. पण 
“क्षय' संवत्सर मानण्याची ही पद्धति रके ९९८ नंतर 
वंद झाली असावी, म्हणजे, श. ९९८ नंतर द्र ८५ 
वर्षांनीं एकेक अंक वबाढविण्याऐवजी शके ९९८ च्या 
पूर्वी ८५ वर्षे प्रचारांत असलेली, शकाच्या संख्येत 
१४ मिळवून संवत्सर काढण्याची पद्धति त्लीच 
प्रचारांत राहिली. 


राक - संवत्सरांची ही पद्धति सुमारें रके १२०० 


“<< 


पर्यंत नर्मदेच्या दक्षिणेकडील कांहीं प्रांतांत घ विशेषतः 
विदर्भात रूढ होती असें दिसतें. म्हणूनच, विदर्भांत- 
ल्या मराठी हस्तलिखितांतील शके १२०० पूर्वींच्या 
अनेक कालोल़े्यांतील दाक-संवत्सरांचा मेळ दाकाच्या 
संख्येत १४ मिळवून बरोबर जुळतो. 

* शक ८२७ पासून दक्षिणंत चांद्रसोर संवत्सर 
सुरू झालें ? असें के. रा. बा, दीक्षित म्हणतात. पण 
धवेवेकसिंधु?, चक्तधराच्या कालनिणेयाच्या दृष्टीने डॉ. 


कोलते यांनीं “ अद्यास्रीय ? व “अनुपयोगी? ठरविले- 


ल्या महानुभावीय पोथ्या व “ अन्वयस्थळ *, शिवाय; 
वर दिलेलीं शिलालेख व ताम्रपट यांत्रीं उदाहरणें 
यांतील कालोळेखांवरून सुमारें शके १२०० पर्यंत 
नर्मदेच्या दक्षिणेकडील सर्वच प्रातांत, व विशेषतः 
विदर्भात, चांद्रसोर संवत्सराची पद्धति सर्रास सुरूं 
झाली नव्हती असें म्हणावेसे वाटतें, तेथे, शके ९९८ 
पूर्वी ८५ वर्षे प्रचारांत असलेली व त्यानंतर स्थगित 
झालेली वास्तव बाहस्पत्यपद्धतीच प्रायः रूढ होती. नमंदे- 
च्या दक्षिणला जरी चांद्रसोर संवत्सर सुरू झाला होता, 
तरी तो सवे प्रांतांत एकदम सुरू झाला नसेल. 

या पद्धतीनुसार ' विवेकसिंधू/तील राक-संवत्सरांचा 
मेळ तर जुळतोच. पण डॉ. कोलते यांनीं चक्रधरांच्या 
कालनिणेयाच्या दृष्टीनें ' अशास्त्रीय ? व * अनुपयोगी ? 
ठरविलेल्या पोथ्याहि  राक- संवत्सरांच्या दृष्टीने 
८ शास्त्रीय ? व * उपयोगी ? ठरतात. पिछे-जंत्रीनुसार 
न जुळणार्‍्या “ अन्वयस्थळांरतीलळ शाकसंवत्सरांचा 
मेळहि या पद्धतीनुसार ततोतंत जुळतो. 

कालमापनात्मक गणितानुस!रहि वरील विवेचनाची 
शास्त्रीयता पटवून देतां येईल. त्या व वराहमिहिराच्या 
गणिताचा ऊहापोह स्थलाभावामुळें येथे करतां आला 
नाहीं. त्यांचे विवेचन पुढील लेखांत करून 'विवेकसिंधू. 
चा व त्याच्या अनुषंगाने सुकुंदराजाचा कालनिर्णय 
करावयाचा आहे. 


४० यानुसार शके ८२८ चा संवत्सर काढावयाचा असल्यास त्यांत १२ मिळवावे लागतील. अमोध- 
वर्षाच्या वेंकटापूर शिलालेखांत ' शके ८२८; प्रमव संवत्सर -? असा उठेल आहे. [ फछाट्टा']01118 
ग त०8 ४०. 23४7 7, 60 ] पिछे-जंत्रीनुसार ' प्रमव ? संवत्सर शके ८२९ (गत) मध्ये येतो. 


बरील पद्धतीनुसार मात्र [ ८२८-- १३ २. ८४१--६०>दोष १८ 


संवत्सर बरोबर येतो. 


: प्रमव ) ] शके ८२८ मध्ये“ प्रभव? 


४९१ 1३०७९ 88097९] यांनींहि के. दीक्षित यांच्यावरोबर हा काळ रके ८२७ पर्यंतच मानला 


या 


आहे. डॉ, 


कील्हॉने यांनीं मात्र हा काळ वेगळा मानला आहे, ( दाके ८५५ 9) [" फां. जाता ०. 


125 ] पिले यांच्या जंत्रीवरून त्यांना हाके ८९९ अभिप्रेत असावें असें दिसतें. 


| 


१४ 
अस्क्र्पाणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
त राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
५ रर व र 
२: ळच 


ग तो रश 
साली ७५ . १९ 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी > ७ 

» "६ प. (ति 

"स, वष 


क* पे, ८ ग प 
* , ऐक “१ 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. व. म. परांजपे 


असेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओनीळ (२) 


६ गोरी एला व नीग्रो जिम ! 

यूज़ीन ओनील यांचे नीग्रो जीवनाचीं विविध अंगें 
दाखविणारे * 81 ०११७ (टया टु 
यश? हें यापुढील नाटक नेहमींच्या मानसशास्त्रीय 
उपपत्तींच्या जडजंब्रालांतून बऱ्याच अंशीं सुटलेले आहे. 
यामुळेच कीं काय, सूक्ष्म, तरळ भावांचा आविष्कार 
उठावदारपणं होऊन, नास्यगुणांनींहि तै संपन्न झालेलें 
दिसते. पहिला प्रवेश गोरीं व नीग्रो मुळें एकत्र खेळतां- 
नाचा आहे. पुढील प्रवेश्ांत ही दोस्ती वर्णभेदानें मळूळ 
होते, जिम हॅरिस हा एक सरळ मनाचा नीग्रो छोकरा 
आहे. पण वांशिक उच्च-नीचतेच्या कल्पनांनी निर्माण 
झालेल्या न्यनगंडामुळे, जीवनाच्या झगड्यांत आपण 
यरास्वी होणारच नाहीं अशी त्यानें कल्पना करून 
घेतली आहे. असें असूनहि तो झगड्यापासून मागें 
मात्र सरत नाहीं. लहानपणींसुद्धां, खेळतांना, हरघडी 
गोऱ्या पुळांकडून ' कावळा ', * चॉकोलेट ', ' काळाकुट्ट 
धूर १,  निगर ? -- हो हेटाळणी त्याला सहन करावी 
लागली, या कहरांतून सुटण्यासाठी या वेड्या मुलाने 
एक दिवशीं खडू विरघळवून तें पाणीही पिऊन 
बघितले, - हेतु हाच कीं गोरे व्हावें ! त्याच्या बाल- 
जगांत, एला डाऊनी ही एकटीच गोरी मुलगी 
त्याच्याशीं सहानुभूतीने वागते. पुढें मिकि हा एक दुष्ट 
आणि वेफाम असलेला मनुष्य तिळा फसवितो, आणि 
त्यामुळे तिच्यापुढे दोनच पर्याय उरतात : एक 


आत्महत्या तरी करावयाची, किंबा वेड्येच 
जिणे तरी पत्करावर्‍याचे. या परिस्थितींत, 


पूर्वाहतक्याच जिव्हाळ्याने हॅरिस तिचा स्वीकार 
करण्याची तयारी दाखवितो आणि हें तिनें मान्य 
केल्याने वाटणाऱ्या कतज्ञतेमुळें, तिच्याशीं तो 


अधिकच नमून वागतो. परंतु पुनः लवकरच वांशिक 
उच्चनीचतेच्या कल्पनांनी हें विशुद्ध वातावरण गढूळ 
होतें आणि नेवे प्रश्न उभे राहतात केवळ रक्तांत मिन- 
लेल्या वांशिक स्मृती जाग्या झाल्यानें, ज्या न्यायाच्या 
आणि समतेच्या हक्कांसाठी तो झगडत आहे, 
त्यांचा उपभोग घेण्याची संधि येऊनहि, तिचा लाभ 
घेण्यास तो असमथ ठरतो. या गोंधळलेल्या परिस्थितीं- 
त घोर निराशा पद्रीं आल्याने, मनांतून तो पार 
खरकून जातो. त्यांतच वकीलीच्या परीक्षेत वारेवार 
येणारे अपयश त्याला अगतिक करून टाकते. * पास १ 
पास १ हायरे देवा, - वेड्या पोरा असली मूखपणाची 
कल्पना तुझ्या डोक्यांत आली तरी कशी १ पास ! 
कोण मी १ जिम-कावळा-हँरीस ? निगर जिम हॅँरीस,- 
बार "चा सभासद होणार ? नुसत्या कल्पनेनेच हंसून 
हंसन पोट दुखून येईल. ..” आपली ही ' महत्त्वा- 
कांक्षा? किती असाध्य आहे या जाणिवेने तो अगदीं हत- 
बुद्ध झाला आहे. त्यांतच होरेसनं केठेळे उपकार एला 
विसरते, एलाच्या मनांतील वांशिक श्रेष्ठतेची जाणीव 
तिच्या बोलण्यांतून तडाखे देऊं लागते. ही वांशिक 
श्रेष्ठता म्हणजे अंडूलर या मानसशास्त्रज्ञानें वर्णिलेल्या 
“ सत्ताप्रत्ती ) ( फ1] ॥० ०७1] ) चै प्रकट ख्प 
आहे. या वेंडाच्या भरांत जिमला नाहींसें करून टाक- 
ण्याच्या विचारापर्यंत तिची मजल जाते. सुदैव येवढेच 
कीं जिम त्याला बळी पडत नाहीं. आपल्या श्रेष़ठतेवर 
मात करूं पाहणाऱ्या नीग्नो वंशाचे एलाच्या दृष्टीने 
प्रतीक असणारा जिमचा काँगो मुखवटा ( (107120 
111881] ) तिचे लक्ष्य बनेतो. शेवटीं तिच्या मनाला 
शांति प्राप्त होते, पण त्यासाठीं, प्रौढत्व, विवेक आणि 
जीवनांतलळा रस यांची केवढी जबर किंमत तिला 


प्रस्तुत लेखांत प्रा, व. म. परांजपे यांनीं नोबेळपरितोषिकविजेता श्रेष्ठ अमेरिकन साहित्यिक युजीन 
ओनीळल याच्या कांहीं प्रमुख नाऱ्यक्तींचा परिचय करून दिला असून, त्या अनुषेगानें त्या थोर प्रतिभाशाली 
नाटककाराच्या जीवनदृष्टींतील व कलेतींळ कांहीं प्रमुख वैरिष्ट्यांचें दिग्दशोन केलें आहे, प्रस्तुत लेखांक हा 
उत्तरार्ध आहे. पूर्वाथे गेल्या जुलेच्या ' नवभारतां'त प्रसिद्ध झाला आहे. -- का. सं. 


१५ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य _ 2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


म, ९ _ 
1. चा कळु णत, त्‌ 


सळनवभारत 
बह ७५ . ७4९ 
०६५ अमृतमहोत्सवी > 
(39 
र कळल 4 वळ. प 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


द्यावी लागली ! प्रौढत्वावरोबर येणाऱ्या जबावाऱ्या न 
पेलल्यानें या वादळांच्या तडाख्यांतून सुटण्यासाठी ती 
पुनः मनाच्या निर्व्याज शैदवावस्थेत प्रवेश करते. 
ओनिलच्या नीग्रो-नाटक-त्रयींपेकीं या नाटकाचा 
मनावर होणारा आघात सर्वांत जास्त तीव्र आहे. एला 
आणि तिचा नीग्रो साथीदार यांच्या सहजसुंदर आणि 
वेशिष्ट्यपूर्ण स्वभावरेखांमुळेंच हें शक्‍य झालें आहे 
मानसशास्त्रीय उपपत्तींचीहि या स्वभावरेखनाला 
मदतच झाली आहे, इतर कांहीं नाटकांप्रमाणे केवळ 
होस म्हणून नाटककाराने त्या लादल्यासारखें वाटत 
नाहीं. अखेरी-अखेरीला नाट्यवस्तु, आध्यात्मिक, 
उदात्त भावनांनी उजळून निघाळी आहे. आधींच 
वाल-सहदा असलेल्या एलाचा बाल्यावस्थेत्तील प्रवेश 
जिमच्या मनाला फार समाधान देतो. “ संपलं,- सारं 
संपलं आतां ते, जिम. आतां सगळं कसं छान होईल 
मी पुनः तुझी पूर्वीची छोटी एला होईन, आणि तूंहि 
माझा छोटा जिम हो! आपण पूर्वी होतो तस्सें ! 
आठवतंय तुला ? मी पूर्वीसारखेंच तोंडाला काळें 
पोलीश फाश्यीन, म्हणजे मग तूं गोरा दिसशील 
लहानपणच्या सारखें आपण पुनः एकदां गोऱ्या 
खळू -पण तूं मात्र नेहमींच छोटा रहातां कामा 
नये. कधीं कधीं तूं अगदीं दयाळू असा 'जिमकाका 
पण झाळें पाहिजेस. करशील ना रे असं १” एला 
त्याला खळायला बोलविते. आणि जिमहि, विलक्षण 
भारावून जाऊन, तें कवूल करतो : “लाडके, - अगदीं 
स्वर्गाच्या दारापथत, या खेळांत मी तुला साथ 
देईन”.-पडदा पडतो, आणि “ तुझ्यांत अंतर्बाह्य 
बदळ होऊन, तूं स्वतः बालक वनल्याखेरीज, तुळा 
स्वगात प्रवेशा नाहीं, ? या बायबलमधील उक्तीची 
आटवण झाल्याखेरीज रहात नाहीं. “ 1] (४०त'5 
011] 18ए6 ४० छा, 
ग्रीक पुराणकथेळा नवा मानसशास्त्रीय अर्थ 
ग्रीक पुराणांतील, अँगॅमेम्नन, क्लिटेम्नेस्ट्रा, ओरि- 
स्टिस व इललेक्ट्रा यांच्या सुप्रसिद्ध कथेची एका नव्या 
दृष्टिकोणांतून केळेळी शुंफण " ]10एय89१्ट 36- 
6011168 116001” या नाटकांत पहावयास मिळेल, 
मूळ कथेतील भीषण नाट्यामुळें, सोफॉक्लीज, एस्‌- 
किलस्‌ आणि युरिपिडिसू या तीन महान्‌ ग्रीक 
नाटककारांनीं त्यांवर नाटके लिहिलीं आहेत, आधुनिक 


अनुक्रमणिका 


काळांतहि या कथेचा मोह अनेक नाटककारांना पडला 
आहे. स्पेनमध्ये गॅलडॉस ( (8105 ), ऑलटिट्रयां- 
त फॉन्‌ हॉफमॅन्स्‌्थोळ (४०1 प०111181150191), 
त्याचप्रमाणें राविन्सन जेफस॑, रोबर्ट टनी व ज्या पॉल 
सात्रे ( उ€81->8ण 887178 ) या सवानी 
आपापल्यापरीने या कथेचे रहस्य उकलण्याचा प्रयत्न 
केला आहे 

ट्रॅयचें महायुद्ध नुकतेंच संपळें आहे. अनेक दिवसां- 
नंतर मिळणारी विश्रांति, सुख यांचीं स्वते रंगबीतच 
अँगॅमेम्नन घरीं परतला, परंतु मधल्या काळांत त्याची 
पत्नी क्लिटेम्नेस्ट्रा ही एजिस्थसच्या प्रेमांत सांपडली 
होती. एजिस्थसनें याअगोदरच अँगॅमेम्ननवददळ किलटे- 
म्नेस्ट्राचें मत कठ॒षित केळे होतें. सागरावरून मार्ग 
कापीत असतां, एकदां वारे साफ पडल्याने, आटेमिस 
या देवतेस प्रसन्न करून घेण्याकरिता, अ्गॅमेम्ननने पोटची 
पोरगी इफिजेनिआ हिचा तिला कसा बळी दिला, याची 
साद्यंत हकीगत ऐकल्यावर, क्ल्टिम्नेस्ट्राला नवर्‍्या- 
बद्दळ कमालीचा तिरस्कार वाटूं लागला. त्याच्याच 
जोडीला एजिस्थसवद्दळ वाटणाऱ्या प्रीतीमुळें, नवऱ्याची 
ही अडगळ शक्‍य झाल्यास दूर करण्यास ती उत्सुक 
झाली होती. ... अँगॅमेम्नन घरी (परतला तो मोठ्या 
उठ्हसित मनार्ने. डोळे दिपून जातील, अदा राजे- 
शाही थाटांत क्ल्टिम्नेस्ट्राने त्याचें स्वागत केलें. 
त्याच्या मार्गावर मऊ, लुसल्शीत रुजामे पसरले 
होते. अँगॅमेम्ननच्या स्मृती मनांत घोळवीत आपण 
किती एकाकीप्णे आणि दुःखांत इतकीं वर्ष 
काढलीं याचे पत्नीच्या तोंडचे वणेन ऐकून; 
अँगॅमेम्ननहि सुखावला. ' इतक्या कटांमुळे फार 
दमला असाळ' असें म्हणून मुद्दाम त्याच्याकरितां बांध- 
लेल्या संगमरवरी स्नानगृहांत प्रवेश करण्याची तिन 
त्यास विनंति केली. अँगॅमेम्नन आंत उतरला मात्र, 
तोंच हिनें त्याच्यावर एक जाळे फॅकळें, आणि त्यांत तो 
रुंतल्यावर तीन तडाख्यांत त्याचा वध केला, पण 
क्लिटेम्नेस्ट्राच्या नशीबींहि सुख भोगणें नव्हतें, तिचा 


मुलगा ओरिस्टिस यानें आपली बहिण इलेक्ट्रा हिच्या . 


मदतीनें या खुनाचा बदलां घेतला, आणि आपली 
आई आणि तिचा प्रियकर या दोघांसहि यमसदनास 
पाठविळें. मातृहत्येच्या या पापाबद्दल ग्रीक देवता 
६ फ्यूरीज ? यांनीं त्याचा छळ आरंमिला, यांतून त्याची 


१६ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
श्र 
३ ण्ात्क> 
नवभारत ९” 
कन २ ७५ . ३०१९ 
नय अमृतमहोत्सवी /9)->२७ 
॥ सल. वर्ष 4 
र्श्टी 000010 टि ्् 


द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाई 


अमेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओनिल (२) 


सुटका झाली ती अंथिनी या देवतेचे कृपेमुळे. अंथि- 
नीचा अवतार झ्यूसच्या मस्तकांतून झाला असल्यानें 
तिला आई ठाऊकच नव्हती, व यामुळें ओरिस्टिस- 
च्या असीम पितृभक्तीनें त्याच्यावर खूष होऊन तिनें 
त्याची सुटका केली 

या मूळ कथावस्तूवर हात फिरवितांना, ओनिलला 
ग्रीक नाटककारांपेक्तीं मुख्यतः एस्किलसूचा उपयोग 
झाळा. आपल्या कथानकाची बाह्य रचना त्यानें एस्कि 
लसूप्रमाणेंच केळी आहे. मात्र पुत्राऐवजीं कन्येला 
आपल्या नाटकांत प्रमुख स्थान देतांना, ओनिलनें 
युरिपिडिसच्या “ इलेक्ट्रार्चा कित्ता गिरविळेला दिसतो. 
ग्रीक शोकांतिकांपैकी एखाद्या जुन्या कथानकावर 
मानसशास्त्रीय उपपत्तींनी सजलेल्या आधुनिक नाटकाची 
उभारणी करण्याचें ओनिळच्या मनांत फार दिवस 
घोळत होतें. ग्रीक समाजांत प्रचलित असलेल्या कठोर 
नियतीच्या कल्पनेऐवजीं, आधुनिक काळांत ज्ञात 
झालेल्या मानसिक सुप्त शक्तीचा उपयोग करण्याचा 
त्याचा विचार होता. आजच्या या बुद्धिवादी युगांत, 
देवी शक्तींनी दिलेल्या न्यायनिवाड्यांवर माणसांचा 
विश्वास बसणें कठीण व त्यामुळेंच त्यांच्या साहाय्याने 
प्रेक्षकांच्या वृत्ती हेलाविण्याचा प्रयत्न आजच्या काळांत 
यदास्वी होणें शक्‍य नाहीं. म्हणूनच ओनिलनें फ्राईड 
व युंग यांचा आसरा घेऊन, दैवी शक्तीवर आधारले- 
ल्या ग्रीक शोकांतिकेला मानसशास्त्रीय उपपत्तींचीं 
आवरणे चढविण्याचा एक धाडसी प्रयत्न केला आहे. 


त्याची अश्शी खात्री होती कीं, “ ज्या योगानें नाटकां- ! 


तील व्यक्‍्तिरेखांशीं आजचा प्रेक्षकहि समरस होऊं 
दाकेळ, अशीं नवीं रूपके आणि मूल्ये यांचा वापर 
करून त्यांतूनहि शोकांतिकेची उदात्तता निर्माण करणे 
सहज राक्य आहे. ” 

ओनिलच्या कथानकाचें सूत्र थोडक्यांत खालील- 
प्रमाणे आहे : एझरा मॅनन ( अँगॅमेग्नन ) व ओरिन 
( ओरिश्टिस ) युद्धावरून परतले आहेत. ते लढाई- 
वर गेळे होते त्या मधल्या काळांत एझराची पत्नी 
क्रिस्टिन ( क्लिटेम्नेस्ट्रा ) ही अँडेम ब्रँट-(एजिस्थस)- 
च्या प्रेमांत सांपडली, खरें म्हणजे ब्रँट हाहि मॅनन 
कुडुंबाचाच एक घटक. अंबे मॅनन व डेव्ह मॅनन या 
दोन भावांपैकीं डेव्हची बायको मारि ब्रँतोम हिचा 
अँडेम हा मुळगा, भावाळा फसवून ब त्याची 


एस्टेट गिळंकृत करून, अँवेनें डेव्हला घराबाहेर 
काढलें, त्यामुळें डेव्हची परिस्थिति फार खालावली, 
आणि पुढें डेव्ह मेल्यावर तर मारीला फारच वाइट 
दिवस आले. उपासमार आणि आजार यांनीं ती 
मृत्युपंथाला लागली, अँंडेम यावेळीं तिच्यापासून फार 
लांब होता. म्हणून शेवटीं अगतिक होऊन तिनें 
एझ््रालळा पत्र लिहून कांहीं रकम कर्जाऊ मागितली, 
अँडेमच्या राब्दांत सांगावयाचें झाल्यास, “ त्याने 
तिला नुसते उत्तर पाठविण्याइतपतहि चांगुल- 
पणा दाखविला नाहीं.... आणि मी येईपर्यंत 


वेळ निघून गेली होती. माझ्या मिठींतच आईने 
शेवटचा श्वास घेतला, ” यामुळें, त्याची क्रिस्टिनशीं 


जेव्हां प्रथम भेट होते, तेव्हां तिच्याबद्दल त्याला 
तिरस्कार्च वाटत होता. या मॅनन घराण्यावर सूड 
उगवायला तिचा चांगला उपयोग होईल, या विचारा- 
नेंच त्यानें तिलां प्रथम जवळ केली. परंतु “या 
द्वेषांतूनच माझे तिच्यावरील प्रेम निर्माण झालें ? 
असे तो म्हणतो. 

मूळ ग्रीक कथेप्रमाणेंच, अँडेंमबरोबर सुखाने नांदतां 
येईल या आडोनें क्रिस्टिन एझराचा खून करते. परंतु. 
याआधींच तिची मुलगी ठॅंविनिया ( इलेक्ट़ा ) हिने 
अँडेमच्या बोलण्यांतून, त्याचा व क्रिस्टिनचा काय 
बेत ठरला आहे याचा सुगावा घेतला होता. त्यामुळें 
हा खूनच आहे, नैसर्गिक कारणांनी आलेला मृत्यु नव्हे, 
हें तिच्या सहज ध्यानांत येतें.-व त्यानें तिचा भडका 
उडाला, क्रिस्टिननें जरी असें कितीहि भासवायचा 
प्रयत्न केला कीं हा साधा मृत्य आहे, तरीहि आप- 


ल्या आईचा यांत हात आहे हें ठावेनियाने ताडलें 
आणि आपला भाऊ ओरिन यास सर्व हकीगत सांगन 


हा खूनच आहे अशी त्याची खात्री पटवून दिली. 
संतापून जाऊन ओरिननें ब्रँटळा मारळें, क्रिस्टिनला 
आत्महत्येशिवाय मार्ग उरला नाहीं. ओरिनला वेड 
लागते, व तो स्वतःस मारून घेतो. लॅंविनियाच्याहि 
साऱ्या आज्या धुळीला मिळतात. * ७1०1110102 
13860011९5 1160108 ! ? 

अक्षया तर्‍हेनें या कथानकाचा थोडक्यांत गोषवारा! 
सांगणें, म्हणजे ओनिलवर एक प्रकारे अन्याय होईल, 
सर्व महान्‌ नाटयकृतींप्रमाणे येथेंहि कथानकाला 
महत्व कमी आहे. या कथासूत्रांतून मानवी जीविताचें 


न. भा, ३ १छ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह ७ 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


जें वैदिष्ट्यपूर्ण दर्शन लेखकाने घडविळें आहे, त्यालाच 
खरी किंमत आहे. वरील ख्परेब्रेवरून या नाटकाच्या 
सोंदर्याची कल्पना येगे केवळ अशक्य आहे. या 
निजींव सांगाडयाला ओनिलनें स्पर्श करतांच, नाट्य- 
गुणांनी तो जिवंत होतो. क्लॅसिकळ टेंजेडीच्या 
_ चोकटींत वसविलेल्या या नाटकांत, मातृप्रेमाची आस. 

व मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या पुनजन्मांतील गर्भावस्थेत 
मिळणाऱ्या सुरक्षिततेची तीन्न इच्छा, या दोन कल्प- 
नांवर ओनिलनें विशोष भर दिला आहे. प्रेम आणि 
मनःश्यांति यांची ओढ लागलेल्या अनेक व्यक्ती 
आपणांस त्याच्या नाटकांत आढळतील, यासाठीं त्यांनीं 
अनुसरलेल्या मार्गांत तेवढी भिन्नता आढळेल, त्याच्या 
निनानें 8189800088 खचा आश्रय केला 
लॅरी स्लेडनें दारू व ७11]6-1९81118 यांचा, 
तर जेम्स टिरोनीला दारू ब मरण यांतच 
हवी असलेली शांति मिळाली. अशीच. हृदयांत कळ 
नि्मीण करणारी आस ठेंविनियाच्याहि मनाला लागली 
आहे. “ प्रेमापुढें इतर कशाचीच क्षिती नाहीं. तें 
अमोल आहे. शांतीचंहि तसेंच आहे. आणि ती 
मिळालीच पाहिजे. ” 
म्रत्यु आणि आईच्या ग्भातील शांति 

म घेतला कीं मृत्यूचें जीवघेणे दःख मागे लाग- 

लेंच या विचाराने शोकाकुल झालेली ' 8॥181172 
ग०(€11ए66? मधील नोना “ पुरुषर-रूपांत ईश्वराला 
कल्पिण्याची जी घोडचूक आपण करीत आलों, ती 
देवी शक्तीला मातेचें रूप देऊनच सुधारतां येईल 
असा त्यावर उपाय सुचविते. पिता म्हणन देवाला 
पूज़ीत आल्याने जीवनाचा अगदीं विचका झाला 
आहे! ते जीवन कसलें, असून नसल्यासारखेंच ! 
म्हणूनच हीं सव माणसे, आईच्या गभौत मिळणाऱ्या 
शांतीची वाट पहात राहतात, त्यासाठींच मृत्यु आणि 
त्यानंतरचा पुनजंन्म त्यांना हवा आहे. ईश्वराची आरा- 
घना मातृस्वरूपांत केल्यासच हे प्रात्त होईल. “[01111- 
11४ 1380601108 1711801'8? ची मध्यवर्ती कल्पना 
हीच आहे. * प'12 (7९8; (0१ छाप 
या नाटकांतहि * ०000 &॥त 27७7७? (गर्भ 
आणि थडगें ) यांची अशीच विलक्षण सांगड घातली 
आहे. प्रेमाची सांगता मातृ-प्रेमांतच आहे, आणि 
मातेच्या गर्भात मिळणारी शांति ती खरी शांति, 


अनुक्रमणिका 


हें या सर्वाचे सार आहे. 


6 [ह ए[ढठाछ, धाड ऐप टा 18 8 
ए१पाल'तांळीा उपकष्टढ;, ७ छा ७श0४ 
&€₹]8110108 818176 ७४ ७] जा 99९8 
गहछय0०8. पुण हडळ 08णयिपि 
पक्का" ? 18 ॥७ शा8012 8011001 ए४९त 
00 विह्मा(य39ि10ग के 10) (0011780116 
छत. 000 छाया ॥॥७110 1318100116 
09४७2 81] ॥1217101161785 (०९७४७1. ” 
हें एका समीक्षकाने केलेळें विवेचन, ही कल्पना 
समजण्यास उपयोगी पडेल, अंडॅम क्रिस्टिनवर प्रेम 
करतो, कारण तिच्यामुळे त्याला आपल्या आईची 
आठवण होते. आणि याच कारणानें तो पुढें ठॅविनिया- 
कडे आकर्षिला जातो. एझराला क्रिस्टिनबद्दळ वाटणारे 
प्रेम, किंवा ओरिनळा आई वा बहिणीबद्दल वाटणारी 
माया, या सर्वांचा उगम शेवटीं एकच आहे, * 1१118 
1318588586 1818 ' या आणखी एका प्रतीकाचा 
उपयोग, मॅननकुेब्राला वाटणाऱ्या प्रेम आणि 
शांतीची लागलेली ओढ दाखविण्याकरितां केला आहे. 
लेविनिया, ब्रँट, ओरिन, एझरा - सगळेजण या 
* शांतिधाम ' असलेल्या बेटाचा उल्ठेल करतात. 
आत्महत्येचा निश्चय झाल्यावरचे, ओरिनचे उद्गार 
असे आहेत: “ हा शांतीचा मार्ग आहे - त्यांतूनच 
त्या हरपलेल्या श्रेयाची प्राप्ति होईल. - मत्यु हेंहि एक 
श्ांतिस्थान आहे-आई माझी तिथें वाट पहात असेल! 
रोजच्या मरणांतून सुटका करून घेऊन, मत्यूच्या 
वाटेन, पुनजंन्मांतील शांति मिळविण्याचा तो एक प्रयत्न 
आहे. मॅनन कुटुंबाच्या दृष्टीनें 'जन्मास येणें म्हणजे 
मृत्यूची वाटचाल करूं लागणें | मृत्यु म्हणजे पुन” 
जन्म! ” * उठपात ४8७७ 10" (टकाकर्यी 
पासून पुढील नाटकांतील, आयुष्याला विटलेल्या 
सगळ्याच व्यक्तींना मरणाचा घोर लागला आहे. या 
मृत्यूलाच फ्राईंडने ' 1182 ४०७] ०. 1110' अर्स 
संवोधिळें आहे. याच विवक्षित कल्पनेचा विकास 
ओनिलने " 112 0०01 107 ७ 111500” 
ष्ठ०&. ? मध्ये केला आहे. 


ग्रीक नाटककार नियती-( 1"8(82 ) ला जै स्थान 
देतात, तेंच स्थान ओनिळ मानवी मनाच्या गूढ 


शट 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


2. य 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 
ष्ह् 


रट अमृतमहोत्सवी /3 


ग 
पळस 


१७१ 
व / 4७ 
अटी ० क 


ही हि. 


द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाई 


अमेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओनिळ (२) 


रहस्यमय वतेनाला देतो, माणसाचा अपराध असो वा 
नसो, या मानसिक प्रव्वत्तींच्या वावटळींत तो सांप- 
डला, कीं त्याचा नारा ठरलेला. (788 0 ७०१ 
1370ए7॥ म्हणतो त्याप्रमाणें “ माणूस जन्माला येतो, 
तोंच पिचलेला, मोडलेला अशा स्थितींत. ” जेफसंच्या 
कॅसड्राचें उद्गार असेच आहेत: “ ० ठाण 818 
छ ७116; 1७8 हाकया॥्टर्णा धा तट 
इप्98 8 10९6108 णी फ्र० ७प00168 ० 0९ 
11 ०. ॥॥७ ०७8190. (310९ पांग]. ..” 

शोकांतिकेचें मर्म समजावून देतांना, शोपेनहावरनें 
लिहिलें आहे कां, “ यांतील नायक ज्या पापाचें प्राय- 
श्रित्त भोगतो, ते पापाचरण त्याने स्वतः केलेलें नसतं 
अँडॅमपासून चालत आलेला ' मूळ पापा-' ( 0॥७- 
78 811 ) चा तो वारसा आहे. जन्मास येणं हेंच तं 
पाप होय,” * ऐ[०पाजयाष्टी 3860011688 
उ१]८०॥'७? मध्ये ओनिलनें हाच विचार मांडला 
आहे. क्रिस्टिन कळवळून विचारते, “ आपली प्रेमळ, 
निष्पाप, निरागस वृत्ति सतत कां टिकून रहात नाहीं £” 
तेनेंच पुढे याचें उत्तर दिळें आहे: “ पण देव नाहीं 
आपल्याला तसा मोकळा सोडणार | इतरांच्या आयुष्या- 
शीं आपल्या आयुष्याची अश्शी कांहीं विचित्र निर्गांठ 
तो बांधून ठवतो, कीं त्यांत होणारी मनाची पिळवणूक 
आणि त्याच्या वेदना यांमुळें वैतागून रोवटीं आपण 
एकमेकांच्याच जीवावर उठतों |! ” 
मानवाचें रहस्य उलगडण्याचा अट्टहास ! 

या नाटकाचे हे तीम भाग ओगनिलळनें आपल्या 
ऐन उत्कर्षाच्या काळांत लिहिले आहेत, त्यांतील मान- 
सिक अस्वस्थतेचा आविष्कार व त्याचें यथायोग्य 
दर्शन घडविणारे नाव्ययंत्र, या दोन्हींमुळें हीं नाटकें 
फार परिणामकारक झालीं आहेत. परंतु हे सवे गुण 
असनहि, मनावर कायम ठसा उमटून जाईल अशी 
उदात्त शोकांतिका निर्माण करण्यांत मात्र ओनिल यरास्वी 
झाला नाहीं, या नाटकांची र्वचनाच संपूण आधुनिक 
धरतीची असल्याने, ग्रीक नाटकांचा रचनेचा डोल व 
त्यांतील उदात्तता येथे येके शकत नाहींत, कितीहि 
दुःखद प्रसगांचें भेदक चित्रण ग्रीक नाटककारांनी केलें 
असलें, तरी जीवनाबद्दल त्यांना तिरस्कार कधींच वाटला 
नाहीं. मृत्यूला भिऊन, गर्भात मिळणाऱ्या सुरक्षित- 
तेच्या मार्गेहि ते कधीं डांगळे नाहींत. ओनिळच्या 


अनुक्रमणिका 


नाटकांत वांरेवार व्यक्त होणारा, आयुष्यांतला 
थकवा, आणि त्यानें निर्माण होणारी सर्वांबद्दलची 
नावड, हीं ग्रीक नाटककारांत आढळणार नाहीं. 
याच दृष्टीने, “ 1112008 ०1९18 8 80[प101 
710 10 ॥॥९ 7०01611 ०1 8518861108 0 
10 ॥॥80 01 11011-6515(81108 : 1 76001॥1- 
७1168 101 0 18, 0ए॥ ७० १९७॥ ” व 
“ ()) [श]]15 ७९९१७४ 1858 16760 0661. 
89018 10 10 801186ए8 ॥॥]७ 0071011071 0 
" (8101810518 '. [यण ॥0॥९७011॥८त ' गाछा'- 
00818 0४ 1601088?” एका टीकाकाराचीं 
दोन्हीं विधाने सार्थ वाटतात. 

परंतु ओनिल्चें सर्वांत मोठें वैगुण्य कोणतें असेल, 
तर ते म्हणजे मानसशास्त्रीय उपपत्तींवरींल त्याचा 
गाढ विश्वास ! त्याच्या नाटकांचे तंच उगमस्थान 
आहे. कोणतीहि विचारप्रणाली जीवनांतली विविधता 
सोंद्य सामावून घेऊं शकत नाहीं, याचें आकलन 
ओनिलला शीवटपर्यंत होऊं शकलें नाहीं. या दोषाचा 
एक मात्र असा फायदा होतो, कीं एकदां त्याच्या 
नाट्यवस्तूचें सुख्य सूत्र हातांत मिळालें कों झराझर 
सारें गूढ उकळू लागतें. फक्त याला फायद| म्हणावा 
कीं नाहीं हें ठरविणें कठीण आहे. शेक्सूपिअरसारख्या 
महान्‌ कलावंताच्या बाबतींत, सवे कांही. आकलन 
झालें, गूढ कांहीं राहिळेंच नाहीं,-- असें घडूच 
शकत नाहीं. नाटककर्ता नेहमींच कांहींतरी हातचा 
राखून ठेवीत आहे असें वाटते. आकलन न झाल्यानें 
मनाला अस्वस्थ करणाऱ्या या नाऱ्यगुणांमुळेंच, त्या 
नाटकांना भव्यता, गूढरम्यता प्राप्न होते. ओनिल 
मात्र एखाद्या कसलेल्या शिक्षकाप्रमाणे, प्रत्येक समस्ये- 
चें उत्तर दक्य तितक्या स्पष्टपणें देण्याचा प्रयत्न 
करतो, कांहीं समस्यांना उत्तर असंच रकत नाहीं हें 
त्याहा पटत नाहीं. लहान मुलानें आपल्या चिमुकल्या 
हातांत सूर्यकिरण पकण्याची घडपड करावी, त्याच- 


. प्रमाणे आपल्या उपपत्तींनी मानवाचें रहस्य उळगडण्या- 


र्‍चा त्याचा अट्टाहास हास्यास्पद ठरतो. मॅक्स इंस्टमन- 
ला त्याच्या मित्रांचे अनेक वेळा सांगणें असें कीं, 
८: तुझ्या काव्याला तूं क्रांतीचा साज चढव. ” त्यावेळीं 
त्यानें दिलेलें उत्तर संस्मरणीय आहे; “ स्वातंत्र्यापेक्षां- 
हि जीवन श्रे आहे. क्रांतीहूनहि त्याचा मान मोठा 


१९ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


4 _ 
1. चा पर्यत 
न्ूळनवभारत 
बह ७५ . ७4९ 
2 छिअमृतमहोत्सवी/50->२७ 
“त 
र्ट १. बळ 4 प 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


आहे. शवु असो अगर मित्र असो,-दोघांच्याहि घरांत 
हा अभि सारख्याच तेजाने तळपत असतो. आणि 
मला जर विचाराल, तर माझे खरें प्रेम आहे 
जीवनावर !” ओनिल मात्र प्रत्येक नाटकांत कोणत्या ना 
कोणत्या उपपत्तीच्या किछीनें जीवनाची सारीं दालने 
उघडून, त्याचा अथांगपणा, त्याचें रहस्य यांचें सम्यक्‌ 
शोन करून घेण्याचा निष्फळ प्रयत्न करतो. यामुळेच 
त्याच्या नाटकांना एक परिमाणच कमी आहे असें 
भासते. 

ओनिलच्या सर्व प्रमुख कलाकृतींची ओळख करून 
देणें स्थलाभावीं दाक्य नाहीं. परंतु वर नमूद केलेल्या 
त्याच्या कांहीं महत्त्वाच्या नाटकांच्या आधारें, ओनिल- 
च्या नाटकांत प्रत्यही संपन्न होणाऱ्या व सूक्ष्मतर 
भाव व्यक्‍त करणाऱ्या एका विशिष्ट कलात्मक स्वनेचा 
पद्धतशीर विकास झालेला दिसून येईल, अभिजात 
कलावंत असल्याने, ओनिल नास्यतंत्रांत नित्य नवे 
प्रयोग करतांना आढळून येईल. मुखवटे, ढोलक्याचा 
नाद, प्रकाशयोजना इत्यादींच्या साहाय्याने शब्दातीत 
भावना न्यक्‍त करण्याचा त्यानें प्रयत्न केला आहे. 
सुरुवातीच्या नाविक - जीवनावरील नाटकांतील 
हाणामारीची जागा, पुढें अंतमनांतील कल्ोळाने घेतली 
आहे. हें करीत असतांना नवीन तंत्र-प्रयोग करणें 
अत्यावश्यक होतें. एकूण नाटकाचें यश, हें कथानकाची 
खोली व त्याच्या योग्य आविष्काराकरितां योजलेली 
नाऱ्यरचना यांवर अवलंबून राहते, या दोन्ही ₹॒ 


दृष्टींनी 
विचार करूनच ओनिलच्या यशाचें मोजमाप करतां 
येइल, 


अनेक नाणावलेल्या टीकाकारांनी ओनिल 
टीकेचा एकूण सूर कांहीं फारसा अनुकू 
नाटकांत वेळी-अवेळी 
धक्क्यांनी बऱ्याच टीक क 
त्ट्रिडवर्गची भ्रष्ट नक्‍्क्ळ, शब्दांसाठी 
केविलवाणी धडपड, व ते साळे नाहीं म्हणजे 


वर केलेल्या 


1 केलेल भरम- 
सार उद्‌गाराचक चिन्हांची केळी खैरात ' ० यांमुळे 
नाटकाच्या वाकूसपन्न जगांत दाव्दाभावीं मुकेपणाः 


वावरणारा ओनिल, हा एक मोठा चमत्कारिक विरोधा- 
भासच नव्हे काय ? फ्रॉइड व अँडूलरच्या मानसशास्त्रीय 
उपपत्तींच्या मुबळक वापरामुळे बरेचसे सामान्य वाचक 
ऱताऊनच जातात | ओनिलवर लिहितांना, 


२० 


अनुक्रमणिका 


त्याची अपरिपक्व शैढी, उदात्त तत्त्वापासून चार हात 
दूर राहणार्‍या त्याच्या शोकांतिका, आणि राणा भीम: 
देवी थाटांतळे त्याचे संवाद, यांचा टीकाकारांनी खरपूस 
समा'चार घेतला आहे. तो वाचला, म्हणजे ओनिलला 
अजून नाऱ्यप्रांगणांतून हद्दपार कसें केळे नाहीं याचेच 
आश्चर्य वाटतें. परंतु हें तर राहिलेच. उलट, नोबेल 
पारितोषिक देऊन त्याचा सन्मान केला. हें पाहि 
म्हणजे मात्र या उलटसुलट प्रकाराचा अर्थ तरी काय 
हें समजावून घेण्याची जिज्ञासा वळावल्यादिवाय 
रहात नाहीं. या विरोधाभासामागील खरें सत्य काय आहे! 
जीवन गतिमान्‌ वनविणाऱ्या शक्तीचें दीन 

इ्सेनर्चे नेहमीं एक असें म्हणणें न 
नाटककार आपल्या नाटकांत जरी जागतिक संघर्ष ब 
असला तरीहि प्रतयक्ष स्वानुभवाच्या आवरणांतच | 
त्यानें प्रकट केळा पाहिजे. “आणि ज्यांतून आपण च 
गेलों आहों, अशा या अनुभवांतच आधुनिक वाढयय , 
सारसवेस्व सांठविळेळें आहे. ” ओनिलनें अनुभवलेल्य 
आयुष्याच्या छटा इतक्या बहुविध होत्या कीं त्यांवर 
नाटके रचणे त्यास सहज शक्य झालें, त्याच्या नाटकी" 
तील पात्रेंच नव्हत तर प्रत्यक्ष प्रसंगहि ओनिलच्या 
जीवनांतून जसेच्या तसे उचळून बेतलेले दिसतात. 
साच्या नाऱ्यसंसारांत ज्या भावनाविवश, बेफाम 
नशिबाला सतत बोल लावणाऱ्या सागरपुत्रांच्या शोक 
कथा निर्माण झाल्या आहेत, ते सर्व खलाशी नेदमींच्या 
जगांतले त्याचे भाईबंद होते. मनांत किंचित्‌ दुःवाच, 
छटा निर्माण करणारें सागराचें अविनाशी सौंद्ये 
नावाड्यांना एका विचित्र तऱ्हेने मोहून ठाकत. व 
अथांग जलाशय किती भयानक आहे याची जार्ण 
असूनहि त्याच्याकडे ते ओढले जातात. मनावर जा 
त भुरळ त्यांना आंधळी बनविते. त्याचवरी 
निसर्गाच्या सान्निध्यांत त्यांना वाटणारा प 
ओनिडने फारच परिणामकारक रीतीने चित्रित नी 
आहे. जीवनाचा वेफामपणा स्वतः या क 
अनुभविला असल्याने, त्यांच्या आयुष्यांतील, 7 , 
माजूळा हे दुवळे जीव आणि दुसर्‍या वाजूत व 
महानलळाढ्य सागर, -अशी ही झज रंगवितांना ४ ह 
-च्याशीं समरस होऊ शकतो. त्यांतूनच तादो” 
विदीणे पुरुपार्थाची किंवा विदीणे ना ) 
( उळादा १181111000) ची कल्पना पुढ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
५४ प क 
«र पर्यत 2:_.>>* 


1 का 
"नवभारत छे. 
ष्ध्दः । ७५ . ्ट् 
2& अमृतमहोत्सवी 
न्ट< (अमृतमहोत्सवी & >७ 
"स, वष 


र ८ “ रे 
र्ष“ 3. १ 
*९ , सगात, “१ 


कर 60५8 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


असेरिकेचा श्रेष्ठ नाटककार यूजीन ओनिळ (२) 


केबळ या ळढ्याचें वणन करून ओनिल थांबत 
नाहीं. त्याच्या दृष्टीनें हा लढा म्हणजे, नावाड्यांच्याच 
नव्हे तर प्रत्येक मनुष्याच्या आयुष्यांत घडणार्‍या प्रचंड 
संघर्षाची केवळ एक लहानशी चुणूक आहे. या सवेस्पर्श 
संघर्षाचे यथाथ चित्रण करण्याचीच'त्याची धडपड आहे, 
* अनेक आधुनिक नाटकांचा पल्ला केवळ माणसामाण- 
सांतीळ विचार-व्यवहारांडइतकाच जाऊं शकतो. पण 
माझे मन मात्र त्यांत विशोष रमत नाहीं. मानव व 
इंश्वर - या संबंधाबद्दल मला जास्त कुतूहल आहे, ” 
असे ओनिलनें या संत्रंधांत लिहिळें आहे. मानवी 
जीविताचें विछेषण करतांना आधुनिक मानसशास्त्राच्या 
परिभाप्रेंत व्यक्‍त झालेला जीवन-मरणाचा झगडा 
ओनिलला विचार-प्रत्रत्त करतो. हें त्याच्या नाटकांचे 
सुख्य सूत्र आहे. व त्याला, प्रेस-तिरस्कार, श्रद्धा-अश्रद्धा 
सत्य- आभास यांच्यांतील दृंद्रांमुळे उठाव मिळाला 
आहे. जीवनांतील अंतिम सत्य शोधून काढून त्यापासून 
मिळणाऱ्या अक्षय्य आनंदासाठी त्याची ही कधीं न 
“संपणारी मुद्ाफिरी चाळू आहे. त्याचीं सर्व पात्रे 
त्याच्यासारखींच सतत अतृप्त आहेत. त्यांच्या मनाचा 
गोंधळ उडाला आहे. आणि या संभ्रमावस्थेचा अपरि- 
हार्य परिणाम म्हणजे त्यांचा जीवनमूल्यांवरील विश्वास 
उडून गेला आहे, हें सारे जीव आयुष्याला वैतागले 
आहेत, मृत्यूची ते प्रतीक्षा करीत आहेत. 
तील सुटल्याने दुर्देवाच्या गर्तेत लोटल्या जाणाऱ्या 
या व्यक्तींच्या कथांतून, ओनिल उदात्त शोकांतिकेच्या 
उंवरठयापर्थंत येऊन पोहोंचला आहे. वेफल्यांतून 
निर्माण होणाऱ्या या दुःखद कथांवर आधुनिक जीव- 
नाची दाट छाया पडली आहे. येथें मृत्यु येतो, तोहि 
त्याच्या दिमाखानें नव्हे तर चोरट्या पावलाने, थबकत, 
कुरकुरत ! जगण्याइतकेंच मरणहि दुवळें आहे. 
त्यामुळेंच त्याच्या नाटकांत अस्सळ शोकांतिकेची 
उदात्तता आढळून येत नाहीं. पण म्हणून तीं नाटकें 
कमी परिणामकारक आहेत, असें मात्र नाहीं. बुजगा- 
वण्याप्रमाणें पोकळ असणाऱ्या आधुनिक माणसाच्या 
आयुष्यांत जुन्या अर्थानें उदात्तता डोकावणे कठीणच ! 
परंतु त्याची उणीव जीवनाच्या विशाळ व सखोल 
जाणिवेने ओनिलनें भरून काढली आहे. ओनिलच्याच 
शब्दांत सांगायचे झालें तर “ जीवनाला गतिमान 
बनविणाऱ्या अज्ञात व महावलाढय राक्तींचें निदान 


अस्पष्टसे दर्शन माझ्या कलाकृतींत घडावे अशी माझी 
उत्कट इच्छा आहे. ” 
स्वतंत्र प्रज्ञेचा विलास 

ओनिलच्या बहुतेक सर्वे टीकाकारांनीं त्याच्या 
नार्यतंत्राची मुक्‍त कंठाने. स्तुति केळी आहे. स्थला- 
भावीं त्यांचे विवेचन करणें राक्‍य नाहीं. बहुतेकांच्या 
मते त्याच्यांत मोठी उणीव एकच आणि ती म्हणजे 
त्याच्याजवळ भाषाप्रभुत्व नाहीं. खरें म्हणजे या 
गोष्टीचा जरा जास्तच बाऊ केला आहे असे वाटतें. 
हा दोषारोप जर सवेस्वीं खरा असता, तर नाटककार 
म्हणून पुढें येणेंच त्याला राक्य नव्हते. यासंबंधीं एका 
ऑस्ट्रेलियन टीकाकारानें असें उद्‌गार काढले आहेत 
कीं, “मानवी भावनांचे व विचारांचे प्रतिबिंब मिळूं शकेल 
असे संवाद लिहिणे ओनिलला जमले नाहीं. 
त्यामुळें एखाद्या स्पंजाप्रमाणें तो आपल्या संवा- 
दांना अर्थासाठीं पिळून काढतो ”. या उद्गारांतीळ 
अतिशायोक्ति ध्यानांत येण्यास ओनिलच्या महत्त्वाच्या 
नाटकांतील कांहीं वेचक संवाद वाचले तरी पुरें आहे. 
नुसती त्याच्या पात्रांमध्ये दिसून येणारी विविधता व 
त्यांची वेगळाळी मानसिक परिस्थिति लक्षांत घेतली तरी- 
हि हा आरोप किती उथळ आहे तें दिसून येईल. आपाप: 
ल्यापरीने त्यांतील प्रत्येकजण दुसऱ्यापासून निराळा 
आहे. त्यांच्या मानसिक संघर्षाची आकृतीहि पार 
भिन्न आहे. व्यक्तित्वाचा हा निराळेपणा-नाटक-व 
कादंबरीवाड्ययाचें प्रधान अंग आहे. प्रत्येक पात्राच्या 
बोलण्यांतून, वागण्यांतून त्याचें वैशिष्ट्य जर वाचकाला 
आकलन होत असेल तर ओनिलला भाषेच्या बाबतींत 
दुवळा ठरवितां येणार नाहीं. त्याचप्रमाणें भाषेंतूनच 
जर ओनिल इतक्या प्रकारचे मानसिक संघष व्यक्त 
करू शकत असला तर आपल्या संवादांची निष्फळ 
ओढाताण तो करीत आहे हें म्हणणें बरोबर ठरणार 
नाहीं. 

या आरोपाचे खरें मूळ असे आहे कीं कांहीं 
विशिष्ट गोष्टींची वा प्रसंगांची खुलावट करणें ओनिल- 
च्या प्रकृतीलाच ज्षैयत नसल्याने अट्टाहासाने तो हें 
करूं लागला तर त्याची मोठी केविलवाणी परिस्थिति 
होते. शेळीला कृत्रिमता येऊं लागते ब दिखाऊ, 
बोजड लिखाण तो लिहूं लागतो. आपल्या य़ा दोषाची 
थोडीफार जाणीव' ओनिललाहि होती. परंतु एकदां 


२९ | 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


ह ७ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


. नवभारत 


प्रतिभेची धुंदी चढली कीं तो स्वतःला आवरू दकत 
नाहीं. बेफाम संवाद आणि हाणामार्‍यांचे प्रसंग यांनीं 
तो आपला हेतु साध्य करण्याचा प्रयत्न करूं लागतो. 
व यांतूनच त्याच्या नास्यवेभवाला हिणकस कळा येऊं 
लागते. थोडक्यांत म्हणजे उदात्त शोकांतिकेच्या जवळ 
येऊनहि, ओनिळ अस्सल शोकांतिका लिहूं हाकला 
नाहीं. त्याच्या हातांत ती एक करुणरम्य, वेताळ कथा 
बनते. ती शोकांतिका उरतच नाहीं. 

पण दु;खांतिका, सुखांतिका इत्यादि नास्यप्रकारांच्या 
सांचेवंद चोकटींतून जरा वाहेर डोकावले, तर ओनिल- 
च्या ठिकाणीं एका असामान्य प्रतिभाशक्तीचें अस्तित्व 
आपणांस जाणवून येईल, यामुळेंच मानवी संघर्षाचे 
करुणरम्य चित्र तो रेखाटूं शकला, या संघर्षामागची 

विशालता व आतंता प्रेक्षकाला जाणवून देण्यासाठीं 
उपयोगांत आणलेल्या नास्यतंत्राच्या योजनेंतहि त्याच्या 
स्वतंत्र प्रजेचा विलास आढळतो. ओनिल कदाचित्‌ 
तंत्रदृ्या निर्दोष सुख्वांतिका अगर शोकांतिका लिहं 
शकला नसेल, परंतु प्रेक्षकाच्या मनांत काहूर निर्माण 
करणाऱ्या त्याच्या नाटकांमुळें अमेरिकन वाड्यय -- 
जगतांत, आजच्या युगाचा प्रवक्ता म्हणून त्याचें 
स्थान फारच वरच्या दर्जाचे राहील, 


आ 


* श्रेष्ठ शास्त्रज्ञांचा य॒द्वाविरुद्ध इद्यारा 
अण्वस्त्राचें भयंकर संहारसामथ्ये लक्षांत घेऊन 
जगांतील राष्ट्रांनीं आतां युद्धमागीचाच त्याग करावा 
अ्शा अर्थाचे एक विनंतिपत्रक सुप्रसिद्ध गणिती 
आणि तत्त्वशञानी बटरूड रसेळ यांनीं ९ जुले १९५५ 
रोजीं लंडन येथे प्रसिद्ध केलें आहे. या पत्रकावर 
आइन्स्टाइन, व इतर सात जगद्विख्यात शास्त्रज्ञ 
यांच्या सह्या आहेत. “ या पत्रकांतीळ प्रत्येक शब्द 
शब्द मठा मान्य आहे अशा अर्थाचे आ 
यांचें उत्तर ज्या दिवशीं मला मिळाले त्याच 
निधन पावल्याचीं बातमी कळली. या 
विचार नमूद करणारें त्यांचें उत्तर हैं त्यांचें 
सावजनिक कार्य होय “ असें रसेल यांनीं पन्नक प्रसिद्ध 
करतांना सांगितले, त्या पत्रकाचा सारांश पुढें दिला आहे: 
“ भाबी महायुद्धांत अणुद्राक्तीचीं अस्त्रे उपयोगांत 
आणलीं जातील हें निश्चित. या . संहारक अस्त्नांमुळे 


इन्स्टाइन 
दिवशीं ते 
पत्रकांतील 
रोबटचें 


र्र 


अनुक्रमणिका 


सर्व मानवजातच जगांतून नष्ट होण्याचा धोका निर्माण 
झाला आहे. हेड्रोजन बॉबमुळें मोठमोठीं शहरे तर 
नष्ट होऊन जातीलच. शिवाय, त्या शहरांबाहेरील 
विस्तृत भूमागांवरहि हेड्रोजन बँबचे परिणाम हळु 
हळुं न कळत होत जाऊन, तेथील जीवसृष्टि नष्ट 
होईल ! बिकिनिवेटावर जे हेड्रोजनवौबचे प्रयोग 
झाले त्यांवरून या अस्त्रांचे संहारकस्वरूप स्पष्ट झालें 
आहे. हिरोशिमा ज्या अणुबॉँबनें नष्ट झालें त्याच्या 
२५८० पट भयंकर आणि समर्थ्यशाली असा हेडोजन 
बॉब आज तयार करतां येणें शाक्य झालें आहे. 
हेड्रोजन बॉँबचा स्फोट झाल्यावर त्याचे रे डिओ- 
ऑँक्टिव्ह * कण दूरवर सर्वत्र पसरतात, हर्वेत मिसळ- 
तात, हळुंहळुं धूलिकणांच्या व पावसाच्या सपाने 
जमीनीवर येतात आणि सर्वच पदार्थ आपल्या प्राण- 
घातक विषाराने दूषित करून टाकतात. जपानी समुद्रा 
तील मासे आणि ते मासे पकडायला गेलेळे जपानी 
कोळी यांच्यावर हेड्रोजन बॉबच्या विषारी कणांचे जे 
परिणाम झाळे ते स्वाभा विदितच आहेत. म्हणून 
भाबीयुद्धांत हेड्रोजन बॉबच्या हल्ल्यांत प्रर्‍यक्ष सांपड- 
णारे तर तात्काळच म्त्युमुखीं पडतील. पण त्यापेक्षांहि 
भयंकर म्हणजे इतर असंख्य माणसें बोंबच्या विषाची 
बाधा होऊन असाध्य रोगाने खंगत झिजत जाऊन 
मरतील ! 

“ भावी युद्धांत हेड्रोजन बॉबसारख्या अणदात्तय- 
सरांच्या उपयोगालाच बंदी करावी म्हणजे हा धोका 
टळेल असें जे कांहींना वाटतें तो त्यांचा बेडा भ्रम 
आहे, एकदां युद्ध सुरूं झाले कीं ही बंदी कोण पाळ- 


णार ! दोन्हीहि वाजू हैड्रोजन बॉँव तयार करायला 
लागतील. 


* म्हणून जगांतील सर्व राष्ट्रांना आणि त्यांच्या 
सत्ताधाऱ्यांना आमची अशी आग्रहाची विनंति आहे 
कीं महायुद्धाने आपळें अभीए साध्य होणार नाहीं है 
त्यांनीं तात्काळ ओळखून , तसे जाहीर करावे आणि 
आपापसांतील मतभेदाचे ब वादाचे मुद्दे त्यांनीं सामोप- 
चारानें, शांततामय मागीनीं मिटवावेत, ही आमची 
प्राथना आम्ही कोणा एका देशाचे, खंडाचे, धर्माचे 
वा पंथाचे म्हणून करीत नसून, ज्या मानवजातीचे 
अस्तित्वच धोक्यांत येऊं पहात आहें त्या मानवांपॅकी 
एक मानव म्हणून करीत आहोंत,  ( * टाइम्स 
ऑफ इंडिआ ? वरून १०१७५५ 3. 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


(यी र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र्ट 


... 
क 
५ (शि क 
% 9023 
कळु 40७ १. क 


ह पाल भे ( 
श्लो ७५ चो 
& अमृतमहोत्सवी 
नरु अगतमहोत्लवी ४2% 
“र... वर्ष 


रः 

रि 
(नि प 
सध्या. क 


“डे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कानुंगो-अहवाल-परीक्षणाच्या निमित्ताने : श्री. श्री. रा. टिकेकर 


व[पड विणण्याचा धंदा आमचेकडे फार पुरातन 
काळापासून चाळत आला असला तरी त्याज- 
वर पाश्चिमात्त्यांची करडी नजर गेल्या दोन अडीचरों 
वप्नौतच पडली, ईस्ट इंडेया कंपनीने येथून रंगीत व 
सफेत कापड इंग्लंडमध्यें नेण्यास सुद्वात केली तेव्हां 
गिऱ्हारकांना तें फार आवडले - त्याची चहा पुष्कळ 
झाली. परंतु वनयेगिरींत मुरलेल्या ब्रिटिशांना आपल्या 
देशांतील उद्योगधंद्यांची काळजी अधिक वाटली म्हणून 
म्हणा अगर भारतीय धंदा नीट चाळूं नये, अशी 
त्यांची आसुरी वृत्ति बळावली म्हणूनहि असेल 
कदाचित्‌ , तलम सुताचे विणकर,. सूत कातणारे 
“ चरखेवाळे ' यांजवर त्यांची जहूरी नजर वळली. 
“ आंगठे कापून ? टाकल्याने तलम सूत कातणारांची 
संख्या हळुहळु कमी होत गेली. तरी गिरण्यांतलळें 
तलम सूत आयते मिळत गेल्यानें विणकर मात्र अद्याप 
तगून आहेत. प्रथम ब्रिटिश गिरण्यांनीं व अलीकडे 
भारतीय गिरण्यांनीं तलम सूत पुरवून हातमागांवरीळ 
विणकर अद्याप कसाबसा जिवंत राखिला आहे. 
महात्मा गांधींच्या चळवळीमुळे  चरख्याचें 
पुनरुज्जीवन झाळें असले तरी “ हातमाग " धंद्याला 
त्याने जबरदस्त धक्का पहिल्या लाटेसरशीं दिला. 
वरपांगी हें विधान पटणार नाहीं. पण जरा अधिक 
विचार केल्यावर त्याची सत्यता पटेल, 
आजच्या नव्या नेहरू-राजेंद्र अमदानींत हातमागां- 
ना पुनः चलती लाभत आहे, ही आनंदाची गोष्ट 
आहे. परंतु हातमागांचे खेर वैशिष्ट्य कोणतें, त्यांवरील 
कापड खरीदण्यांत ग्राहकांचा फायदा-तोटा किती, 
हातमाग व गिरण्या यांच्या चढाओढींत तगणार - 
जगणार - मिरविणार कोण, इत्यादि प्रश्नांबद्वळ वाटणारे 
कुतूहळ कायम रहाते - त्यांबद्दल समाधानकारक उत्तरें 
मिळणें मुष्कील होतें. हा ठेख लिहिण्यांत हात- 
सागांची खास कामगिरी कोणती हें दाखवून त्यांवरील 
अन्यायाची दाद लावण्याचा हेतु आहे. मध्यवती सर- 


२३ 


अनुक्रमणिका 


हातमागांचें वेशिष्ट्य 


कारन ( पार्लमेंटने ) नेमलेल्या कानुंगो-समिती ('टेक्स- 
टाइल इन्कायरी कमिटी) ? च्या अहवाल-परीक्षणाच्या 
निमित्तांने हातमागांची खरी व न्याय्य बाजू मांडा- 
वयाची आहे. मोठ्या कापड-गिरण्यांचा किंवा पॉवर- 
छूम कारखान्यांचा प्रश्न या लेखांत विचारांत घेतळेला 
नाहीं. त्याचप्रमाणें सरकारमान्य हँडळूम वोर्डा-(मध्य- 
वर्ती )च्या कामगिरीची ठछाननीहि प्रस्तुत 
लेखांत नाहीं. विशेषतः पावरठूम-धंद्याची विकट 
अवस्था व महाराष्ट्रांतील त्याची व्यासि लक्षांत घेतां 
त्या संबंधी स्वतंत्रपंणेंच विवेचन व्हावयास हवें. प्रस्तुत 
लेखकाने कानुंगो-अह्वाळ* व हातमाग यापुरतीच 
आपली दृष्टि मर्यादित ठेवली आहे. 


श्री , निल्यानंद कालुंगो यांच्या नेतृत्वाखालीं नऊ 
जणांच्या समितीने आमच्या कापड - 
धंद्याची पहाणी केळी आणि सरकारला रिपोर्ट पाठ- 
विला, समितीची नेमणूक झाली ता, २५ नोव्हें. १९५ 
रोजीं. पहिली बैठक भरली जाने. १९५३ च्या सुरवा- 
तीस आणि रिपोर्टावर सह्या झाल्या ९ सप्टे. १९५४ 
ला, म्हणजे जवळ जवळ २१ महिने या समितीचें काम 
चाललें. या अवधींत ६३ ठिकाणीं दोरा काढून एकंदर 
५८ साक्षीदारांमाफत समितीने माहिती मिळविली. 
आपली प्रश्नपत्रिका समितीने हजारांवर लोकांकडे 
घाडली. पण उत्तरे मात्र फारच थोडक्यांनीं दिली. 
या पूर्वीच्या कापड-धंदा-चौकशी-समित्या म्हणजे 
पूर्वीच्या टॅरिफ बोर्डाच्या; नंतर डॉ. पी. जे. टामस 
यांच्या अध्यक्षतेखालची (स. १९४१. ची 3 हात- 
मागावद्दळची, श्री, घरमसी खटाव यांनीं (स. 
१९४५ मध्ये ) गिरणीधंद्याची चोकशी आरंमिली; 
सर अर्काट रामस्वामी मुदलिवार यांनींहि सन 
१९५० मध्ये एक नवी चौकशी केली, एकूण अशा 
पुष्कळ समित्या होऊन गेल्या असल्या तरी कानुंगो- 
समितीचे वैशिष्ट्य हें कीं तिल्य़ा * पावरळूम ? संबंधी 
चोकशी करावी लागली. पूर्वीच्या समित्यांपुढे 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


- ._) 
४ (8 र 
“र ळल णदेळ के 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


€ पोवरळूम'ची भानगड नव्हती. 
अखिल-मारतीय स्वरूपाच्या चौकड्यांसेरीज महा- 


राषट्रापुरत्या-कांहीं एक दोन जिल्ह्यांपुरत्या हात- . 


मागाविषयीं चौकड्या, “ अर्थशास्त्रीय पंहाणी ? असे 


आणखी प्रयत्न झालेले आहेत. इतर राज्यांतहि असेच , 


चौकशीचे ' रपोट ' उपलब्ध आहेत. त्या सर्वाचा 
साकल्याने विचार करणें आवड्यक असलें तरी प्रस्तुत 
लेखाच्या मर्यादेपल्याडचें त कार्य होय. 

कानुंगो-समितीच्या अठवेचाळीस-पानी रिपोर्टांत 
सुमारें दोनशें मुद्दे आळे आहेत. हातमाग, पोवरठूम 
व कापड-गिरण्या अश्या तिन्ही व्यापक धंद्यांचा 
यांत विचार केलेला असला तरी त्यांत हातमागाचें 
वेशिष्टय काय, पोवरळूमचा धंदा कां निघाला आणि 
सध्या या यांत्रिक धंद्याला एकदम काय * रोग 
लागला याचें निदानच आमच्या या कानुंगो-समिती- 
ला झालेलें दिसत नाहीं. आणि निदान बरोबर नाहीं 
मग चिकित्सा तरी अचूक कशी होणार ? शिवाय 
कापड-गिरण्यांच्या व्यापक धंद्याच्या पुनरंचनेसाठीं 
काय उपाय योजावे यासंबंधींची कानुंगो-समितीची 
पहाणी अपुरी आहे. म्हणूनच कीं काय, या समितीच्या 
अहवालाला सरकारनें विशेष महत्त्व दिलेले नाहीं. 

कापड-गिरण्यांच्या केंद्राभोंबतींदेखीळ हॉतमागांची 
संख्या वाढत गेली, दिवसेंदिवस स्पर्धेत टकर देऊन 
हा धंदा टिकून राहिला, हें आमच्या कानुंगो-समिती- 
च्या नजरेस आलेलें दिसत नाहीं. मुंबई, सोलापूर, 
अहमदाबाद, नागपूर, ग्वाल्हेर, कानपूर, मद्रास, 
मदुरा, कोइमतूर अश्या कितीतरी ठिकाणीं कापडगिरण्या 
वाढत गेल्या आणि हातमागहि वाढले, असा हा 
वरपांगीं विचित्र वाटणारा व्यवहार नीट समजला नाहीं 
तर हातमागांचें वैशिष्टय कळणार नाहीं. मग तो धंदा 
पा काय करावें हें कसें समजणार १ 

कापड गरण्यांनीं आपले माग वाढवूं नयेत ( छेद 
१२० १; नवीन हातमाग आड न ् 
करावी ( छेदक १२८) अद्ा तऱ्हेच्या अव्यवहारी 
सूचना कानुंगो-समितीने केल्या आहेत. गणितावर 
आणि आंकड्यांवर भलताच सर दिल्यामुळे या रिपोर्टांत 
अव्यवहारी विधानें पुष्कळ आटो आहेत. सरकारला 
आपण सूचना केळी कौ तीबरहुकूम सर्व योजना 
विनबोभाटपणे, आपण कल्यिल्या तश्या पार पडतात, 


अनुक्रमणिका 


त्यांत कसलाहि अडथळा येत नाहीं, असा एक जबर- 
दस्त आश्यावाद समितीस वाटत असल्याचे पावलो" 
पावलीं दिसून येतें. सध्यांच्या मागांऐवजीं कापडगिर- 
ण्यांवून नव्या धतींचे, कमी देखरेख लागणारे 
( ऑटोमॅटिक ) माग बसवावे कीं नाहीं याबद्दल 
वाद चाळू असल्याचें व त्या निमित्ताने संप होत 
असल्याचें सर्वांस ठाऊक आहेच. कानुंगो-समितीने 
तो प्रश्न चुटकीसरशी सोडविला असून दरवरशी सुमारे 
पांच हजार याप्रमाणें बीस वर्षांत सर्व गिरण्यांत मिळून 
ऑटोमॅटिक यंत्र-माग सुरू करावे अशी हिशोबी 
शिफारस केली आहे. या एकंद्र शिफारसींचा समम्र 
समाचार घेणें हा प्रस्तुत लेखाचा उद्देश नव्हे. हातमागां- 
चें म्हणजे त्या धंद्याचे खरें दुखणे कोणते हें त्या 
समितीलाहि उमगलळें नसल्यामुळें त्याबद्दढवाच विशेष 
विचार येथें क्तय आहे. न 
हातमागांचें पावरूममध्यें रूपांतर व्हावें अक्ल 
समितीची स्पष्ट इच्छा दिसते ( छेदक ८१ ). म्हणजे 
हेतमागाला कांहीं दिवसांनीं आ मच्या देशांत थारा 
मिळूं नये अश्नी ही सोय्‌ आहे. हातमागाच्या कापडां- 
त कुठलाच विददोष गुण नाहीं, बनारसी कळावतूच्या 
आणि जरतारी कापडाखेरीज इतर कसलेंहि कापड 
त्यांवर विणण्यांत फायदा नाहीं, असें समितीचे स्पष्ट 
मत आहे. ( छेदक ७३ ते ७५ ). आणि इतके 
असूनहि समितीने म्हटले आहे कीं बारा लाख हात- 
माग सध्यां दरसाळ १४० कोट वार कपडा तयार 
करीत आहेत आणि एकदोन वर्षांत त्यांवरील कपडा 
१६० कोट वारांवर जाईल, कारण हातमागांची संख्या 
दिवसेंदिवस वाढत आहे. ( छेदक ८६ ), समितीची 
योजना अशी आहे कीं पंधरावीस वर्षांनंतर बारा 
डाखांपक्ो सुमारें अर्धा लाख हातमाग जुन्यापद्धतीचे 
रहातील, बाकीचे सर्व नव्या पद्धतीचे, यांत्रिक हात- 
माग किंवा पॉवरळूम हेच रूढ होतीळ ( छेदक ९० ), 
ससेमितीच्या शिफारसींचा विचार करण्यापूर्वी 
कांहीं गोष्टींचा खुलासा केला पाहिजे. श्ब्दां- 
च्या ब्याख्या ठरविल्या पाहिजेत, हातमागांचाच 
विचार प्रामुख्याने करावयाचा असल्यानें त्या धंद्याची 
सद्यःस्थिति अभ्यासिणे जरूर आहे. हातमागाच्या 
कापडाचें वेशिष्टय काय आणि तं कां, हेंहि समजून 
घेणें जरूर आहे. ह्या धंद्याची सुधारणा कुणी कुणी 


२४ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
५ रर व क 
।््ऱ चे पर्यत 9.4 


1८ का 
ग ७ ल व्र, 
घे ७५ . 22९ 
७€2छ अमृतमहोत्सवी /$ 
जें प्र म ह (त डक 
"स वष 


ठी ८ २९०/७ 
*९ , ऐक, “१ 


कर 60५8 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


हातमागांचें वैशिष्ट्य 


आणि कशी केळी, तिची मर्यादा कोणती, म्हणजे 
समितीला वाटतें त्याप्रमाणें हातमागांचें पर्यवसान 
पोवरलूममध्येंच व्हावयास हवें काय, -- या सर्व गोष्टीं- 
चचा नीट विचार करावयाचा आहे. 
अखिल भारतांत १२ लाख हातमाग असावेत 

असा अंदाज कानुंगो-समितीने धरला आहे. आमच्या 
मुंबई राज्यांत स. १९५१ मध्यें एकूण १,३७५, 
२१७५ हातमाग होते. त्यांपैकीं -- 

८७२७१ “ धाथता धोटा ? प्रकारचे; 

२२७७१ * फेक-धोटा? ,, 

१२४७३ ' यांत्रिक “ हात ? माग 

१२७०० “* सायकल ? माग 

१,३५,२१५ न 
अशी त्यांची विल्हेवारी ' होती. म्हणजे “फेक' घोट्याचें 
* घावतीकरण ? झपाय्यानें ' झालेलें दिसतें. यांत्रिक 
याचा अर्थ असा कीं कापड गुंडाळण्याची व्यवस्था 
यंत्रद्वारे होते. विणकराला वरची घडी चांगली विणून 
आंतीळ भाग कसा तरी भरकटून टाकण्याची संधि 
मिळत नाहीं. सर्व कापड एकसारखे विणलेले असावें 
म्हणून यांत्रिक ' टेक अप्‌ ? लावतात, 


पॉवरलूम या शाब्दाचा अर्थ मुद्दाम स्पष्ट केला 
पाहिजे, गिरण्यांत पोंवरळूमच चाळू असतात. पण 
आमच्या कापडचंद्यांतठे “ पॉवर-लम-वाले? हे "न 
हिंदुने यवनः ? अशांपकीं आहेत किंबहुना त्यांचें 
खर स्वरूप लढाइमुळें, सूत-नियंत्रणामुळेंच उघडें झाळें.- 
त्यांना तें लपवून ठेवावयाचें होतें असें वाटतें. गिरण्या 
व हातमाग यांच्यामधला हा पॉवर-ळूम ( धंदेवाला ) 
आहे, तो दोन्ही डगरीवर हात ठेवून आपला तळी- 
राम गार करूं पहाणारा वाटतो. बहुतेक पॉवरळूम्सवर 
( विशेषतः इचलकरंजी, मालेगांव, मिवंडी, सांगली, 
सोलापुर, खंब्रायत येथें ) हातमागांचें वैशिष्ट्य 
असलेळें कापड काढतात - ल॒गडीं विणतात, बरींच 
वर्षे तीं हातमागांवर्चींच ल॒गडीं आहेत असें भास- 
वून - पॉवरळूमवर काढलेलीं आहेत असें स्पष्ट न 
सांगतां - गिऱ्हाईकांच्या डोळ्यांत धूळ फेंकण्याचा 
प्रयत्न झाळा. कित्येक व्यापाऱ्यांञ्या मते या प्रयत्नांत 
गेर असें कांहींच नाहीं. परंतु * पॉवरळूम'ची ओळख 


करून घेतांना त्याचा हा गुण मुख्यत्वे लक्षांत घेतला 
पाहिजे, कीं धड हातमागहि नाहीं - धड गिरणीहि 
नाहीं, असा हा नवा प्रकार आहे. 

हातमागांवरील विणकरांना संघटित करणें, त्यांच्या- 
कडून लागेल तसा माल विणून घेणें हें कठिण होत 


गेल्यामुळें त्या विणकरांच्या ( नाकावर टिच्चून जसें 


कांहीं ) पोटावर पाय आणणारा हा पॉवरलूमचा धंदा 
हातमागांवरील कापड विकणारांनीं सुरूं केला, 

सध्यां गिरण्यांत नव्या धतीचे माग आणवून एका 
मजुरांकरवीं .८, १६, ३२, ६४ माग चालविण्या- 
( रशनलायजिंग ) ची योजना आहे, तशीच हातमागां- 
विरुद्ध ही पॉवरळूमची नवी टूम होती. शिवाय प्रत्यक्ष 
राबणार्‍्यांना नवीं यंत्रे, नवीं साधने देऊन* मालाची 


पैदास वाढविण्याचा हेतु अद्या धैंदेवाइकांचा नव्हता. 


भांडवल मिळून त्यावर अधिकाधिक व्याज मिळवि- 
ण्यासाठीं ही धडपड होती. विणकरांनीं हे पॉवरलूम्स 
विकत घेतले नसून कमिशनव्यवसायी लोकांनीं माग 
आपल्या मालकीचे ठेवून विणकरांना फक्त मजुरीचे 
घनी बनविण्यासाठी केलेली ही कारवाइ होय, ही बाब 
मद्दाम लक्षांत ठेवली पाहिजे. 

हातमाग या शब्दाची देखील व्याख्या नीट न 
केल्यामुळें त्या धंद्याला मिळणारे महत्त्व व सवलती 
इतरांना निष्कारण मिळतात. हातमागांचे प्रकार अनेक 
आहेत. त्यांत “ हातमागा ? ची यथार्थ व्याति कुठें 
संपते, हँ. निश्चित ठरलें नाहीं - ठरविण्याचा कुणीं 
प्रयत्न केला नाहीं. कंत्रर-माग, फेक-माग, 'धावता 
घोटा, फ्रेम-लृम, सायकल-ळूम हे सर्वे हातमागांचेच 
प्रकार. ' कंबर-माग ” हा अगदीं छोटा; विणण्याचे 
सूत (> ताणा ) विणकर आपल्या कंत्ररेभोंवतीं गुंडा- 
ळतो म्हणून यास कंतर-माग म्हणतात. -याचें दुसरे 
टोंक पसरलेल्या पायाच्या आंगठ्यास बांधतात - किंवा 
झाडाला - खांबाला हवे तसें अडकवात. छोट्या मोठ्या 
फिती नवारी या कंबर-पद्धतीनें विणतां येतात. 

फेक-माग हा खराखुरा हातमाग होय. यांतले बहु- 
तेक सर्वे सामान खेडोंपाडीं बनणारें असतें - एक माग 
दोनतीन पिढ्या सहज चालतो. खडूयांत पाय सोडून 
विणकर बसतो व आडवा घागा (२ बाणा ) तो हातानें 
( घोटा ) इकडून तिकडे - तिकडून इकडे (> डावी- 


१ ता, ११-३-५४ रोजीं श्री० मुरारजी देसाई यांच्या मुंबई नभोवाणीवरीळ भाषणांतून, 


न. भा. ४ २५ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


म, क 
1. चा पर्यत 
सनवभारत 
बह ७५ . ७4९ 
न. छ्िअमृतमहोत्सवी/5/-»२७ 
*. करक 
्ी 
डं ९४ प 


वी हि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


कडून उजवीकडे-उजवीकडून डावीकडे ) फेकून घालतो, 
म्हणून, यांस 'फिंक'-माग ( श्रो-शटळ्‌ ळूम ) म्हणतात. 
यालाच पिट्‌-ळूम हें नांव आहे. कारण पाय सोडण्यासाठी 
“खड्डा आवइयक असतो. असल्या मागांवर घोंगड्या- 
सतरंज्यापासून १००-१२० नंबरचे अत्यंत तलम सूत 
विणतां येतें, प्रत्येकाचीं साधनें तया मानानं जाडीभरडीं 
किंवा नाजुक, परंतु सतरंजी विणणाराला धोतर विणतां 
यायचें नाहीं. प्रत्येक विणकराचें कार्यक्षेत्र ठराविक असतें. 
हें ठरते सुताच्या नेवरावरून. दहा पोंड (रत्तल) वजन 
- भरण्यास लागणाऱ्या सुताच्या लडीवरून सुताचा 
“नंबर ठरतो. जितका नंबर कमी तितकें सूत अधिक 
जाड - आणि नंबर जितका जास्त तितकें सूत 
अधिक बारीक, सतरंजीचें ६ नंबरचे, तर तलम 
घोतरें-ट॒गडीं यांना लागणारे १०० - १२० नंवरचें 
असतें. ज्या विणकराला ३० - ४० नंबरचे सूत 
विणण्याची संवय त्याला अधिक जाडें अगर अधिक 
बारीक सूत विणतां येत नाहीं, त्याचा हात, त्याची 
नजर, नव्या कामासाठी तितकीशी तयार नसते. 
बेब्रीमोटार चालविणारा आणि मोठी दुमजळी बस 
चालविणारा यांत जसा फरक, तसाच बारीक सूत व जाडे 
सूत विणणारा यांच्या कामांत असतो. म्हणून सरकारी 
फर्मानें सोडून सतरंज्या विणणाराला धोतरे विणावयास 
लावतां येत नाहीं. 

या कसवाखेरीज मागाची मर्यादाहि लक्षांत 
घ्यावी लागते. * फेक-मागां'वर तयार होणारें कापड 
( “ अडीच हात? ) ४५ - ४८ इंचांपेक्षां अधिक 
रुंद असायचें नाहीं. वैठ्या विणंकराच्या “ पसरटेल्या ? 
दोन्ही हातांमधळें ते सोईस्कर अंतर होय. पठाणी 
बांध्याच्या विणकराचा '* पन्ना अधिक रुंद होईल, 
पण असले घरगुती हातमाग ' घरांतीळ? सदै मंडळींना 
चालवायला येण्याजोगे असल्याने - आळीपाळीने 
कुणीहि त्यावर विणीत असल्यानें - त्यांची रंदी मर्यादित 
असते. 

धांबता धोटा हिकमतीनें म्हणजे दोरीच्या हिसक्या- 
सुळे इकडून तिकडे धावतो. हात-फेक्ी * पेक्षा 


अशा हातमागावर विणून तयार होणारे कापड 
पॉवरळूमच्या मानाने सावकाश होतें. गिरणींत असतात 
तसे लोखंडी पोबरळूम, यांत्रिक शक्‍तीनें, बिजलीनें, 
चालतात. त्यांचा वेगहे अधिक असतो. घावत्या 
घोट्याच्या हातमागावर रोज ८-९ वार कापड 
निघतें. तेवढयाच वेळांत, तसलेच कापड, थोड्याफार 
* चलाखीने, पॉवरडूमवर अडीच ते तीनपट चोपटहि 
निघतं. म्हणून पॉवरठू्मवर इतकी अधिक उडी | 
परंतु हातमागावरीळ कापडाची सर पॉवरळूमच्या 
कापडास येत नाहीं. कापडाचा मुख्य गुण 
टिकाऊपणा. तो अवलंबून असतो सुताच्या चांगळे - 
वाइंटपणांवर. याखेरीज सूत (बव प्रसंगविशेषीं 
कापडहि ) विणण्यापूर्वी ब विणतांना कांहीं दिव्यांतून 
पार पडत असतें. गरम उकळत्या ' कांजींरत बुडी, 
तापलेल्या पत्र्यावरून प्रवास, लोखंडी सामानाशीं 
झपाट्याने टक्कर या क्रिया गिरणींत व पोंवरलूम 
वरील सुताच्या नशिबी येतात. त्यांतील एकाददुसरी 
पिळदार ( डबळ ) सूत वापरून टाळतां येत असली 
तरी लोखंडी मागावर एकंदरीने सुताचा चांगलाच 
* पिटा ? पडतो. आणि म्हणून कापड कमताकद्‌ 
बनते. लाकडी हातमागावरील . सुतावर घडणारे संस्कार 
मामुली पद्धतीने होत असल्याने, ते अधिक मजबूत 
रहाते, कापड अधिक टिकाऊ बनते. हा वनावटींतला 
फरक ध्यानांत घेतल्याखेरीज हातमाग - पोवरळूम - 
गिरणी या तिरंगी लढ्याचे स्वरूप नीट उमगणार नाहीं, 
पॉवरठूममध्ये सर्वच क्रिया यांत्रिक पद्धतीनें होत 
असल्याने पोत सारखें ठेवतां येते. हातमागांवरील 
कापडांत वैयक्तिक लहरीवर अधिक भर असल्यानें 
लवाडीला बाव मिळतो, दिखाऊ ? भाग ( वरची 
घडी ) चांगला, “ आंतळी घडी ? नुसती वेठ मारून 
काढलेली, असा प्रकार हातमागांवरीळ कापडांत होतो. 
पॉबरठ्मवरहि तशी चलाखी करतां येते, पण तुळने- 
बट हे अपवादात्मक प्रकार जमेस घरून चालणार 
नाहीं. 


अलीकडे शास्त्रशुद्ध पद्धतीनें कपडे 


री 9 ञ्झ 1-1 वेग 2३. अ शि यने 

त्यांची फेक अधिक रुंद व वेगहि थोडा अधिक, हणून कटाक्ष दिसून येतो. युण्यांत ते कसळे 3 र 

भातत्या' बोटयाच्या मागावर, ७७- कुच (कयी शास्र, अशी इंका काढण्याचे प्रयोजन नाहीं 

कची ६० इंचापर्यंत ) रंदीचे कापड काढण्यास अडचण कपडे जोरानें ( किंवा सुळींच ) आपटू नयेत; 

ह्या र हीं ही; टो कळ नै ढ क 

पडत नाह लाकडी ठोकळ्याने ते बडवूं नयेत; भर उन्हांत वाळू 
२६ 

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 

अनुक्रमणिका -- पप 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 
४ (8 र 
र ळल णदेळ के 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


हातमागांचें वेशिष्टय 


नयेत; फार जोराने पिळूं नयेत; - अज्ा पुष्कळ सूचना 
देतात. अद्याने धागा तुटतो, कपडा लवकर फाटतो 
असें सांगतात. हें सर्वे खरें तर गिरण्यांतील क्रिया, 
विशेप्रतः “ साइझिंग ' ब प्रत्यक्ष विणणे - यांमुळे 
धागा किती दुबळ वनत असावा हें काय सांगावयास 
पाहिजे १ कपडा तयार झाल्यानंतर धुलाई-सफेदाईंच्या 
निमित्तानेहि फिरून उकळत्या पाण्याची व जहाल 
रसायनाची आंघोळ त्याला करावी लागते. ह्यांहिमुळे 
कपडा हमखास कमताकद बनतो. 

पण तो तसा दिसूं नये, कापड भपकेदार वाटावे, 
“ वजनदार ? ठरावें म्हणून अनेक सोपस्कार त्यावर 
गिरण्यांत करतात, रसायने ( व्लीचिंग पावडर ) वाप- 
रून तें दुग्धधवळ वनवितात. त्याची “चकाकी? व 
वजन वाढविण्यासाठी माती व मेण (- चायना छे , 
पॅरॉफिन वॅक्स , मटन-टॅलो इत्यादिकांचा कापड- 
थंद्यांत संबंध कां व कसा येतो, हा विचार येथे कर्तव्य 
नाहीं-) हे पदार्थ घोटून बसवितात आणि ह्या सर्व 
क्रिया पुन्हां उकळत्या पाण्यांतून आणि वाफेच्या साहा- 
य्यानें होत असल्यानें पुन्हां कापड दुबळे बनते, 
वापरलेळें रसायन थोडें अधिक प्रमाणांत पडलें किंवा 
कापड त्यांत थोडा अधिक वेळ राहिलें तर तें जीण॑प्राय 
वनरते. म्हणून गिरणीचा कपडा धुतल्यावर पुष्कळदां 
विरविरीत होतो , हातमागाचा कपडा “ भरतो , तसा 
भरत नाहीं आणि पुष्कळदां तो फारसा टिकतहि नाहीं. 
कांहीं ख्यातनाम गिरण्यांच्या ठराविक प्रकारांखेरीज 
इतर कापड घेण्यांत घोका असतो तो हा : कापड 
आकसणे, विरविरीत होणे आणि लवकर फाटणे. 
आमचा गिरणी-कापडाचा परदेशाशीं झालेला व्यापार 
अभ्यासिळा म्हणजे ह्या विधानाची सत्यता पुरेपूर 
पटेल, प्रथम गिरणीवाल्यांची लबाडी आणि नंतर तें 


कापड परदेशी रवाना करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची - अशा 


दुहेरी बनवेगिरीमुळे आमची बदनामी चालली 
आहे, 
तमागाच्या कपड्यांचे वैशिष्ट्य काबीज कर- 
ह्‌ा ण्याची धडपड आजवर अनेकांनी, कया 
छे व्ढ! 
परदेशी कारखानदारांनी केळी, पण नकली, कुट 
माळ बाजारांत र्ढ करण्यापलीकडे कुणाला फ 


डा > या नट । 
मधी या लर हा, > शी क्ला र्क ग़्श्य [चें प्र “१ गां न 


भरलें होतें. तेव्हांपासून भारतीय हातमागांच्या कारा- 
गिरीकडे यांत्रिक कारखानदारांची विशेष नजर वळली. 
नागपुरी करवतकांठी ( रुईफुली ) धोतरजोडे , उपरणीं 
तयार करण्यासाठीं जमनीनें केलेल्या प्रयत्नांची आम्हांस 
माहिती आहे. ती योजना अशी होती कीं एकाचवेळी 
८, १२, १६ फिती ( नवारी ) विणतात त्या, किनारी 
तेवढ्या वेगळ्या बेगळ्या पण 'एकाच वेळीं विणून 
घ्यावयाच्या, आणि अशा तयार झालेल्या किनारी 
मलमलीला जोडून धोतंरं अगर उपरणीं पाहिजे तंद्री 
तयार करायचीं. परंतु यांतहि हातमागांच्या नाजुक 
कारागिरीचे आणि टिकाऊपणाच्या तंत्राचे संपूणे अव- 
धान राखलें होतें. किनारी एकदम विणणारा हा 
अजस्थ माग लांकडी होता व त्याचा वेगहि हातमागा- 
सारखा मर्यादित ठेवला होता. 
हछींसुद्धां सुरतेकडे जरी-किनारी वेंगळ्या बनवितात 
आणि त्या निरनिराळ्या पातळांना, ठुगड्यांना हव्या तशा 
हातानें लावून घेण्याची पद्धत पुष्कळ समाजांत रूढ 
आहे. हातमागांवरीलळ कापड वव्हंशीं स्त्रियांसाठी 
लागणारे - लुगडी, खण, शेले, शाळू , पेठण्या इत्यादि - 
आहे. त्या कापडाची नीट पहाणी केल्यास असें आढ- 
ळून येईल कीं गिरण्या अगर पावरटूमवाले छोटे 
कारखानदार फार तर हातमागवाल्यांना बेकार करतील 
- त्यांचा धंदा बुडवितील. परंतु हातमागावरील 
कापडाचे हुन्नरी कसब, त्या कापडाची नाजुक विणकर 
आणि एकंदर टिकाऊपणा इतर कुठल्याच मागाला 
कदापि साधणारा नाहीं. 
हात माग्र-विणकर तगून राहिला आहे, त्याचीं 
कारणें फार निराळीं आहेत. एकीकडे गिरण्यां- 
चचा व्याप वाढत असतां, हातमागांवर निघणाऱ्या 
कापडासारखें कापड भराभर गिरण्या बनवीत असतां, 
ऐन गिरण्यांच्या गांबींच इतके हातमाग चाळू का 
रहातात ? 
दुसराहि विचार असा कीं, भरमसाट सावकारी पिळणूक 
सहन करून देखील हातमागांचा धंदा सफाई बुडाला 
नाहीं, तो कां! विणकराला माल द्यावयाचा, त्यावर भरपूर 
नफा आकारून, त्याची किंमत-' कर्जे) समजाबयाची; 
फक्त * एक आणा? व्याज (र दरमहा दर रुपयास 
एक आणा > ७५ टक्के! ) आकारण्याची साधी 
भाषा बोळावयाची; तयार झालेला माल पुनः त्याच 


२७ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


डू ._) 
गू ९ र र्त ज्र 
र वळल णदेळ के 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


सावकाराने पडत्या भावानें विकत घ्यावयाचा - विकून 
दिल्यावद्दल अडत कापून घ्यायची - आणि सर्व रक्कम 
फक्त व्याजाची फेड करण्यासाठीं जमा धरायची; मुद्दल 
नेहमीं कायम ठेवावयाचे. असली जीवनद्योषक अर्थे- 
व्यवस्था असूनहि हातमाग देशभर चाळू राहिले यांतले 
मर्म समजून घेण्याचा प्रयत्न कानुंगो-समितीनें केलेला 
दिसत नाहीं. 
बायकी पोषाखांत - लगड्या-खणांत - हवी अस- 
लेली विविधता, कांठ, पदर व वाण यांचे 
निरनिराळे प्रकार हातमागावर अधिक दाक्य आहेत, 
फेक-धोटा किंवा धावता धोटा चालविणारे माग एका 
वेळीं १८-२० वारांचें सूत घेतात. एका वेळीं नऊ- 
वारी दोन ट॒गडीं (१६ हात लांबीची ) अगर सहा- 
वारी तीन अशा प्रकारें त्यांचें काम चालते, इतर 
कुठलेहि माग घेतले कीं निदान एका वेळी निदान 
२०० वार ( कापडाचे ) सूत वापरावें लागतें. म्हणजे 
यांत्रिक मागांचें काम झपाट्याने होतें म्हणून त्यांच्यांत 
विविधता फार कमी. एकाच प्रकारचा कपडा विण- 
ण्याची सक्ती त्यांजवर होते. तशी हातमागांवर नसते. 
शिवाय हातमागांचें काम करणारा जातीचा विणकर 
असल्याने ताणा तोंच असला तरी वाणा बदलून, पद- 
रांत निराळी पद्धत स्वीकारून किनारीच्या तारा त्याच 
ठेवून, वीण मंदलून, तऱ्हतऱ्हा साधणे त्याच्या हातीं 
असतें, त्याला तें सहज साधतां येतें 
या उलट, यंत्रमागावरील विणकर हा कुणातरी धंदे- 
वाईकाचा वंदा नोकर असतो. यांञजरिक माग घेणें 
त्याला परवडत नाहीं. मागाचा वाढता आहार - 
त्याला सूत वगेरेहि इतर्के झपाट्याने पुरविण्यासाठी 
लागणारे भांडबळ त्याच्या ऐपतीपल्याडचें असतें 
शिवाय दिवसेंदिवस तो कारागीर न रहातां केवळ 
मजूरदार वनत चालल्याने, हातमाग-विणकरांचें कसब- 
कोदाल्य त्याच्यांत उरतच नाहीं | 
गिप्या आणि हातमाग हे वास्तविक पूरक धंदे, 
गिरण्यांतील सुताला गिऱ्हाईक हातमागांचे 
विणकर, या विणकरांना लागणारा कच्चा माल 
मिळतो गिरण्यांतून. कांहीं वर्षे तलम सूत अवघें 
विलायती येत असें. जपानी व ब्रिटिश्ध गिरणीवाले ही 
हातमागांची गरज ओळखून त्यांचेसाठी मुद्दाम सूत- 
पुरवठा सोईस्कर रीतीनें करीत, परंतु दुसऱ्या महायुद्धा- 


माग, 
ऱ्ट 
> गाण 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका दर्या सन्य नजय ननजेननर 


मुळें ही परिस्थिति पार बदलली. बहुतेक सर्व सूत- 
पुरवठा देशी गिरण्यांतूनच होऊं लागला. मात्र हें सूत 
छसर्‍्या एका घरगुती धंद्यासाठी लागणारा कच्चा माल 
आहे, तें माफक दरानें पुरविले पाहिजे ही जाणीव 
आमच्या बनियांना कशी असणार ? पण मह्दा श्रर्य हं 
को कानुंगो-समिति देखील या वाबतींत अत्यंत असहाय- 
पणाचे उद्गार काढते : “ गिरण्यांनीं हातमागांस सूत 
माफक दराने पुरवावे, अशी योजना करतां येणार 
नाहीं » (छेदक १०३), ही तिची कबुली दुर्बेलतेची 
समजावी कां अज्ञानाची ? 

गिरण्यांना संरक्षण देऊन, त्यांना धंदा कराया सर्व 
प्रकारें सवलत देऊन, कापड-निर्यातीची खास सोय 


हातमागांना सूत पुरविणाऱ्या अनेक 
चाळू असून त्यांत विणकाम मुळींच होत नाहीं. नुसतें 
सूत कातून, तें हातमागवाल्यांना विकून अश्या गिर- 
ण्यांनीं भरपूर नफा कमावला आहे. यांत 
अस्सळ विलायती केपन्याहि कांहीं आहेत. 
अश्या गिरण्यांवर साधें व्यवहारी नियंत्रण घाल- 
ण्याची शिफारस करण्यास कानुंगो-समिति कचरते हें 
अजब आहे ! 

हो]एमागांवाबत धोरण सरकारनें व लोकांनींहि 

काय ठेवावें, याबाबत विवेचन असे! 

१ * हातमाग हा धरणुती धंदा, वैयक्तिक हुन्नर, 
म्हणून टिकविण्याची आबदयकता आहे, घरगु |) 
विणकर हातमागाचा मालक असून त्याच्या 

ढु ल 
मंडळी त्यासाठीं लागणारी पोटकामें 


रे फेक-माग व धावता धोटा याव्यतिरिक्त हात- ' 
सागाचे सवळत “ कारखानदारी हातमागांना ? लागूं 
केरू नये, हातमागांवरीळ कापड-विक्रीवर मिळणाऱ्या सव 
डती मोठमोठ्या कारखानदारांना किंवा यांत्रिक 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


३ ७ 
५ रि त ु 
्् १ पर्यत व. >> 


> 4 
४नवभारत न ( 
क ७५८ छो>४* 
अमृतमहोत्सवी 3)» 
(1 4 मृतमह जर डड 


१ 
॥ सू. वर्ष कट ७ 
भरी सतत “१ 


"कूक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


हातमागांचें वैशिष्टय 


सायकल-ळूम अद्यांना मिळू लागल्यास आजचा स्वतंत्र 
विणकर उद्यां केवळ मजूरीचा मालक होईल. घरगुती 
धंदा बुडेल - त्याचें कसव नष्ट होईल. 

३ हातमागांचें पयेवसान अधिक सुधारलेल्या यंत्रांत 
झाळेंच पाहिजे हा भ्रामक आग्रह नसावा. सुमारें 
शंभर वर्षे गिरण्यांशीं टकर देऊन ( “ तुल्य- 
बळ ' नसतांहि ) भारतीय हातमाग टिकून राहिले 
आहेत -ते टिकून रहाणार आहेत, हें टक्षांत घ्यावें. 
हातमागावरीळ विणकराची प्रगति इतर विणकरांवर 
हुकमत चालविण्यांत ( स्वतः छोटा कारखानदार बन- 
ण्यांत) अगर यांत्रिक माग-गिरण्यांतील लोखंडी 
माग-चालविणारा बनण्यांत नाहीं. 

४ सध्यां सरकारी - निमसरकारी दुकानांत हात- 
मागाचे कापड विकतात; त्यांतील खुद्द विणकरांच्या 
हातांत किती रक्कम पडते हें तपासावे. विक्रीपैकीं 
बव्हंशा विणकराला मिळावा. मधले दलाल त्या व्यव- 
_ हारांत नसावे. ( निदान एकाद-दुसराच असावा, 
आणि त्याची दलाली “ माफक? ठरलेली असावी. 3) 
अशी व्यवस्था केल्वास हातमागांना भरपूर उत्तेजन 
मिळेळ. सध्यांच्या व्यवस्थेनुसार दलालीलाच भरपूर 
उत्तेनन मिळतें. रावण्याचा व अर्धपोटी रहाण्याचा 
विणकरांचा ' हक्क ' तेवढा कायम आहे ! ' कसणारा- 
ची जमीन? या न्यायाने विणकराला त्याच्या उत्पादना- 
पैकीं रास्त हिस्सा मिळाला पाहिजे. थोडक्यांत, 
मधले “ दलाळ ? नाहींसे झाळे पाहिजेत. 

५ घरगुती धंदा असल्यानें, घरांतल्या सर्व मंडळींना 
त्यांत भाग घेता येतो, म्हणून तो टिकविणें अत्यावश्यक 
आहे. नाहींतर इतक्तीं सगळीं माणसे * बेकार ? 
बनतील. त्यांची राबण्याची तयारी असूनहि, त्यांच्या 
अंगीं कसब असून देखील त्यांना देशाच्या उत्पादनांत 
भर घालतां येणार नाहीं. असें होऊं नये म्हणून ह्या 
धंद्याचे स्वर्पहि बदलून चालणार गाहा; पुर्‍या 
धंद्याचा व्याप > खरेदी विक्री - भांडवळ पुरवठा > 
सहकारी तत्त्वानुसार चालावा , वाढावा म्हणून कराव- 
याची ती व्यवस्था सरकारनें करावी. रि 

६ यांत्रिक सुधारणा सुचवून हातमाग अधिक कार्य” 
क्षम करण्याच्या प्रयत्नाने विणकराचें व्य ह्ळ्ह्ळू 
नाहींसे होईल, तो नांवाचा “ विणकर * राहील; 
त्याची वैयक्तिक हुनर, कारागिरी नष्ट करयचा 


भे ह भ्‌ 1. ष्‌ 


कुठलाहि प्रयत्न होऊं नये. ' जयपुरी ?, ' कांगडा ? , 
€ मुगळ ? अश्या धर्तीच्या जुन्या चित्रकाराला बिन- 
त्रासाचा अद्ययावत्‌ : कॅमेरा ? वापरावयास लावण्याचा 
अट्टहास आणि हातमाग-विणकराला यांत्रिक मागाचा 
उपयोग करावयास भाग पाडणें हे एकाच प्रकारचे 
प्रयत्न समजावेत. 

७ गिरण्या, पोवरळूम किंवा तसलेच संघटित 
कारखानदार यांची तरफदारी करण्यासाठीं , त्यांचे 
हितरक्षण करण्यासाठीं इतरांची गरजं नाहीं. ते स्वतः 
समर्थ आहेत. परंतु हातमागांचा धंदा स्वाभाविकपणेच 
संघटित न होणारा असल्यानें, अज्ञानाप्रमाणे त्याचें 
संगोपन करण्याची जबाबदारी सरकारावर पडते. तशी 
ती कायमची पडेल, म्हणून संघटित धैदेवाईकांपासून 
हातमागांच संरक्षण हें पहिल संरक्षण त्या कारागिरांना . 
ह्वे, 

८ दुसरं संरक्षण, कच्च्या मालाचा रास्त किंमतींत 
भरपूर पुरवठा. युद्धकालीं सुताच्या टंचाईमुळें हातमागां- 
वर आपत्ती कोसळल्या तश्ा पुनः कोसळूं देऊं नये. 
यांतच चांगला कच्चा माल अभिप्रेत आहे. कुजके, 
कमताकद सूत, कच्च्या रंगाचें सूत - अश्ी फसवेगिरी 
विणकराची झाली नाहीं तर तो कच्च्या रंगाचे अगर 
कुजके कापड काढील कसा ? याबावत खबरदारी घेणें 
सरकारच्या हातीं आहे. खाद्य पदार्थात, औषधांत किंवा 
उपयुक्‍त पदाथौत ' भेसळ' होऊं नये , खोटें वजन- 
माप दुकानदारांनीं वापरू नये अशी व्यवस्था करणे 
सरकारच्या हातीं आहे. मग हातमागाबाबतची तेवढी 
जबाबदारी कशी टाळतां येईल १ विलायतेस कापूस 
निर्यात होत असे तेव्हां मापांत लबाडी , कापसाच्या 
जातींतळी भेसळ वगेरे अप-प्रकारांना कायद्यानें बंदी 
करतां आली. मग हातमागासाठीं चांगळें, पक्क्या 
रंगाचें सूत माफक किंमतींत मिळण्याची सोय करणें 
अवघड नाहीं. 

९ तिसरें खंरक्षण सावकारी पाशांपासूनचें हवें. 
विणकराला लागणारे भांडवळ माफक दराने मिळालें 
पाहिजे, त्याने तयार केलेला माल जास्तींत जास्त दराने 
( दलाली टाळून ) विकून त्यांपैकीं जास्तींत जास्त 
हिस्सा विणकराच्या पदरीं पडला पाहिजे. 

२०आणखीहि एका बाबतोंत सरकारी संरक्षणाची 
जरूरी आहे, हातमागाचा माळ हातमागाचाच म्हणून 


२९ 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


... 
५४४ शै र 
२. चाक 


ग तो श्‌ 
शस ७५ . 7११ 
७ 2£िअमृतमहोत्सवी (3 

च र मृ ह ्ी >-4७ 

"स, वष 


क* पे, ८ ग प 
*र- ८» एतत क 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


विकावा, गिरण्या व पॉबरठूम यांचें कापड हातमागा- 
वरील आहे, असें भासविण्याची हीं फार संवय 
डुकानदारांस आहे. तिजविरुद्ध संरक्षण हर्वे. औषधें 
कशाचीं बनविलीं आहेत, सरवतें खरोखर फळांपासून 
बनविली आहेत कीं * बनावट ? (> नकली, 
कृत्रिम ) आहेत, हें स्पष्टपणे जाहीर करण्याची सक्ती 
सरकारने केढीच आहे. माल देशी कां विलायती, हे 
जाहीर करण्याबद्दलहि सरकारचा निवजैध असतो. तसा 
हातमागांवावत असावा, इतर कारखानदारांना 
हातमागांत * घुसण्याची ' सवड ठेवूं नये, हातमागाचा 
लाभ त्यांना मिळूं नये, केवळ हातमागवाल्यांनाच 
मिळावा, एवढी मागणी, 


आउनिकीकरणाच्या हन्यासामुळें भलत्याच सुधा- 
रणा हातमाग चालविणारांवर लादूं नयेत, 
सुधारणा, यांत्रिक लाभ, कांहींहि असो, तो विणकरांना 
आपल्या पेद्यांतून घेतां आला पाहिजे; त्यांच्या 
मालकीचे तें साधन असले पाहिजे; त्यासाठीं * कर्जे ? 
काढावें लागूं नये, हातमागाचें वैशिष्टय कायम राहील 
अशी व्यवस्था व्हावी! 
१ लाकडी मर्यादित वेगानें चालणारा माग, 
२ मागाची मालकी - विणकराची - राबणाराची, 
३ कोटुंब्रेक मंडळींचे - मुलाबाळांचे, बायकांचे, 
म्हाताऱ्यांचे त्यांत सहकार्य लाभण्याची सोय. 
४. विणकर राहतो तिथल्या तिथे स्व सामान 
मिळण्याची व्यवस्था. - 
-या बाबी सांभाळणे अत्यावश्‍यक आहे, 
अटोकडे “ हॅडडूम-बोडे ? किंवा अशाच सर- 
कारी निमसरकारी संस्था हातमागांचें “ यंत्री- 
करण * झपाट्याने करण्यासाठीं झटत आहेत, यांत्रिक 
५ टेक-अप >, लोखंडी “* फणी १, मेणवळेळी * व 
डौंबी, जैकार्ड इत्यादिकांचा आग्रह त्यांच्या फर्मानांत 
असतो; रिपोटीतहि त्यांचा उच्चार पुष्कळदां आढळतो. 
* ताणा * करण्याची (वापिंग) यंत्र पांजणी-(साइझिंग)- 
साठीं यांत्रिक व्यवस्था, सफाई-( फिनिशिंग )चीं येतरे- 
असा यांत्रिक सुधारणांचा लकडा हातमागवाल्यांच्या 
मार्ग लावण्याची रीत आहे, त्याचप्रमाणें विणकरांच्या 
सहकारी सोसायऱ्यांनीं * सूत * कातण्याच्या छोट्या 
छोट्या गिरण्या * चाळवाव्या अशीहि योजना किव्येक 
ठिकाणीं पुढें दामटढी असल्याचे समजते, कानुंगो- 


३० 


अनुक्रमणिका 


समितीला तर तिचा “ मोह ? पडला. परंतु या सर्व 
सुधारकांची दृष्टि निराळी दिसते. हातमागांचे घरयगुती- 
(-विणकरानें आपल्या राहत्या “खोपटां*्त बसून विणाव- 
याचें-) स्वरूप बदलून त्या ठिकाणीं छोटा कारखाना, 
नंतर मोठा, पुढें छोटी गिरणी - असे सारखे 
बदलते व वाढतें स्वरूप त्यांना अभिप्रेत असावे. 
आमच्या दृष्टीने हे चूक आहे, हातमागांचा धंदा 
टिकला पाहिजे; सर्व कुटुंबीयांना त्यांत फावल्या 
वेळीं काम मिळणे जरूर आहे. प्रगतीचा, सु'धारणे- 
चा, यांजिक व्यवस्थेचा व हितकर कायद्यांचा फायदा 
विणकरांस द्यायचा असेल तर तो कच्चा माळ पुर- 
विण्यांत आणि तयार मालाचा उठाव करण्यापुरताच 
मर्यादित असावा - हातमांगाच्या रचनेत नसावा - हा 
आग्रह आहे, 


. अशाने विणकर आपण होऊन सुधारणा करूं 
लागेल. जशी झेपेल, परवडेळ अशीच नवी नवलाई 
तो पत्करील, मात्र * छोटा? कारखानदार होण्याचा 
त्याचा मोह टाळणे आवश्यक आहे. उत्नांतिवाद, 
सतत प्रगतीचा ध्यास हातमागांना लागू नाहीं.-तो 
त्यांजवर लादू नथ, एवढेंच सांगणे, 


४ 


आकाशाच्या मनांतलें! 


भ्ाकाशाच्या मनांतलळे 
हळूं खालीं उतरले 
रेंगाळत निसटले, 
निसटले खालीं जे, तं 
अुग्ध कळीला गावलें 
स्मितांतून प्रकटले. 


प्रगटे, सरुतानें 
सारसवंस्व लुटले 
भाकाशाळ] सांगितले, 


-- गणेश कुडे 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
५ करर व क 
।््ऱ चे र्कम 9.4 


*€ क 
ग तो | 
साली ७५ . ते» 
७€2छ अमृतमहोत्सवी /$ 
जु प्र 0; ि 3 वळे 
"स, वष 


(30 ८ शी प 
|) 'सशक्. 


कर 60५8 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मी धांवत होतों. ताशीं पंचवीस मेलांची नोंद 
स्पीडोमीटर करीत होता, मी एकसारखा धांवत होतों. 
सतत धांवत असतांना मध्येंच एकदम अकारण थांबणं, 
हा नेतिक गुन्हा आहे हें मळाहि समजत होतं. पण 
माझ्या पायांतच कांहीं त्राण राहिलेलं नव्हतं, त्याला मी 
तरी काय करणार ? मी तर आतां इतका थकून गेलों 
होतों कीं शेवटीं मला थांबावंच लागलं. पावलांनींच 
चालण्याचे काम नाकारल्यावर थांबणं भागच होतं. 
शेवटीं हाळ हुर्‌ करीत एका मैलाच्या दगडावर मी 
आसन ठोकलं. माझ्यामागून धांवत येणारे लोक आतां 
माझ्यापुढून पुढें धांवत जातांना मला दिसत होते. 
जातां जातां त्यांतले कोणी दांत विचकून माझा उपहास 
करीत होते. तरी सुद्धां मी तसाच निलेजषपणानं जाग- 
च्या जागीं खिळल्यासारखा बसून होतों. निळेजपणानं 
म्हटलं खरं, पण खरं म्हणचे माझी मलाच लाज वाटत 
होती, मागून धांवत येणाऱ्या एका व्यक्तीकडे माझं 
लक्ष गेलं, अन्‌ मग मात्र मी ताडकन्‌ उठून उभा 
राहिलो, डॉ, कु. मुमताज रामदास होती ती. शिक्षण- 
शास्त्रांत तिचा अधिकार फार मोठा होता. माझ्या 
पुढ्यांतून भर वेगांत ती धांवत गेली. जातां जातां मला 
पण पाय उचलण्यासाठी तिन॑हातांनीं खूण केली. पण 
मी नुसतां हंसलों आणि किंचित्‌ वर उचललेली हॅट पुन्हां 
डोक्‍यावर थापून मी परत त्या मेलाच्या दगडावर 
आसन ठोंकलं. 

माझी अवस्था काय होणार आहे, माझं मलाच 
कळेना, माझ्या भावासारखं तर माझे होणार 
नाहीं ना? दोन वर्षच झालीं त्या गोष्टीला, 
रस्त्याच्या कडेला त्याला तसाच सोडून मी त्याचा 
निरोप घेतला होता. विचारा ! आपल्या श्वासाची 
सारी शक्ति विनाकारण गाण्यांत त्याने खर्ची घातली 


होती आणि हातापायांचे बळ दुसर्‍याच्या कारणीं 


लावलं होतं. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला, 
घांबण्याच्या श्रमानं तो उरी फुटला अच. मुक 
रक्ताच्या गुळण्यांनीं पायांलाळचा निर्दैव रस्ता लाल 
झाला, पण मी त्याच्यापेक्षा शहाणा होतां. आतापर्यंत 
शरीराची सारी शक्ति मी माझ्या पवितारीने गागा 
ठेवली होती. आणि म्हणून तर इथवर कसाबसा म॑ 


अनुक्रमणिका 


एक रूपककथा : प्रा. माधव मनोहर 


कुंपणाच्या पलीकडे --! 


येऊन पोंचलों होतों. पण आतां पायांखालचा कॉक्रीट- 
चा रस्ता मळा कंटाळवाणा वाटायला लागला होता.- 
आजुबाजूची सारी धूळ त्या रस्त्यावर सांचलेली होती. 
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना पुरुषभर उंचीची अखंड 
कुंपणं होतीं. त्यामुळें दोन्ही बाजूंच॑ कांहींच दिसत 
नव्हतं. डोळ्यांवर ढापण्या बांधलेल्या घोड्यासारखा 
त्या सरळसोट सडकेवरून मी एकसारखा धांवतच 
होतों. आठवतं तेव्हांपासून हा असाच धांवत होतों ! 


आणि वाटेनं कितीतरी वस्तू मी रस्त्यांत टाकून 
दिल्या होत्या. खरं सांगायचं म्हणजे आम्ही टाकून 
दिलेल्या वस्तूंनीं मागचा सारा रस्ता भरून गेला होता. 
अनेक वर्षांची धूळ त्या वस्तूंवर आतां सांठळेली 
असेळ आणि रस्त्यांतल्या लहानमोठ्या दगडांसार 
ख्याच त्या साऱ्या वस्तू आतां दिसत असतील. माझी 
सारीं गात्र आतां इतकीं थकून गेली होतीं कीं 
जवळ असलेल्या वस्तूंचं ओझं सुद्धां मला असह्य 
वाटायला लागलं होतं. त्या मेलाच्या दगडावर सुद्धां 
नेट धरून मी फार वेळ बसूं हाकलों नाहीं. थोड्या 
वेळानं त्या द॒गडावरून माझं शरीर घसरळ॑ आणि 
खालच्या रस्त्यांवर कोसळलं, पडलों त्यावेळीं माझं 
तोंड कुंपणाच्या बाजूला होतं. आणि मनांत मी करुणा 
भाकीत होतों कीं आतां इथंच या भागलेल्या देहाला 
कायमची विश्रांति मिळावी. 

तेवढ्यांत कुठून तरी वाऱ्याची झुळूक आली आणि 
मी छुद्धीवर आलों. वर मान करून पाहिलं तर कुंपणांत- 
ल्या पानां-फाद्यांवून उजेड झिरपत होता. - आणि 
वारा पण ! - कुंपण कांहीं फारसं मजबूत दिसलं नाहीं. 
माझ्या गात्रांतळी सारी शक्ति आतां संपुष्टांत आर्ल 
होती, तरीसुद्धा वाटलं कीं या कुंपणाच्या जाळक्यांतून 
एकदां पढीकडे जावं आणि कुंपणापलीकडे काय आहे, 
तें एकदां डोळ्यांनीं पहावं, मनांत हा चोरटा विचार 
यायचा अवकाऱा, चोरटेपणानं मी एकदां रस्त्याची 
चाहुळ घेतली. दोन्ही बाजूना नजर पोंचत होती तिथ- 
पर्यंत कोणीसुद्धां धांवतांना दिसत नव्हतं, नाहींतरी 
झनांत आलेला विचार कृतींत उतरवण्याची माझी 
ताकद॒ नव्हती. पण क्षणभर रस्ता निमैतुष्व 
दिसला आणि कधीं मनांत येऊं नये अद्या त्या 


२११ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
५ रर व र 
२. ळा 


प तो ल 
साली ७५ . १९ 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी > ७ 

) ऐल, र (ि 

"स, वष 


(2105 शः: १ 
*९ खे १ 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


विचाराच्या मी अधीन झालों. कारण त्या रस्त्यानं 
थांवणारीं आम्ही जीं माणसं होतों, तीं चुकून कधीं 
एकमेकांशीं बोलत नसू . आणि चुकून कधीं बोललोंच, 
तर त्या कुंपणापलीकडे कांहीं असू शकेल , असल्या 
प्रकारचा अविचारी संशय आमच्या कोणाच्याच मनांत 
कधीं नव्हता. पायांखाळचा रस्ता सत्य होता. दोन्ही 
बाजूंच्या कुंपणांपलीकडे जे कांहीं असण्याची शक्‍यता 
होती, ते सार सर्वथा मिथ्या होतं. 

तें कांहीं असो, त्या क्षणाच्या मोहाला बळी पडलों, 
ही गोष्ट मात्र खरी. माझ्या पापशंकी मनाला मी 
दिलासा दिला कीं ' अरे, त्यांत काय आहे मोठंसं ? 


क्षणभरांत आपण परत येऊं' तसाच सरपटत मी - 


कुपणाजवळ गेलों. तर कपाळावर » गालांवर , 
मानेवर कांट्यांचे ओरखडे उमटले, शेवटीं माझ्या 
हातांचा मी ढालीसारवा उपयोग केला आणि 
पावलांचा नेट देऊन मी जोरांत पुढे घुसलों. 
आतां माझी अवस्था त्रिऱांकूसारची झाली होती. 
कुंपणाच्या ना आंत ना बाहेर ! डोकं कुंपणाच्या 
पलीकडे सटकलं होतं. तर पावलं अजून रस्त्यालाच 
चिकटलेली होतीं. त्या एका क्षणांत मन द्विधा झालं. 
वाटलं कीं हा मोह आवरावा आणि परत फिरावं, त्या 
धडपडींत माझ्या अंगावरचे सारे कपडे फाटले होते. 
आणि आजवर मोठ्या परिश्रमाने बाळगलेल्या वस्तू 
मागच्यामार्गे रस्त्यात सांडून घरंगळल्या होत्या. त्या 
जाळक्यांत मी आतां असा कांहीं रूतून बसलों होतों 
कीं मार्गे वळणे आतां अशक्यच होतं. आणि आंघळे- 


पणानं पुढें सरण्याखेरीज दुसरी गति नव्हती. क्षणा- 


क्षणाला वाटत होतं कीं सारी शक्तीच शरीराला 
सोडून जाईळ , आणि माल्ञा निर्जीव देह त्या पाला - 
पाचोळ्यांत सडत पडेल, 

आणि एकदम एक बेमत्कार घडला ! 
माझ्या डोक्यावरून थंडगार पाण्याचा प्रवाह 
धो धो वहात गेला, वाटलं को आतां बुडत बुडत 
त्या अथांग पाण्याच्या तळाशीं जातों आहे ] प्रत्यक्ष 
काय घडलं, तें मागाहून उमजलं, त्या कुंपणांतून मी 
जां सटकलो, तो सरळ पलीकडच्या खोल पाण्याच्या 
डोहांत अवचित पडलो. नाकांतोंडांत पाणी गेले, 
आणि मी खालीं खालीं जायला लागळों, मोठ्या कष्टा- 
भष प्रवत्न करून मी पाण्यातून वर डोक॑ काढलं, 


आणि एकदम जीवाच्या आकांतानं मदतीसाठी 
आरोळी ठोकली, त्या डोहाच्या पलीकडच्या बाजूला 
जो कोण उभा होता, तो एकंदां मोठ्यानं हसला आणि 
म्हणाला : - “ हा आणखी एक! ? - पण लगेच तो 
माझ्या मदतीला धावून आळा, मला वांचवण्यासाठीं 
त्याने त्या अथांग डोहांत उडी टाकळी आणि थोडय़ा 
वेळानं कोरड्या जमिनीवर त्याने मळा आणून ठेवलं. 
पुन्हां पुन्हां हाताच्या तळ्यांनीं मी डोळे पुसले. 
पण डोळे किती पाणी प्यायले होते, कुणास ठाऊक. 
कारण डोळे उघडल्याबरोबर जो असह्य प्रकार दृष्टीस 
पडला, त्या दीप्तीच्या झळाळीनं मी पुन्हां डोळे मिटून 
घेते, मग डोळे किलकिले करून हळूं हळूं दिसेल ते 
पाहूं लागलों, भोवताली सगळीकडे हिरिव्यागार गवता- 
चा अमर्याद महासागर पसरलेला होता. अशी प्रसन्न 
हिरवळ आणि असा तेजस्वी सूर्यप्रकाश जन्मांत कधीं 
माझ्या दृष्टीस पडली नव्हता, आठवत होतं तेव्हां- 
पासून आकाह्याची एक निरुंद पट्टी तेवढी डोळ्यांना 
दिसत असे, पण आतां डोळे उघडून पाहिलं 
तर निळ्या आकाद्याचा महासागर वर उचंबळल् होता. 
निळ्या आकाद्याचा महासागर हिरया गवताच्या महा- 
सागराला जिथं भिडला होता, तिथं डोंगरांची रांग उभी 
राहिलेली दिसत होती. हिरिवळींतून प्रचंड वृक्ष आका- 
शाला कवळण्याचा यत्न करीत होते. आणि नितळ, स्वच्छ 
जलादायांच्या आरश्यांत ठिकठिकाणीं भोंबतालची वनश्री 
प्रतिबिंबित झालेली दिसत होती. क्षितिजावरचे डोंगर 
कांहीं फार उंच नव्हते. आणि हिरवळीवर सगळी- 
कडे माणुसकीच्या खाणाखुणा उमटलेल्या दिसत होत्या. 
असंख्य माणसाच्या पायरवाने ती शस्यश्‍यामळ भमि 
निनादित झाळेडी दिसत होती. १ 


_ सिणभरानं मळा वाटलं कीं गात्रांगातांत भरून राहि- 
डढा थकवा हळु हळु शरीराला सोडन जातो आहे, 
शुद्धीवर आल्यावर मी माझ्या प्राणदात्याकडे वळळलों 
आणि त्याला हळूच विचारलं, 

“कायरे, ही जागा कोणीकडे जाते १” 
, माझ्या प्रश्नाचे त्याला नवळ वाटलं असावं. हंसत 
हसत तो म्हणाला, 

“ नाहीं. ही जागा कुठेंच जात नाहीं. 

या माणसाचे वय पन्नाशीच्या आसपास असावं, 
कदाचित साठीच्या घरांत सुद्धां तो असेल, - आमच्या 


२२ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


३ ७ 
५ 8 क 
ह % पर्यत व. >> 


! ह पाल र्‍ । 
भस ५७७५ 2 
ऱ्ि अमृतमहोत्सवी, पी 8 
न्स र वर्ष शं 
*९ , ऐक, “१ 
ढ् अ शु 
अधू 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कुंपणाच्या पलीकडे -! 


तिकडच्या त्या रस्त्यावर माणसाच्या वयाची नीट 
ओळखच पटत नाहीं.-पण आश्चर्याची गोष्ट अ्ी 
कीं या वृद्धाच्या स्वरांत कसल्या काळजीची म्हणून छटा. 
नव्हती. उलट, त्या स्वरांत मधु-बयाचा मोकळेपणा होता. 
खरं म्हणजे त्यानं दिलेल्या माहितीने मी चकित झालों 
होतों, 

“ मग ही जागा जाते तरी कुठें १ ” -मीं पुन्हा 
अट्टाहासानं विचारलं, खरं म्हणजे माझा जीव वांच- 
वल्याबद्दळ आधीं मी कृतजतेनं त्याचे आभार माना- 
यला हवे होते. पण आमच्या प्रश्नोत्तरांची सुरुवातच 
अशी चमत्कारिक झाली होती. 

“< पण काय हो, प्रत्येक जागेनं कुठेतरी जायलाच 
हवं कां ? ”-सहज गमतीनं त्यानं मला विचारलं, 
आणि मग ओरडून त्याने कोणाला तरी सांगितल, 
-'“ कांहीं नाहीं. तो विचारतो आहे कीं ही जागा 
कुठें जाते म्हणून, ” 

तो बोलतो आहे तरी कोणाशी, हें पहावं, म्हणून 
डोळ्यावर हात धरून मी दूरवर पाहिलं, पलीकडे एका 
झाडाच्या पारावर सांबलींत कांहीं लोक बसले होते. 
आणि ते खुणा करून त्याला कांहीं विचारीत होते. 
त्यांच्या प्रश्नाचे त्यानं दिलेळं उत्तर तेवढं मला ऐकू 
आलं होतं, 

माझे डोळे जसे त्या उन्हाला आणि प्रकाशाला 
सरावले, त्से भोंबतालीं दिसणाऱ्या अनेक हब्यांची ते 
नकळत नांद करूं लागले, मधांशीं मी म्हणालो कीं मी 
एका डोहांत पडलो म्हणून, पण खरोखर तो डोह 
नव्हता, कुंपणाच्या इकडच्या बाजूला रस्त्याशीं समां- 
तर अशा वहात जाणार्‍या पाटाच्या पाण्याची रुपेरी तार 
दोन्ही बाजूंना किती तरी दूरवर स्वच्छ दिसत होती. 
पाटाचे पाणी निळंभोर, या इकडची कुंपणाची बाजू 
हिरवीगार होती कारण, कुंपणाच्या कांटेरी झाडवेडींची 
पाळंमुळं पाटाचे पाणी शोषून घेत र होतीं, कुट क 
तर तीं पाण्यांत घुसळेलीं दिसत होतीं. जवू स 
चमूचम्‌ करीत होते. आणि खळखळ करीत रक 
जाणाऱ्या त्या पाटाच्या दोन्ही बाजूना छोट्या न ण 
झुडुपांवरचीं चित्रविचित्र रानफुले शोभा दैत दुत हक 
ते कांहीं असलं, तरी तो पाटसुडा कट कण 
कुंपणासारख्राच होता. तै नितळ पाणी, हि 


की त इच उंच झाडं पलीकडचे 
गवत, निळे आकाश, उंच उंच हाड, 


अनुक्रमणिका 


डोंगर, सरोवरांचे आरसे आणि पाटावर उगीचच 
चकाट्या पिटीत बसलेलीं तीं आनंदी माणसं - आस- 
मंतांतल्या सवे सजीव आणि निजींव वस्तू त्या कुंप- 
णानं बंदिस्त केलेल्या होत्या. खरोखर ह विस्तृत आणि 
सुंदर प्रदेश एखाद्या मोठ्या अवाढव्य तुरुंगासारखाच 
होता. हा विचार मनांत आल्याबरोबर तिथं राहणा- 
ऱ्या त्या भाबड्या माणसांची मला कींव आली. 

थोड्या वेळानं मी चांगला हुशार झालों आहे, 
असं पाहिल्यावर माझ्या प्राणदात्यानं मळा उठण्याची 
खूण केली. तसा ताडूकन उठून मी उभा राहिलों. 
आणि त्याच्याबरोजर लांब लांब ढांगा टाकीत भराभर 
चालायला लागलों. काय नवल आहे पहा |! पांचदहा 
मिनिटांपूर्वी हेच माझ पाय किती थकून गेले होते ! 
त्यांना रस्त्यावर पुढें ओढून नेतां येईना, म्हणून तर 
मी त्या मेलाच्या दगडावर बैठक मारली होती. पण 
आतां तेच पाय सारा थकवा विसरून जसे पुन्हा ताजे- 
तवाने झाले होते आणि परत ताज्या दमानं देहाचं 
ओझं ओढायला लागले... होते. पायांखाळची वाट 
हिरवळींतून गेलेली होती. पायवाटेच्या दोन्ही बाजूनी 
आंब्याचीं डेरेदार झाडं रांगेंत उभी होतीं. आणि 
त्यांच्या थंडगार सावलींतून फिरणं पावलांना मोठं 
सुखद वाटत होतं. आतां अडचण फक्त 
एकच होती, नकळत एकसारखा माझ्या दोस्ताला 
मार्गे टाकण्याचा मी यत्न करीत होतों. उगीचच 
कांहीं कारण नसतांना ! कारण ती जागा तर कुठेंच 
जात नव्हती हें आतां मला कळून चुकलं होतं. तेव्हां 
आतां कोणाला मार्गे टाकणं किंवा कोणाच्या पुढें जाणं, 
अशा शर्यतीला कांहीं अर्थच नव्हता. माझ्या भावाचा 
निरोप घेतल्यापासून कोणाच्याबरोबर म्हणून चालण्या- 
ची माझी सवयच सुटली होती. आणि तेव्हांपासून 


अगदीं एकाकीच मी त्या रस्त्यावरून सतत धांवत 


होतों, 

आतांसुद्धा जरा पुढें धांवत जाऊन मग त्याची 
वाट पहात मी थांबलो होतों. माझ्याकडे पाहून तो 
ग॑मतीनं हंसत होता. . आणि त्याचाच मळा राग आला 
होता, तो जरा जवळ आल्याबरोबर त्याला हटकून 
सी म्हणालो, “ हें काय ? हें तर भयंकर आहे. ? 

५: काय ? काय भयंकर आहे ? ” - त्याने चमकू- 
न विचारलं, 


२२९ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
._) 
४ कित र 
% 9023 
« कळु १. > 


) ह पाल भे ( 
*.सा्घे ७५ खो>** 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी २७ 

जी र रो 


) ( 
७& "सह. वष कट ७ 
*₹- 2 तार क 


“पु 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


1 ही 


९ - हें असं चालणं - संथ, स्वस्थ, बेंगरूळ, हं 
काय चालणं झालं! मला मागे टाकून घांबत पुढें निघून 
जावं, अस कां वाटत नाहीं तुला १” 

“कां ! धावायचं कां ? अन्‌ ते कशासाठी ? 
उुम्हांला मार्गे काय म्हणून टाकायचं ? कोणाला मागें 
टाकून एकट्यानंच पुढें घांवत आण्यांत काय मजा 
आहे १ ”- त्यानं सहज विचारलं, 

“ पण तूं धांवला नाहींस » तर 'तूं पुर्ढे कसा 
जाशील ? आम्ही रस्त्यावरची माणसं ”” -__ 

*“ हो. हो. मला माहीत आहे. ” 

“ काय माहीत आहे ? घुला कांहीं माहीत नाहीं. 
त्या पलीकडच्या रस्त्यावर माणस काय वेगानं धावता- 


हेत. सस? 
री 


“ मला माहीत आहे, ” - तो थेडपणानं पुन्हां 
म्हणाला, 

“ काय माहीत आहे ? कांहीं माहीत नाहीं तुला, 
अरे, त्या रस्त्यावर कसली जीवघेणी शा्यत चालली 
आहे ! त्या रस्त्यावरून धावत जाणारे लोक किती शिक- 
तात, प्रगति करतात ! तुला काय माहीत आहे ? झरे, 
माझ्या छोट्या आयुष्यांत मी केवढी प्रगति पाहिली 
आहे, तुळा कांहीं कल्पना आहे का ? तिकडे काय 
रणधुमाळी माजली आहे , महायुद्ध होताहेत - ” 

“ ते सुद्धां.माहीत आहे मला, / -_- 

“ कांहीं माहीत नाहीं तुला | झरे, गेल्या महा- 
युद्धाचा निकाळ अँटम बॉंबनं लावला. त्यावर आतां 
आम्ही कितीतरी प्रगति केली आहे. हायड्रोजन बॉब -” 

“ ते सुद्धां माहीत आहे मला. ” 

“ काय माहीत आहे तुला ? आतां हेंच पहा ”- 
असं म्हणून पॅँटच्या खिशांतून मी स्पीडॉमीटर बाहेर 
काढला. त्यांत पाहिळं, तर फक्त मधांचीच ताशीं २५ 
मेळांची नोंद तशीच होती. मळा कांहीं कळेना. हताश 
होऊन मी म्हणालो, - “« अरेचा ! बंद पडला वाटतं ? 
नाहींतर दाखवळं असतं तुला. काय नवीं नवीं यंत्र 
शोधून काढलीं अहित आम्ही एकेक ! आतां मी तुझ्या- 
बरोबर चाललो आहे ना तर आपल्या वेगाची नोंद या 
स्पीडॉमीटरवर अच्चूक होते. आतां हें यंत्र विघडलेलं 
दिसते आहे खरं पण ”-- 

“ बिघडलं नाहीं. त्याचं असं आहे, तुमच्या तिक- 
डचीं तीं यंत्रं या इकडे वाढतच नाहींत बघा, ” 


* असं करस होईल ? विज्ञानाचे सिद्धांत जगांत 
कुठें बदलतात वाटतं ? आतां आलं माझ्या लक्षांत. 
पाटांतल्या पाण्यानं है यंत्र बिघडलेलं दिसतं, मी एक - 
सारखा धांबतच राहिलों असतों ? तर हा स्पीडॉमीटर 
पण कधीं बंद पडला नसता | अरे, तिकडे त्या रस्त्यावर 
धावणाऱ्या आमच्यासारख्या लोकांनीं काय विलक्षण 


री 


शोध लावले आहेत ” - 

असं कांहींना कांहीं एकसारखा मी 
बडबडत होतों. पण त्याचं माइयाकडे विशेष 
लक्ष नसावं. कारण रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनीं 
लोक आमच्याकडे येत. कोणी शेतांतून काम करीत 
होते. कोणी उगीचच चकाट्या पिटीत होते. आम्हांला 
पाहिल्याबरोबर विचारपूस करण्यासाठीं तों भाबडीं 


होतीं, कुठें माणसं झाडांना पाणी देत होतीं. गवताच्या 
पेंढ्या बांधीत होतीं. वाखाच्या दोऱ्या वळीत होतीं. 
हजारों वर्षांपूर्वी जेव्हां मनुष्य सुधारला नव्हता, तेव्हाचं 
आयुष्य हीं दुर्दैवी माणसं कंठीत होती. पण नवलाची 
गोष्ट म्हणजे इथलीं हीं सारीं माणसं मोठीं सुखी दिसत 
होतीं | कदाचित्‌ त्यांच्या सुखांत भागीदार होण्याचा 
मोह मलासुद्धा झाला असता. पण ही जागा पुढें 
कुठेंच जात नाहीं, ही ञ्ासदायक गोष्ट मी विसरू 
शकत नव्हतो. 


माझ्या पायांना तर धावण्याची संवयच झाली होती. 
माझा दोस्त मात्र मधूनमधून एकसारखा थांबत 
होता. लोकांशीं बोलत होता, हंसतखिदळत होता. 
आणि विनाकारण मागें पडत होता ! मग विनाकारण 
त्याची वाट पहात त्याच्यापाठी मळा एकसारखं थांबावं 
छागत होतं, असाच एका झाडाखालीं त्याची वाट 
पहात मी उभा होतों. इतक्यांत समोरून एक आडदांड 
बाप्या तीरासारखा धांवत आला. वाटेतल्या खांचखळ- 
ग्यांवरून सहूज उड्या मारीत तो थांबत आला, एका 
उंच झाडावर सरसर चढला, थेट झाडाच्या शेंड्यावर 
चढून बसळा, आणि डोळ्याचं पात लवतं न लवत 
तोंच त्यानं तिथून अंग झोकून दिलं. खालीं तळावाचं 
पाणी होतं, म्हणून वरं, जसा तीरासारखा तो घांवत 
आला, तसाच तीरासारखा तो पाण्यांत घुसळा, आणि 


२४ 


2 


अनुक्रमणिका 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४ ७ 
_) र ४ र्त ज्र 
बज र. जाळ. त जने 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कुंपणाच्या 


पाहतां पहातां लांबलांब हात मारीत दिसेनासा झाला, 
त्याच्यामागून आणखी कोणी धांवत येताहेत कीं काय, 
म्हणून मी लक्षपूर्वक पहात होतों. माझा मित्र जवळ 
आल्यावर मी त्याला विचारलं, 

“ हें काय ? बाकीचे सारे कुठें आहेत ? ” 

“ ब्राकीचे सारे नाहींतच. ?--तो म्हणाला, 

“ म्हणजे ? याचा अर्थ काय ? मला तर वाटलं 
कीं ही क्रॉस-कंट्री रेस चालली आहे ! ” 

यावर माझा मित्र नुसता हंसला, आणि आम्हीं 
र्‍चाळायला लागलों. रस्त्याच्या एका बाजूला पुरुषभर 
उंचीची ताटं वाढलेली होतीं आणि त्यांतून एका 
मुलीच्या गाण्याच्या स्वेर लकेरी ऐकू येत होत्या. तिच्या 
मधुर गाण्यानं सारं वातावरण जसं नादमय झालं होतं. 
माझ्याकडे पाहून मिस्किलपणानं हंसत तो गमतीनं 
म्हणाला, “ बाकीचे सारे नाहींतच ! ” 

जसजसे आम्हीं पुढें जाऊं लागलों, तसतसा 
माझा राग वाढूं लागला. कारण इथें सगळीकडे 
झाडांना गोड गोड रसरशीत फळं लगडलेली दिसत 
होतीं, मेळ मेळ लांब शोतांतून ताटं कणसाला 
आलेलीं होतीं. ते सारे पाहून या लोकांच्या भये- 
कर असतानाची मला भयंकर चीड आली ! कारण 
हें सार दीघाद्योगी उत्पादन केवळ निर्थक होतं, हें 
मळा दिसत होतं. अधवट स्वतःशींच मी म्हणालो, 
“ हें काय! याचा अर्थ काय?” 

माझ्याकडे पाहून तो पुन्हां हंसला. आणि म्हणाला, 
< सर्वच गोष्टींत अर्थ शोधायला हवा, असं थोडंच 
आहे ? निरथैक गोष्टींनींसुद्धां इथल्या लोकांना आनंद 
होतो ! ”- जसा कांहीं मी एखादा शाळकरी मुलगाच 
होतों ! आणि न कळणाऱ्या गोष्टी तो मला शांतपणानं 
समजावून सांगत होता ! 

“ नाहीं. मळा हें पटत नाहीं, माणसानं प्रत्येक 
गोष्टींत अभ शोधला पाहिजे. अर्थाशिवाय सार निर- 
शैक आहे! ”- काय वेड्यासारखा बोलत होतों मी लल 
असंस्कृत माणसाच्या बथ्थड डोक्यांत माझी डिक 
शिरू शकणार नाहीं, एवढंसुडा आ क अ अ 
नाहीं, तरीसुद्धा, त्याला कळणार नार्ही € नत 
असून त्याला समजावून सांगण्याच्या क ग क 
त्याला सांगितळे,-“ सारे उत्पादन योजनाबड म 
पाहिजे, फुलांचा तर कांही उपयोगच नाहीं म्हा, 


पळीकडे -! 


पण झाडावरच प्रत्येक फळ आणि गाण्याची प्रत्येक 
लकेर कारणीं लागली पाहिजे »-पण या अडाणी माण- 
साशीं बोलण्याचा आतां मला अगदीं कंटाळा आला 
होता. माझ्या मनांतली ही गोष्ट वेगळ्या रीतीर्न मी 
सुचवून पाहिली. मी म्हणालो,-““ आधींच तुज्ञे फार 
उपकार झाळे आहेत माझ्यावर, माझा जीव तूं वांच- 
वला आहेस, तो जीव आतां कारणीं लावायला हवा. 
त्यासाठीं आधीं त्या रस्त्याचा शोध घ्यायला हवा. 
आणि स्पीडॉमीटर दुरुस्त करून व्यायला हवा. ” 

“« पण त्यापूर्वी तुमच्या त्या रस्त्याकडे जाणाऱ्या 
वाटेचा श्लोध घ्यायला हवा. ” 

“ म्हणजे काय १ त्या आमच्या रस्त्याकडे जाणाऱ्या 
वाटा आहेत का तुमच्या या जगलांत १ ” 

“ आहेत तर. वाटा आहेत. दरवाजे पण आहेत. ” 

“ मग चल तर, आधीं मला वाट दाखव पाहूं. ” 

त्यानं मुकाट्याने पायांखाळची वाट सोडली , आणि 
रस्त्याची वाट धरली. त्याच्या मागोमाग मी मुकाट्याने 
चालायला लागलों. थोड्या वेळानं आम्ही त्या पाटाशीं 
येऊन पोंचला. पाटाजवळ एकदम वाट संपली. इथं 
पाटाचे पात्र चांगळेच रुंद होतं. आणि पलीकडे 
जाण्यासाठी एक झलता पूल होता. पुलाच्या पलीकडे 
एंक मोठा दरवाजा होता. हस्तिदतासारखा पांढरा 
शुभ्र, तो दरवाजा कुंपणांतच उभा केलेला दिसत होता. 
त्याचीं दारं कुंपणाच्या पलीकडे बाहेरच्या बाजूला 
उघडण्यासारखीं केळेलीं दिसत होतीं. दाराच्या फटींतून 
पलीकडचा रस्ता स्वच्छ दिसत होता,- नुकताच मी 
सोडून दिला होता तसा, थेट अगदीं तसाच रस्ता !- 
रस्त्यावर धूळ सांठलेली होती. रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजूना कुंपणांचे बांध घातलेले होते. आणि त्या' 
बांधांमधून दृष्टि पोंचेपर्यंत तो रस्ता सरळ पुढें गेळेळा 
दिसत होता.- अगदीं थेट क्षितिजापर्यंत. तो माझा 


रस्ता दिसल्याबरोबर आनंदानं हरखून मी ओरडलों,- 
“ अरेच्चा, हा तर माझाच रस्ता! ” 


पण त्यानं मला तात्काळ मार्गे खेंचळं, तो 
म्हणाला ,-“ ह. ह. हा तोच रस्ता आहे खरा. पण 
रस्त्याच्या ज्या भागांत तूं घांवत होतास, तो हा नाहीं. 
इथूनच तुझा रस्ता सुरू होतो. हजारों वषीपूर्वी 
आमच्यांतलींच कांहीं माणसं इथून या रस्त्यानं 
पहिल्यांदा गेलीं, त्यांना एकदम पाय शिणवायची 
लहर आली होती! ” 


२३५ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य _ 2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
._) 
५, ' क र्त ज्र 
% 90023 त्रि 
क कळु 2) १. > 


) ह पाल । 
*.सा्घे ७५ खो>** 
छि अमृतमहोत्सवी (9 
न्ट< (अमृतमहोत्सवी & >७ 


६ ( 
्€ "स. वष ८ ् औक 
*८ » शेण १ 


“पु 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तो काय बोलत होता, तें त्याचं त्यालाच कळत 
होतं कीं नाहीं, कुणास ठाऊक ? कारण तो रस्ता मी 
जिथं सोडून दिला होता, ती जागा इथून फार तर मेल 
दोन मेलांपेक्षां अधिक लांत्र नाहीं, हें माझ्या डोळ्यां- 
ना खच्छ दिसत होतं. पण माझ्यावरोबरचा हा 
अडाणी माणूस आपल्या पिकलेल्या केसांचा हवाला 
देऊन अट्टाहासानं मला सांगत होता, - आणि मी 
ऐकत होतों, - “' बरोबर आहे तुझं म्हणणं. हा रस्ता 
तोच आहे. इथूनच तो निघाला आहे. इथून जरी तो 
सरळ पुढें गेळेला दिसला, तरी खरोखरच या जागे- 
पासून तो कधींच फार दूर जात नाहीं. बहुतेक वेळां 
आमच्या हहीच्या वाजुताजूनंच तो जातो, आणि 
केव्हां केव्हां तर आमच्या हद्दीच्या कुंपणाला तो 
मिडल्यासारखा दिसतो ! 7 -__ 

म्हातारा काय बडबडत होता, कुणास ठाऊक ? 
मठा तर कांहीं त्याचा बोध होत नव्हता. मला सम- 
जावं, म्हणून एकदां तो खालीं वांकला आणि पाटाच्या 
कांठावरच्या ओल्या मातीत एका काडीनं त्यानं एक 
चित्रविचित्र आकृति काढली, त्या रस्त्याचा नकाशा 
होता तो बहुतेक, मुळांत तो नकाशाच चुकलेला आहे 
आणि म्हाताऱ्याला दिशांचे कांहीं ज्ञान दिसत नाहीं, 
हे आतां मल्या पुरतेपणी समजून चुकलं होतं. तो तर 
अ असंच भासवीत होता कीं आमच्या त्या रस्त्याला 
असख्य वळणं आहेत. त्याचं तं सचित्र भाष्य ऐकन 
मो रागारागानं म्हणालो, - तुझा हा सारा नकाशाचे 


आहे, ” पुढेंच जातो 
प. पुढें म्हणजे कठे ? »___.. 3 
३- * ण त्यान भाबडेपणानं 


विचारलं, 


ठे ते मलाुद्धा माहीत नाहीं. आमच्यापैकी 
कुणालाच त माहीत नाही, कदाचित्‌ एखाद्या गगन- 
भदी पबताच्या पायथ्याशी हा रस्ता खुंटत असेल, 
किंवा कुणीं सांगाव, कदाचित्‌ तो रस्ता सरळ समुद्रांत 
उतत असेल, पण हा. रस्ता एकसारखा पुढेंच जातो 
आहे, याची साक्ष परवायळा डोळेच हवेत, अस नाहीं. 
हा रस्ता असा सरळ पुढेंच॑जातो आहे, म्हणून तर 


आम्ही आपापसांत एकमेकांच्या पुढें जाण्यासाठी एक- 
सारखे झगडतों आहोंत. दुसऱ्यांना मार्गे टाकण आणि 
अखंड धांवत सर्वांच्या पुढें जाणं, - हे तर आमच्या साऱ्या 
घडपडीचं सूत्र आहे, त्यामुळंच तर अखंड पुढें 
जाण्यासाठी आमच्या पायांत प्रत्यही नवी ताकद 
संचारते. तुमच्यांत आणि आमच्यांत जो फरक आहे, 
तो हाच. नाहींतर तुम्ही लोक | इथं एकाच जागीं 
सडत कुजत मरतां. तिथं रस्त्यावर स्पर्धा आहे. 
आणि स्पर्धा आहे. म्हणून जिवंतपणा आहे. 
तुम्हां लोकांना कांहीं करावंसंच वाटत नाहीं. 
म्हून तुम्ही कधींच मरून गेलां आहांत. 
आतां मधांचाच तो बाप्या पहा ना. तो घांबळा चांगला. 
उड्या पण चांगल्या मारल्या त्यानं. पोहला चांगला. 
हें सारं खरं. पण तिथं आमच्यांत एकेक माणूस असा 
आहे कीं जो त्याच्यापेक्षा अधिक वेगानं धांवेळ, 
अधिक चपळाईंनं उड्या मारील, अधिक दमानं 
पोहत राहील, एकाच विषयांत प्रावीण्य मिळविण्याच्या 
ईष्येंनं जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रांत आम्ही राक्षसी विक्रम 

करून ठेवले आहेत. - त्याचप्रमाणे मधांची ती चोरून 
गाणारी मुलगी -” 

पण हैं वाक्‍य मी. कांहीं पुर केलं नाहीं. इतक्यांत 
माझी नजर दुसरीकडे वळली. त्यासरशी मी एकदम 
ओरडून उठलो. - “ अरेच्चा, ही काय भानगड 
आहे १ ती पहा पलीकडे एक बाई पाण्यांत पाय सोडून 
बसळी आहे. मला चांगलं माहीत आहे म्हणून. 
नाहींतर थेट आमच्या डॉ० मुमताज रामदाससारखी 
ती दिसते आहे. एक क्षणभर तर मी फसलोंच, मळा 
वाटलं कीं तीच ती म्हणून. ” 

“कां बरं ? तीसुद्धा असेल. ९ 

“ छे: छे: ती कशी असेल ? शक्‍यच नाहीं तं. 
आतां नुकतीच मला मागें टाकून ती पुढें निघून गेली, 
आतां संध्याकाळीं साडेपांच वाजतां तिचें व्याख्यान 
आहे. आतां किती वाजळे आहेत ? ”_- किती वाजले 
त॑ पहाण्यासाठी मी खिश्यांतून घड्याळ बाहेर काढलें, 
पण ते सुद्धा बेटं बंद पडलं होतं | कुठळंच यंत्र म्हणून 
इर्थे चालणार नाहीं, असा शाप आहे कीं काय या 
डुदुंबी भूमीला १ - छे: पण ही बाई डॉ. मुमताज 
रामदास असणं शक्‍यच नाहीं. ! 

“ कां! नवल वाटलं तुम्हांला १ मग मी सांगतों 


३६ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
५४४ शै र 
२: ळा 


ऱ्< का 
चू 'नवभारत 6. 
क ७५ . 3) 
७ अमृतमहोत्सवी 
*६<र अमृतमहोत्सवी (3-७ 
"स वष 


> वर्ष. ४ 
*९ , से. “क 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


कुंपणाच्या 


कीं त्यांत नवल वाटण्यासारखं कांहीं नाहीं. रस्ता 
सोडलेले असे पुष्कळ लोक इथं एकमेकांना पाहून 
असेच आश्चर्यचकित होतात, या कुंपणांतून सर्व प्रका- 
रचे रस्त्यावरचे लोक इथं हरघडी येतच असतात. 
- रायतींत पुढें घांवणारे इथं येतात. शर्यतीत मागें 
पडलेळे पण येतात. फार काय तुमच्या त्या रस्त्यावर 
घांबतां घांवतां उरीं फुटून जे मधेंच मरगळतात, 
ते सुद्धां इथं येतात. पुष्कळ वेळां या कुंपणाजवळ उभा 
राहून मी त्या रस्त्याचा कानोसा घेतो. रस्त्यावरचे 
अनेक आवाज इथं स्पष्ट ऐकूं येतात. - कसळे आवाज, 
तें तुम्हांला चांगळं माहीत आहे !- आणि मग कोण 
शर्यत सोडून इकडे येतो, त्याची मी मर्जेत्त वाट 
पाहात बसतों. आज तुम्हांला जसं मी पाटांतल्या 
पाण्यांतून ओहून काढलं, तसंच आणखी कितीतरी 
लोकांना मी जीवदान दिलेलं आहे. रस्ता सोडून इथं 
आलेल्या प्रत्येक माणसाचं आम्ही मोठ्या आनंदानं 
स्वागत करतों. कारण आमच्या या देशांत फारच थोडे 
लोक आहेत. खरं म्हणजे जगांतल्या सर्व माणसांना 
पुरून उरेळ एवढा मोठा हा देश आहे, पण इथं 
माणसंच फार कमी आहेत | ” 

“८ असणारच. माणसांना त्यांचे त्यांचे उद्योग आहेत. 
त्यांना कांहींतरी करायचं आहे. शार्यतींत पुढें जायचं 
आहे ??-मी त्याला/समजावूग सांगत होतों, एखाद्या 
लहान मुलासारखा कुतूहलानं तो माझं बोलणं ऐकत 
होता. पण इतक्यांत मळा रस्त्याची आठवण झाली, 
आतां मला भर वेगांत घांबावं लागणार आहे. संध्या- 
काळ झाली होती. काळोख व्हायच्या आंत रस्त्यावर 
पोंचायळाच हवं होतं. 

« बर॑ आहे, येतों मी.”- असं म्हणून मी एकदम 
रस्त्याकडे तोंड वळवलं. त्यासरशी त्यानं माझे बखोटे 
धरून जोरांत मळा मागे खेचले. आता. माठ महा 
त्याची भीति वाटली. लाच्या हातांतून सुटण्यासाठी 
मी जराशी धडपड कल्न पाहिली. पण त्याची पकड 


जबरदस्त होती! वि 
“ तुम्हांला तसा मी जाऊं दणार 
म्हणाला 


नाहीं ”- तो 


पलीकडे -! 


म्हणजे आतां मला त्याची संगत तापदायक वाटायला 
लागली होती. पाहुणचाराचं त्याचं आमंत्रण अगदीं 
मनापासूनचं होतं. पण मला कुर्ठे त्याचा पाहुणचार 
हवा होता ? त्याच्या मगरमिठींतून स्वतःला सोड- 
वून घेण्यासाठीं मी पुष्कळ घडपड करून पाहिली. पण 
कांहीं केल्या म्हातारा मळा सोडीच ना आणि कुस्तीचे 
शिक्षण तर मी मुळींच घेतलेलं नव्हतं. तसे अव्वल 
दर्जाचे प्रसिद्ध कुस्तीगीर आमच्यांत कितीतरी होते ! 
पण कुस्ती हा कांहीं माझ्या खास अभ्यासाचा विषय 
नव्हता, तेव्हां शेवटीं मुकाट्याने त्याच्या मागोमाग 
जाणं मला भागच पडलं, 

एक गोष्ट तर खरीच, ज्या ठिकाणीं मी कुंपणांतून 
बाहेर पडलों होतों, ती नेमकी जागा एकट्यानं शोधून 
मला कधींच सांपडली नसती. वाटेने त्याची बडत्ड 
एकसारखी चाळून होती. या नव्या पाहुण्याला तिथलं 
काय दाखवू आणि किती दाखवू, असं त्याला होऊन 
गेलं होतं. त्याचं हे कंटाळवाणं दाखवणं संपल्याशिवाय 
तो कांहीं माझ्या जागीं मला नेऊन सोडणार नाहीं, 
हें आतां मला पक्कं कळून चुकलं होतं. कांहीं झालं 
तरी एक निश्चय मी मनाश्ीं करून ठेवला होता कीं, 
इथं झोंपायचं म्हणून नाहीं. हा देश मला परका होता, 
इथळे लोक मला परके होते. तसा हा देश 
चांगला होता. तिथळे लोक पण चांगले होते. 
पण तरीसुद्धा त्यांच्याविषयी माझ्या मनांत अढी 
होती. खरं म्हणजे आतां मला चांगली सडकून भूक 
लागली होती, कितीतरी वेळां त्याने मला वूध 
पिण्याचा आग्रह केला. वाटेंत लोकांनीं हंसत मुखानं 
मला नाना प्रकारचीं रसरशीत फळं दिलीं. पण मला 
तिथलं दूध प्यायचं नव्हतं. तिथली फळं खायचीं 
नव्हतीं, चारदोन लोकांनीं मधानं भरलेले द्रोण माझ्या 
पुढ्यांत ठेवळे, पण मला तिथला मधसुद्धां नको होता, 
प्रत्येक वेळीं मोठ्या विनयानं, “ मला भूक नाहीं” 
म्हणून मी सांगितलं, तिथल्या बायकामुलांनीं रंगी - 
बेरंगी सुगंधी फुलांचे गुच्छ माझ्या हातीं दिले. पण 
कोणाचं लक्ष नाहीं, असं पाहून मी ते वाटेंतच टाकून 
दिले. जदली संध्याकाळ झाली , तसे कितीतरी लोक 
तिथं गोळा व्हायला लागले,'कांहीं गलिच्छ माणसं तर 


यल | क १ मी 
“ म्हणजे काय? मला जायलाच हव ससे ब उगीच इकडच्या 
आयवर्जू व ह तो पण तिथला पाहुणचार घेतल्या” गुरांढोरांसारली कळ ल पल्ली म लळा 
रन धा ल्‌, न डा यार मत्ता. ल तिकडच्या गप्पा छाटीत होतीं, आणि कांह जण त 
तो मला सोडायल ह हे 
भे, भा. ६ २७ ल. प 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
५ करर व र 
२. चा 


प तो ल 
साली ७५ . १९ 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी > ७ 

) ऐल, र (ि 

"स, वष 


र्ष“ नी). ८ प 
*९ , ठा “१ 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


चक्क त्या हिरवळीवर लोळत होते. झाडांच्या पारांवर 
आणि शेतांच्या बांधांवर जमून माणसं चकाट्या काय 
पिटीत होतीं ! नाचत काय होतीं 1 गाणीं काय गात 
होतीं ! त्या जंगली माणसांचा तिथला तो आयुष्यक्रम 
पाहून खरोखरच मला त्यांची दया आली. या 
लोकांना अगदींच कसं कांहीं कळत नाहीं ! मला 
कांहींच समजेना, पलीकडे रस्त्यावरून सारे जग 
धांवत होतं, पुढें जात होतं आणि हे सारे अडाणी 
आळशी लोक इथं वेळेचा, उत्साहाचा आणि शक्तीचा 
कोण अपव्यय करीत होते ! त्या विचारानं माझं मन 
मनस्वी खिन्न झालं. 

मावळत्या सूर्याच्या नारिंगी प्रकाशांत या हट्ट 
म्हाताऱ्याबरोवबर मी भराभर चालत होतों. 
माझ्या पायांत पुन्हा शिसं भरायला लागलं होतं. 
पोटांत कावळे ओरडत होते. पण मनांत मी 
प्राथना करीत होतों : * मला माझा तो रस्ता हवा 
आहे. रस्त्यावरच्या शार्यतींत घांवायळा हवं आहे. त्या 
रस्त्यावर खरं जीवन आहे. तिथे संघ्ध आहे, युद्ध 
आहे. जय आहे. पराभव आहे. अपेश आहे. पण 
आद्या आहे, तिथं द्वेष आहे. तिरस्कार आहे. स्पर्धा 
आहे. त्या स्पर्धेतच जीवनाचा अर्थ आहे. तो रस्ता 
अनंत आहे. त्याचा शेवट कुठें होतो, तें मळा माहीत 
नाहीं. पण तरी सुद्धां त्या रस्त्यावरच्या स्पर्धेतच खरं 
पौरुष आहे. तिथं उरीं फुटून मरण्यांत सुद्धां विलक्षण 
आनंद आहे |! ? 

शेवटीं पाटाच्या कांठानं चालतां चालतां आम्ही 
डतऱ्या एका पुलापाशीं येऊन थांबे. तिथे सुद्धां 
पाटाचं पात्र बरंच रुंद दिसत होतं. इथंहि पुलाच्या 
पळीकडे कुंपणाच्या बाजूळा एक मोठा दरबाजा होता. 
मधांच्या त्या पहिल्या दरवाज्यासारखाच, पण या दर- 
वाज्याचीं दारं पारदर्शक होतीं आणि आंतल्या वाजूळा 
उघडतील अशीं होतीं. श्र 

आतां काळोख दाटायळा लागला होता. त्या दारांतून 
मी पटीकडे पाहिलं, तिकडे सुद्धा तोच रता होता. जो 
रस्ता मी सोडला, तसाच कठीण, कंटाळवाणा, घुळीन 
भरलेला, दोन्ही बाजूंनीं उंच उंच कुंपणांनीं बंदिस्त 
केलेला , लांबच लांब » अनेत असा तो रस्ता होता. 


अनुक्रमणिका 


तो रस्ता फिरून दिसल्यावरोबर माझ्या मनांत 
अस्वस्थतेची कळ उमटली, असं वाट्लं कीं या 
निर्वाणींच्या क्षणीं मनांवर लादलेले संयमाचे सारे 
बंध तटातट तुटून निखळून पडताहेत ! तेवढ्यांत 
बाजूनं एक मनुष्य येतांना दिसला. रात्रीच्या निवाऱ्या- 
साठीं डोंगरांच्या दिशेनं झपाझप पावलं टाकीत तो 
चाललेला होता. त्याच्या कमरेला कोयता खोंचलेला 
होता. खांद्यावर फावडं होतं. डोक्‍यावर फुलांफळांनीं 
भरलेली वेताची टोपली होती. त्याच्या हातांत कसला 
तरी बुधला होता, तो एकसारखा त्याच्या 
चालीनं हिंदकळत होता, त्या मूढ क्षणार्धात मनुष्य- 
जातीचं अवघं भवितव्य मी द्युगारून दिलं, डोळ्यां- 


समोर पसरलेल्या त्या अनंत रस्त्याचा मला विसर पडला. . 


त्याच्या पाठोपाठ मी धांवत सुटलो. त्याच्या हातांतला 


बुधला मी हिसकून घेतला आणि एकदम तोंडाला. 


लावला. त्या बुधल्यांत मध होता कां मद्य होतं, त्याचं 
पण भान मला राहिलं नाहीं. पण माझ्या शिणलेल्या 
गात्रांना त्या रसायनानं संजीवन दिलं, हें मात्र खरं. 
त्या धुंद क्षणांत जसं कांहीं मी एक स्व पाहिलं. 
जसा कांहीं माझा तो वृद्ध सांगाती दारं सताड उघडून 
देत होता आणि माझ्याकडे वळून मला सांगत 
होता, - “ या इथं तुझ्या रस्त्याचा देवट झाला, आतां 
या दारांतून सर्व लोक इकडेच येतील, रस्ताच संपल्या- 
वर त्यांना दुसरी गतीच नाहीं. २ 
नंतर पुढें काय झालं, तें मळा धड कांहींच आठ- 
वत नाहीं, मळा आठवतं तें एवढंच कीं रात्र- 
पक्षी जादूनं भारलेलीं गोड गोड गाणीं गात होते. 
आढसर गवताचा धुंद सुगंध सगळीकडे दरवळला 
होता. आणि वर आमभाळांतून तारका अमृतवपीव 
करीत होत्या, ज्या माणसाच्या वबुधल्यांतळं रसायन 
मी चोरून प्यायली होतों तोच मनुष्य मला अलगद्‌ 
उचटून हिरवळीच्या मऊ मऊ शय्येवर ठेवीत होता, 
मंद चंद्रप्रकाशांत त्याची आकृति माझ्या ओळखीची 
वाटली, हळुं हळुं रस्त्याचा मला विसर पडत होता. 
आणि आठवत होती ती फक्त एकच गोष्ट,-तो 
माझाच भाऊ होता ! माझा सख्या भाऊ होता || 
[. इ. एम्‌, फॉस्टरवरून ]. 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


गू ९ र 2 र ु 


%्ऱ चे पर्यत 9.4 


1८ का 
"नवभारत के. 
ष्य । ७५ . 3» 
७ अमृतमहोत्सवी 
भद 4) १ वर्ष शं 
८, ऐश “१ 


कर 60५8 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा, अ. मि. शहा 


धर्म क्रान्तिकारक कीं क्रान्तिविरोधी? 


“ नवभारता'च्या गेल्या जुळे १९५५ च्या 
अंकांत भाचार्य जावडेकर यांनीं "घम माणि समाज- 
क्ान्तिर असा एक लेख लिहिला असून त्यांत धम ही 
समाजाला बंधनसुक्त करूं शकणारी क्रान्तिकार शक्ति 
होऊं शकेल अशा अर्थाचें प्रतिपादन केळें आहे. धम 
हा किती अपायकारक होऊं राकतो याचें हिंदुस्थानची 
झालेली फाळणी हे मूर्तेमंत उदाहरण आहे. तें पाहिल्या- 
नंतर तरी आपल्या समाजांतील धर्माचें स्थान वणन 
करतांना व धार्मिक परिभाषा वापरतांना राजकीय 
विचारवंत सावधगिरी राखतील असं वाटलें होतें. तात्विक 
विचार आणि त्यांचा प्रत्यक्ष आचार यांमधील अंतर 
आपल्या देशामध्ये पाश्चात्य देशांच्या मानाने खूपच 
आहे. शिक्षणासारख्या निरूपद्रवी क्षेत्रांतहि त॑आप- 
ल्याकडे दिसून येते. अश्या परिस्थितींत, घम म्हणजे 
आपल्या सव रोगांवर रामबाण उपाय आहे असें मानणें 
हें फक्त संतांनाच शक्‍य आहे. अर्थात्‌ आचार्य जाव- 
डेकर यांनीं धर्माची तरफदारी करतांना, त्यांतील अनिष्ट 
गोष्टी काढून, त्याला चांगला “ तावून सुलाखून *, 
सोज्ज्वळ करून घेतला आहे हें खरे, पण त्यामुळेंच असा 
सोज्ज्वळ करून घेतलेला घम सामाजिक व मानसिक 
क्रांति घडवून आणण्याचे साधन म्हणून किती प्रभावी 
होऊं शकेल याची वानवाच आहे. आचाय जावडेकर 
हे थोर विचारवंत असून, विचारांची समीक्षा करणें हें 
त्यांचें जीवनकार्य आहे. सवोदयाला तत्त्वज्ञानाचे अधि- 
छान द्यावयाचा त्यांचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच त्यांच्या 
विचारांचे थोडें सविस्तर परीक्षण करणें आवश्‍यक आहे 
आणि विचार सुस्पष्ट होण्याच्या दृष्टीने हें परीक्षण 
खोलात जाऊन सडेतोडपणें होण्याचीहि गरज आहे 

आचार्य जावडेकरांच्या विचारामागील ताच्विक भूमि- 
केचें परीक्षण करण्यापूर्वी, 'जीवनाचे तत्त्वज्ञान याचा 
नक्की आहय निश्चित करणें आवश्यक आहे. जीबना- 
च्या तत्त्वश्ञानाकडून द्विविध कायं अपेक्षित असते. एक 
म्हणजे त्यांतीळ वैचारिक उपपत्तीच्या द्वारे, विश्वाचे समपर 
चित्र डोळ्यापढें उभें करून, विश्वांत माणठाचे स्थान 
काय याचें ज्ञान कलन देणें, दुसरें म्हणजे माणसान स्वतः 
च्या चेयक्तिक जीवनांत ब समाजांत कस वागावे याचे 


सर्वाधिकारवादी इत्यादि तत्त्वज्ञानपद्धतींमध्यें एक समान 
वेशिष्टय आढळून येतें. तें म्हणजे त्या त्या तत्त्वज्ञानां- 
तीळ नीतिनियमांचा आनचारविषयक भाग हा त्या 
तत्त्व्ञानांतील विश्वविषयक विचाराच्या अधिष्ठानावर 
आधारलेला असतो. अद्या तत्त्वज्ञानांतून विश्वाविषयीं 
जी कांहीं अतिभौतिक उपपत्ति बसविली असेल, त्या 
उपपत्तीनें नीतिशास्त्र ठरत असतें, विश्वोत्पत्ती विषयीं ज्या 
कांहीं कल्पना केल्या असतील त्या कल्पनांवर समाज- 
शास्त्राचे नियम बसविले जातात, विश्वाच्या बुडाशी 
कांहीं नियंत्रक तत्त्व असून या जगांत जं कांहीं घडून 
येते ते या विश्वतत्त्वाच्या व्यापाराचा आविष्कार होय, 
असे ह्या तत्त्ज्ञानपद्धती मानतात. चिद्‌वादी हेगेल 
विश्व हे एका परम चिद्दस्त- ( [९8 ) चें उत्तान्त रूप 
मानतो, तर जडवादी माक्‍सला विश्व हें विरोधविकास- 
वादाच्या नियमांचा आविष्कार वाटते. आपापली 
विश्वविषयक उपपत्ति हीच अंतिम सत्याचे ज्ञान करूंन 
देणारी आणि व्यक्तीर्ने कसें वागावें याचें मार्गदर्रन कर- 
णारी आहे असें दोघांनाहि वाटतें. विश्वाची अशी कांहीं 
अतिभोतिक ( ॥121811151081 ) उपपत्ति लावली 


तरच मानवी घडामोडींचा अर्थ लागतो असें दोघेहि 


मानतात आणि मानवी वतनाचा चांगले - वाईटपणा 
त्या आपल्या विश्वविषयक उपपत्तीच्या कसोटीवर 
ठरवीत असतात, परंतु जर तकेशुद्ध रीतीनें विचार 
केला, तर या तत्त्वप्रणालींचे पयेवसान शेवटीं एकछाप 
हुकूमशाही संस्कृतींत होण्याचा धोका आहे. 
या तत्त्वज्ञानाच्या छायेखालीं वाढणाऱ्या राज्य- 
संस्था, धर्मसंस्था, राजकीय पक्ष हे आपणांस विश्वसत्य 
कळलें आहे असा दांबा करून व्यक्तीचे जीवन संपूर्ण- 
पणें नियेत्रित करून टाकतात. आचार्य जावडेकर 
प्रतिपादतात तशा धर्माधिष्ठित तत्त्वश्ञानाचोहि सचना 
अशीच हेगेल व मार्क्सच्या सारीच आहे. धर्मा- 
घिष्टित तत्त्वज्ञानांत ज्या श्रद्धा प्रामुख्यानें आढळून 
येतात त्या म्हणजे (१ ) आत्मा, व एखादा सगुण 
ईश्वर वा देवी विश्वशक्ति यांवर विश्वास ( २ ) मानवी 
पुरुषार्थाचे अंतिम उदिष्ट म्हणजे इन्द्रियविषयांच्या 
मोहपाशांपासून ब कमेबंधापासून मुक्त होणें अशी 


मोक्षविषयक श्रद्धा, ईथर मानणाऱ्या धर्मामध्ये तर 
नीतिनियमांच्य न करणें, अठीकडीलळ म॑ 
1 द्वारें सागंदश ी- ग अोतित शहद 
धिष्ठित व्य सोडून बाकीच्या धर्माधिडित, परक मिलन डोदिने मोग हा 
२१९ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


य. 
चा र्क य्व् 
सळनवभारत ही. 
बह ७५ . ७4९ 
न. छ्िअमृतमहोत्सवी/5/-»२७ 
*. करक 

्ी 

र) ९४ जक 


ही हि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मानलें आहे. 

धर्माधिष्ठित तत्त्वश्ञानांतीळ मूल्ये भूतदयावादी 
संन्यासवादाला साजेशीं असतात. आधुनिक वैज्ञानिक 
सस्कृतीने जोपासलेली जीं मूल्ये -उदा० आर्थिक व 
सामाजिक पातळीवरील समता, व्यक्तीच्या सर्जनशक्तीला 
अधिकाअधिक स्वातंत्रय मिळत जावें ही कल्पना, 
त्याचप्रमाणे कलांच्या मूल्यांचे केन्ध कोठें मानवाच्या 
बाहेर वा पलीकडे नसून ते मानवांतच आहे, हा विचार- 
हीं सर्व मूल्ये धर्माधिष्ठित तत्त्जज्ञानांत तर्कडृ्या बसत 
नाहींत. अर्थात्‌, आचार्य जावडेकर असें म्हणूं दाक- 
केतील कीं ज्या धर्माचा वा धार्मिक वृत्तीचा मी पुर- 
स्कार करीत आहे, त्यामध्ये उपरिनिर्दिष्ट मूल्ये आप- 
ल्या जीवनांत जाणू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला प्रतिबंध 
करणारें असे कांहीं नाहीं. पण ज्या आचाय विनोबा 


व महात्मा गांधी यांच्या वचनांचा ते आधार घेतात. 


त्यांचे याबाबत काय म्हणणें आहे हे पहाणे उद्‌बोधक 
ठरेल, आचाय विनोब्रांचा पुढील उतारा पहावा : 
(' गीताप्रवचने ? १९५४. पान १८३-१८४ ) 
“चातुरवण्याची व्यवस्था.मळा गोड वाटते याचें कारण 
हेंच कीं तींत स्वाभाविकता व धम आहे. हा स्वधर्म 
टाळून चालणार नाहीं. ज़ आईवाप मला लाभलेतेच माज्ले 
आईबाप, आईबापांचा धंदा स्वमावतःच मुलाला प्राप्त 
होत असतो. जो धंदा पूवीपार चाळत आळा तो जर 
नीतिविरूद्ध नसेळ तर तो करणें, तोच उद्योग पुढें 
चालविणे, हा चातुवेण्यांतीळ एक मोठा विशेष 
आहे. पण चातुवर्ण्याची कल्पना जरी बाजूस ठेवली 
तरीहि सर्व राष्ट्रांत सर्वत्र जेथें चातुर्वर्ण्य नाहीं तेथेहि 
स्वधर्म सर्वाना प्रात्त झालेला आहे. दूरचीं कर्तव्ये - तीं 
कतेब्ये म्हणणें गोणच-कितीहि चांगलीं दिसलीं तरी तीं 
घेतां कामा नयेत, प्राप्तव्म साधा असला, कमी वाटला 
तरी जो मळा प्रा्ष तोच भला, तोच सुदर !? 
( जाड टाइप प्रस्तुत लेखकाचा. ) समाजांतील परि- 
व्तेनश्लीलता ( 30091 ॥॥०७[ए ) विनोधांना 
मान्य नाहीं हें लक्षांत घेण्यांसारखें आहे. 
त्यानंतर म, गांधींचा पुढील उतारा पहावा $ 
द 1-8 8 &शीक्रांग 0 1881, 
११५ एहाशर00 "ये 15 116 ९711816111 
8161086111 1101118811 गप(प8 णाला 
९०॥॥॥७४ 10 009 100 ९७1 11 ०१ ७७ 


४० 


अनुक्रमणिका 


गिंगत 6688101 छत छापा 1260658 
0७ 80प] 188(]688 एष 10 18 1000 
7७0, ]॥10॥1॥ 118 ग], 910 8]11070- 
08(2त 8. ए€ ७०7॥7681)01061108 
एलफहय ॥॥७ हाट त किर्शा ”- 


वरील उतारा आचार्य जावडेकरांनीं आपल्या म्हण- 


ण्याच्या पुष्ट्यर्थ म्हणून दिला आहे. ज्याला आधुनिक 
विश्ञानाचें -विदेषतः मानसशास्त्राचे तत्त्वज्ञानविषयक 
निष्कर्प परिचित आहेत अद्या कोणीहि वरील उतारा 
वाचला तर त्यांत त्याला महात्माजींच्या मानसिक घड- 
णींत जी अगम्य गूढवादी छटा होती तिचा आवि- 
ष्कार दिसेल, गूढवाद्याचा अनुभव दुसऱ्याला संक्रान्त 
करतां येत नाहीं. असें असतां, गूढवाद्याच्या अनुभवा- 
वर व्यक्तीच्या व समाजाच्या नेतिक जीवनाची उभा- 
रणी करूं पहाणे याचा अर्थ सर्वे विवेकाधिष्ठित वुद्धि- 
वादी नीतिशास्त्रच, कांहीं लोकविलक्षण पुरुषांच्या लह- 
रीवर म्हणा किंवा भ्रमावर म्हणा किंबा (आध्यात्मिक) 
अहकारावर म्हणा, सोंपवून त्याला कायमचे पारखे 
होणें असाच होतो. शिवाय असें कीं जी गूढवादी 
धार्मिक अनुभति ज्ञानविज्ञानक्रियेचे दरवाजेच बंद 
करून टाकते तिला क्रान्ति घडवून आणणारी विमोचक 
शक्ति म्हणणें कितपत सयुक्तिक होईल ! - खऱ्या शास्त्र- 
झुद्ध दृष्टीनें विचार करतां, केवळ राजकीय आणि 
सामाजिक गुलामगिरींतूनच नव्हे तर सानवापलीकडे 
कांहीं अति मानवी शक्ति आहे या भावनेच्या भ्रामक 
बंधनांवून जेव्हां मनुष्य मुक्त होईल तेव्हांच तो संपूर्ण 
अर्थानें मनुष्य या संशेस पात्र होईल, 


आचाय जावडेकरांनीं प्रतिपादिलेल्या धर्माधिष्ठित 
किंवा आध्यामिक तत्तज्ञानाची तर्कशुद्ध समीक्षा केली 
असतां, त्यांत अनेक गोष्टींची भेसळ आढळून येईल. 
इतिहासाच्या कांहीं घटना निवडून आपल्या विशिष्ट 
मनोरथानुसार त्यांचा अर्थ लावण्याची प्रश्‍त्ति, बुद्धि 
आणि श्रद्धा यांचा समन्वय करण्याचा प्रयत्न या 
गोष्टींमुळे त्यांचें तत्त्व्ञान घोंटाळ्याचें वाटते. उदाहर- 
णार्थ, त्यांच्या लेखांतील पुढील वाकय पहाण्यासारखे 
आहे: “सत्याग्रही सर्वोदयवाद्‌.. . संकुचित, सांप्रदायिक 
धर्माच्या मर्यादा उछेघून जाणारा आहे तसाच तो 
ाष्ट्रभेदांचें व मर्यादांचे उवन करून मानवतेसंबंधींचीं 
कतंब्ये अव्यमिचारी निठेनें पार पाडणारा आहे, 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
५ रर व क 
र 1 पर्यत ळ क 


*€ क 
ग्र तो । 
साली ७५ . 4९ 
७€2छ अमृतमहोत्सवी /$ 
जु प्र 0; ि 3 वळे 
"स, वष 


७” रक्ष. शः: > 
|) 'सशक्. 


कर 60५8 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


धर्म क्रान्तिकारक कीं क्रान्तिविरोधी ? 


किंबहुना या सवींचा समन्वय साधून त्यांना आध्या- 
त्मिक व व्यापक मानवघर्माचें अधिष्ठान देण्यांत 
आलेळे आहे. ” -( पान. ३६ ). 

वरील वाक्‍्यांतील पहिलें विधान, इतिहासांत घडून 
आलेल्या गेरसोयीच्या वाटणाऱ्या कांहीं घटना कशा 
दृष्टीआड होऊं शकतात याचे उदाहरण होय. 
गेल्या युद्धांतीळ मूळभूत॑ समस्या - लोकशाही 
कीं सर्वाधिकारी झोटिंग्याही - ही होती. पण त्या 
समस्येचे आकलन सत्याग्रही सवोदयवाद्यांना झालें 
नाहीं. स्वातंत्र्याच्या प्रीत्यर्थ, जगांतीळ आणि त्याबरो- 
बरच हिंदुस्थानांतील स्वातंत्र्याचे भवितव्य सुरक्षित 
रहावें म्हणून तात्कालिक राष्ट्रवादी हितसंत्रंघांपलीकडे 
जाऊन दूरदृष्टीने विचार करणें आवदयक होतें. 
पण तसा विचार सत्याग्रही सवौदयवाद्यांनीं त्या 
वेळीं केळा नाहीं, महायुद्धाच्या वेळीं ब्रिटिश 
लोकांची लोकशाही स्वातंत्र्याच्या रक्षणाथ उसळून 
आलिली प्रेरणा त्यांना समजली नाहीं. ब्रिटिश सत्ताधारी 
गटाची आपला ऱ्हास पावणारा साम्राज्यवाद टिकवून 
घरावयाची ती धडपड आहे अशी त्यांनीं गळत केली. 
याचाच अथे असा कीं, सत्याग्रही  सरवौदयबाद कितीहि 
सत्रध्रक्त असला, तरी ऐन मोक्याच्या वेळीं त्याच्या- 
कडून बरोबरच निर्णय घेतला जाईल याचा भरंवसा 
नाहीं,- आचायोच्या वरीळ उतार्‍्यांतील दुसरे 
चाक्‍्यहि, प्रजासमाजवादी पक्षांतील वैचारिक गोंधळाचे 
निदद्वांक॑ आहे. अर्थात्‌ आचार्य जावडेकर हे 
ग्रजासमाजवादी पक्षांत नाहींत हें खरें. व्यक्तिवाद , 
राष्ट्रवाद व समाजवाद यांचा सर्वोदयवादांत समन्वय 
साधला आहे असे आ. जावडेकर म्हणतात त्याचा 
निश्चित अर्थ काय है समजूं शकत नाहीं. व्यक्तिवाद, 
राष्ट्रवाद व समाजवाद हे राजकीय वाद्‌ परस्परांपासून 
भिन्न व परस्परविसंगत आहेत. व्यक्तिवादाला सामा- 
जिक नियंत्रणाचा जाच असह्य वाटतो. प्रत्येक व्यक्तीने 
आपापळें हित साधावे, त्यांतूनच सवाचे बडा होइल 
अल्ली व्यक्तिवादाची धारणा आहे. रा्राद कीची 
रराष्ट्रर्या कल्पनेला. सर्वेश्रेड मापक डीड क 
जनसमूहांच्या रास्त हितसंबंधांना कःपदा्थे समज क 

ी ७ त्री बेरीज म्हणजे राष्ट्र असं 
राष्ट्रांतील सवे घटकांची व्ही काहीं 
नसून त्या पलीकडेहि रे य नवे 
वस्तु आहे असे राष्ट्रवादी मानतो, अ 


अनुक्रमणिका 


मात्र राष्ट्र या कल्पनेचा चळवळ्या पुढाऱ्यांनी आणि 
परंपरागत हितसंत्रधी गटांनी आपल्या स्वार्थाकरितां 
उपयोग करून घेतला आहे. राष्ट्रवादाच्या भावनेची 
पकड इतकी जबरदस्त आहे कीं तिच्या 
तावडींतून सुटणें लोकश्याहीवाद्यालाहि कठिण आहे. 
यावर उपाय हाच कीं लोकशाहीने माणसाच्या भौतिक 
गरजा तर भागविल्याच पाहिजेत पण त्याचबरोबर, 
व्यक्तींना आपण एकटे नाहीं, आपणांला कोणी तरी 
आधार आहि अश्या प्रकारचें ( 88188 0 08101₹- 
10४ चें) सुरक्षिततेचे भावनात्मक समाधानहि माणसाला 
दिलें पाहिजे. राष्ट्र या कल्पनेचा उद्य होण्यापूर्वी, धर्माने 
हें सुरक्षिततेचे समाधान माणसाला दिलें होतें. आतां तें 
समाधान धर्म देऊं शकत नाहीं. कारण, गेल्या तीनशे 
वर्षातील घडून आलेल्या वैज्ञानिक संशोधनाने माणसा- 
ची विश्वाकडे पहाण्या'ची दृष्टीच पार बदळून गेली आहे. 


म्हणून व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद यांचा 
आज समन्वय करूं पहाणें म्हणज रीनेसन्सनंतर जे 
कांहीं महच्वाचे भिन्न राजकीय विचार उदित होऊन 
सुस्पष्टता व वैशिष्ट्य पावळे आहेत त्यांची गलत करणें 
होय. धम, व्यक्तिवाद, राष्ट्रवाद आणि समाजवाद यांचें 
मिश्रण करून त्या द्वारे समाजक्रांति होऊं शकेल 
हा आचार्य जावडेकरांचा वैचारिक प्रयत्न मनोरथप्राय 
( फाड] 0111111) आणि भाबडा वाटतो. 
शिवाय त्यांनीं धर्माला इतकें रंगहीन नीरस बनवून 
टाकलें आहे कीं, त्यामुळें त्यांचा हा प्रयत्न अधवट 
बुद्धिवादी व अर्धवट श्रद्धावादीहि वाटतो. त्यामुळें तो 
घड सुदिक्षितांनाहि पटणार नाहीं व अशिक्षित जनते- 
लाहि आकर्षक वाटणार नाहीं. जनतेला तत्त्वज्ञानाच्या 
निगुंण, निराकार कल्पना केव्हांहि पटत नसतात. 
मानववंशाश्ास्त्राप्रमाणें धर्माला मानवांच्या जीवनांत 
जे वासनात्मक अषधिष्टठाना आहे, त्याच्या 
घुडाशीं जावडेकर आणि गांधीजी म्हणतात त्याप्रमाणें 
घार्भिकता किंवा आपल्या निर्मात्याळा जाणून घेण्याच्या 
इच्छा ही नसून, अज्ञाताची माणसाला वाटणारी भीति 
आणि आप्रण व आपला वंश टिकून रहावा ही सहज- 
प्रेरणा या गोष्टी धर्माच्या बुडाशीं आहेत. विज्ञानाने 
अलीकडे जे विश्वाचे ज्ञान करून दिलें आहे त्यामुळे 
साहजिकच धर्माची मानवी मनावरील पकड हळूं हळू 
द्िथिळ होत गेली आहे. असे असतांना, धर्माला 


४९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
ऱि 
1. /' क्य र 
५ णत नळ 
%-.. कळु १ र. > 


ह पाल र्‍ । 
बहे ७५ छि 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी > 


> रः 
"पक्के, वर्ष क 9 
*₹- 2 तार क 


क कळा 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पुन्हां प्रतिष्ठा प्रास्त करून देणें हें फलज्योतिषाळा व 


किमयेला पुन्हां शास्त्राची प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्या- 


सारखा उलटा प्रयत्न होय. असा प्रयत्न करण्याने धार्मिक 
वेडगळ समजुती लोकमानसांत अधिकच मूळ धरून 
बसण्याचा संभव आहे. 

लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांना ज्या प्रश्नाला तोंड द्याव- 
याचें आहे त्याचीं दोन अंर्गे आहेत. एक म्हणज, 
त्यांनीं अशा एका तत्त्वश्ञानाची मांडणी करून दाख- 
विली पाहिजे कीं, ज्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनाला बाहेर- 
च्या कोणत्याहि शक्तीचे साधन बनावें न लागतां व्यक्ति 
म्हणून अर्थ व महत्त्व प्राप्त होईल. त्यांतूनच, मानवाला 
“ मानदंड ? मानून मानवतावादी नीतिशास्त्राची 
मांडणी करतां आली पाहिजे, दुसरे म्हणजे, लोकशाही- 
च्या पुरस्कत्यांना अशी एक व्यवहार्य समाजसंघटना 
सुचवितां आली पाहिजे कीं, ज्या संघटनेमध्ये नांदणाऱ्या 
सामान्य नागरिकाला, आधुनिक विज्ञानाने उपलब्ध 
करून दिलेल्या सुखसोयींना मुकावे न लगतां लोकशाही 
मूल्ये आपल्या दैनंदिन जीवनांत आणतां येतील, नुसता 
उपदेश करून - मग तो उपदेश करणारा केवढा मोठा 
संत असेना का-, कांहीं होणार नाहीं. | 

तथापि आचार्य जावडेकर आपल्या लेखांत असें 
प्रतिपादन करतात कीं गांधीवादाने लोकशाहीचे प्रश्न 
सुटतीळ एवढेंच नव्हे तर ते प्रश्न सोडविण्याचा: गांधी- 
वाद्‌ हाच एकमेंब उपाय असून, राजकीय नेत्यांकडून- 
विशेषतः आशियामधील नेत्यांकडून- त्याला अधिका- 
धिक मान्यता मिळत आहे. ते म्हणतातः “मानवी जीव- 
नांत ब समाजांत सर्वागीण क्रान्ति घडवून आणूं पहा- 
णारा मार्क्सवाद किंवा क्रान्तिकारी समाजवाद आणि 
गांधीवाद किंवा सत्याग्रही सर्वोदयवाद अशीं हीं दोन 
जीवनद्रने असून त्यांपैकी पहिले हें घर्मभावनेला 
व आम्मप्रेरणेला मारक तर दुसरें त्यांना तारक व उद्गारक 
आहे” (पान २६), “ आशियांतील राष्ट्रविधात्यांमध्ये 
आणखी एक वर्ग आहे. त्याचें असें मत आहे कां 
घर्मभावना ही केवळ प्रतिक्रांतिकारक भावना नसून ती 
क्रांतिकारक व पुरोगामी अश्ीहि वनू ठाकते. ” 
(पान ३३ ). न 

वरील उतार्‍्यांत ज्या गोष्टींचा उल्लेख केला आहे 
त्या वादग्रस्त आहेतच, त्या शिवाय इतर अनेक गोष्टी 


आ० जावडेकरांनीं दृष्टीआड केल्या आहेत. आचार्यांनी 
पश्चिम युरोपमधील इंग्लंड, हॉलंड, डेन्मार्क, स्कँडि- 
नेव्हिअन देश यांची दखल घेतलेली दिसत नाहीं. ह्या 
देशांना माकस॑वाद संमत नाहीं किंबा गांधीवादासारखें 
तत्त्वशानहि संमत नाहीं. तरीसुद्धा गेलीं कित्येक वर्ष 
या देशांतून नागरिकजीवनाची लोकशाही पद्धतीने 
बांधणी करण्याचा प्रयत्न चाळू असून त्यांत व्यक्तीला 
सुरक्षिततेची व स्वतःच्या विकासाकरितां वाढत्या 
स्वातंःयाची शाश्वती वरीचशी मिळाली आहे. - शिवाय 
आ» जावडेकरांना दुसरं असें विचारावेसे वाटतें कीं, 
आरियांत असा कोणता देशा आहे कीं ज्यांतीळ 
नेत्यांना आचारयांप्रमार्णे धर्म ही एक विमोचक व 
क्रान्तिकारक शक्ति वाटते १ चीन का जपान का 
ब्रह्मदेश का इंडोनेशिया १ इोजेप्त का तुर्कस्तान १ का 
सीलोन कीं पाकिस्तान १ -- आचार्यांच्या मनांत 
बहुधा भारत देश असावा, पण भारतांत सत्ताधारी 
पक्षाने गांधीवादाचा व्यवहारांत तरी पूर्णपणे त्याग 
केला आहे. गांधीवादाचें निष्ठापूवेक आचरण करण्याचा 
प्रयत्न करणारे घै्यशाली -पण किंचित्‌ तऱ्हेवाईक-असे 
मूठभर भूदान-कार्यकते आहेत हें खरें. पण त्यांच्यावर 
भिस्त ठेवून. गांधीवादाबद्दल व धर्माच्या क्रान्तिकारक 


शाक्तीबद्दल आहा बाळगणे हें कोंबडीने अडी घालण्या- : 


पूर्वीची तिच्या पिलांची जाहिरात करण्यासारखे 
जरा अकालीं, घाईंचेंच होत नाहीं काय १ 

» आपल्या आध्यात्मिक प्रज्ञेचा गाजावाजा न करितां 
स्कॅडिनेव्हिअन देश ज्याप्रमाणें आपला मार्ग क्रमीत 
आहेत त्याचप्रमाणें आपण देखील किंचित्‌ त्यांच्या- 
सारखाच पण आपल् विशिष्ट मार्ग काढला पाहिजे. 
आधुनिक विशानाने जी अपरिमित उत्पादनदाक्ति 
उपळ्ध करून दिली आहे, तिचा तर आपण आपल्या 
गरजांप्रमाणें उपयोग करून घेतला पाहिजेच. त्या- 
शिवायहि आधुनिक विज्ञानाने मानवी मनाला बंधमुक्त 
करणारा जो शास्त्रीय दृष्टिकोन निर्माण केला आहे तोहि 
आपण आत्मसात्‌ करून घेतला पाहिजे, तो तसा घेतांना 
आपल्या सांस्कृतिक परंपरेतील निकोप असा भाग 
ठेवावयास हरकत नाहीं. पण हें साधावयाचें तर 
आचार्य जावडेकर ज्या प्रकारचा रूक्ष, रंगरूपहीन घम 
सांगतात त्याचा कांहींहि उपयोग नाहीं. 


रब ट्र .ॉ मिड 


अनुक्रमणिका 


४२ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
क 
४ प र 
क फत, 
ष़् कळु 40७ १. क 


! ह पाल भे । 
*सा्घे ७५ खो>** 
& अमृतमहोत्सवी /$ 
०९ हो (१७ 


ी र 
[2.4 _ वर्ष कट ७ 
८० हि 


"कूक 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. गं. दे. खानोलकर 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथं ठाकूर 


रंडनमध्यें एका चित्रकाराच्या खोलींत कवितांचे 
वाचन चालले होते. निवडक अश्ी रसिक मंडळी 
जमली होती. कवि, चित्रकार, कथालेखक, नाटक- 
कार , साहित्याचे चाहते अशी मंडळी होती. 
ती. रवीन्द्रनाथांचे एक चाहते चित्रकार रोदे- 
न्स्टाइन यांच्या आमंत्रणावरून ही मंडळी जमली 
होती. विख्यात आयरिश कवि डब्लु. बी. यीट्स 
यांचेखेरीज बहुतेक सॉरे इंग्रजच होते. खवीन्दरनाथ व 
'त्यांची कविता यांचा परिचय करून देण्याकरितां रोदे- 
न्स्टाइननें या मंडळीला मुद्दाम पाचारण केळे होतें. 
रोदेन्स्याइनवरोवरच यीट्सचाहि त्यांत पुढाकार होता. 
या बैठकीत रवीन्द्नाथांच्या कवितांचा इंग्रजी अनुवाद 
तोच भावोदीपक आवाजांत तन्मयतेने वाचून दाख- 
बीत होता. “ गीतांजलीं 'तील कविता होत्या त्या $ 
६४६ शघुकारा ! प्रकाश | विश्वांत भरून राहणारा 
प्रकारा, नेत्रांचे चुंबन घेणारा प्रकारा, हृद- 
यांत माधुर्य उत्पन्न करणारा प्रकाश !! 
अहाहा ! माझ्या जिवलगा ! हा प्रकाश माझ्या 
जीवितांत र॒त्य करीत आहे; हाच प्रकाश माझ्या लाडक्या, 
माझ्या प्रेमरूपी वीणेच्या तारांवर आघात करीत आहे, 
या प्रकाशाच्याचमुळें आकाज्यावरील पडदा दूर होतो, 
वारा मोठ्या वेगाने स्वच्छंद वाहतो आणि सर्व प्रथ्वी- 
भर हास्य पसरते. वी व 
प्रकाशाच्या समुद्रावर फुल्पाख' आपलीं शछिडें 
पसरितात, कमळिणी व जाईचीं फुलें त्याच प्रकाशाच्या 
लाटांवर तरंगत राहतात, माइया लाडक्या | प्रत्येक 
ढगावर या प्रकाशाचा आघात होऊन तें सुवर्णमय चूण 
पसरते आणि तोच प्रकाश असँख्य रने सवे आभाळा- 
वर उघळितो. 
माझ्या प्रियकरा ! प्रत्येक 
हर्ष पसरत्टा जावून जिकडे तिर 
लेखकाच्या “ विश्वकवि रवी 
१ अनुवाद : गोविंद वासुदेव कानिटकर, 


पानापानाच्या ठिकाणीं 
कडे आनंदी आनंद भलून 


अनुक्रमणिका 


राहिला आहे. स्वणदीने आपल्या दोन्ही थडी बुडवून 
टाकल्या आहेत आणि जिकडे तिकडे आनंदाचा पूर 


लोटला आहे. ” 
रज 3 


र्न 
६६ टुहान बालकाच्या डोळ्यांवर हां हां म्हणतां 
येणारी झोंप ही येते तरी कुठून १ कुणाला 
कळलें आहे का १- होय. असे ऐकलें आहे कीं, अप्सरां- 
च्या एका गांबाजवळ एक दाट उपवन आहे. ज्यांत 
सदेव गुडुप अंधार असून काजव्यांच्या अंधुक प्रकाशाने 
मात्र जे उजळलेलें राहते, आणि जेथें मोहमायेच्या दोन 
नाजुक कळ्या लटकत असतात, अशा त्या ठिकाणीं 
बालकांच्या झोपेचे वसतिस्थान असून, तेथून ती 
नेत्रांचे चुंबन घेण्याकरितां येत असते. 
बालक झोंप असतां त्याच्या चिमकुल्या कोंवळ्या 
ओठांवर ज॑ मंद मधुर स्मित झळकत असतें, त्याचा 
जन्म कुठें झाला, माहित आहे का? - हो, आहे. असें 
रऐेकलें आहे कीं, एक चन्द्रकोर होती. तिच्यांतून बाहेर 
पडलेल्या, नूतन पाळवीप्रमाणे अति कोमल असलेल्या 
किरणारने वर्षाकालांतील अंतर्धान पावणाऱ्या मेधाच्या 
अंगाला स्पदी केला. त्या वेळीं दहिंवरानें न्हाळेळी उषा 
स्वप्ने पहात होती. आणि अशा त्या ठिकाणीं बालकाच्या 
मंद मधुर स्मिताचा जन्म झाला. 
लहान बालकाच्या डसलुशीत अवयवांवर स्निग्ध, 
मधुर ब अभिनव अशी जी कान्ति दृष्टीस पडते, ती 
इतके दिवस कुठें गुप होऊन राहिली होती, ठाऊक 
आहे कुणाला ! हो, त्या बालकाची आई जेव्हां छोटुक- 
लीशी होती, तेव्हांपासूनच स्निग्ध, मुग्ध, गूढ अद्य 
प्रेमाच्या ख्पा्ने तिच्या हृदयांत ती कान्ति भरून 
राहिली होती. ” 
परदेशी समाजासमोर परदेशी भाषेंत गद्यस्वरूपांत 
कविता वाचली जाण्याचा तो पहिलाच प्रसंग 


न्दरनाथ* या आगामी विस्तृत जीवनकथेंतील एक प्रकरण, 


४२ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
म, ९ ४२ 
% "मयात रळ शौ 


र्र 2.» 


ग तो र्क 
बह्ल्टो॑ ७५ . >१५ 
०६५7 ६अग्रतमहोत्सवी/ >> 

» "६ हू. ह 

"च. वष 


(2105 शः: १ 
*९ देश “१ 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


होता. कवितांतील भावना व कल्पना श्रोत्यांना अगदीं 
नवीन होत्या. नेहमींहून कांहींतरी अपूर्व असें आपण 
ऐकतों आहों, असें त्यांना क्षणोक्षणी वाटत होतें. 

वाचन संपले, खीन्द्रनाथांनीं भोंवतीं पाहिलें, सर्वच 
स्तब्ध होते. 

'रवीन्दरनाथ गोंधळले; किंचित्‌ पस्तावल्यासारसें 
त्यांना वाटळे, € आवडली नसावी बहुधा यांना माझी 
कविता. कदाचित्‌ कळलीहि नसेल. नको पडायला होतं 
मी या फंदांत, ? असेंहि त्यांना क्षणभर वाटलें. 

पण ती स्त्धता कविता न आवडल्याची निददीक 
नव्हती, कवितांतील हळुवार भावना व भव्योदात्त 
कल्पना यांमुळें श्रोत्यांची अंतःकरणे मुग्ध होऊन 
गेलीं होतीं. कवीचा कोणत्या शब्दांत गोरव करावा हें 
श्रोत्यांना कळेना. ते स्तिमित झाले होते. 

बेठकींतून बाहेर पडल्यावर मंडळीपेकीं कांहींजणांनीं 
रवीन्ट्रनाथांकडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अत्यंत 
आदरपूर्वक त्यांनीं त्यांचा गोरव केला. दीनबंधु सी. 
एफ्‌. भॅण्ड्यूज़ व “ एव्हरीमन ? ग्रंथमाळेचे संपादक 
अनेस्ट-न्हाइस हे दोघे त्यांपेकीं प्रमुख होते. 

* गीतांजलीं'तील त्या कवितांनी अँण्ड्युजच्या 
अंतःकरणाचा ठावच घेतला होता. रवीन्द्रनाथ ब्रेठकींतून 
बाहेर पडतांच त्यांचे मागोमाग ते निघाले, रवीन्द्रनाथांशीं 
किती किती बोलं, असें त्यांना झालें होतें. 

बाहेर शुभ्र रुपेरी चांदणें पडले होतें. वक्ष-वेलींवरून, 
लता-पछवांवरून आकाद्यांतील तो अमृतरस सारख्या 
ओतत होता. सारी सृष्टि स्तव्ध होती; विलक्षण गोड 
तंद्रींत ती होती. 

त्या फेनधवळ चांदण्यांत रबीन्द्रनाथ आणि 
अण्ड्यूजञ खूप खूप हिंडले, खूप खूप बोलले, 
अण्डरचरूजच्या अंतःकरणांतील भक्तिभावाला उधाण 
आलें होतें त्या रात्रीं, 

पृर्ड्रयूजञ , रोदेन्स्टाइन , यीट्स , अनेंस्ट ऱहाइस यां- 

सारख्यांच्या तोंडून वारैबार निघणाऱ्या प्ररासोद्रारां- 
मुळें लंडनमधील साहित्यप्रेमी मंडळींत रवीन्द्र-काव्या- 
बद्दळ जिज्ञासा वाढूं ठागळी. कवीला अल्पोपहारा*चीं 
आणि भोजनाची ,निमंत्रणे येऊ लागलीं, तत्कालीन 
साहिल्िकांशीं कवीच्या ओळखी वाढूं लागल्या, स्टे फड 
ब्छूक , मेसफील्ड, रॉबर्ट त्रिजीस , हेन्री बँडळे , बर्नाड 
शा, एच. जी, वेल्स, जॉन गाल्सवर्दी, एय्या' पाउंड, 
यीट्स्‌ यांसारख्या प्रथम . श्रेणींतील साहिलिकांदीं 


त्यांचा परिचय घडून आला, यीट्सूला तर रवीन्द्रनाथां- 
ची कविता स्वतःच्या काव्यकळेला नवीन स्फूर्त 
देणारी वाटली. तो या काळांत वेणुगीते (1,71105 ) 
रचण्यांत गढलेला असे. 

रवीन्द्रनाथांच्या लंडनमधील या वेळच्या आगमनाला 
रोदेन्स्टाइनचीच उत्सुकता कारण होती. कलकत्त्यात 
प्रसिद्ध होणाऱ्या * मॉडन रिव्ह्यु या मासिकाच्या एका 
अंकांत त्याने खीन्द्रनाथांची एक लघुकथा वाचली. या 
कथेनें मोहित होऊन त्यांच्याशीं परिचित असलेले 
रवीन्द्रनाथांचे एक चित्रकार पुतणे गगनेन्द्नाथ टागोर 
यांस पत्र लिहून, ' लेखकाने अशा आणखी कांहीं कथा 
लिहिल्या आहेत काय' अशी पृच्छा केली. या पत्रा'चें 
उत्तर म्हणून त्याजकडे एक वही घाडण्यांत आली, या 
वहींत रवीन्द्रनाथांचे शांतिनिकेतनम'धील एक सहकारी 
शिक्षक अजित चक्रवती यांनीं इंग्रजींत अनुवादित 
केलेल्या रवीन्द्रनाथांच्या कांहीं कविता होत्या. कथे- 
पेक्षांहि उच्च व गूढ अनुभूतीने भरलेल्या अश्या ह्या 
कविता होत्या. त्या वाचून रोदेन्स्टाइन मुग्ध झाला. 
रवीन्द्रनाथांचा साक्षात्‌ परिचय करून घेण्याची व त्यांचें 
आणखी लेखन वाचण्याची त्याची उत्सुकता अधिकच 
वाढली. कवितांचा इंग्रजी अनुवाद जरी तितकासा 
सफाईदार साधला नव्हता तरी त्यांतील विचारांचे 
वैभव व कल्पनांचे सौंदर्य त्याला असामान्य वाटलें. 
याच सुमारास कुचबिहारच्या राजघराण्यांतील एक 
साधुव्रत्तीचे ब्राह्ममक्त प्रमथलाळ सेन व कलकत्ता 
विद्यापीठांतील तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक डॉक्टर च्रजेन्द्र- 
नाथ सील यांचेशीं त्यांची भेट झाली. या भेटींत 
रवीन्धनाथ आणि त्यांचें वाड्यय यासंबंधीं त्याला 
पुष्कळच माहिती मिळाली. वास्तविक, दोन वर्षांपूर्वी 
(१९१०-११ ) रोदेन्स्टाइन भारतांत भारतीय शिल्प 
व चित्रकडा यांचा परिचय करून घेण्याकरिता भ्रमण 
करीत असतां, भारतीय कलेचा एक थोर चाहता व 
त्याच्या पुनरुज्जीवनासाठीं तळमळीने चळवळ चालवि- 
णारा हॅवेळ याच्या ओळखीनें कलकत्त्यास टागोर- 
कुटुंबांत येऊन राहिला होता; शिल्पकार गगनेन्द्रनाथ 
व चित्रकार अवनीन्द्रनाथ हे त्याचे सेही वनले होते. 
या टागोरद्रयांशीं त्याच्या जेव्हां “ साहित्य - संगीत - 
कळा विषयक गप्पा चाळत, तेव्हां त्या ठिकाणीं , 
ओंठावर सदा स्मित झळकत असलेली, अबोळ आणि 


-8-4 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


(यी र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
._) 
४ कित र 
% 90023 
ळत कळु १. > 


) ह पाल । 
*.सा्घे ७५ खो>** 
यि अमृतमहोत्सवी, ्ञि 
०९५7 रतमहात्सवा १७ 


६ ( 
्€ "स. वष ८ ् औक 
*८ » शेण १ 


“पु 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विश्धकवि खीन्द्रनाथ ठाकूर 


शांत वृत्तीची, सुंदर आणि तेजस्वी चेहर्‍याची, रेखींव 
बांध्याची, साधाच पण आकर्षैक पद्धतीनें पोशाक 
केलेली एक व्यक्ति वसत असे. गप्पांत ही व्यक्ति कधीं 
भाग घेत नसे, पण मोठ्या कुतूहलाने मात्र ती ऐके. 
ही व्यक्ति या टागोरद्दयांचा चुलता आहे एवढेच 
रोदेन्स्टाइनला माहित होतें. या चुलत्याचा परिचय 
पुतण्यांनीं कांहीं कधीं करून दिला नाहीं आणि 
रोदेन्स्टाइननेंहि इंग्रजांच्या स्वभावाप्रमाणे स्वतः होऊन 
करून घेतला नाहीं. ' मॉडन रिव्ह्यू मधील 
कथा वाचून ज्या व्यक्तीचा परिचय व्हावा म्हणून 
तो अत्युत्सुक झाला होता, ती व्यक्ति म्हणजे त्या 
बेठकींतीळ ती स्मितमुखी अबोल व्यक्तीच , हें जेव्हां 
त्याला टागोरबधुद्दयांकडून कळलें तेव्हां तर त्याच्या 


उत्सुकतेला सीमाच राहिली नाहीं, प्रमथलाल सेन, 


आणि डो. त्रजेन्दनाथ सील यांना त्यानें रवीन्द्नाथांना 
लंडनला बोलवून घेण्याबद्दल फारच आग्रह चालविला, 
या दोघांनींहि मग रवीन्द्नाथांना लिहिलें कीं, “ तुम्ही 
इकडे कांहीं दिवसांकरितां याळ तर फार चांगलें होईल. 
रोदेन्स्टाइनच्या घरीं आणि अन्यत्र तुमच्यासारख्याच 
प्रवरत्ती व आवडी असलेळे अनेक लोक तुम्हांला 
भटतील. तुम्हांला खूप आनंद वाटेल त्यांच्या सह- 
वासांत. त्यांना तुमच्यांत व तुम्हांस त्यांच्यांत कांहीं 
तरी नवीन आढळेल, परस्परांचा परस्परांशीं परिचय 
झाल्यानें उभयपक्षी कांहीं तरी चांगळेंच घडेळ असें 
आम्हांला वाटतें; तरी तुम्ही इकडे याळ तर फार बोरे 
होइल. ” हें पत्र गेळें त्या सुमारास रवीन्दनाथांच्या 
मनांत विलायतेस जाण्यासंबधींचा विचार घोळतच 
होता. या पत्रामुळे तो विचार निश्चित झाला. ते 
आपला मुलगा व दोन स्नेही यांसमवेत १९१२ च्या 
मे महिन्यांत लंडनला जावयास निघाले, विलायतच्या 
वाटेबर त्यांनीं स्वतःच आपल्या निवडक गीतांचा 
इंग्रजींत अनुवाद केला. आणि लंडनला आल्यावर 
रोदेन्स्टाइनला ञ़व्हां ते भझटावयाला गेळे तेव्हां 
या अनुवादात्मक गीतांची बही त्यांनीं त्याच्या 
हातांत दिली. या वहींतील गीतसमुदाय ' गीताजूजलि 
या नांवानें पुढें विश्वविख्यात झाला, 
१000000000 केतन 


२ “ मी “ गीताझठी'चा इंग्रजी अनुवाद कसा 
गिजरे, “ प्रतिभा ? पाक्षिक, ८ जून १९३४. 


अनुवादक! वि, अं, 


ने, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


विछयतेस जावयास निघण्याच्या आधीं कांहीं 
दिविस हवापालटाकरितां म्हणून ते शिलाइदा 


येथ जाऊन राहिले होते. तेथें असतां विरंगुळा म्हणून 
८ गीताझलीं'तील गीतांचा त्यांनीं इंग्रजींत अनुवाद 
करावयास घेतला, रवीन्द्रनाथांनीं आपली एक पुतणी 
इोंदेरादेवी चौधरी ॥हेळा लिहिलेल्या एका पत्रांत या 
अनुवादळेखनाची पुढीलप्रमार्णे कथा सांगितली आहेः 

“ शीताऊजलीच्या इंग्रजी भाषान्तराविषयीं तूं 
विचारे आहेस. पण खरें पाहिलें तर तिचें भाषान्तर 
मी कां केळें किंवा लोकांना ती इतकी कां आवडली, 
याविषयीं मी अद्याप विचार केलेला नव्हता, 
आपल्याला नीट इंग्रजी लिहितां थेत नाहीं, म्हणून मला 
कधीं विषाद वाटला नाहीं, परंतु भीति मात्र वाटायची. 
ती इतकी कीं, इंग्रजींतून एखादें चहाचे आमंत्रण आलें 
तरी त्याला उलट उत्तर घालणें देखील माझ्या अगदीं 
जिवावर येई. गेल्या वेळीं परदेशगमनाची सर्व तयारी 
होऊन आतां जहाजांत पाय ठेवणार तोंच माझें डोकें दुखू 
लागल्याचे तुझ्या लक्षांत असेलच. त्या वेळीं जाण्याचा 
बेत जरासा लांबणीवर टाकून मी रिलाइदा येथें विश्रां- 
ति घेण्याकरितां गेलो. पण रिकामटेकड्या मनाला 
स्वस्थता कसची मिळणार ? तेव्हां चित्तृत्ति स्थिर 
रहावी म्हणून अगदीं अभावितपणे एक काम हातीं 
घेतलें. चैत्रमासाचे ते दिवस. आम्रमंजरीच्या सुवासाने 
दशदि्या दखळित होऊन , पक्ष्यांच्या किलबिलाटार्ने 
तर सर्व दिवसाला कशी प्रफुछता येई ! या वेळची माझी 
स्थिति एखाद्या बालकासारखी झाली होती. 'चांगल्या 
स्थितींत असतांना, मूळ आईच्या बोलण्याकडे दुलेक्ष 
करते. पण आजारी पडतांच मात्र तिला तें इतकें बिल- 


गून बसतें कीं, त्यांतून तिची मुक्तता होणें कठीण. मी 
देखील कायावाचामनेंकरून या चेत्रमासारा इतका 


समरस झालो होतों, कीं त्याचा प्रकारा, हवा आणि 
ग्रंथ हीं माझींच रूपें आहेत कीं काय असा मला भास 
झाला, 

“: परंतु या स्थितींत खस्थ बसणें राक्‍य नव्हते. 
इंदिरि, तुळा माहीतच आहे , निसर्गाच्या सान्निध्यांत 
माझी कळी कशी उमलते ती. आणि एकदां ही 
प्रफुछता आल्यावर असें वाटते कीं, किती लिहू आणि 


क्वेळा १ ” “ विचित्रा ? ( बंगाली मासिकांतून )- 


४५ 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
५ ३१७ व ज्र 
1. चा पर्यत ४...» 


र तो जीं 
बहसद्टि ७५८ . १५ 
ि यती 
*्ट< (0 पतमहात्सवा >-२७ 

"च. वष 


पे, शः: १ 
*९ » रेष “१ 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


किती नाहीं ! पण कंबर कसून कांहीं नवीन लेखन 
करण्याइतकी ताकत यावेळीं माझ्यांत नव्हती. म्हणून 
* गीताज्ञि' घेऊन , तिच्यांतील एकेका गीताचा 
अनुबाद करण्यास प्रारंभ केला. कदाचित्‌ तूं विचारशील 
* अंग इतकें तापाने फणफणत असतांना हें काम हाती 
घेण्याची बुद्धि झाळी तरी कशी तुम्हांठा ? १, पण यावर 
मला तुला एवढेंच सांगावेसे वाटते काँ, आपण कांहीं 
बहादुरी करीत आहों, या भावनेने कांहीं मी या 
कामाला हात घातळा नाहीं. परतु एके दिवशीं ज्या 
भावनांनी उत्तेजित होऊन ' गीताजलि ' निर्माण 
झाली, त्यांचेच, आविष्करण अन्य भाषेत करतांना 
मात्र, माझ्या अंतःकरणाला अतिशय गुदगुल्या 
होत होत्या, लवकरच एक लहान वही भरली- 
सुद्धां, तीच खिद्यांत घातली आणि बोटीत पाऊल 
टाकले. आतां तूं म्हणशील कीं, खिद्यांतच कशाला 
ठवावयाळा हवी होती वही. तर त्याला उत्तर 
असे कीं, मनाला जर बरें वाटलें नाहीं, तर डेकवर 
असून आणखी एकदोन गीतांचे भाषांतर करावे असा 
विचार होता, आणि घडलें देखील अगदीं तसेंच. 

“ माझी कविकीर्तिे एका हिंदी मित्राकडून, 
अगोद्रच रोदेन्स्टाईन्‌ यांच्या कानांपर्मत गेली होती. 
एकदां बोलतां बोलतां, माझी कविता पहाण्याची ड्च्छा 
त्यांनीं प्रगट केली, तेव्हां नाइलाजानें या दोन्ही वह्या 
मी त्यांच्या स्वाधीन केल्या. त्यांनीं प्रदाद्दित केलेल्या 
अभिप्रायावर तर प्रथमतः माझा विश्वासच वसना. 
नंतर त्यांनीं यीट्स्‌ यांच्याकडे त्या दोन्ही वह्या पाठवून 
दिल्या. पुढील इतिहास तर जगाला विदितच आहे. 
माझी ही केफियत वाचून माझा यांत कांहींच अपराध 
नव्हता हें तुला कळून येईल, केवळ देवयोगानेच 
सगळ्या गोष्टी घडून आल्या, असं म्हटलें पाहिजे. ” 

र्‌वीन्हनाथांच्या * गीताजञलीं'तील गीते ज्यांनीं 

ज्यांनीं ऐकली त्यांच्या त्यांच्याकडून, तीं 
पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झालीं पाहिजेत असा आग्रह होऊं 
लागला, रोदेन्स्टाइन आणि यीट्सू यांनीं त्यांच्या प्रकाश- 
नाची खटपट करण्याचें ठरविळें, “ इंडिया सोसायटी ! 


२ रॉबर्ट त्रिजीलनें यीट्सला लिहि 
॥7०पट्टाप; ए8 ॥'६उ०'2७ 0९118 
95! (00, 1108 010556 616 | 


या संस्थेतफे खासगी प्रसारासाठी “ गीताजझञली*च्या 
मेजक्याच प्रती छापून घेण्यांत आल्या, यीट्सर्ने 
अति सुंदर, मार्मिक अश्शी परिचयात्मक प्रस्तावना 
(ऑगस्ट १९१२ ) लिहिली, यीट्सूच ती लिहू जाणे. ' 

रोदेन्स्टाइनची इच्छा 'गीताज्ञल्ी'हा अधिक प्रसिद्धि 
मिळावयाला हवी, अशी होती. तिचा खासगी मर्यादित 
प्रसार आणि विवक्षित वतुळांतच होणारी प्रशंसा 
याने त्याला समाघान वाटत नव्हतें. * गीताजञली"्ची 
सुरेस्त पण स्वस्त आवृत्ति निघावयाला हवी असे त्याला 
वाटत होते. मॅक्मिलन कंपनीचा त्यावेळचा प्रमुख 
कारभारी आणि सूत्रधार जॉर्ज मॅक्मिलन याला त्याबद्दल 
त्यानें शब्द टाकला, त्याने प्रारंभीं थोडेसे आढिवेढेच 
घेतले; पण रोदेन्स्टाइनच्या आग्रहामुळे “ गीताज्ञलि ? 
प्रकाशित करण्याचें मान्य केळे. भीतभीतच झालेला हा 
व्यवहार, पुढें लेखक व प्रकादाक यांचे संबंध अधिक 
गाढ होऊन, उभयपक्षी कल्पनातीत फायदेशीर ठरला. 
मॅक्मिलन्स हे रवीन्द्रनाथांच्या इंग्रजी पुस्तकांचे 
कायमचे प्रकाराक बनले, 

“ गीताज्ञलि * प्रकटपणे प्रसिद्ध झाल्यावर तिचा 
काव्यसमीक्षकांकडून अपेक्षेपलीकडे गोरव झाला. लंड- 
नच्या ' टाइम्स लिटररी सप्लिमेन्ट रनें तर खूपच प्रगो- 
सा' केली. या प्ररासेचा ' गीताजझञली*च्या प्रसारावर फार 
मोठ्या प्रमाणांत अनुकूल परिणाम झाला. पुस्तकाचा 
खप सारखा वाढत होता, खवीन्द्रनाथांचा चाहता वगेहि 
त्याच प्रमाणांत एकसारखा वाटूं लागला, 

र्‌धीसनाथांच्या लौकिकाला भरती आली होती. 
१७१३च्या नोव्हेंबरांत तर ती शिगेला पोंचली. 
एकोणिसरेंतेरा सालच्या नोव्हेवरमधीळ एका संध्या- 
काळीं शान्तिनिकेतनमध्ये अनपेक्षितपर्णे एक तार येऊन 
थडकली ! रवीन्द्रनाथ इग्ढंड-अमेरिकेचा प्रवास आटो- 
पून बोळपूर येथील आपल्या आश्रमांत नुकतेच परतले 
होते. “ गीताज्ञळी'ला नोबेल पारितोषिक मिळाल्याची 
सुवार्ता त्या तारेने आणली होती. भारताळा विस्मय- 
चकित करून सोडणारी ती मंगल वार्ता होती. 
बंगालच्या बाहेर भारतांतील इतर प्रांतांतील लोकांना 


लेल्या एका पत्रांत पुढीळ उद्गार काढले आहेत : “ छो ४०१ 
10 छुपा [0एलू7 908. 08 8 १७112110 10 
11616 18 110 018 ७४ ]०प ७१1० 00ए]त 712 


807 2-7 हा, उ, शहा? ७४ ग०७]॥ छ०००, 0986 463. 


४६ 


अनुक्रमणिका 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
._) 
१६ १८ र 
चे 9023 
च कळु १2 १. > 


ह पाल भे । 
*सा्घे ७५ खो>** 
& अमृतमहोत्सवी 
त. पड 
सह. 7 9 
*९ ८२, “१ 
ढ् क 

अ यू. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


विश्वकबि खौीन्द्रनाथ ठाकूर 


रवीन्द्रनाथांचें नांव वा कर्तृत्व फारसें माहित नव्हतें. 
लोक एकमेकांना विचारू लागळे की, “ कोण हा 
रवीन्द्रनाथ टागोर ? काय लिहिलें आहे आणखी 
त्याने १? बंगाली लोक परस्परांत विस्मयमिश्रित 
अभिमानानें बोळूं लागळे: “ रोबी ठाकूर ! आमचा 
कवि रोबी ठाकूर ! उगीच नाहीं आमचा सोनार्‌ बॉगला ! 
अशी थोर काव्यप्रतिमा तिथेंच उदित व्हावयाची. 

नोबेल - पारितोषिकाची वार्ता ऐकून भारतांतूनच 
काय पण युरोप-अमेरिकेतूनहि अमिनंदनपर पत्रांचा 
व तारांचा खीन्द्रनाथांच्या टेबलावर नुसता वर्षाव 
होऊं लागला, ज्यांनीं त्यांची कधीं एक ओळहि 
वाचली नव्हती, नव्हे जे त्यांच्याशीं सहसा कधीं 
स्नेहमावानें वागलेहि नाहींत, अशांनी तर त्यांची तोंड 
फाटेपर्यंत स्तुति चालविली. रोदेन्स्टाइनला लिहिलेल्या 
एका पत्रांत रवीन्द्रनाथ म्हणतार्ते: '* खरोखरी हे लोक 
माझा ( रवीन्द्रनाथ या व्यक्तीचा ) सन्मान करीत नसून, 
मला मिळालेल्या सन्मानाचा सन्मान करीत आहेत. ” 

कवि व त्याचें काव्य यांच्याशी परिचय व्हावा 
यासाठीं आतां प्रांतोम्रांतीं , देशोदेशी उत्कंठा वाढूं 
लागली. 

कवि दिसतो कसा , बोलतो कसा , लिहितो कसा , 
राहतो कसा हे जाणून घेण्यासंबंधींच्या उत्सुकतेला 
उधाण आलें, 

कविजीवनांत एक थोर अपूर्व प्रमात उदेली होती! 


मुळ €> 
कालिदास आणि रंवबीन्द्रनाथ 

कालिदासानंतर भारताच्या संस्कृतीचा इतका उदात्त 
व कलात्मक आविष्कार रवींन्द्रनाथांखेरीज कोणीहि 
केला नाहीं असें निःरांकपणें म्हणतां येईल. या देशांत 
तुळसीदास, ज्ञानदेव, कत्रीर यांच्यासारखे महाकवि 
होऊन गेळे. पण ते संतकवि होते. धर्मजाग्ति हे 
त्यांच्या काव्याचे अघिष्टान होते. परंतु मानवी 
जीवनांतील सौंदर्य आणि शुचिता यांचा सुंदर आविष्कार 
कालिदासानंतर इतक्या वर्षांनीं रवींद्रनाथांनींच केला. 


> 
चवराग्य 

गंभीर रात्रींचा समय. संसाराविषयीं विरक्त होऊन 
विरागी म्हणाला ः “ माझ्या इष्टदेवाकरितां आज मी 
घर सोडून देणार ! ( पण ) कोण मला भुलवून येथें 
रोखून ठेवतें आहे बरें ? ” इंश्वर म्हणाला: “मी ” 
विराग्यानें त ऐकले नाहीं, 

झोंपलेल्या बाळाला कुशींत घेऊन शाय्येवर एका 


बाजूला त्याची प्रेयसी स्वस्थ निजली होती. विरक्त 
उद्गारला : “ हें मायाजाळ ! काय बरें असावें हें १? ? 
ईश्वर म्हणाळा : “ मी. ” विराग्याने ऐकलें नाहीं. 
शय्येवरून उठून विराग्यानें हांक मारली : “ प्रभो, 
तूं कोठें आहेस ? ” इंश्वर म्हणाला : “ येथेंच. ” 
तरीहि विराग्याने ऐकलें नाहीं. 
बाळ मातेच्या कुशींत शिरून झोंपेंत रडत होतें. 
ईश्वर म्हणाला : “ फिर मागें. ” विराग्यानें ही वाणी 
ऐकिली नाहीं. 
ईश्वराने निःश्वास सोडून म्हटलेंः “ हायू ! मला 
सोडून हा भक्त कोठें चालला ? 
-" खीन्द्रनाथ ठाकूर 
( मूळ बंगाळी काव्यावरून अनुवादित. ) 


दुलेभ जन्म ! 

हें सर्व पाहिलेळें एक दिवस समात्त होणार ! एक 
दिवस हे नयन शेवटचेच मिटणार ! 

( पण ) दुसर्‍या दिवशीं आजसारखीच रात्रीची 
पहांट होईल. जागृत होणाऱ्या जगावर प्रभात जागृत 
होईल. संसाराचा खेळ कळरव करीत असाच चाळू 
राहील. घरोघर सुखडुःखांत काळ निघून जाईल, 

या गोष्टीचे स्मरण होऊन मी आज सगळीकडेच 
उत्सुक नयनांनीं पहात आहे. जें जे कांहीं नयनांना 
दिसत आहे तें ते दुलेभ हें मनांत येउन, तुच्छ असें 
कांहींच बाटत नाहीं. या घरणीवरील क्षुल्कांतळें 
क्षु्जक स्थान, या जगांतील क्षुद्रांतला क्षुद्र जीव दुलंभ 


आहे. 
जे मिळालें नाहीं तें राहो बापडे ! पण जे मिळालें 


__ आचाये विनोबा पण तुच्छ म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलें नाहीं तें मला दे. 
८ अभय आश्रमां 'त केलेल्या भाषणांतून -- रवीन्द्रनाथ ठाकूर 
(५॥२॥ ५५). ( मूळ बंगाली काव्यावरून अनुवादित ) 


४ ' ह ४0 ॥617107108 


अनुक्रमणिका 


१ शेठ. या 5 हिणा2याटांण, 178९९ 282. 


९७ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


द 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 


५. य 
च वर्हरमिण्क 9० 
प.) | 


|. रट $$ डे 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तिठकयशो५णेवः | 


[. बिहास्चे माजी राज्यपाल लोकनायक डो. माधव श्रीहरि अणे यांनीं लोकमान्य बाळ गंगाधर 
टिळक यांच्यावर ' तिलकयशो5णेव: ? या नांबाचें एक संस्कृत महाकाव्य रचावयाचें योजिले असून, सुमारें 
चौदा सर्गापयंत त्याची रचना झाली आहे. त्यांतील आरभींच्या मंगलाचरणांतील कांहीं <छोक खाली उदूध्रत 
केळे आहेत. टिळकपुण्यतिथीच्या निमित्ताने आपल्या महाकाब्यांतील कांहीं "छोक उद्धृत करून दिल्याबद्दल 
डॉ. मा, श्री, अणे यांचे मनःपूर्वक आभार -- का. सं. ] 


नत्वा रामचरित्रगाननिपुणं वाटमीकिमाय कवि 
न्यास पंचमवेद त. घया विरासत भुवि। 
चन्द्राकांविव शोशि कविगणाकादो प्रकाशप्रदो 
तावाद्यो कविपुंगवो मम कृते: सिद्धभे मुहुः प्रार्थये ॥ 


साष्ट्येन विनिर्मिता सुललिता गीर्वाणकाव्यात्मिका व 
वाचो 5ल॑ंकृतिरम्यहर्म्यानिवहेय शोभते 5हर्निशम्‌ । , 
यत्र स्वादुरसापगा नवमुखैर्वाचां विशत्यर्णवम्‌ 

वन्देड्हे कविराजमंडल्गुरुं तं कालिदासाव्हयम्‌ ॥ 


लीलोळुंगतरंगचित्रलहरीनाट्येन संशोभितो 

यस्मिन्‌ नाशयति प्रबोधवडवावहिस्तमो5ज्ञानजम्‌ । 
विद्यारत्नमय: प्राक्रममहायादो$घिवास: सदा 

सोड्यं लोकगुरोयशो णव इहागाधो दधानोउ्ग्र्तम्‌ ॥ 


घेर्यॅण भूघर इवांबुधिवद गभीरो 


यस्तेजसाक इव शीतकर: शक्शीव । 
ज्ञानी व्ृहस्पतिरिवोत्तमकर्मवीर- 


स्त॑ भारतस्य हृद्य तिलक नमामि ॥ 


रक्तोष्णीपं' शिरसि रुचिर चन्दुनाक्ओे च भाले 

हस्ते याट तुहिनधवलामंगरक्षां* शरीरे । 

स्कदाज्जानुस्थळविलसितं चोत्तरीयं> दुधानं 

बाळ भव्यं टिळककुलजं लोकमान्य चुमस्तम्‌ ॥ 

गाठु तत्‌ तिळकस्य वीरचरित कर्णासरतं पावनम्‌ 

इच्छार्वाचि-ततिप्रकंपितजलो मन्मानसास्भेगनीघ: । 

मचम वनी विषयो महान्‌ इति यथा पंगोगिरेल्घनं 
उयाऱ्यफळाभिलाष इव वा खर्वस्य तद्‌ दुळेभम्‌ ॥ 


____- 7 अणे इत्युपाव्हः श्रीधरसूनुमीधब: | 
१ लाळ पगडी, २ अंगरखा, ३ उपरणे, 


शट 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


धू १ ऱ 

|.) ध्य ु 
(क. -) गत 
१२८७ येळ. 


"नवभारत . । 
ट्क ॥ी ७५ छो>** 


५ अमृतमहोत्सवी: 
म्ह र व्ष अ वळे 
"स... र: शे 
*९ , से. “क 

|. 
0021 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


तकेतीर्थ लक्ष्मणशासत्री जोशी 


भारतांतील कम्युनिस्ट व इतर मार्क्सवादी पक्ष 


वुमयुनिस्ट व इतर मार्क्सवादी पक्षांचे 
प्रजासमाजवादी पक्षापेक्षा किंवा इतर कोणत्याहि 
भारतीय पक्षांपेक्षां सुसंगत ध्येयवाद हें निराळें अस 


सर्वांत महत्त्वाचें वैश्रिष्टय आहे. सुसंगत या ाब्दापेक्षां . 


पद्धतशीर हा शब्द या ठिकाणीं अधिक चांगला लागूं 
पडतो. मार्क्सवाद हें या ध्येय्‌वादाचें अधिष्ठान आहे. 
म्हणून या ध्येयवादास माक्‍संवादी ध्येयवाद म्हणतात. 
कम्युनिझम्‌ किंवा साम्यवाद हा त्याचा निष्कर्ष आहे. 
मार्क्सवादी विचारसरणी व ध्येयवाद यांची :एक बाजू 
अत्यंत ठाम असून भावनांचाहि ठाव घेणारी आहे; व 
दुसरी गहन असूनहि राजकीय प्रचाराला पाहिजे 
तें इष्ट वळण देण्यास उपयुक्त आहे. क्रांतीच्या 
राजकारणास उपयुक्त, स्पष्ट व ठाम अशी याची 
पहिली बाजू म्हणजे ऐतिहासिक भौतिकवाद होय. 
सामाजिक किंवा राजकीय क्रांति करणें, प्रस्थापित 
समाज व राज्य यांस उल्यून टाकणें, त्यांत व्यत्यय 
उत्पन्न करणे किंवा बेबंदशाही माजवणे या गोष्टींचे 
बौद्धिक व नैतिक समर्थन करण्यास ऐतिहासिक 
भौतिकवाद मदत करतो. मार्क्सवादाची दुसरी गहन 
बाजू म्हणजे विरोधविकासवाद होय. तो सूक्ष्म असल्या- 
मळे त्याचा वाटेल तसा उपयोगहि. करतां येतो. 
चैचारिक घोटाळ्यांतून उत्तीणे होण्याचे त एक श्रेष्ठ 


साधन म्हणून मुळांत अस्तित्वांत आलें. परंतु पक्षस्थापने- ' 


नेतर शुद्ध वैचारिक भूमिका सुटण्याचा फार 
संभव असतो व पक्षाच्या हातांत राज्य आल्यानंतर 
हा संभव अधिकच वाढतो. तर्से कम्युनिस्ट पक्षांच्या 
बाबतींत झाळें आहे. म्हणून विरोधविकासवादाच्या 
तर्कश्ास्त्राचा अत्यन्त दुरुपयोग श्ानतः व अज्ञानतः 
कम्युनिस्टपक्षांनीं केला आहे. वैचारिक घोटाळा 
माजवून आक्षिपांतून बचावल्याची बतावणी विरोध- 
विक्रासवादी तर्कशासत्राने चांगली करतां येते. राजकीय 
डावपेचांचें व संधिसाधु राजकारणाचे वाटेल त्से समथन 
करण्यास याची मदत मिळते, कम्युनिस्ट पक्षाच्या 
विचारांत कसलीहि. भयंकर तर्कदुष्टता किंवा वैचारिक 
विसगति दाखविली तरी हं वि व 1)181001108 रै 
आहे, म्हणून स्वतःच्या बाजू समथन कराबयाचें 
आणि प्रतिपक्षाच्या तर्वैदुद्द विचारास हे तुमचे स्व 
५ ]16615ळा ? यांत्रिक किंबा ठोकळेबाज आहे 
म्हणून दोष देऊन मोकळे व्हावयाचा, मोगा 
कम्युनिस्टांची - आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि आहे. पाहूर 


अनुक्रमणिका 


जी स्पष्ट व निश्चित अशी ऐतिहासिक भोतिक- 
वादाची बाजू आहे, त्याचासुद्धां दुरुपयोग कम्युनिस्ट 
कमी करीत नाहींत, आपणांस अमान्य असलेल्या 
विचाराचें किंवा कोटिक्रमाचे सरळ उत्तर न सांपडल्यास 
कधींहि बोथट न होणारीं दोन वाक्‍्यरूपीं शास्त्रे कम्यु- 
निस्टांच्या वैचारिक रास्त्रागारांत आहेत. त्यांतील पहिले 
म्हणज “ हें तुमचे म्हणणं भांडवलदारी विचारसरणीचे 
आहे. ”. व दुसरें म्हणजे “ हें तुमचें म्हणणें मध्य- 
युगीन कल्पनांनीं बद्ध आहे * प्रगतिवादावर व परि- 
वतेनवादावर विश्वास असलेला मनुष्य मध्ययुगीन किंवा 
भांडवलदारी समाजपद्धति आणि त्या प्रकारचीं मूल्यं 
बदलणे जरूर आहे असे मानतो. परंतु हा नवा 
बदल कशा प्रकारचा असावा व कसा घडवून 
आणावा यांबद्दल त्याचा मतभेद कम्युनिस्टांशीं होऊं 
शाकतो. परतु “ भांडवलदारी ? व “मध्ययुगीन "या 
शेलक्या विशेषणांनीं तो विचकतो ! 

स्पष्ट व पद्धतशीर विचारसरणी आणि त्यावर 
आधारलेला ध्येयवाद हा कम्युनिस्ट व माक्‍संवादी 
पक्षांचा विशेष असल्यामुळें त्यांच्यांतील कार्यकत्यांच्या 
व अनुयायांच्या ठिकाणीं आत्मविश्वास उत्पन्न होतो. या 
थ्येयवादामध्ये नैतिक सामथ्ये असल्यामुळें श्रद्धा उत्पन्न 
होते; श्रद्धेने व आत्मविश्वासाने सभासद 'घीर बनतात व 
सर्वप्रकारच्या अनुकूल व प्रतिकूल प्रसंगांना तोंड देण्यास 
सिद्ध असतात. हा ध्येयवाद केवळ पद्धतज्लीर ब 
स्पष्ट आहे म्हणून त्याला इतका प्रभाव प्राप्त झाला नाहीं. 
त्याच्यांत आणखी एक सवोत महत्त्वाची गोष्ट आहे; ती 
म्हणजे त्यांतील आधुनिकता किंवा अद्ययावतूपणा. 

मार्क्सवाद हा स्पष्ट, पद्धतश्ींर व आधुनिक असल्या 
मुळें त्याचा वर्तमानयुगांत विश्वव्यापी प्रसार झाला, 
त्यांत बुद्धि, भावना व इच्छाशक्ति यांच्यांत चैतन्य 
भरून वश करण्याची शक्ति आहे. तो केवळ बुद्धीच 
समाधान करून स्वस्थ बसत नाहीं; तो आत्म्याला आक- 
पित करतो. वुद्धि, भावना व इच्छा असे तीन आत्म्याचे 
महत्त्वाचे अंश होत. या तिन्ही अंशांचें समावेशन हा 
ध्येयवाद करतो. तो स्पष्ट असल्यामुळें सामान्य जन किंवा 
मध्यम व मंदवुद्धीचे ोक त्याला जोरदार पाठिंत्रा देतात; 
आणि त्याच्यांत आधुनिकता असल्यामुळें सुशिक्षित 
व वैज्ञानिक युगाशीं समरस झालेळे लोक या विचार- 
सरणीचा स्वीकार करतात, त्यामुळें त्या विचारसरणीला 


४९ 


2: 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
म, ९४ ४२० 
% "मयात रळ शौ 


र्र 2.4» 


तो ल्‌ 
घे ७५ . ५९ 
०६५7 ६अग्रतमहोत्सवी/ >> 
) ले ह > 
"च. वष 


(2105 शः: १ 
*९ खे १ 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


नतृत्व लाभते. हा विचार स्पष्ट व आधुनिक असल्या- 
मुळें तो बुद्धोंत सहज शिरतो; त्यांत नैतिक ध्येयवाद 
असल्यामुळें गंभीर भावना व जाणीवा यांना डंव- 
चून तो व्यथित करतो आणि चेतवितो; तो भविष्य- 
काळांतील अद्‌भुतरम्य ध्येयपूर्तीचा चित्रपट कल्पनेपुढे 
उघडून दाखवितो; क्रांति अपरिहार्यपणे ऐतिहा- 
सिक शक्तींच्या अनिवार्य वेगानें घडून येईल व मान- 
सिक व्यथांचा परिहार होईळ असें आश्वासन देऊन 
तो इच्छाशक्तीस प्रदीप्त करतो.आणि कार्यास प्रश्वत्त करतो. 
आधुनिक युगांत माकसवादाला जो प्रभाव प्रात्त झाळा 
त्याचे हेंच इंगित आहे. वुद्धि, श्रद्धा व इच्छाशक्ति या 
तिन्हींची संगति किंवा संवादिता या ध्येयवादानें राख- 
ली आहे. 


परंतु प्राचीन युगांतील धार्भेक ध्येयवादाचें व 
माक्‍संवादाचें अनेक बावतींत साम्य आहे. धर्माने 
सृष्टीची उपपत्ति सांगून वुद्धीचें समाधान त्या काळांत 
केलें; नेतिक आदर्श निरमून भावनांचे उदात्ती-करण केले; 
आणि अद्भुत चमत्कार, स्वर्ग व मोक्ष चित्रित करून 
इच्छाशक्तीला कार्यप्रवृत्त केळे. मानवी घ्येयवाद काल- 
मर्यादित ब सदोष असतो म्हणून माणसास निःशंक व 
अद्धावुक्त करण्याकरितां, धर्माचा आदेश देवप्रणीत आहे 
असें दिव्यत्व धार्मिकांनीं त्यावर लादलळें. असा दिव्यत्वा- 
चा आरोप वगळल्यास इतर बाबतींत कम्युनिस्ट पक्षाची 
विचारसरणी व धार्मिक विचारसरणी यांत पुष्कळ 
साम्य आहे, देवाचा अवतार होऊन जगदुद्धार होतो 
त्याप्रमाणे कामगारक्रांति होऊन समतेचे युग अवतरते 
अशी धार्मिक श्रद्धा कम्युनिस्ट पक्षाच्या सभासदाच्या 
ठिकाणीं उत्पन्न केली जाते. आणि असा चमत्कार 
घडलेला देश म्हणजे रशिया होय, असा निर्देश 
करून तेथील चमत्कारांची कथा रचून सांगितली जाते, 
हे युग दिव्यप्रामाण्याचें किंवा देवाच्या आदेद्याचें 
नाहीं म्हणून मार्क्सवादाला. त्रिकाळावाधितपणा 
आणण्याचा एकच मार्ग शिल्लक राहिला तो म्हणजे 
भावनांना विवश करणारा जवरदस्त प्रचार हा 
होय. शिस्तबद्ध व हुकूमशाही पद्धतीची पक्षरचना 
व राज्यस्चना करून या प्रचाराला भावनेचे ह्ढ 
अधिष्ठान मिळविण्याचा प्रयत्न कम्युनिस्ट करतात, 
परंतु मानबी बुद्धीचेंहि समाधान करावेंच लागतें. माकरी- 
वाद हा विज्ञानपूज़क आहे, "त्यामुळें बुद्धीचे समाधान 


ध्‌ ठछ 


अनुक्रमणिका 


करणारी विचारसरणी त्यानें निर्मिली आहे. 

माक्‍सं व एंगेल्स यांनीं आपल्या समाजवादांत व 
पूर्वींच्या समाजवादांत महत्त्वाचा फरक * वैज्ञानिक 
या शब्दानं दाखविला आहे. पूर्वीचा समाजवाद 
अद्‌भुत ध्येयाचा पूजक आहे व आमचा समाजवाद 
वैज्ञानिक आहे, असें त्यांनीं म्हटले आहे. या मताचा 
अर्थ असा कीं, माकसंवादाच्या बाहेरचे समाजवादी हे 
स्वममय ध्येयसृष्टीचा तरी पाठलाग करीत आहेत किंवा 
विश्ञानदृष्टि नसल्यामुळें शुद्ध क्रांतिमार्ग सांपडला नाहीं, 
म्हणून परिस्थितीला शरण गेळे आहेत; केवळ मार्क्स- 
वादच वैज्ञानिक सत्याची कास धरून भावी ध्येयमय 
सत्यसृष्टीकडे प्रवास करीत आहे. विज्ञानाचा मूळ 
सिद्धान्त असा कीं सामाजिक किंबा विश्वाची वस्तुस्थिति 
अशी आहे कीं, तिच्या स्वभावधर्मानुरूप सतत बदल 
होत असतो, घडामोडी किंवा परिवर्तन होत असतें; 
हच वस्तुखभाव होय. वस्तुस्वभावाच्या नियमांचे 
शान म्हणजे विज्ञान होय. सामाजिक परिवर्तनाच्या 
प्रक्रिया ( 3०081 0)००65825 ) ज्या नियमांनी 
चालतात त्या नियमांवर आधारलेला ध्येयवाद म्हणजे 
माक्‍सचा समाजवाद होय, असा मार्कस्‌ व एंगेल्स्‌ 
यांचा दावा आहे. यावरून जै निगमन निघतें तिकडे 
कोणत्याच कम्युनिस्टाचे लक्ष गेलेलं दिसत नाहीं. तें 
निगमन असें कों, सामाजिक कार्यकारणभावाच्या निय- 
मांनीं कम्युनिझम किंवा समाजवाद ही घटना अपरि- 
हार्यपणे घडून येते. ही गोष्ट, समाजवाद अमान्य अस- 
णाऱ्या माणसासहि माक्‍सवादाचें अध्ययन केल्याबरोबर 
पटली पाहिजे, ज्योतिपश्ास्राचा अभ्यास केलेल्या माण- 
सास अहांचीं परिश्रर्मणे, चेद्रसू्यीची ग्रहणे किंवा समुद्राची 
भरती-ओहटी अमुक एका पद्धतीने अमक्या वेळीं घडून 
येणारच हें, ह्या गोष्टी अनिष्ट वाटल्या तरी, पटतच. 
जालीम विषापासून येणारे मरण द्वेष्य वाटलें तरी 
मान्यच करावें लागते. याप्रमाणेच समाजवादाची 
अपरिहार्यता आणि कम्युनिझमची अनिवार्थता 
पटविणारें क्रांतीचे गणित मासं, एंगेल्स, लेनिन वा 
स्टालिन यांनीं कोठें मांडळे आहे काय १ तसे मांडळे 
नाहीं व तसें मांडतां येणेहि अजून शक्‍य नाहीं. ज्या 
वस्तूच्या नियमानुसारानें क्रांति घडते ती वस्तु समाज 
होय; किंवा आर्थिक, राजकीय इत्यादि प्रकारची मानवी 
संघटना होय. या वस्तूसंबंधींचीं किंबा या संघटने - 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


*. ७ 
४ कित र 
« क | पर्यत १. क 


ह पाल भे । 
भस ५७७५ ३0 
री अमृतमहोत्सवी 
०९ हो ॥३/>4७ 


र र्त 
“र्क आह. कट ७ 
रार सता र 


“पु 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतांतील कम्युनिस्ट वः इतर मार्क्सवादी पक्ष 


संबंधींचीं विज्ञाने मार्क्सनंतर शंभर वर्षे लोटलीं' तरी 
पदार्थविज्ञान, रसायन, ज्योतिष इत्यादि विज्ञानांच्या 
पातळीपर्यंत म्हणजे प्रगल्भावस्थेस पोचळेलीं नाहींत. 
सामाजिक कार्यकारणभाव ओळखून सामाजिक भविष्य 
वर्तविण्याइतकें सूक्ष्म व तपशीलवार नियमांचे 
विज्ञान अजून जन्मावयाचें आहे. सामाजिक शास्त्रे 
अजून बऱ्याच प्रमाणांत विवरणात्मक (१९80110 ए९) 
अवस्थेंत आहेत. कांहीं गृहीत झृ्यांच्या 
मर्यादेमध्येंच थोडीशी भविष्ये ( 018१100018 ) 
“ जर तर ” च्या भाषेंत सांगतां येतात. मार्क्स हा 
विज्ञानपद्धतींत अत्यंत निपुण होता, परंतु त्याने जीं 
भविष्ये वर्तविली आहेत तीं पुर्‍या पुराव्यावर 
आघधारलेलीं नाहींत, 

मार्क्सेचीं अनेक भविष्ये गेल्या शंभर वषाच्या 
अनुभवाने ना-शात्रित झालीं आहेत. भांडवलशाहीच्या 
संपूर्ण विकासानंतर समाजवादी क्रांति होऊं शकते, हें 
त्याचें भविष्य खोटें नाहीं कां ठरलें ! ज्या देशांत 
भांडवलदारी मागासळेळी होती त्या रशिया-चीन 
सारख्या देशांत समाजवादी क्रांति झाली, अर्थात्‌ 
रशियांतील क्रांति समाजवादी क्रांति होय, हें मान्य 
केळें तरच हें विधान बरोब्रर ठरेल. मार्क्सचे दुसरे एक 
भविष्य असे कीं, भांडवल्शाहीच्या वाढीबरोबर 
थोड्याच वगाच्या हातीं संपत्ति सांठते व समाजाच्या 
मोठया भागांत दारिद्रय, विपत्ति बव अधःपात वाढत 
जातात. हेंहि भविष्य अमेरिका व पश्चिम युरोपांतील 
देश यांना गेल्या दांभर वर्षात केव्हांच लागूं पडले नाहीं. 
मार्क्सचे तिसरें एक भविष्य असे कीं, भांडवलदारी 
समाजांत भांडवलदार व कामगार असे दोनच वर्ग 
प्राधान्य पावतात व कामगारवगे स्वतःच क्रांतीचे 
पुढारीपण करून क्रांति घडवून आणतो. परंतु भांडवल- 
दारीच्या वाढीबरोबर शिक्षित ब तंत्रविशारद मध्यम- 
वर्गहि प्रभावी बनतो आणि महत्त्वास चहून समा” 
जाच्या सर्वच क्वेत्रांत नेतृत्व कलं लागतो. राज्यसेस्था 
प्राधान्याने त्याच्याच हातांत खेळत असते. बाकीचे 
वर्ग आपापल्या आर्थिक व्यवहारांत निम्न असतात. 

सर्व प्रश्नांची उत्तरें मा्क्सवादांत सांपडतात, अशा 
भ्रमांत कम्यनिस्ट सांपडलेळे असतात. प्राचीन काळांतील 
सुप्रसिद्ध जलप्रल्याच्या घेळीं जगाला नोहाच्या नोकेनच 
तारळे, तसे आजच्या मानवसमाजाला माक्‍सेबाद हाच 


अनुक्रमणिका 


तरणोपाय आहे, अशी कम्युनिस्टांची श्रद्धा आहे. या 
श्रद्धेतून नद्या उत्पन्न होतो किंवा वेडहि लागतें. परंतु 
मार्क्सवाद हा विज्ञानपूजक असल्यामुळें कम्युनिस्टांना 
विज्ञानाची चाड बाळगावी लागते. अधिक वैज्ञानिक 
संशोधनाचे निर्णय हाच नशा किंवा वेड उतरविण्याचा 
उपाय होऊं रकतो. निदान मार्क्सवादी पक्षांत नवी 
भरती होण्याचें प्रमाण त्यामुळें कमी होण्याचा संभव 
आहे. 

ध्येयवाद वैज्ञानिक असावयास पाहिजे, हें मार्क्सचे 
म्हणणें मात्र जीवनांतळें सवंश्रे्ठ सत्य आहे. याचा अर्थ 
असा, कीं सामाजिक वस्तुस्थितीशीं किंवा वस्तुस्थिती- 
च्या नियमाशीं ज्यांचा मेळ बसतो अशींच ध्येये 
माणसांनीं वाळगलीं पाहिजेत. ध्येये हो संभवनीय 
म्हणजे वस्तुस्थितीशी जमणारीं किंवा शक्‍य कोटींतलीं 
असावीं लागतात. संभव म्हणजे अपरिहार्यता मात्र 
नव्हे. दुसरा अर्थ असा कीं, क्रांतीचे स्वरूप अमलांत 
आणण्यासारखें किंवा व्यवहाये असावें लागतें व 
क्रांतीकडे नेणारा व्यवहाय क्रार्यक्रम दाखवितां येणे 
आवद्यक असतें. 

कम्युनिस्ट हे विज्ञानपूजक असले तरी त्यांची मनः- 
प्रवृत्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोणाला बाध आणणारी असते. 
मानवी विचार चुके शकतात; परिस्थितीला एकाच 
मार्गानें व एकाच प्रकारचे वळण मिळुं शकतें 
असे नव्हे. भविष्यकाळांत सद्धेतूने घडवून आणलेल्या 
घटनांच्या मूल्यांत तारतम्य असूं शकते; म्हणून मनु- 
ष्याळा निवडीचे स्वातंत्रय आहे, हा वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण मार्क्सवादाच्या संबंधांत कम्युनिस्ट वापरू 
शकत नाहीं. लोककल्याणकारक समाजरचना एकाच 
प्रकास्ची असूं दाकते, असे म्हणतां येणार नाहीं, 
म्हणून मनुष्याला निवडीचे स्वातंत्र्य असलें पाहिजे व 
विविध सामाजिक प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य त्या त्या 
समाजाला व त्या त्या राष्ट्राला असें पाहिजे. सामा- 
जिक न्याय, स्वातंत्र्य व समता अमुकच एका प्रका- 
रच्या समाजरचनेत पूर्णतेस जातील अशीं निश्चित 
एकमार्गी गमकें सांगणारे विज्ञान अजून निर्माण झालें 
नाहीं. परंतु अश्या प्रकारचे विचार जगांतील कोणत्याच 
कम्युनिस्ट पक्षाला मानवळेळे दिसत नाहींत. याचा 
असा अर्थ होतो कीं, विज्ञानपूजक असलेला कम्यु- 
निस्ट पक्ष वैश्ञानिक दृष्टिकोणास पारखा झालेला भाहे. 


५९ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


डू ._) 
गू ९ र र्त ज्र 
र वळल णदेळ के 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वितचारूरणी वृ ध्येयवाद या दृष्टीने माक्‍सेबादार्चे 
मूल्यमापन केल्यानंतर आतां कम्युनिस्ट किंवा 


मार्क्सवादी पक्षांचा ऐतिहासिक परामरी घेऊन ल्यांचे 
कार्यक्रम व धोरण यासंबंधीं (विचार करूं. मार्क्सवादी व 
कम्युनिस्ट पक्षांना युरोपांत अस्तित्वांत येऊन १०० वर्षे 
झालीं, इंग्लंड वगळल्यास जगांतील इतर ठिकाणच्या 
कामगांर-चळवळींवर व समाजवादी संघटनांवर माक्‍री- 
वादाइतका प्रभाव इतर कोणत्याच विचारसरणीने 
टाकला नाहीं. एकोणिसाव्या रातकांत जमन समाज- 
वादी पक्षांत माक्‍कसंवाद मान्य झाला; आणि विसाव्या 
शतकांत फ्रान्स इत्यादि देशांतील समाजवादी चळ- 
वळींत माक्‍सेवादास प्रधानपद प्राप्त झालें. आंशिया- 
खंडांत विशेषतः हिंदुस्थान, चीन इत्यादि देशांत 
मार्कसवादाचें आगमन रशियन राज्यक्रांतीनंतर झालें, 
रशियन राज्यक्रांति झाल्यानंतर समाजवादावरील अव्य- 
बहार्यतेचा. शिक्का पूणे पुसला गेला. त्यामुळे चालूं 
सामाजिक व राजकीय परिस्थितीबद्दल असंतुष्ट अस- 
लेल्या मनांना आश्वासन मिळून नव्या ध्येयवादाची 
प्रेणा मिळाली. हिंदुस्थानांत ब्रिटिश साम्राज्यशाही- 
बहदळच्या असंतोषाला मार्क्सवादी विचारसरणीने 
अधिक तिखट धार आणली. परंतु येथील काम- 
गार-चळवळींत सामील असलेल्या कांहीं सुशिक्षितांनांच 
माक्‍सेवादाचें महत्त्व अधिक पटले, त्याच्या योगाने 
आंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट चळवळीचं येथें ब्रीजारोपण 
झालें; आणि मुंबई, कलकत्ता, कानपूर यांसारख्या 
दाहरांतील कामगार-विभागांत कम्युनिस्ट पक्षाने 
आपला लाळ झेंडा रोवला, 

कम्युनिश्टपक्षाची विचारसरणी स्पष्ट व पद्धतशीर 
असल्यामुळें आणि रशियन राज्यक्रांतीच्या प्रभावामुळे, 
पक्षसंघटनेचा लहानसा पाया व्यवस्थित रीतीने भारतां- 
तहि घातला गेला. कम्युनिस्ट पक्षसंघटनेचें तंत्र अत्यंत 
बळकट असतें. हा विद्वेषतः कार्यकर्त्यांचाच पक्ष 
असतो, कार्यकर्त्याला पक्षांत महत्त्वाचें स्थान मिळवि- 
ण्यास दीधकाळ उमेदवारी करावी लागते. 
शिस्तीला फारच महत्त्व असतें त्यामुळें 
आपलें स्वातंत्र्यहि गमवावें लागून पक्षास संपूण शरण 
जाव लागतं, याचा अथ असा मात्र नव्हेकीं लायक 
कार्यकर्त्यांना आपल्या योग्यतेप्रमाणेच पक्षांत स्थान 
मिळते. पक्षांत मागाहून आलेली अधिक योग्य 


पक्षांत 
व्यक्तीला 


माणसं कायम मागेच पडण्याचा फार संभव असतो. 
एकदां 'दादा? झालेळे आपली “दादाःगिरी कायम चालवू 
लागतात. त्यामुळें पत्त्यांतीळ डावाप्रमाणे ठराविक 
माणसेंच मागेपुढे होत असतात. हा दोष भारतीय 
कम्युनिस्ट पक्षांत अधिक प्रकोप पावला आहे. परंतु 
आपणांस येथें या अंतर्गत भानगडींशीं कांहीं कर्तव्य 
नाहीं. या पक्षाच्या भारतांतील भवितव्याच्या 
दृष्टीनेंच त्याची मीमांसा येथें कतग्य आहे. 

भारतास स्वातंत्र्य प्रातत होईपर्यंत तात्पुरत्या मागणीं- 
च्या पूर्तीकरितां उठाव करणें आणि कम्युनिझम्‌चा 
वैचारिक प्रचार करणें एवढेंच काम या पक्षाने केळे 
भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळींत या पक्षाने मना- 
पासून प्रत्यक्ष भाग कधींच घेतला नाहीं. त्या बाबतींत 
त्या पक्षाची नेहमींच द्विधा मन;स्थिति व घधरसोडीची 
दृत्ति राहिली, हिंदी कॅंग्रेस ही भांडवलयाहीच्या 
प्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली चालते, असें वॉँग्रेसवदद्लर्च 
त्याचें निदान होतें, परंतु आपणांस येथे स्वातंत्र्यपूर्व 
कालांतील वादविवादाशीं कांहीं कर्तव्य नाहीं. हिंडु- 
स्थानांत कम्युनिस्टपक्षाठा कामगारवर्गांत जरी महत्त्वाचे 
स्थान प्रसंगविशेषरीं प्राप्त झालें तरी खरेख़रे सामाजिक 
अधिष्ठान म्हणून कामगारवर्ग त्या पक्षाच्या पाठीशी 
कायमचा म्हणून कधींच उभा राहिला नाहीं. 

कामगारांच्या कांहीं संघटना कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वा- 
खालीं दीध काल राहिल्या; परंतु कम्युनिस्ट पक्षाचे साम- 
्थ्य वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांचा फारसा उपयोग झाला 
नाहीं. कामगारसंघटना व कम्युनिस्टसंघटना जक्ा 
जगांत इतरत्र कोठेंच एकरूप झाल्या नाहींत तद्या भारतां- 
तहि झाल्या नाहींत, कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी 
ध्येयवादाचा प्रचार करण्याचें एक सवीत महच्वाचें 
क्षेत्र म्हणून कम्युनिस्टांनी येथे कामगारसंघटनांचा 
उपयोग केळा, परंतु त्या बाबतींतहि त्यांना अत्यंत अल्प 
यद आलें, या बाबतींत कांही माक्‍सेवादयाचें अस 
म्हणणे होतें कीं, भारत कारखानदारीच्या दृष्टीने मागास- 
लेला देश आहे; येथें खरीखुरी ओद्योगिक क्रांति झाले- 
ली नाहीं; म्हणून खराखुरा क्रांतिकारक बलि काम- 
गारवर्ग येथें अस्तित्वांत आलाच नाहीं. येथें कामगार- 
वर्ग लोकसंख्येच्या मानाने अत्यंत अल्प आहे. येथें 
औद्योगिक क्रांति निर्माण झाल्यावर जो प्रचंड काम- 
गारवर्ग अस्तित्वांत येईल तोच कम्युनिस्ट क्रांतीचा 


ष्र 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 
४३ 
९ क 1 कळु फरव्णव् क 
॥ 'नवभारत . । 
*सा्घे ७५ खो>** 
& अमृतमहोत्सवी 
गम्ट र यू ह ३/ >७ 


र र्त 
“र्क आह. कट ७ 
रार "सश ४ र 


“पु 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतांतील कम्युनिस्ट .व' इतर मार्क्सवादी पक्ष 


अग्रेसर होईल, 

परंतु कामगारवर्गाच्या बाबतींत समाजवादी व मार्क्स- 
वादी यांनीं क्रांतीच्या दृष्टीर्ने केलेलें. मूल्यमापन सबळ 
पुराव्यावर आधारलेले आहे असें दिसत नाहीं. या 
मुद्द्यावर माकसंची वर्गयुद्धाची मीमांसाच आक्षेपार्ह 
ठरते. कामगार्चळवळ ही क्रांतिकारक स्वरूपाची 
असते, यार्चे निश्चित उदाहरण कोठेंच मिळत नाहीं. 
पाश्चात्य देशांतील कामगारचळवळींचा इतिहास असे: 
सांगतो कीं, त्या चळवळींचे सुख्य उदिष्ट क्रांति हें 
नसून कामगारांची आर्थिक व सांस्कृतिक सुस्थिति हेंच 


आहे, भांडवलदारवर्ग नष्ट करण्याकरितां नव्हे तर 


स्वतःची सुस्थिति प्राप्त करून घेण्याकरितां कामगार- 
वर्गाचे झगडे चाळू असतात. ताससये, कामगारवर्ग 
हा समाजवादी क्रांतीचा नेता होय, हॅ प्रचारसूतर 
म्हणून जरी उत्तम असलें तरी त्यांत सत्य थोडें आहे. 
दुसरें असं कीं, कामगारवर्गाला स्वदेश नाहीं असें 
मार्क्स व मार्क्सवादी म्हणतात. परंतु त्या त्या राष्ट्रांवर 
संकट आलें असतां कामगारवर्ग नियमाने स्वराष्टरू- 
संरक्षणाच्या आघाडीवर लढला आहे; क्रांतिकारकांचा 
यादवी युद्ध पुकारण्याचा आदेश त्या वेळीं त्यांनीं साफ 
झिडकारळा आहे. भारतांतील कामगारवर्ग हाहि 
राष्ट्रीयच आहे. समाजवादी क्रांतींत तो सामील होण्यास 
इतरांबरोबर्च तयार होईल. परंतु इतर वर्ग समाजवादी 
क्रांतीस विरोध करतीळ व कामगारवर्गच क्रांतीन्वा नेता 
बनेल अर्से म्हणण्यास कांहींहि सबळ प्रमाण नाहीं. 
भारतांत शांततेनें सत्तांतर झाल्यानंतर कम्युनिस्ट 
पक्षाला वाटलें कीं प्रतिक्रांति झाली आहे आणि हें 
सत्तान्तर अस्थिर किंवा डळमळीत आहे. येथ खरें 
स्वराज्य आलेंच नाहीं, ब्रिटिशसाम्राज्य्शाहीचेच 
हस्तक कॉँग्रेससरकार आहे असे समजून त्यांनीं तेलंगणांत 
विध्वंसक चळवळीस सुरवात केली व नेहरू-सरकारला 
रशियांतीळ १९१७ सालांतील तात्पुरत्या आटघटकेच्या 
केरेन्स्की सरकारची उपमा देऊन देशव्यापी उठावाचा 
कार्यक्रम आंखण्याचा प्रारंभ केला. या बाबतींत कर्म्यु- 
निस्ट पक्षाचे सगळेंच फसले. ते खतःस फसवीत अस- 
ल्यामुळें यापुढेंहि त्यांची फसवणूक अशीच चाळू 
राहील, अनिष्ट मार्गानें कांहीं अनपेक्षित वा आकस्मिक 
परिस्थिति प्राप्त झालीच तर केग्यु गर्दाल वध 
आशा आहे. वररीमानस्थितीबरून असे म्हणण भाग 


न. भा. ट 


अनुक्रमणिका 


५३ 


आहे कीं, या पक्षांला भारतांत्त चांगळें भवितव्य येणे 
कठिण आहें. याचीं अनेक कारणें. आहेत. आणि तीं 
मूलगामी आहेत. 


पाहिलें महत्त्वाचें कारण असें कीं, त्यांची येथील 
सत्ताधारी पक्षावद्दलची व राज्याच्या सामाजिक स्वरूपा 
बद्दलची मीमांसा एका चुकीच्या दृष्टिकोणावर आधार 
लेली आहे. हा दृष्टिकोण म्हणजे मार्क्सचे व लेनिनरे 
राज्यशास्त्र होय, या राज्यदास्त्राप्रमाणे कोणतेहि राज्य 
हें विशिष्ट एका वर्गाच्याच प्रतिनिधींचे राज्य असतें 
आणि त्या वरिष्ठ वर्गाचेच हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्या- 
करितां. सत्ताधारी पक्ष वा राज्यसंस्था राज्याचे नियम 
रचून सत्तेची अंमलबजावणी करते. राज्य म्हणजे विशिष्ट 
वर्गाची सतत तरफदारी करणारी हुकमत होय. अशा या 
मार्क्सच्या व लेनिनच्या राज्यक्ास्त्राप्रमाणे कम्युनिस्ट- 
पक्ष कॉंग्रेसपक्षाच्या द्वारे चालविलेल्या हिंदी संघराज्याची 
मीमांसा करून, हें राज्य भांडवलशाही राज्य आहे, असें 
ठरवतो; आणखी असें म्हणतो कीं हें राज्य साम्राज्य- 
शाहीचे अवशेष असलेल्या हितसंबंधांचे भारतांत 
रक्षण करतें. सामान्य जनतेच्या दडपणासुळें कांहीं 
सधारणा राज्यांत जरी घडत आहेत, तरी त्या नाखुशीनें 
घडत आहेत, असाहि तो आरोप करतो. तात्पर्य, 
भारतीय संघराज्य हे लोकशाहीच्या बुरुख्याखालीं वरिष्ठ- 
वर्गीय हितसंबंधांचे रक्षण. करणारें राज्य आहे; 
म्हणून हें राज्य नष्ट करण्याची संधि शक्‍य तितक्‍या 
जवळ आणली पाहिजे व त्या संधीच्या प्रतीक्षेत काळ 
घालविला पाहिजे असा कम्युनिस्ट पक्षाचा संकेत आहे. 


अशी ही वर्गलक्षणेच्या आश्रयाने कम्युनिस्टांनी 
केलेली राज्यमीमांसा कॉँग्रेस -पक्षाच्या अधिवेशानांतील 
अलीकडे झालेल्या ठरावांशीं जुळत नाहीं. कॉंग्रेसने 
वर्गहीन समाजरचना हें संघराज्याचे थ्येय एका अधि- 
वेशानांत उद्‌घोषित केळे; आणि नंतर आवडीच्या 
अधिवेशनांत समाजाची समाजवादानुसार मांडणी, है 
धोरण जाहीर करून वर्गहीन समाजरचनेच्या तच्त्वालः 
दुजोरा दिला. या ठरावांच्या अनुसारानें प्रगति करण्या- 
करितां आर्थिक व शैक्षणिक नियोडनांची ब लोकहित- 
कारी कार्यक्रमांची आखणी संघराज्य व प्रादेशिक राज्ये 
करीत आहेत; तदनुखारच मध्ययुगीन अवस्थेची द्‌श्‌क 
असलेली जमीनदारी व जहागिरदारीसंस्था क्रमाने 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
._) 
1. ' | ३. र 
% णत 
१) 1 कळु १ १. क 


ह पाल र्‍ । 
कधि ७५ छ०>* 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी >२७ 

७” क्ले. वर्ष अ 
*₹ 2 ऐता 
2 व्यय 
१ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ह 


नष्ट करणारीं विधेयके क्रमाने पुढं येत आहेत. अनेक 
महत्त्वाचे उद्योगधंदे व कारखाने यांचेहि राष्ट्रीयीकरण 
सावकाशपणे करण्याचें धोरण अमलांत येत आहे. . 

समाजवादी क्रांतीकडे सत्ताधारी पक्षाचे धोरण 
अशा रीतीनं निश्चितपर्णे झुकत असलें तरी कम्युनिस्ट 
ब माक्‍सवादी पक्षांचा त्यावर विश्वास बसत नाहीं. 
याचें कारण मार्क्सवादांतील राज्यमीमांसा हें होय. 
राज्यसत्ता धारण करणारा गट म्हणजे भांडवलशाही 
वर्गाचा गट होय, हें या राज्यमीमांसेचें समीकरणच 
अशा अविश्वासास कारण आहे. या समीकरणास राष्ट्रास 
च्या राजकीय इतिहासांत कांहीं आधार सांपडत असले 
तरी ते आधार पुरेसे नाहींत. राज्यांचा उत्कपे होत 
असतां ऐतिहासिक विकासक्रमांत सामाजिक 
स्वास्थ्य वृद्धिंगत ज्यांत होतें असा कालखंड येतच असतो. 
या प्रत्येक कालखंडांत समाजाच्या सर्वसामान्य हिताची 
साधना करणें, हा राज्यसत्तेचा हेतु उघडकीस येतो; 
किंवा तेंच राज्याचे सुलक्षण होय, ही गोष्ट बरींच 
राज्यशात्रे मानतात. समाजधारणाक्शास््र म्हणजेच राज्य- 
शास्त्र अशी व्याख्याहि त्यांत सांगितलेली असते. 

दुसरें असे कीं सत्ताधारी गट व संपत्तिस्वाग्य 
थारण करणारे वर्ग एक नसतात. सत्ताधारी वरी व बडा 
संपत्तिधारी वर्गे यांचे प्रथक्‌ गट असतात हें गेल्या 
शंभर वर्षांचा इतिहास पाहिला तरी दिसून येतें. 
सत्ताधारी गट आपली सत्ता स्थिर, प्रभावी व टिकाऊ 
करण्यांत गढलेला असतो, लोकदितकारी किंवा समाजां- 
तील जागत लोकशाक्तीस संतुष्ट ठेवणारा कार्यक्रम 
अमलांत आणण्यांतच सत्तस बळकटी येते, हो गोष्ट 
सत्ताधारी गटास पूर्णपणे माहीत असते. म्हणून 
कार्येसम. व विचक्षण सत्ताधारी गटाला हा उद्देश 
सफल करण्याचेंहि सामथ्ये असते. संपत्तिधारी किंवा 
भांडवलदार वर्गास त्याच्यापुढे नेहमी नमावेंच 
लागते. विशेषतः आधुनिक यांत्रिक युगांत तर राज्य- 
यंत्र हें अधिक स्वतंत्र आणि समाजांतील कोणत्याहि 
वगीपेक्षा वलि्ठ झाळें आहे. राज्यघारी गटाचे सामथ्य़े 
आधुनिक तंत्रांनीं व यंत्रानीं सज्ज अशा देशव्यापी 
दळणबळणाच्या स!ःघनांनीं आणि खड्या लष्कराच्या 
योगाने समाजांतील कोणत्याहि गक्तोपेक्षां अनंत पटींनी 
जबरदस्त बनलें आहे. म्हणून कोणत्याहि विशिष्ट 
वर्गाची मिनतवारी करण्याची त्याला मुळींच आवदय- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


कता राहिली नाहीं. यावरोबरच आणखी एक गोष्ट 
ध्यानांत घेतली पाहिजे. ती ही कीं, लहानमोठ्या 
क्रांतिकारक राज्यविरोधी संघटनांच्या योगानें शांतते- 
च्या काळांतील कोणतेंहि आधुनिक राज्य उलथून 
पाडण्याची शक्‍यताहि आतां राहिली नाहीं. याचा 
अर्थ असा नव्हे कीं, आधुनिक राज्ये समाजहिताला 
नेहमींच जत्राबदार राहतात. परंतु, समाजहिताला 
जज्ाबदार राहूनच आपली सत्ता अधिक व्यापक करणें 
हें घोरण निर्वेधपणे साधणे आतां फारच राक्‍्य झालें 
आहे. भांडवलशाही अर्थशास्त्राच्या मर्यादेचे बंधन 
समाजहिताला पोषक नसेल, तर ते तोडण्यांत कसलीहि 
दिक्कत राज्याने बाळगण्याचे आतां कारण नाहीं. 
आर्थिक विकासाला भांडवलशाही बंधन घालते है 
दिसल्यातरोबर तं बंधन तोडण्यास कोणतेंहि आधुनिक 
राज्य मागेपुढें पाहाणार नाहीं, हे उघड दिसत आहे. 
म्हणून समाजहिताकरितां भारताचे संघराज्य समाज- 
वादी रचनेचा स्वीकार करण्यास तयार झालें आहे, ही 
गोष्ट सत्ताधारी गट व संपत्तिज्ञाली वर्ग यांच्याबद्दलच्या 
वरील मीमांसेवरून उपपन्न होते. , 

भारताच्या संघराज्यानें कम्युनिस्ट, समाजवादी 
किंवा माकसंवादी पक्षांचा थ्येयवाद बऱ्याच अंशाने 
मान्य केळेला आहे. त्यामुळें या राज्याविरुद्ध क्रांतिकारक 


* उठाव करण्याचें या पक्षाचे राजकारण निस्तेज बनत 


चाललें आहे; विशेषतः वगेविम्रहाच्या धोरणाची धार 
बोथट होत चालली आहे, त्यामुळें आतां सत्तारूढ- 
पक्षाच्या व राज्याच्या कायेक्रमांतीळ तपशिलाचे दोष 
काढण्यांत विरोधी पक्षांची मति गुंतून जाऊं लागली 
आहे. एका अर्थानें वैचारिक सामर्थ्यास घट लागली 
आहे आणि छिद्रान्वेष्रीपणा वाढून पराभूत मनोवृत्तोचे 
पोषण होऊं लागलें आहे. विचारांचा ताजपणा निघून 
गेला आहे. 

माक्‍सवादी पक्षांचे भवितव्य संपल्याचे दुसरे कारण 
त्यांनीं क्रांतीच्या नेतिक बाजूचे खरें आकलन केलें नाहीं, 
हें होय. विशिष्ट कालखंडांतील परिस्थितींत सर्वच 
समाजास क्रांतीची गरज असते व भासते आणि ही क्रांति 
पोटाच्या सुकेपेक्षां आत्म्याच्या भसुकेनेच प्रेरित झालेली 
असते, सामाजिक दुरवस्थेची किंवा अधःपाताची जाणीव 
म्हणजे नेतिक जाणीवेचीच एक अवस्था होय, मानः 
"वाच्या उत्कर्षाची मूल्ये ज्यांच्या हृदयांत रुजठेळीं 


५४ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 
४ (8 र 
“र ळल णदेळ के 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतांतील कम्युनिस्ट व. इतर मार्क्सवादी पक्ष 


असतात त्यांच्यांच मनाला सामाजिक अवनतीच्या 
वेदनांची खरीखुरी जाणीव होत असते. कम्युनिस्ट 
किंवा साक्‍संवादी पक्ष यापुढें अधिक निस्तेज होत 
जातील याचें एक मुख्य कारण क्रांति ही मुख्य नैतिक 
गरज आहे हें तत्त्व त्यांना मान्य नाहीं हें होय. 

याचें अधिक स्पष्टीकरण केळें पाहिजे; भांडवल- 
शाही समाजरचनेच्या काळांत लोकशाहीचा व 
तिच्या नैतिक तत्त्वज्ञानाचा उदय झाला, स्वातंत्र्य, 
समता व बंधुभाव हीं लोकशाहीची नैतिक मूल्ये होत. 
हे जसे मानवी मूलभूत हक आहेत, तशींच हीं मूल- 
भूत मानवी कर्तव्येंहि आहेत. या मूल्यांची योग्य दखल 
घेऊन व त्यांचा शाश्वत महिमा ओळखून क्रांतीची 
साध्यसाधनमीमांसा काल मार्क्सने व लेनिननें केली 
असती तंर वर्गविग्रनहाच्या मीमांसेबरोबरच मानव्याची- 
हि मीमांसा क्रांतीच्या तत्त्वज्ञानास उपयोगी पडली 
असती. क्रांतीमध्ये पीडित वर्गच नव्हे तर सर्व मानव- 
समाज भाग घेण्यास पुढें येऊ राकतात ही गोष्ट त्यांच्या 
लक्षांत नीटपणे आली असती. परंतु माक्‍सवादान नीति 
ही सापेक्ष ठरविली, त्यामुळें ती तशी लक्षांत आली 
नाहीं. वस्तुतः दलितवर्गहे पोटाच्या भुकेमुळें नव्हे 
तर नेतिक भावना प्रश्षन्ष होऊनच क्रांतीत 
सामील होतात, परंतु याचा स्पष्ट मत्यव मार्क्तला 
आला नाहीं. नीति केवळ सापेक्ष नसते, ती विकास 
पावत असते. भांडवल्याही समाजव्यवस्थेंतील विज्ञान, 
यंत्र व तंत्र यांचा जसा क्रांतीने स्वीकार करावयाचा 
असतो, त्याचप्रमार्ण भांडवल्याही समाजस्थितींत 
विकास पावलेल्या नैतिक भावनांचेंहि आवाहन मान्य 
करावे लागतें. वर्गयुद्धविषयक एकांगी कल्पनेच्या 
आहारी जाऊन कम्युनिस्टांनी सर्वव्यापी मानव्याचा 
अव्हेर केळा. या मानव्याची अथवा नैतिक मूल्यांची 
परंपरा अधिक जागुत करून तिचा महिमा स्थापित 
करण्याचें काम हें भारतांतील राजकीय चळवळीचे 

हस्याचें अंग समजलें गेलें आहे. कम्युनिस्टांची 
व्यापक मानवी मूल्यांवर अथवा लोकशाही मूल्यांवर 


श्रद्धा नाहीं, त्यामुळे त्यांचा पक्ष भारतीय 
राजकारणांत यापुढे प्रभावी ठरणार नाहीं. या वाबतींत 
त्यांचा साध्यसाधनविचार सपदेल चुकलला आहे. 
लोकशाहीच्या द्वारेच किंवा लोकशाहीचा साहन व्डि 


गत करूनच क्रांति घडवून आणावयाची .या सिद्धांता- 


अनुक्रमणिका 


वर त्यांचा विश्वास नाहीं. म्हणून त्यांना नेहमीं डाव« | 

पेचाचेंच राजकारण खेळार्वे लागणार, डावपेंचाच्या 

राजकारणांत त्यांचा पाय अधिकच खोलांत जाईल. 
कम्युनिस्ट पक्षाचे भवितव्य संदेहांत पडण्यार्चे 


* आणखी एक कारण म्हणजे त्यांचें सोव्हिएट रशियाशी 


असलेळें निगडित व पवित्र नाते होय. सोव्हिएट 
रशियांतील राज्यव्यवस्था हा त्यांच्या पुढ'ा प्रत्यक्ष 
व मूर्तिमंत आदर्श आहे. सोव्हिएट रशियांतील 
हुकूमशाही राजवट त्यांना' मान्य आहे. याचा अर्थ 
असा होतो कीं, लोकशाही मूल्यांची पायमलछी करण्यास 
हिंदी कम्युनिस्ट प्रसंगीं मार्गेपुढें पाहणार नाहींत. 
एवढेंच नव्हे, तर कम्युनिस्टांच्याबद्दल आणखी एक 
जबरदस्त शांका याच कारणास्तव उतपन्न होते. हिंदी 
कम्युनिस्ट पक्ष किंवा कॉमिन्फॉर्मशीं संठझ असलेले 
इतर राष्ट्रांतीळ कोणतेहि कम्युनिस्ट पक्ष हे सोव्हिएट 
रशियाच्या परराष्ट्रीय राजकारणार्चे हल्यार बनले 
आहेत, असा वहीम येणें अगदीं स्वाभाविक आहे. 
म्हणजे स्वदेशाशीं ते बेइमानी करतील अशी 
धास्ती उतपन्न होणें रास्त ठरते. या पक्षाच्या 
भवितव्याबद्दळ सारीक होण्याचें हे महत्त्वाचें एक 
कारण आहे, हें व्यवहारी राजकारण जाणणाऱ्याला 
पटण्याची शक्‍यता खूप आहे. 
- सां पं. नेहरूंचा रशियांतील दोरा संपल्यानंतर- 
च्या या कालखंडांत भारतीय किंवा अन्यदेशीय 
कम्युनिस्ट पक्षांच्या कायक्रमांत, धोरणांत व तत्त्वशानां- 
तहि बद्ल घडून येण्याचा संभव उत्पन्न झाला आहे. 
हा बदल पं. नेहरूंच्यामुळेंच होण्याची राक्‍यता आहे 
असे नव्हे. अत्यंत महत्त्वाचें कारण म्हणजे अणुदक्तीचं 
युग होय. जागतिक युद्ध पेटळें तर यापुढें अणु- 
शक्तीच्या अस्त्रांनीं मानवी विश्वाचा प्रय होण्याचा 
धोका उत्पन्न झाला आहे. अपुदाक्तीस भांडवलदारी 
जग व समाजवादी जग हा भेदभाव समजत नाहीं. 
म्हणून युद्धसस्थाच कायमची नष्ट करणे माणकशर्चे 
श्रष्ठ कर्वव्य झाळें आहे. अणुयुगांने माणसाच्या ध्येय- 
बादांत मौलिक बदळ करण्याची गरज उय्पन्न केली 
आहे. सव लहानमोठे प्रश्न अहिंसेने किंवा शांततेच्या 
मार्गानेच सोडविळें पाहिजेत असा साध्यसाधनविवेक 
मानवी विचारांचा पाया बनण्याची आवदयकता! उत्पन 
झाली आहे. सोव्हिएट राज्याच्या नेत्यांना ही गोष्ट 


५५ 


2: 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शू 
(9 
९ ९ क्त र 
० र णत 9 
कळु १. क 


> ह पाल । 
2. ७५  खति9५५* 
क १4 
क* पे, ८ ओज 
*९ , ऐशा “क 
2 व्यय 
द 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नेवभारत 


सान्य झाली आहे याचें प्रत्यंतर त्यांच्या नव्या धोरणांत 
मिळूं ठागळें आहे. परराष्ट्रमंत्री मोलोटेंव्ह यांनीं नुक- 
तेंच जं वक्तव्य केळे त्यांत यास दुजोरा मिळतो. विश्व- 
घ्यापी शांतता संघटित करणें ( 0018011081101 
र्ण 117७88] ]8808) हें नजीकचे ड्ह््ष्ि 
त्यांनीं धोषित केळे आहे. 

हें नजीकचे अत्यंत महत्त्वाचें धोरण म्हणून जर 
रशियन नेत्यांनीं प्रामाणिकपणे मान्य केळे असेल तर 
त्यापासून अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱया कम्युनिस्ट 
विचारसरणीच्या सव संप्रदायांवर येऊन पडतात. विश्व- 
व्यापी शांतता ही कम्युनिस्टांनी जर अंतिम निष्ठा मान- 
ली तर त्यांचे सर्व राजकीय धोरण आणि त्यांचे तत्त्वज्ञान 
म्हणजे माक्‍संवाद यांत मौलिक परिवर्तन करावे लागेल, 
राजकीय धोरणांत बदल करावयाचा म्हणजे यांत तीन 
सुद्ययांचा समावेश होतो. एक, जगांतील कम्युनिस्ट 
पक्षांचे विसर्जन करणें किंवा दुसऱ्या शब्दांत सांगा- 
वयाचे म्हणजे कामिन्फोमला तिलांजलि देणे, हा होय. 
कारण बरिन-कम्युनिस्ट राष्ट्रांचयामध्ये असलेले क्म्यु- 
निस्ट्पक्ष हे तेथील राज्ये केव्हां तरी नष्ट करावीं म्हणून 
अस्तित्वांत आलेळे आहेत, त्यांच्याबद्दल त्या त्या 
राष्ट्रांत साशंकता असल्यामुळें शांततेच्या सुरक्षिततेव्रह्वळ 
शेका राहते. दुसरा मुद्दा असा कीं, रशिया, चीन, 
इत्यादि राज्यांची हुकूमशाही पद्धति बदलून त्यांत 
विचारप्रदरीनाचे आणि संघटनेचे स्वातंत्र्य वापरण्याचे 
हक्क नागरिकास प्राप्त व्हावयास पाहिजेत. हुकूमद्याही 
राज्यहि लष्करी हुकूमत असते. तें केव्हां आक्रमक 
बनेल, याचा नियम नसतो. याहिपेक्षां अधिक महत्त्वाचा 
बदल म्हणजे मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानांतला बद॒ळ होय. 

सहजीवनाचा सिद्धान्त हा अन्ना प्रकारच्या तात्त्विक 
भिन्न वदळाचा सूचकच ठरतो, प्रामाणिकपणे मान्य केलेल्या 
तत्त्वज्ञानांचीं किंवा विचारसरणीची राष्ट जगांत गण्या- 
गोविंदाने नांदावी, हे मान्य करण्यास अनुकूल तात्त्विक 
बैठक माक्‍संवादांत नाहीं, मार्क्सवादांत कम्युनिझमच्या 
थ्येयाचा व कार्यक्रमाचा स्वीकार हाच एक मार्ग मानवी 
प्रगतीचा मार्ग होय, अक्षी धारणा असल्यामुळे इतर 
मार्गानी चालणारी राष्ट्रे अधोगतीचा पंथ आक्रमीत 
आहेत, असा या धारणेचा उपसिद्धांत निघतो, या 
धारणेच्या ऐवजीं दुसर्‍या प्रकारची धारणा द्ध वैज्ञा- 
निक्त इृष्टिकोणांतून निष्पन्न होते ती अश्शी: अधिक 


निदेष असलेले समाजरचनेचे आदर] कोणते या बाव- 
तींत अनेक वैकल्पिक विचार मांडता येतात; 
त्यांचे सत्यत्व दीधकालपर्यंत सामाजिक प्रयोग करूनच 
ठरेल; म्हणून अमूकच एकप्रकारचा समाजवादी कार्य- 
क्रम आदरशेभूत आहे, असा निर्णय करण्यास आवदयक 
तितकीं प्रयोगसिद्ध प्रमाणे माणसांना अजून मिळावया- 
चीं आहेत. मार्क्सवादी किंबा अन्य समाजवादी यांनीं 
ठरविळेळे समाजरचनेचे आदी हीं ग्रहीतकृत्ये 
( 1710016109] ) आहेत, तीं वैज्ञानिक किंवा 
प्रयोगसिद्ध ( 810011511912त "एप ) सत्ये 
नव्हेत, हे प्रथम कम्युनिस्टांनी मानळें पाहिजे. असे 
मानलें तरच सहजीवनाच्या धोरणाला तात्त्विक 
अधिष्ठान आहे, असे मानतां येईल, नाहींतर 
सहजीवनाचे धोरण, परिस्थिति बदलल्यावरोवर, घुड- 
कावून लावण्याचे धाडस करण्यांतहि कम्युनिस्ट मार्ग- 
पुढें पहाणार नाहींत. 

आणखी असें कीं, अज्ा प्रकारचा वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोणांतून निघणारा सिद्धांत कम्युनिस्टांनी मान्य जरी 
केला नाहीं तरी त्यांना कमीतकमी दुसरा एक तात्त्विक 
सुद्दा मान्य करावा लागेल; तो म्हणजे शांततेच्याच 
मार्गानें समाजवादाकडे किंवा कम्युनिझमकडे जग जाऊं 
शकेल, हा होय. यापुढें वगयुद्ध किंवा क्रांतिकारक बंड 
किंवा सोव्हिएट सैन्याचे क्रांतीच्या निमितीकरितां 
आक्रमण अशा प्रकारचे उपाय न अबलंबितां, सामाजिक 
विशिष्ट परिस्थितीच्या दडपणानें आणि वैचारिक परि- 
वतन घडवून आणून समाजवाद किंवा साम्यवाद 
अस्तित्वांत आणतां येईल, असा हृढ विश्वास कम्यु- 
निस्टांच्या ठिकाणीं बाणला पाहिजे. अशा प्रकारचा 
विश्वास मार्कसवादांत बसूं शकत नाहीं. तात्पर्य, 
मारकसबादांतील एक महत्त्वाचें प्रमेय बाधित मेल्या 
शिवाय सहजीवनाचा सिद्धांत कम्युनिस्टांना प्रामाणिक- 
पणाने स्वीकारतांच येणार नाहीं. 

सहजीवनाच्या सिद्धांताची आवडयकता अणुयुगाने 
निर्माण केली आहे. हेंच अणुयुग सवीना गंभीरपणे 
इप्रारा देत आहे कीं, “पुढें चला ! विश्वव्यापी मानवतेकडे 
चेला | जगास जगू द्यावयाचें असेल तर आणि मानवी 
समाज व मानवी संस्कृति यांचें यथायोग्य पाळन 
कराववाचें असेळ तर कम्युनिस्टांनो, तुम्ही माक्स- 
वादाच्या पलीकडे चला |! ! 


किश्या 


५६ 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
५४४ शै र 
२. ळा 


*्<€ क 
रे ह. या व्र, 
ष्य ऱ्िँ ७७५ . 803.) 
& अमृतमहोत्सवी 
कं 4 मृ ह १७ 
"स, वष 


क* पे, ८ ग प 
*र- ८» एतत क 


4.9. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


चस्तक-परामदा 


महाराष्ट्रांतील राष्ट्रवादाचा विकास - लेखिका 
ब प्रकाशिका प्रा. नलिनी पंडित, बांबुळी-निवास, 
माहीम, मुंबई १६, पानें ६--२५०, किंमत ५: रु. 


_ एका जबरदस्त युरोपीय साम्राज्यसत्तेशीं सामना 
देऊन राष्ट्रीय स्वातंत्र्य हस्तगत करणें आणि मध्ययुगीन 
समाजजीवनामध्ये लोकशाहीच्या दिशेने परिवतेन घड- 
विण असें दुहेरी कार्य भारतीयांपुढें होते; आणि आज 
शेंदीडशी वर्षानंतर स्वातंत्र्यसंपादनाचा भाग पुरा 
झाला असून सामाजिक पुनररचनेचा पाया घातला जात 
आहे. या प्रचंड व विकट कायत महाराष्ट्रीय नेत्यांनी 
व जनतेने कोणती कामगिरी केली बया प्रयत्नांमध्ये 
कोणकोणते विचारप्रवाह निर्माण होत गेळे या 
गोष्टींचे ज्ञान आज आपल्याला असलेच पाहिजे. तरच 
पुढील कार्यांची दिशा आपल्याला नीट दिसू राकेल, 
अतिरेक टाळतां येतील व जास्तींत जास्त सलोख्याने 
च समंजस सहकार्याने महाराष्ट्रांतील बुद्धीचा व दाक्ती- 
चा वापर होऊं शकेल, 


गेल्या दभर वर्षांतील राजकारणाची माहिती करून 
देणारे ग्रंथ मराठींत नाहींत असें नाहीं. पण बहुतेकां- 
ची घडण केवळ व्यक्ति, घटना किंवा विशिष्ट पंथ 
(किंबा पक्ष ) यांच्याभोंबतीं झालेली आहे. महाराष्ट्रा 
तील कायदेभंगाचा इतिहास किंवा गिरणी-कामगारांच्या 
संपाचा इतिहास वर्णन करणार्‍या ग्रेथांची उपयुक्तता 
आहे, तसेंच व्यक्तिनिष्ठ किंवा पंथनिष्ठ ग्रंथांचीहि 
आपल्या परीर्ने मातवरी आहेच. पण आजच्या सामान्य 


वाचकांसाठी असा एक इतिहास हवा कीं, ज्यांत निर्जीव 
चस्तुस्थितिवर्णनापेक्षां जास्त असें सम्यक्‌ दृष्टीने 


केलेले विवरण तर आहेच परंतु त॑ व्यक्तिगोरवाच्या 
किंग्रा पंथाभिनिवेश्याच्या दोषान एकांगी झालेलें नाहीं. 
प्रा.नलिनी पंडित यांच्या प्रस्ठत पुस्तकामुळें सामान्य 
चार्‍चकाची ही गरज उत्तम तऱ्हेने भागेल, शिवाय, व्यक्ति 
आणि पंथ यांच्या मूल्यमापनाविषयीं आपले आडाखे 
तपासून घेण्याची व जरूर तेवढे बदळून घेण्याची इच्छा 
ज्ज्ञांनाहि होईल इतकी सूक्ष्म १ समतोळ चिकित्सा 


लेखिकेने केलेली आहे. चिकित्तच्या समतोल्पणामुळें 
सहजच भाषा व मांडणी हि साधी असून प्रोढगंभीर 


झाळी आहे. एरवी चांगल्या चांगल्या ग्रंथांतहि पाल्हाळ, 


पंथ-परिभाष्रेचा कर्करशपणा, व्यक्तिगोरब व व्यक्तिनिंदा 


अनुक्रमणिका 


इत्यादि जे दोष डोकावतात त्यांना टाळून लेखिकेने 
जी संयमपूर्ण व सुंबरोध दोली वापरली आहे ती अमि- 
नंदनीय आहे. 


या ग्रंथामध्ये सन १८१८ पासून १९४७ पर्यंतच्या 
घटनांची पाश्वंभूमि घेतली आहे व २५० पानांच्या 
तोकड्या मर्यादेत विवेचन करण्याच्या दृष्टीने, ठळक व 
विशिष्ट अश्याच व्यक्तींचा व प्रवृत्तींचा परामशे घेतलेला 
आहे. या शतकांतील महाराष्ट्रीय व्यक्तींच्या कर्तृत्वाला 
व प्रवृत्तींना . प्रेरणा ब दिद्या देणारे प्राणतत्त्व म्हणजे 
राष्ट्रवादच होय. हा राष्ट्रवादच एकंदर, भारतीयांच्याच 
नव्हे तर सर्वे आशियावासींच्या जीवनाचें सूत्र बनला 
होता. प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीमुळे तै अटळच होतें. ही 
मुख्य गोष्ट लक्षांत घेऊन लेखिकेने आपल्या ग्रंथाला 
सार्थ नांव दिलें आहे. तसेंच, त्याच सूतानुसार उत्कृष्ट 
विवेचनहि केळे आहे. 

ग्रंथाच्या पहिल्या ६४ पानांत राष्ट्रवादाच्या युरोपी- 
थ॒ तत्त्वाला स्वीकारणारा मध्यमवग ब त्या वर्गाची 
जुनी मध्ययुगीन भारतीय पाश्चंभूमि यांचें थोडक्यांत 
वर्णन आहे. मध्यमवर्गाच्या या नव्या जाणीवेमध्ये 
समाजाला नवचैतन्य देण्याचे सामथ्ये कां होतें, तसेच 
या सामर्थ्याला मर्यादा कोणत्या होत्या याची आरंभीं 
कल्पना देऊन, मग पुढील ४२ पानांत राष्ट्र, व्यक्ति व 
बुद्धिवाद या आधुनिक तत्त्वांची चिकित्सा केली आहे 
नुसते या पाश्चाच्य तत्त्वांचे खरूम न सांगतां त्यांचे 
आमच्या नेत्यांच्या मनांत व कृतींत जें प्रत्यक्ष ख्प 
प्रगट झालें तंच लेखिकेने वाचकांपुढे ठेवल्यामुळे ही 
चिकित्सा फार मोलाची झाली आहे. ती थोडी अधिक 
विस्तारण्यास वाव असता तर उत्तम झालें असते. 
पुढील ७० पानांमध्ये टिळक, आगरकर, सावरकर, 
गांधीजीप्रभति कर्तृत्वशाली व्यक्तींच्या कार्याचे यशाप- 
यश व त्याची कारणमीमांसा केळी आहे. न्यायमात 
रानड्यांपासून पुढच्या काळांतील सर्वच व्यक्तींच्या 
संब्रेधीं उलटसुलट दोषारोपांनीं गहूळलेली कडवट टीका 
आजपर्यंतच्या बृत्तपत्रीय व स्थिर वाड्य़यांतहि वेऊन 
गेलेली आहे. तसेच आंधळी पूजा वाटावी अश्या गोर- 


वाचे लिखाणहि आजे पुष्कळ आहे. पण या ग्रॅथामध्ये 
असे कोणतेच भडर्के रंग. नाहींत. परिस्थितीच्या व 
संस्काराच्या मर्यादांमुळे व्यक्तींमध्ये व प्रवृत्तीमध्ये जो 


ष्‌ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


... 
म, ९७१७. > 
० क "रा 9 
९७ 


-” > 4 
नवभारत र्‍ । 
क ७५ 'त>५ 
8 अमृतमहोत्सवी 
क २ 
(> क्ष. वर्ष 
*९ , से. “क 


क. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


छायाप्रकाह नेहमीं आढळतो तो टिपून घेतल्यामुळे 
एखाद्या कुशळ फोटोग्राफरने काढलेल्या छायाचित्राचे 
सौदर्य त्यांच्या या चित्राला लामळें आहे. टिळक, 
गांधीजी किंवा सावरकरप्रभ्तींच्या असामान्य कतृत्वा- 
चें बेभव वर्णन करतांनाहि त्यांनीं एक शास्त्रीय 
वृत्ति राखली आहे. या व्यक्तींचे गुण सांगतांना त्या 
आदरभाव दाखवितात व दोषहि निःस्प्ृहपणें दाख- 
वून देतात. त्यांच्या या मूल्यमापनांत त्यामुळे निदोष- 
पणा आला आहे. आपल्या जुन्या इतिहासांतील श्रद्धा- 
स्थानांप्रमाणेंच आधुनिक युगांतील महान्‌ व्यक्ति व 
त्यांचे जीवनकार्य हीं नवीं श्रद्धास्थाने तितकीच आद्र- 
णीय आहेत. मूर्तभंजकांची किंबा मूर्तिपूजकांची दृष्टि 
न ठेवतां त्यांच्याबद्दल महाराष्ट्रीयांच्या मनांत आदर 
व कृतशतावुद्धि सतत वागत राहील अशा तऱ्हेचे विवे- 
चन लेखिकेने केळें आहे व तिचें हें कार्य आपल्या 
समाजजीवनाच्या पुढील वैचारिक घडणीच्या द्ष्टीनें 
फार महत्त्वाचे आहे. 

राष्ट्रवादाच्या प्रेरकतत्त्वावर भूतकाळांतून अवशिष्ट 
राहिलेल्या शक्तींचा आघात होणे व भविष्यकालीन 
आदर्शाचे संस्करण होणें अटळ आहे. ही गोष्ट 
चीन, इंडोचायना, भारत इत्यादि सर्वत्र देशांतून 
चालटेली आढळते. लेखिकेने या अपरिहाये घटनेची 
दखल घेऊन जातिवाद व वर्गवाद यांचें ग्रंथाच्या 
उत्तरभागांत विवेचन केलें आहे. भा रतीय, व महाराष्ट्रीय 
राष्रवादामध्यें जाति ब वर्ग यांच्यामुळे उद्‌भवणाऱ्या 
संघर्षांची ही चिकित्सा फारच समतोल व स्पष्ट 
झालेली आहे, पानें २३५ ते २४० या पांच पानांतील 
साररूप विवेचनांत राष्ट्रवाद, जातिवाद व वर्गवाद 
यांच्या परस्परसंबंधाचें निदान करून महाराष्ट्रीय जीवना- 
च्या आजच्या राजकोय व सामाजिक परिस्थितीचे 
फार रेखीव चित्र लेखिकेने रेखाटले आहे, 

ग्रंथाच्या उत्तरभागांतील ( म्हणजे पाने १७७ 
ते २५० मधील ) सर्व मांडणी करत 
आपली स्वतःची भूमिकाहि विशद केळी आहे, 
राष्ट्रवाद हें भारतीय समाजजीवनाचे प्राणसूत्र बनळें 
होते ब तें अटळच होतें परंतु राष्ट्रवादाच्या कोषांतून 
हर पडून समाजवादाच्या दिदोने यापुढील वाटचाऊ 
झाली पाहिजे असा त्यांच्या विवेचनाचा रोख आहे. 
असें असूनहि त्यांनीं समाजवादाचे तत्त्वज्ञान स्वीकार- 


ना लेखिकेने 


अनुक्रमणिका 


य 


णाऱ्या कम्युनिस्ट, प्रजासमाजवादी व रॅविस्ट या 
पक्षांच्या कार्याचे व विचारांचे निःस्पृहपगे समालोचन 
केलें आहे. सन १९३० ते १९४७ या सतरा 
बषामध्ये वरील तीन पक्षांनी जै कार्य केळे 
त्यांचा आढावा घेऊन त्यांनीं म्हटले आहे कीं“ पण 
अशा प्रकारें वर्गमावनेस प्रोत्साहन दिलें तर अंतः- 
कलह वाढतो आणि केवळ .राजकीय ध्येयवादाचां 
पाठपुरावा केला, तर सामाजिक प्रगति खुंटते व राजकीय 
चळवळहि निःसत्त्व बनते - असा वर्गवादी कार्यकत्यीपुढे 
पॅच येऊन पडला, साम्राज्यश्ाहीमुळे परतंत्र राष्ट्रांत 
निर्माण झालेली ही समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रवाद 
आणि वर्गवाद यांचा वास्तववादी भूमिकेवरून मेळ 
घालणे जरूर होते. पण हिंदुस्थानांतील वर्गवायांना ते 
जमले नाहीं. ?' ( पा. २३८ ) 
ठेखिकेने केलेळ हे निदान बरोबर आहे याचा 
निर्वाळा आजची परिस्थितीच देईल, * वास्तववादी 
भूमिकेवरून मेळ घालणें ? ही शास्त्रीय समाजवादाची 
पद्धति ज्यांनीं अवलंबिली ते मावत्ते तुंग, हो चि मिन्ह 
सारखे पुढारी आपापल्या राष्ट्राच्या उत्तर्षांचे कर्णधार 
बनले आहेत व उलट भारतीय समाजवाद्यांच्यां 
( म्हणजे मार्क्सवाद किंवा वर्गवाद स्वीकारणाऱ्या 
सर्वांच्याच ) पक्षांची विसजने, अंतःकलह किंवा 
नुसती कुचेबणा चाळू आहे. याचाच अर्थ असा कीं 
येथील साऱ्याच समाजवादी चळवळींत त्याग व प्रज्ञा 
यांची वाण नसून भारतीय वास्तवतेचें आकलन 
करण्यासाठीं लागणाऱ्या डोळसपणाचा, सहिष्णुतेचा व 
लोकांकडून शिकण्यास आवश्यक असलेल्या निरहुंकार 
हत्तीचा अभाव आहे. प्रस्तुत ग्रंथांत यासंबंधीचे जे 
वि-छषेषण आहे तें केवळ पुस्तकी पढीकपणामुळें झालेल 
आहे असें म्हणून डोळेझांक न करतां, प्रत्यक्ष राजकीय 
जीवनाशीं समरस झालेल्या कार्यकत्यांनी त्याचा साक्षेपा- 
नें विचार करावा असें मळा वाटतें. 
आपल्या स्वातंत्र्य - संपादनाच्या व समाजपरिवधना- 
र्‍या प्रयत्नांमधून व व्यक्तींच्या जीवनकायीतून जै 
एक सलग चित्र निर्माण होतें तें सामान्य वाचकांसमोर 
ठेवणें हा या ग्रंथाचा मूळ हेतु ब खरें मोळ आहे. तो 
हेतु सफळ होईल अश्या पद्धतीने व व्यासंगानें हा ग्रंथ 
लिहिला असल्यानें मराठी वाचकांकडून त्याचें चीज 
होईल अशी खात्री बाटते. नेमकी जशा ग्रंथाची उणीव 


६२ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


*. ७ 
४ त र 
« क पर्यत व्र च्या 
७ क 


24 
69नवभारत न ( 
क ७५ १ 
री अमृतमहोत्सवी 
"६ वष शं 
*९ , ऐक, “१ 
ष् ४ 
ह कि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-पराभशे 


भासत होती तसाच हा ग्रेथ अगदीं योग्य वेळीं लिहिला 
गेला आहे व तो लिहिल्याबद्दळ लेखिकेला धन्यवाद 


द्यावयास हवेत. 
-दि. के. वेडेकर 


न्न 


भारताचें आर्थिक जीवन.- ले. प्रा, व. 
गो. सहस्त्रबुद्धे, अनाथविद्यार्थिगृह-प्रकाशन 
( १९५५ ). पानें ५७६--१५, किंमत १० रु. 
सध्यां भारतीय विद्याथ्यीची पदवी-परीक्षेला 
अर्थशास्त्र आणि तत्सम विषय घेण्याची विदोष प्रवृत्ति 
दिसून येते. त्यांतच देशी विश्वविद्यालयांनीं आतां 
प्रादेशिक भाषांच्या माध्यमांतून रिक्षण देण्याचा 
संकल्प केळेला आहे. अश्या वेळीं या विषयांवर प्रादेशिक 
भाषांमध्ये पुस्तकनिर्मिति होणें अत्यंत आवश्यकत 
आहे. मराठीमध्ये अद्यापि अर्थशास्त्र, राज्यशास्र, 
तत्त्वज्ञान यांसारख्या विषयांवर फारशीं पुस्तकें उपलब्ध 
नाहींत; व अर्थशास्त्रावर तर प्रमाणभूत मानलीं जावीं 
अशीं फारच थोडीं पुस्तक उपलब्ध आहित. भारतीय 
अथश्ास्रावर तर मराठीमध्ये संपूर्ण असे एकहि 
पुस्तक नाहीं. या दृष्टीने कोल्हापूर येथील “ राजाराम 
कोलेज'मधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक श्री. व. गो. सहत्त- 
वुद्धे यांनीं या विद्याळ विषयावर पुस्तक लिहून 
विद्याथ्यींची एक मोठी सोय करून दिली आहेव 
मराठीमध्ये एका महत्त्वाच्या ग्रंथाची भर घातली आहे. 
_ सदरहू पुस्तक मुख्यतः विश्वविद्यालयीन विद्यार्थ्या- 
करतां लिहिलेले असलें, तरी सर्वसाधारण वाचकालाहि 
पे उपयुक्त वाटल्याखेरीज रहाणार नाहीं. “ स्वातंत्र्यपूवे 
वे स्वातंत्र्योत्तर काळांतील भारताच्या आर्थिक जीवनाचा 
समग्र, सुसंगत व सुस्पष्ट आढावा घेणारा व तो घेतां 
घेतांच भारताच्या आजच्या आर्थिक प्रश्नांचे सुबोध 
विवेचन करणारा ग्रेथ ” असें प्रकाराकांनीं या ग्रेथाचें 
जेवर्णन केळे आहे तें हा ग्रेथ वाचून पाहिल्यावर 
पटण्यासारखे आहे. ह्या ग्रेथांत विद्याथ्यीच्या द्ष्टीने 
ऐतिहासिक व आव्यक तेथें सैद्धान्तिक १ वर्णनात्मक 
भाहिती जशी योग्य त्या प्रमाणांत सांपडते; त्याप्रमाशच 
सामान्य वाचकांच्या दृष्टीनं आर्थिक प्रश्नांचे प्रचलित 
स्वरूप, त्यांतील खांचखळगे, सांप्रतच्या मतप्रवाह" 
वणन या. गोष्टीदि चटकदारपर्णे मांडलेल्या 


अनुक्रमणिका 


सांपडतात. ग्रँथकर्त्यांनीं कोणत्याहि ' वादा'च्या आहारी 
न जातां शास्त्रीय दृष्टि सांभाळूनहि रूक्षपणा टाकळा 
आहे व जरूर तेथें त्यांनी आपलें स्वतःचे मतहि 
प्रकट केळे आहे. त्यामुळें या ग्रंथाला एककललीपणाचा 
अगर फाजिल अलिसप्तपणाचा दोष लागलेला नाहीं. 


प्रा. सहलवुद्धे यांना मराठीमध्ये अर्थशास्त्रीय 
लिखाण करण्याचा अनुभव आहे. “ सुलभ अर्थशास्त्र? 
व * अर्थशास्त्राचा विकास ? हीं त्यांचीं दोन पुस्तके 
यापूर्वीच प्रसिद्ध होऊन मान्यता पावलीं आहत. हीं 
दोन्हीं पुस्तके एक प्रकारे सैद्धान्तिक स्वरूपाची होतीं. 
परंतु प्रस्तुत पुस्तकाचे खरूप निराळें आहे. यांत 
आर्थिक तत्त्वज्ञान नसून अर्थशास्त्रीय श्ञानाचा प्रत्यक्ष 
अवळंब्र भारतांत कशा प्रकारें झाला आहे याचें वर्णन 
आहे व प्रश्नांच्या चर्चेच्या ओघांत सेद्वान्तिक माहिती 
बापरळेळी आहे. त्यांनीं प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे 
“सत्यकथन करणे ? व 'सत्यसंशोधन करणे * हेंच ध्येय 
त्यांनीं आपणापुढें ठेवळेळें दिसते. अर्थात्‌ याचा अर्थ 
असा नव्हे कीं, प्रा. सहख्बुद्धे यांनीं, निविंकारतेच्या 
आहारी जाऊन, आपणांस पटते त्याचाहि वुद्धिपु रस्तर 
अपलाप केला आहे. विदोषतः दारिद्य, बेकारी, समाज- 
रचना, नियोजन, शेतींचे उत्पादन यांसारखे ज्वलंत 
प्रश्न जेव्हां ते हाताळतात, त्यावेळीं त्यांचें व्यक्तिमत्त्व 
प्रकट झाल्याशिवाय रहात नाहीं. अर्थात हे व्यक्ति” 
मत्त्व पुरोगामी वृत्तीच्या विचारशील माणसाचे अस- 
त्यांने त्याने विद्यार्थ्यांचा वुद्धिमेद होण्याचा सुतराम्‌ 
धोका नाहीं. प्रा. सहलबुद्धे यांनीं अशा प्रकारचे प्रकट 
केलेळे विचार बहुतेकांना पटण्यासारखेच आहेत. 
लोकसंख्येच्या नियोजनाखेरीज दारिद्याचा प्रन घुटशार 
नाहीं हा त्यांचा निष्कर्ष सर्वमान्य होण्यासारखा आहे. 
नुसत्या कुळकायद्यांनीं शेती सुधारणार नाहीं, तुकडे” 
जोड लवकर केली पाहिजे, शेतमालाच्या किंमती 
राखून धरल्या पाहिजेत - इत्यादि मते व भांडवलयाही- 
विषयींचा त्यांचा असंतोषहि पटण्यासारसा आहे. 

कित्येक वेळां मात्र त्यांच्या अलित रहाण्याच्या 
भूमिकेचा अतिरेक झालासें वाटून वाचक गोंधळांत 
पडण्याचा सैभव आहे. शेतींतीळ धँदेवारकपणा धान्य" 
प्रश्न सोडविण्याच्या आड येत आहे परंठु खाजगी फायद्या” 
नंपर्यंत चाळ. आहे, तोपयंत ध्द 


करतां उत्पादन जापवत वा 
वाईकपणा केवळ अपरिहार्य म्हणून नः*ह तर ६ 


५९ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


मणिका 


(त 
७ 
1” /' च त्रे र 
९ क पर्यत > 
९७ 


> 24 
७८>..8 नवभारत र्‍ । 
स ॥ी ७५ लि 
२७ अमृतमहोत्सवी, “्् 
न्ट्€ अमृतमहोत्सवी >२७ 


"पक्के, वर्ष अ 
|) क वि 


क. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत. 


गोष्ट म्हणून मान्यता देण्याखेरीज गत्यंतर नाहीं, असे 
सांगून “ याळा उपाय म्हणून खाजगी फायद्याकरतां 
उत्पादन हा उत्पादनाचा पाया तरी बदलला पाहिजे, 

किंवा ज्या पिकांचें उत्पादन वाढाबयास हवें त्यांच्या 
किंमती तुलनेने अधिक होतील अशी योजना केली 
पाहिजे; परंतु तो प्रस्तुतचा विषय नव्हे. ! अशा प्रकारें 
ते हा महत्त्वाचा प्रश्न तसाच सोडून देतात. ह्याच 
प्रकारची संकोचव्ृत्ति त्यांनीं महत्त्वाच्या समस्या 
हाताळतांना दाखविली आहे. पाठयपुस्तक ? म्हणून 
ही अलिप्तता इष्ट असली तरी त्यामुळें लेखकाचें नक्की 
मत काय आहें तें कळत नाहीं व त्याचा एकंदर 
विवेचनाच्या मूल्यावर परिणाम झाल्याशिवाय रहात 
नाहीं. जाणता वाचक अशा पुस्तकांतून थोड्याफार 
मार्गदर्रीनाची अपेक्षा करीत असतो. भारतीय अर्थ- 
शास्त्रावरील पुस्तकांत विषयांना तोटा नाहीं. त्या दृष्टीने 
लेखक आपापल्या परीनें विषयांना कमीअधिक मह्त्व 
देणारच हें खरें. तथापि या पुस्तकांत इंपीरिअल 
बँकेचे राष्ट्रीयीकरण व भूदानचळवळ यांसारखे विषय 
अगदींच त्रोटकपणें हाताळले आहेत. तसेंच जमाबंदी- 
संबंधीचे प्रकरणहि अपुरे वाटतें. अर्थात्‌ ए्ठमर्यादा 
हेंहि या अपुरेपणाचें कारण असूं शकेल. 

पुस्तकांत इतर कांहीं राहून गेलेल्या दोषांचा 
उल्केख करावासा वाटतो. कित्येक ठिकाणीं पुस्तकांतील 
माहिती आज जुनी झाली आहे. उदाहरणार्थ आपली 
साधनसामग्री ? हें प्रकरण पहावें. यांतील उत्पादनाचे 
आंकडे जुने अतएव निरुपयोगी आहेत. तसेंच 
आपली “चलनव्यवस्था? हेंहि प्रकरण पुन्हा उजळावयास 
हवें होतें. धान्योत्पादन वाढलेले अस तांना 
त्याबाबतचे निराशेचे उद्गार पुस्तकांत अप्रस्तुत वाटतात. 
तसैंच निर्नियंत्रणाचें धोरण यदास्वी झालें असतां 
त्याबद्दलचे अनुत्सुकतेचे उद्गार सर्वसाधारण वाचकाच्या 
मनांत रांका निर्माण करतील, अर्थात हा दोष म्हणतां 
येणार नाहीं, लिहितांना प्रास परिस्थितीवरच लिहावे 
छागत. ह्या घटना झपाट्याने घडत असल्यामुळें 
अद्ययावत्‌ रहाणे कठिण असतें. हे खरें. पुढीळ आवृ- 
त्तींत पुस्तक दाक्य तितकें अद्ययावत्‌ करण्याचा प्रयत्न 

होईल अशी आज्या आहे. 

दुसरा दोष म्हणजे मुद्रणाचा, प्राध्यापकांनी सांगितले 
आहे कीं ते कोल्हापूरला असल्यामुळें कांहीं दोष राहून 


- गेले. परंतु त्यामुळें कित्येक ठिकाणीं अभावितपणे विनोद 


निर्माण झाला आहे, तर कांहीं वेळां अर्थाचा अनर्थ 
झाला आहे. उदा० “ विमानवहातुकीचें ' राष्ट्रीयीकरण 
करण्याऐवजीं “ किमान वहातुकीचे ... ? असा प्रयोग 
झाला आहे ! (प्र. ५२६). तसेंच पुढील वाक्य पहा- 
€ सुटीच्या (तुटीच्या?) अथव्यबहारांचे तत्व अलीकडे 
बड्या बड्या अथेशास्त्रज्ञांनी उचलून घरळें आहे. ” 
या वाक्‍्यांतील “ विनोद ? फार ' भयानक आहे. ( हा 
* भयानक? दाव्द प्राध्यापकांचा फार आवडता दिसतो. 
त्याची पुनरुक्ति ' भयानकपणे ? जाणवते ! ) तसेंच एृ. 
११९७ वर “सावकार व व्यापारी या ऐवजीं 'सावकारी 
व व्यापार ' अशी अदलाबदल झाली आहे. कांहीं 
ठिकाणीं तक्त्यामध्ये माप कश्यांत आहें ते दिलें 
नाहीं. उदा., तक्ता क्र, २ मध्ये दरमाणशीं उत्पन्न 
कश्ांत आहे तें कळत नाहीं. कांहीं ठिकाणीं 
तें चुकीचे दिलें आहे. उदा० पृष्ठ १६५. हा सवच 
तक्ता चुकीचा आहे. तो तयार करतांना “ माप ? 
कायम ठेवलें पण आंकड्यांतील उजवीकडील दोन 
अंक काढल्यानें उत्पादनच्या शोकडों पटीनें कमी दाखविलें 
गेलें आहे, उदा. काडा पेट्यांचे माप * हजार पेट्यांचें 
आहे व उत्पादन १९५३ सालीं * ४७ २ असें मांडले 
आहे, म्हणजे उत्पादन फक्त ४७,००० पेट्या झा 
असा अर्थ होतो ! वास्तविक ते ४७, ० ००,००० इतके 
असावयास पाहिजे. अत्ना चुका असणे साथ्या पुस्तकांत 
अनिष्टच, परंतु पाठ्यपुस्तक म्हणून उपयोगिल्या 
जाणाऱ्या पुस्तकांत तर भयानकच होय. मुद्रण- 
दोषांची आणखी कांहीं उदाहरणे: प्र. १११-- ८ जेव्हां 
किंमती चहूं लागतात, तेव्हां तर इतर वस्तूंच्या मानाने 
देतवस्तृंच्या किंमती फारच पडतात ?, - येथें “ चदूं * 
वजी ' पडूं पाहिजे हें उघड आहे. अद्रुद्धांची 
आणणखी कांहीं उदाहरणे- प्र, १९८ संब्रोधित- ( संब- 
थित) प. ३८४ विनियम- ( विनिमय 3. एकंद्र 
छयाइ खंच्छ व सुबक असतांना वरीळ प्रकारचे मुद्रण 
दोष किंवा सुद्रित- दोष राहून गेले याचें आश्चर्य वाटतं. 
याथ्यापकांची भाषा ओघवती आहे. कित्येक 
ठिकाणीं वाक्यरचना सुंदर वाटते, उदा०'शेतसारा ठर- 
प्यांत अधिकाऱ्यांचे ग्रह, पूर्वग्रह व अनुग्रह ह्यांचाच 
भाग अधिक असतो, * कांहीं चांगळे प्रतिशव्द त्यांनीं 
निर्माण केळे आहेत. उदा० स्थळांतर-सौक ( प8118- 


६० 


अनुक्रमणिका 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


... 
टू 
६ र 
1 क | पर्यत १. क 


ह पाल भे । 
भस ५७७५ ३0 
री अमृतमहोत्सवी 
०९ हो ॥३/>4७ 


र र्त 
“र्क आह. कट ७ 
रार "सश ४ र 


“पु 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-पराम्श 


कयी टो 'ततूकार्बिक ( 100 ), 
रळ क कवक मकी ). परंतु कांहीं शब्द 
भक चुकी थंबोधक नाहींत, व निष्कारण बोजड केल्या- 
6 म दीन गिक्षायाक्रांडकी०प' याचें 

र्ध 1 ? असें भाषांतर केल्यानें संपूण 
(आमा होत नाहीं. त्याऐवजी तो शब्द तसाच 
४. तरी चाललें असतें. : होतकरू धंदे ) हा 
त; त्य घतैए811108 ? करतां चालला 
काक शब्द निजीव पदार्थाला मराठींत बाप- 
क त. त्याचप्रमाणे ४ :०0४॥100091210091:१ 

र ०७] ? याचें रूपान्तर संयमित ' असें 
री नि नाहीं. त्याचें ऐवजीं “ तारतम्याचें ” 
4 णल द्ब्दाने अधिक अर्थनिष्पत्ति होईल, 
२०९) न्यु याचें भाषांतर र संरक्षण-कर  ( पु. 
त. ही ते चूक आहे, (९ म्हणजे 


तीत कुळ मावळा येण्यासारखे असलेलें व्यंग 

बंधाव व 1 महत्त्वाच्या पुस्तकाला सूचिपत्राचा संपूर्ण 

खात्या त्यामुळे तज्ञाला काय किंवा एकाचा 

साठीं ग ककव काय एकाद्या विषयाच्या संदर्भा- 

व्यानीं पुस्त पकरण पाल्थीं घालावी लागतात. विद्या- 

केर्त्यांचा मम अनेकवार वाचन करावे असा ग्रथ” 
हेशा असल्यास न कळे ! 


प | 

शेवरी सेंच, प्रत्येक प्रकरणाशेवटीं नाहीं, तरी पुस्तकाला 

यादी रजन पुढीळ वाचनाकरतां उपयुक्त पुस्तकांची 
वद ली असती तर पुस्तकाची उपयुक्तता खरच 
गी असती. 


बे हळ ति दिग्दर्शन म्हणजें पुस्तकाच्या महत्त्वा- 
सरकतात ह निर्मीण करणें नव्हे. वाचनाच्या ओघांत तीं 
ऱ्यामुळें व एकंदरींत चांगल्या असलेल्या ग्रंथाला 
वित १. ता गालबोट लागते, एवढेंच सांगण्याचा 
शु. हूं पुस्तक लिहून प्रा. सहलखबुद्धे यांनीं मराठी 


अथ॒श य 
यां गासत्रीय वाड्ययांत मोलाची भर घातली आहे 


त्ते सराय नाहीं. 
__ प. वि. पटबघेन 


भे, भा. ९ ६१ 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्रभाषेचें व्याकरण:--रचणार : ज्र 
ज्ञाथशाख्री क्रमवंत, गंगाधरशास्त्री फडके. 


बाळशास्त्री घगवे. संपादक : प्रा, अ. का. 
प्रियोळकर, संचालक मराठी संशोधनमंडळ, मुंबई 


मराठी ग्रंथसंग्रहाल्य, मुंबई २ ( १९५४), ९. 
१६--५--१२८ किं. ४ र. 


कवे, सर गोविंद दीनानाथ माडगांवकर-स्मारक- 
ग्रेथावलींत मराठी व्याकरणाच्या इतिहासांतील एका 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथाचे प्रथम प्रकाशन होत आहे. खिस्ती 
मिशनऱ्यांनी धमप्रसाराच्या. सुलभतेसाठीं 8118 06 
1.1120७ ंब्याकप (इ. स. १६४०), (7911- 
तकी ४७७७७ (इ. स. १८०५ पूर्वी ), 
&ा1118) ० 16 ॥18101'७08 1191208४06 
(इ. स. १८ ०५)-यासारखीं मराठीची व्याकरण लिहिलीं 
आहेत. परंतु मराठी पंडितांनी आधुनिक दृष्टीने रच- 
लेळें मराठीचें हें पहिळेंच मराठी व्याकरण आहे. या 
ग्रंथाचे लेखक जगन्नाथशास्त्री क्रमवंत; गंगाधरशास्त्री 
फडके व बाळशास्त्री घगवे हे मुंबईच्या “ नेटिव्ह. स्कूल- 
बुक ऑड स्कूल सोसायटी या संस्थेत नोकर होते. या 
सोसायटीचे तत्कालीन अधिकारी जॉर्ज जम्हिस 
(7&'एं8) यांचिवरून त्या सोसायटीस 'जाविंस साहेवाचा 
कारखाना? म्हणत. इंग्रजी राज्याचे एतद्देशीय 
लोकांना इंग्रजी येण्यासाठी स्वभाषेचें व्याकरण य्णे 
आंवदयक असे. उपर्युक्त सोसायटीच्या सऱ्या वार्षिक 
इतिवरृत्तांत मराठी व गुजराती भाषांची व्याकरणें रच- 
ण्याची जरूरी प्रतिपादन केली आहे. आणि त्याप्रमाणें 
€ जार्विससाहेबाच्या कारखान्यांतील क्रमवैत-फडके- 
घगवे या शास्त्री-त्रयार्ने इ. स. १ कड जुल सुभाणच 
प्रस्तुत ग्रंथाची रचना केली. या ग्रंथकारां एकांच्या- 


गंगाधरशास्त्री फडक्यांच्या-निवेदनावरून नी 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
% ९ र त्रै 
ष्ट हँ नवभारत गे । 
काटे ७५ चो 
: . 
०५7 अपृतमहोत्सवी 0१% 
७*”पक्क, वष र: 5८ 
*९ ८२, “१ 
भर त 
ही हि. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ला 


. नवभारत 


मते, या पंडितत्रयीचा अधिकार इतका मोठा होता 
कीं या पंडितांचे विचोर मराठी व्याकरणाविषरयीं 
बांधळे जाणारे नियम इतरांस शिरसावंद्य व्हावेत 
( तर्खडकर -मराठी भावेचें ब्याकरण, प्रस्तावना 
२-३ ). या आद्यव्याकरणाचें दुर्दैव असे कीं या 
ञ्याकरणाच्या हस्तलिखित पोथ्यांवरून मराठी व्याकरण 
कांहीं वषे पढवळें जाऊन तें विस्मृतीच्या गर्तेत जाऊन 
पडलें. मखत्ा (३. स. १८२५), स्टीव्हन्सन 
(इ, स. १८३३ ), बॅलण्टाईन ( इ.स. १८३९ 3या 
मराठीच्या परकीय व्याकरणकारांनाच नव्हे तर दादोबा 
पांडुरेंगांसारख्या स्वकीय, साक्षेपी विद्वानांना सुद्धां या 
व्याकरणाच्या अस्तित्वाची जाणीव नव्हती. 
भवभूती प्रमाणे 
“ उत्पत्स्यमते हि मम कोडपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिरबिंपुला च एथ्वी | ? 

असे म्हणण्याची पाळी आलेल्या या शास्त्री-त्रयांना 
या ग्रंथाच्या रचनेनंतर १२५ वषीनीं प्रा, न. का. 
प्रियोळकर हे अतिराय चांगले “समानधर्मा ? मिळाले, 
एक विद्वान्‌, साक्षेपी संपादक म्हणून त्यांचे शात्रसुद्धां 
त्यांना जाणतात, इंडिया ऑफिस लायत्ररींतील मराठी 
हस्तलिखितांच्या १९५० च्या कॅटलळीरामध्ये प्रस्तुत 
ग्रंथाचा सुगावा लागतांच, प्रा, प्रियोळकरांनीं त्याची 
मायक्रोफिल्म-प्रत आणवून एवढ्याशा साहित्यावर 
( ७०७] 930916॥ए5) काळजीपूवक संपादन 
करून या आद्य मराठी ब्याकरणाची एक चांगळी आवृत्ति 
सादर केळी आहि. ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत प्रस्तुत हस्त- 
लिखिताचा इतिहास, ग्रंथळेखनाचा काळ (इ. स, 
१८२५), त्या काळीं इंग्रजांच्या देखरेखीखाली अवलंबिली 
जाणारी लेखनपद्धति [ उदा० चवर्गाचे दन्त्य - ताळव्य 
उच्चार स्पष्ट दाखविण्यासाठी तत्पूवी बिंदू ('च, 'ज इ.) 
वापरणे ] इ. गोष्टींबद्दळ साधार वित्रेचन केळे आहे. 
याचा अथ तयांचे रावे मते ग्राह्म आहेत असे नव्हे. 
उदाहरणाथ, प्रस्तुत पुस्तकाबद्दल “ इंग्रजी व्याकरणाचा 
ज्याच्यावर परिणाम झाला नाहीं असे हे मराठी भाषेचे 
आद्य व्याकरण आहे ? असे जेव्हां ते म्हणतात तेम्हां 
या विधानाच्या उलट असणारा पुरावा प्रकरण ८ 
* भाषणप्रकारविचार? ( 2७118 01 399660) ) 
वे पुढ प्रकरण २१ व २२ यांमध्ये मिळतो. 
इंग्रजी व्याकरणाच्या संस्कारांत कांहीं कमीपणा बा दोष 


आहेत अर्से मानण्याचे कारण नाहीं. इंग्रजी व 
पोतुंगीझ भाषांतील मराठीची व्याकरण अद्याप 
अभ्यसनीय आहेत. जांभेकर - तर्खडकरादि ग्रंथका- 
रांची इ, स. १८३६-च्या सुमारास प्रसिद्ध झालेलीं 
व्याकरणें पाहतां, हें पुस्तक अधिक विस्तृत, व्यवस्थित 
व चर्चात्मक आहे. याचा अर्थ त्यांत कांहीं वैगुण्य 
नाहीं असे नव्हे. उदाहरणार्थ, समासविचार करतांना 
( ए. ४८-'५५) या शास्त्र्यांनीं अव्ययीभाव समास 
लक्षांत घेतलेला दिसत नाहीं. १२५ वषीपूर्वी लिहि- 
लेल्या व्याकरणाचे दोष काढण्याचा हेतु नाहीं. या 
व्याकरणाचा चिकित्सक दृष्टीनें अभ्यास होर्णे जरूर 
आहे एवढेंच सुचवावयाचें आहे. 

प्रा, डॉ. सुनीतिकुमार चतर्जींचा उपोद्घात त्यांच्या 
विद्याळ दृष्टिकोणास व विद्व्तेस साजेसा आहे. 

प्रा, प्रियोळकरांनीं मराठी व्याकरणाच्या एका 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथाचे काळजीपूर्वक संपादन केल्याबद्दल 
त्यांना धन्यवाद्‌. त्यांचेकडून अश्याच तऱ्हेच्या ग्रेथांची 
भर पडून मराठीचे उपेक्षित मानकरी प्रकाशांत यावेत 
अशी इच्छा व अपेक्षा आहे. 

-ण ग, वा. तगारे 


ब्वा 


ग्रेंथव्यवहारः लेलक. : श्री. अ. ह. लिमये, 
एम, ए,: प्रकाराक;, व्हीनस बुक स्टॉल, पुणें २. 
पानें १७०, मूल्य रु, ३, 


है १७० पानांचें पुस्तक श्री, अ. ह. लिमये यांनीं प्रका- 
शकांच्या माहितीकरतां आणि उपयोगाकरता लिहिळेळे 
आहे, श्री, अ, ह. लिमये हे गेलों सुमार पंधरा वे ग्रंथ- 
पकादानाच्या आणि ग्रेथविक्रीच्या व्यवहारांत समरस 
झाळेळे असल्यानें, त्यांच्या या पुस्तकांत अनुभवाचे खडे 
बोळ जागजागीं प्रतीत झालेळे आहित. ग्रंथव्यवहार 
म्हणजे ग्रेथांचे लिखाण करण्यापासून ते छापून, बाजारांत 
विक्रीस येईपर्यंत आणि ग्राहकापर्यंत ग्रंथाची वाटचाल 
होईपयंत ज्या. प्रक्रिया होत असतात, त्या सव प्रक्रियांची 
माहिती या पुस्तकांत देण्यांत आलेली आहे, 

ळेवक होऊं इच्छिणाऱ्याने किती गोष्टींचा अभ्यास 
बारकाईने केला पाहिजे याची सुंदर माहिती । गुंथाचा 
छखक व ळेवखन ? या प्रकरणांत देण्यांत आलेली आहि, 
ज्यांना आपलें पुस्तक छापून काढावयाचे असेल, त्यांनीं 


इर १: 


अनुक्रमणिका 


गाण 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


(यी र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


... 
क 
४ प र 
% फत, 
५, 1 कळु 00 १. क 


ह पाल भे । 
भस ७५ छत ** 
«६५ हिअमृतमहोत्सवी ७ 

५ जी, जं /्ञि 

“स. वर्षं कट ७ 
*९ » साक “क 

ष् ह महे. 

84८ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पुस्तक-परामरी 


आपलीं. “ मुद्रणप्रत ! किती काळजीपूर्वक केली पाहिजे 
याची अत्यंत काळजीपूर्वक सुसंगत माहिती देण्यांत 
आली आहे. ठेखकार्ने व प्रकाशकाने 'मुद्रणप्रत' तयार 
करतांना जर योग्य काळजी घेतली, तर ' मुद्राराक्ष- 
सां'चा संभव कमी होईल आणि वेळच्या वेळीं पुस्तक 
छापून होणें शक्‍य होइल, आपलें लिखाण झालें कीं 
आपली मदुंमकी संपली, अर्से पुष्कळदां लेखकास 
चाटते. पण ते बरोबर नाहीं. पुस्तक मुद्रित होऊन 
ब्रकाशयांत यावयार्चे असते आणि त्यासाठीं “ मुद्रणप्रत ' 
फार काळजीपूवक करावी लागते, याबद्दलच्या या पुस्त- 
कांत दिलेल्या सूचना लेखकांनी ( आणि प्रकाऱकांनीं ) 
जरूर अमलांत आणल्या पाहिजेत. प्रकाशनाचा धंदा 
करणाऱ्या व्यक्तीस निरनिराळ्या कायद्यांची माहिती 
आवदयक असते. नहून प्रकादाक कायद्याच्या कचाटींत 
सांपडण्याचा संभव असतो. अंथर्क्त्याने कॉपीराइट 
अक्ट व कॉन्ट्रॅकट अँक्ट या दोन कायद्यांची माहिती 
शोडक्यांत दिली आहे. लेखकांस मानद्रव्य कोणत्या 
तऱ्हेने द्यावे, याबद्दलच्या प्रचलित पद्धती आणि त्या 
संबरंधींच्या करारांची माहितीहि ग्रेथकर्त्याने दिली आहे. 
ग्रंथाची किंमत कशी ठरवावी, त्याची जाहिरात व 
इतर खर्चे कसा करावा, प्रकारानसमारंभ कोणत्या तर्‍हेने 
करावा याबद्दची मोठी बोधप्रद माहिती ' ग्रेथाचा प्रका- 
शाक व प्रकाहन ? या प्रकरणांत देण्यांत आली आहे. 
अलीकडे पुस्तकांचे प्रकारनसमारंभ करण्याची फशन 
वडत गेली आहे. या समारंभाचा किती उपयोग होतो, 
याबद्दल ठेखकांसहि राका असावी असे वाटतें. असल्या 
समारंभाने पुस्तकाची थोडीशी जार्हैरात होत असेल, 
पण खप किती वाढतो याबद्दल दोका वाटते. कित्येक 
घेळां हे सभारंभ तर हास्यास्पदच ठरलल आहेत. 
प्रकाशकाने आपलें वचन, करार व वायदे पाळले 
पाहिजेत हें निग्रहाने सांगितले आहे. या बाबतींत प्रका- 
शक योग्य काळजी घेत नाहींत आणि त्यामुळे प्रकाशन- 
धंद्याला प्रतिष्ठा लाभली नाहीं. ' ग्रंथांचा मुत्रक आणि 
मुद्रण * या प्रकरणांत दिलेली २८ पानी माहिती ही 
ग्रंथव्यवहारांत इतकी आवश्यक नाहीं व त्याची 
दृष्टताहि पण नाहीं. प्रकारकाचा आश्रयदाता म्ह्णजे 
विक्रेता अस लेखकाने म्हर्ले आहे व ९ योग्यच आहि, 
युस्तकविक्रेत्यांने पुस्तकांच्या विक्रीची च्य काळजी 
घेतली नाहीं, तर पुस्तकें धूळ खात पडतीळ, प्रकाशक 


अनुक्रमणिका 


आणि गिऱ्हाईक यांच्यामधील पुस्तक - विक्रेता हा मह- 
त््वाचा दुवा आहे. पण त्याची योग्य दखलगिरी प्रका- 
शकहि घेत नाहींत ही दुदैवाची गोष्ट आहे. पुस्तक- 
विक्रेत्यासहि आपले स्थान अजून समजलें नसावें 
अशी भीति वाटते. श्री. लिमये यांनीं पुस्तकविक्रेत्याने 
आपल्य माळ खपविण्यासाठीं किती तर्‍हेनें काळजी 
च्यावी याचें मोठें मार्मिक वर्णन केळे आहे. ते एके 
ठिकाणीं म्हणतात : “समाजांतील खळबळजनक गोष्टी, 
राजकारण, लफडीं - प्रकरणे यांची चर्चा करण्याचे अंडु 
म्हणजे दुकान नव्हे. ” श्री, लिमये यांचे हें म्हणणें 
दोभर टक्के बरोबर आहे. या ठिकाणीं दुकान याचा 
अभ कोणतेहि धंद्याचे ठिकाण अशा व्यापक अर्थानें 
घ्यावयास पाहिजे आहे, हें विसरून चालणार नाहीं. 
मराठी वाड्यय कां खपत नाहीं याबद्दल लेखकाने 
केलेली मीमांसा विचाराहे आहे. समाजांतील फुकटांत 
वाचण्याची प्रवृत्ति कमी झाली पाहिजे हें जितकें खरें, 
तिककेंच समाजाला काय हवें याचा विचार प्रकाराकां- 
नीं केला पाहिजे असे सुचवावेसे वाटतें. लोकांची 
क्रयशाक्ति किती आहे, आणि आपले वाडय़य हें किती 
लोक समजू हकतीळ याचा विचार लेखकानीं आणि 
प्रकाशकांनी करावयास पाहिजे आहे. “ हीन दर्जाची 
पुस्तकें यांचा सध्यां ज्या प्रमाणांत प्रसार होत आहे, त्या- 
वरून आपल्या वाचकांच्या अभिरूचीची कल्पना वेते.” 
असले वाढ्य़य लिहिणोर जर निरनिराळ्या प्रसंगीं आणि 
वारंवार अध्यक्षपद भूप्रित करूं शकतात, तर समा- 
जाला दोष देण्यांत काय फायदा ? समाजाचे धुरीण 
जेव्हां असल्या वाड्य़य़कंटकांचा कडाडून निप्रेध 
करतील, त्याच वेळीं हीन वाडयास आळा बसेल, पण 
तें आज समाजाचा धुरीण वर्ग करीत नाहीं. असो. 
वयथव्यवहार? है पुस्तक धंद्यासंत्रंधीं आहे आणि 

अज्ञा स्वरूपाची पुस्तकें फारच दुर्मिळ. ठेखक, प्रकाराक 
ब ग्रेथविक्रेता या सवौना उपयोगी पडेल असे हें 
संग्राह्य पुस्तक श्री. लिमये यांनीं लिहिलें आहे. पुस्तक- 
विक्रेत्याची भाषा इतकी ओघवती आणि सहजसुंदर 
कशी आहे याचा विचार मनांत येऊन कौतुक वाटल्या 
द्विवाय रहात नाहीं ठेखक्राची अंतरींची तळमळ ' 
जाज्वल्य दिसून येते. त्यांनीं आपला व्यवसाय करतांना 
ज्ञ सूद्ष्म निरीक्षण केळे, त्याचें प्रतिब्रिंब सदर पुस्तकांत 
उमटले आहे, त्यांचा बुडत्या प्रकाराकांशीं संबंध कदा 


६३ 


2 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


डू ._) 
गू ९ र र्त ज्र 
“र ळल णदेळ के 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


. नन्भारत 


चितू कमी आला असेल, म्हणून श्री, लिमये यांनीं त्या- 
संबंधीं विरोष उल्लेख केला नाहीं. प्रकाशक-संस्था कां 
घुडाल्या आणिकां बुडतात याबद्दलची थोडीशी माहिती 
या पुस्तकांत असती तर बरें झालें असते. ही माहिती 
नबीन प्रकाशकांस दीपग्रहासारखी व्यवसायांतील घोका 
दर्शविणारी झाली असती. 

-"" वि, अ. पटवधैन 


पत्रव्यवहार 
मॅनेजिंग एजन्सीचें काये ! 


संपादक, ' नवभारत? यांस, 

सा. न. वि. वि. 

जुल ( १९५५ ) च्या अंकांत श्री, मधुकर जावडे- 
कर यांनीं मॅनेजिंग एजन्सी पद्धती-( संस्था नव्हे) 
ची तरफदारी केली आहे, यांच्या ए दर म्हणण्याचा 
रोख नीटसा लक्षांत येत नाहीं. तरी त्यांचीं कित्येक 
विधाने दिशाभूल करणारी असल्यानें त्यांबद्दल लिहिणे 
प्राप्त आहे, 


प्रथमतः में० एजन्सीचें काये सांगतांना बऱ्याचशा 
गोष्टींचा उछ्लेल केला नाहीं, “ म. एजंटानीं स्वत:- 
च्या जामिनकीवर मिळविलेल्या ” कर्जांची बढाई 
मारण्याचें प्रयोजन काय १ त्यांची स्वतःची जामीनकी 
म्हणज तरी काय ? कुठल्यातरी गिरणीचे, कारखान्या- 
चे अगर अन्य प्रकारच्या वंपनीचे मे. एजंट म्हणूनच 
त्यांना बँकाकडून कर्ज मिळालें, त्यांत बढाई मिरविण्या- 
सारखें कांहींच नाहीं, गिरणी, कारघाना अगर कंपनी- 
तर्फे कुणीं तरी कर्जखतावर सही केळीच पाहिजे 
आणि ' ज्याच्या हातीं शिकार तो पारधी ? या न्यायाने 
मॅ, एजंटांचीच सही ग्राह्य ठरते, 


दुसरी बाब * कमिशन अजीबात ? सोडल्याची. 
या त्यागाबद्दल श्री, जावडेकरांची कांहीं तरी विपरीत 
कल्पना दिसते. एरबीं या ओझ्याने ते इतके भारवते 
ना | म्रे. एजन्ट कमिशन । वेतन घेत नाहींत किंवा 
सोडून देतात, त्याचें मुख्य कारण कंपनीच्या प्राथमिक 
अवस्थंत कामाला त्याप्रमाणे सुरवात झालेली नसते 


अगर तोटा येतो. त्यावर एजंटांच्या वेतन / कमि" 
शनची रकम मिळविल्यास तोटा अधिक होईल 
भागीदार ओरड करतील, अधिक भांडवळ जमणार 
नाहीं... अशा दीघ विचाराने - सर्वस्वी स्वार्थी 
वृत्तीने -ते हें ' त्यागा"्चे नाटक करतात. त्यांनीं 
आपण होऊन तसें केलें नाहीं तर डायरेक्टर्स | भागी- 
दार त्यांना तसें करायला भाग पडतात. हा सव प्रकार 
अनभिशतेमुळें श्री, जावडेकरांना ठाऊक नाहीं असे 
वाटते. नाहींतर त्यांनीं “ वेतन सोडून दिलें ” 
“ कमिशन घेतलें नाहीं ” - म्हणून उपकारपर्वंद 
झाल्यागत म. एजंटांची थोरवी गाइली नसती. 


€ स्वतःच ” भांडवल पुरवठा ' केल्याबद्दलहि मॅ. 
एजंटांची पाठ थोपटण्यास श्री. जाबडेकर धावतात. 
मॅ. एजंट म्हणजे कंपनी, कारखाना, गिरणी -काय 
वाटेल तें असो चालविण्यासाठी नेमलेला सवेसत्ता- 
धाऱ्यासारखा अधिकारी. त्यांनीं हें केळे अन्‌ तं केलें, 
म्हणून त्याची फुशारकी मारण्याचे काय कारण? हें 
सवं ब आणखीहि जरूर असेल ते सगळें करण्यासाठीं 
तर मॅ. एजंट नेमला. जं कर्तव्य आहे ते केळें नसत 
तर ठपका आला असता, नाचक्की झाली असती ] 

* टॅक्सेशन एन्कायरी कमिशन ? - ( डॉ. जॉन 
मथाई) च्या रिपोर्टामधीळ भाग १- प्रकरण ७ (पत्रके 
१५,२६,३१-३४ ), तसेंच छेदक (५०) यांत 


आलेली माहिती श्री, जावडेकरांनी अवद्य वाचावी 
अशी विनेति आहे. 


आएखीहि इतर बाबतींत--- अपुऱ्या माहितीवर 
आधारलेली मॅ. एजंटांची तरफदारी श्री. जावडेकरांनीं 
करावी याबद्दल आश्चर्य वाटते. क. लो, अ. ही वि. 


श्री. रा. टिकेकर 
मुंबई ४ 


१५-७-५५ 


य 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


2. ब 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


- ._) 
५ 1२६४ 8 क 
र 9023 > 
क, कळु ८ त 
0रू$नवभारत उ 
क ५७७५ . 79५१ 
री अमृतमहोत्सवी 
न्ट्< 2१ डर > 
*र , ऐता “१ 


क क 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


/१>//३ 


(८05 २८% २८% २९0७२८७ ३८७२-८७ २०८७ अलि 


» पांढऱ्या कोडावर 


दोंठ भगकानजी जेन यांच्या सुळीरचे कोड बेरे 

झालें, व त्यांनीं ५१ र. वक्षिस दिलें. अशीं अनेक 

बक्षिसे मिळालीं, किंमत "५ रु. माहिती मागवा. नकली 
वेद्यापासून साव राहावें. 

वेद्य वी. आर. बोरकर, ' आयुर्वेद भवन ? 

मु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला ( मध्यप्रदेदा ) डे 

(र ४७-३१ ४£ र ५८% ४७-९८ ४८२२५८६२९० ५६२० ५८२ 


ए*नीफ*सी*जो*सएलकोशपशीि0कीपरकोपरकोशरफ कोपरकर 0फ पकी पन" शप्सा सग श*क* फरक -**१५१क ० *का"*कीए 


प्राज्ृुपाठशाळासण्डळ-ग्रन्थप्रकाणन 


वादक पसस्कछृताचा वकास 
व | टखक- तकताथे लक्ष्मणक्षाल्ला जाहा, 
वेदिक सस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 
संस्काते होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत 
झालेल्या स्वरूपाचे वर्णन या पुस्तक्रांत प्राधान्याने 
केठें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास 
अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 
अत्पंत अप्रतिम अशा प्रकारचें 
हे पुस्तक आहे. 
किंमत ६ रु, 
नकारक :- च्यवबस्थापक्त भालळपाठळाळापडळ 
वाड ( जि० उ. सातारा ) 


क णा काक कडा डा म मा या 
र तहा 


न 


छ८%२%० 6२८05२८ 0&> 
८४८ऐे$<9६>७०५८२ ८८-८४ 


ष्ट मन्या मर “नमक फर ९३१0 फ फक कअ १एपफन कळ! 
र ज्लाड प्याकर मक ज्याला ल्याड न्याल मका मी ७७-८२ १४७ ०-.॥- टी-०० ७३-५०.» 


(आवी * 


आहीकी>->५५--०>- >... ६... >>. 
(२४ ४० ग 
२009292002) य 

“स प 


ध्य ८०००.४-००--२८००७-०१५००६ ०0६ 
जी शं > 
कणही क (2 छट क्र ७ ६८ 
टि । कळ. ऱ्स्न नष्ट झालेल्य़ा हजारो. 7७ 

(&>] ह 
४, ष्य हर्‌ ध्द र गांवच्या लोकांचीं प्रश- 02 
स्यू ळर ह र 
छि स्तीपत्ने च क्स पण 6? 
र्व? ज्र ळं 
र सहित छापळल पत्र 5 साफल सागवा छ्श्टे 

१ 2. हस च ढ जग 

(9 कबापयांचा झक, झुय गोफ खच कु ट्क 
रच या ६, झुयय कः पाष््खच१ र्प्या ०). 
ल निराळा पडळ. ्ञ्ञ 
5८ 09)! 
न वेदा नसा हः वि 
मरी च क, आ ऱि 
>: 1 ७, आर्‌, बोरकर 


८६८. सु. पो, गंगझूळपीर जि. अकोला म. प्र.) 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका कन्नन म्य मनपाच्या नजय 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ह द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


1२९५0, ]१०. 3. 351 77 
कमे मे े-€-->-->--&-&->-->&€->&">&«-->&-->&-& मै(म€->€-६०>६"६">६ ६03६" "अना 


यशवंत म्यूचुअल इन्शुअरन्स कंपनी लि. पुणें 
लठोकशा हीच्या काळांतील भांडवलदार नसलेली आदश बवसासस्था 
क वमसदाराना काढलेला, सवे विसंदार हेच धना असलेला 
१ अकरा वर्षांत टक्ष्मीरोडवर दोन लाखांची भव्य इमारत. २ हप्ते 


अत्यंत कमी. ३ काटकसरीची व्यवस्था. ४ विमेदारांशी 
सौजन्याची वागणूक. ५ बोनस वाटलेला आहे. 


अशा संस्थेचे प्रतिनिधी होणें हें केव्हांही अभिमानास्पद 
आहे, याच संस्थेत सवांनी विमे उतरावे व प्रतिनिधी 
म्हणून काम करावें. 


द. रा, लिमये, बी ए. एळएळ्‌. बी. 
मॅनेजिंग डायरेक्टर 


9-६-6026 ६-६ /2606य सके ळे 


र्ट 
र्ग 
रॅ 
क 
र 
र 
र 
भः 
न 
र 
ग 
र 
भं 
रः 
भं 
, 
गू 
र्क 
गै 
गे 
र 
र 
गे 
भं 
र 
् 
>: 


प 


ऱा र्प्न र्न 


न 2332३५९६५८ >५>१५७६५ > ०५७4५५ (ल >>५०५&०/८ >>-६५&५० (24998०८ 8८24. >> ५>८५०, ५०५) ५> ४42 6८ 


न्य न 
दि टि 
| जानवारा १९५७ रोजी प्रसिद्ध झाला. 
। 

क, अडांच रुपये ( ट., खर्च निराळा 
ट्के > भे । 
ठे, एम, एन्‌. रॉय र! 

अनुवादक- प्रा, गोबधेन पारीख प्रस्तावना;- श्री, टक्ष्मणशाख्री जोशी 

| विरोप माहितीसाठी लह 


प्राजूपाठशाळा मंडळ, वाई जि. सातारा 


अ. 


पकचण लले ्पस्स्न्ासन्त्त् टि न्नल्येफन्त्सत 


गी 
त्तन्याल््न्मूट न्न्न्य पल्स र रे 
* त्त» व्तू त एन्कवत गगल्टे कवर ल्य ध्वस्त मना 


> 
हल क. ग 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


.) 


द्वारा प्राज्तमपाठशाळामडळ, वाई 


